८०६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


जोग जाग सू कहा करे तीरथ असनांना । वो सांघा राम भजहीं भजीये भगवाना। २ । 
पूजण कूं साधु जणां हरिके अधिकारी । इन संगि गोविद गाइये वै पर उपगारी । ३ । 
नामदेव कहे हरिके दासा हरि कौ व्रत धरीये । राम नाम सहजि है भौ सागर तिरीये । ४ । 


२२५. हरि बिन कौन सहाइ करैगो। 
जो ऐसौ औसर बिसरैगो, तौ मरकट कौ औतार धरैगौ । टेक । 
करम डोरि बाजिगर कै बसि, नाचत घरि घरि बार फिरैगौ । 
ले लुकटि तौहि त्रास दिषावै, जन जन कै तूं पाइ परैगौ । १ । 
जूं हमाल सिरी बोझ बहत है लालच कै संगि लगि मरैगौ । 
जूं कुलाल चक्री कूं फेरे ऐसे तूं कई बार फिरैगौ । २ । 
भजि भगवंत मुक्ति कै दाता राम कहया कछु ना बिगरैगौ । 
नांव प्रताप राषि उर अंतर, नामदेव सरणे उबरैगौ । ३ । 


२२६. इन सौंसर गोविंद भजिरे। 
यह परपंच सकल बिनसैगे मायाका फंदन सजि रे । टेक। 
नांव प्रताप तिरे जठ जल मैं मांगत नांव कीयो हठ रे । 
बिन सेवा बिन दान पुनि चाटि विमान सकल सझ रे । १। 
तन सखर एक हंस बसेत है खाहूं काल करत फंद रे । 
नामदेव भनै निरंजनका गुन, राम सुमिरि पिंजरा सझि रे । २। 


२२७. नहीं ऐसो जन्म बारबार। 


कहीं पूरब लै पुनि पाईयौ । मनिषा औतार । टेक । 
ग्रभ बास मै प्रतिपाल कान्ही । ताहि सुमरि गंवार । 
कहा उतर देहगौ । राजाराम कै दरबार। १। 


बधत पल पल घटत छिन छिन जात न लागै बार । 
तरवर सूं फल झडि पडै। बहौरि न लागै डार।२। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८०७ 


संसार सागर मंडी बाजी | सुरति कीन्हीं सारि। 
मनिष जन्मका हाथि पासा । जीति भावै हारि। ३। 
संसार सागर विषम तिरणां। निपट डंडी धार । 
सुरति निरति का बांधे मेरा । उतरिये लै पार। ४। 
काम क्रोध मद लोभ लालच । ताहि बंध्यो संसार। 
दास नामै जग जीति लीया । केबल नांव अधार। ५। 


२२८. गाइ मन गोविंद गाइ रे गाइ। तेरो हरि बिन जनम अकारथ जाइ । टेक । 
मनिषा जनम न बारंबार | तातै भजि लै रामपियार। १ । 
रे मन गोबिंद काहे न गावै। मनिषा जनम बहुरि नहीं पावै। २ । 
छांडि कुटिलाइ हरि भजि मनां । या जीवडा का लागू धना । ३ । 
अब कै नामदेव भया निहाल । मिले निरंजन दीनदयाळ । ४ । 


२२९. गावै तौ गाइ भावै मति गावै राम। झूठा वाहि बदै बेकाम । टेक । 
पढै गुने अरु कथै अनेक । बसतु भली पकडि भांडे छै। १ । 
जब लगि नाही हिरदै हेत। बीज बिना क्युं निपजै षेत। २ । 
जिभ्या इंद्री नाहीं सुद्ध । बांझ भणां क्यों निकसै दुध। ३ । 
नामदेव कहै इक बुधि विचारि । बिनि परचै मति मरौ पुकारि। ४ । 


२३०. अभिमान लीषां नर आयौ रे। 
पर आत्म आत्म नहीं चीनही । नर वपु नांब धरायो रे । टेक। 
गरभवास मैं हुतौ दीनता। त्राहि त्राहि ल्यौ लायौ रे । 
हा हा करत विसंभर आगै | गहि आपदा छुडावौ रे। १। 
अब रातौ तै बिषै बासना। संग तृस्नां कै धायौ रे । 
गुन्हेगार गोविंद देव कौ | कबहं राम न गायौ रे।२। 
मैं हरि नांम अधार धार कै। साधू सरनि बतायौ रे। 
नामदेव कहै समझि मन मूरिष। जौ समझे समझायौ रे। ३। 


८०८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३१. कपटे ना मिलै रे गोविंदौ गुण सागर गोपाल । 
गोपीचंदन तिलक बनावै कंठी हुलावै माल।टेक। 
मनि परतीति नहे रे प्रानी औरन कौ समझाइ। 
लोकन को वैकुंठ पठावै आपण जमपुरी जाइ। १। 
जानि बूझि विष षाइये रे अंधे अंधा साथि। 
देखत ही  कूंबे पडै दीपक लीये हाथि।२। 
जोग जग जप तप तीरथ व्रत मन राषै इन पास । 
ग्यान ध्यान तजि दया दीनता हरिके नाइ उदास। ३। 
भजि भगवंत भगत भजि प्राणी छांडि अनेकी आस। 
बरना बरन रहित मन सो भजि की न भयो निजदास । ४ । 
कोमल विमल संत जन खूरा करै तुम्हारी आस । 
तिनपर क्रिया करै नित तुम केसौ प्रणवत नामदेव दास | ५ । 


२३२. ऐसे ही मना रे मेरे ऐसे ही मनां । चलौ रे जहां साहिब अपना। टेक | 
ज्यू सापों सर ले ने जाइ । जल कोडर तो विलमग जाइ। १ । 
ज्यू पंथी पथ माही डरै । घर है दूरि रैनि जानि परै । २। 
बाल बुधि जैसे कोडी देह । रिधनां डर तौ सांस न लेह । ३ । 
ऐसे जारिम पऊ चरण करै । नामदेव कहै ताको कारिज सरै । ४ । 


२३३. वाद छाडि रे भगता भाई। हरि सी तैं निधि पाई । 

राम तजि मेरो मन अनत न जाई । टेक । 
जप माला तागै पोई। सरीर अंतरि है सोई। 
वादि विमुष हरि बिनु दिन षोई। राम नाम जपि लोई। 
परम तत है सोई । तीनौ रे त्रिलोक व्यापै दूजौ नहिं कोई । १ । 
सजीवन मूरी सोई नटारंभ संगि गाई । रामनाम बिन नाहीं आन उपाई । 
नामदेव उतप्यौ पार। चेतहु रे चेतन हार। 
हरिकी भगति बिन औतरोगे बारंबार । २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८०९ 


२३४. हरि लै हरि लै हरि लै हरि । अपनी भगति राम करी लै षरी । टेक । 
तुमसा ठाकूर कीजै । काहे न प्रतीति लीजै | 


अपनी बापौति कारणि प्राण दिजै । १ । 
तुमची प्रतीति आई । दुरमति तजिले भाई। 
सुतकौ जननी कैसे विष पाई । २ । 
बालिका रुदन करे । मझ्या जैसे प्राण धरै। 
पारब्रह्म पिता नामा लाड लडै । ३ । 


२३५. मन म्ना तू गोब्यंद चरण चित लाइ रे । हरि तजि आन न ध्याई रे । टेक । 
बलिराजा थुधमार न जीवै कौ जुग चारि। मेरी मेरी करते ते भी गये रे मन मझा । १ । 
रे मग मछिंद्रनाथ सहस चौरंगी होते । ते भी देषत काल लीये रे मन मंझा। २ । 
रवि सीस दोऊ भाई फिरते गगन लाई । ऐसे भूला भ्रम सब जाई रे मन मंझा । ३ । 
अहंकार दिन दस राषिलै दिन चारि । पसुडानै मुकति न होई रे मन मंझा । ४ । 
नामदेव छीपौ चौपई गाई । 

जाकौ जैसा भाव तिनि तैसा सिधि पाई रे मन मंझा । ५ । 


२३६. जागि रे जीव कहा भुलाना। आगै पीछे जाना ही जाना । टेक । 
दिवस चारि का गोवली बासा । तामैं तोहिं क्यौं आवै हासा । १ । 
इहि भ्रमि लागि कहां तू सोवै। काहे कू जनम बादि ही षोवै। २ । 
कहां तू सोवै बारंबारा। रामनाम जपि लेउ गंवारा। ३ । 
भणत नामदेव चेति अयाना। औघट घाट अरु दूरि पयांना। ४ । 
२३७. छांडि देरे मन हमिता मतिता । सब घटि राम रह्यौ रमि रमता। टेक । 
आसा करि मन जाइये जहिंया। राम बिना सुख नाही तहिंया। १ । 
जनकी प्रीति अगम पियारी । ज्यों जल निरषि भरै पनिहारि । २ । 
भणत नामदेव सब गुनआगर । भजि हरि चरण कृपा सुखसागर । ३ । 


८१० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३८. हरि भजि हरि भजि हरि भजि मूल । बिन हरि भजन पडे मुषि धुल । टेक । 
अनेक बार पसु व्है अवतऱ्यौ । लष चौरासी भ्रमतौ फिऱ्यौ । १ । 
पायौ नहीं कहीं विश्राम । सतगुरु सरनि कह्यौ नही राम। २ । 
राज काज सुत बित सब जाइ । अविनासी सूं प्रीति लागाई । ३ । 
इहिं उनमान भगति ब्रत धरै । जरा मरन भव संकट टरै । ४। 
गुणसागर गोबिंद गुण गाइ । अपनौ बिरद बिसरि जिनि जाइ। ५ । 
प्रणवत नामदेव संत सधीर । चरन सरन राषौ हरि नीर । ६। 


२३९. राम भगति बिन गति न तिल की । कोटि उपाब जौ करही रे नर । 
जल सींचै करि जतन प्रवालै । आंब बबूल न फलही रे नर । टेक । 
आपा थापि और कौ नीदै । गर्व मानके मारे । 
फिरि पीछे पछिताउगे बौरे । रतन न मिलहिं उधारे रे नर । १ । 
यहु ममिता अपनी जिनि जानौ। धन जोबन सुत दारा। 
बालू के मंदिर बिनसि जांहिगे। झूटे करह पसारा रे नर। २। 
जोग न भोग मोह नही माया । का भयौ बन मैं बासा । 
चरन कंबल अनुराग न उपजै । तब लगि झूठी आसा रे नर। ३ | 
मनिषा जनमि आई नहिं चेत्या। अंधे पसू गंवारा । 
तेरे सिरि काल सदा सर साधै । नामदेव करत पुकारा रे नर । ४ । 
२४०, कहि मन गोबिंद गोबिंद गोबिंद । 
हरिके चरण कंबल चितबनि जिनि बिसरै गोबिंद गोबिंद गोबिंदा । टेक । 
मैं अन्तरि गर्भ सहे दुष भारी । आवत जात परयौं मैं हारी । १ । 
ताथै नामा हिर गुण गावै । बहुरि न भौजलि नियरै आवै । २। 


२४१. इतना कहत तोहि कहा लागत । राम रटी लैहु सोबत जागत । टेक | 
ध्रु प्रहिलाद इहि गुन तारे । राम नाम अखिर हिरदै विचारै। १ । 
राम नाम सनकादिक राता । राम नाम निरभै पद दाता। २ । 
भणत नामदेव भाव ऐसा । जैसी मनसा लाभ तैसा । ३। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८११ 


२४२. बोलिधौ निर्बाणे पद राम नाम। ठाली जिभ्या कौने काम । टेक | 
सेवा पूजा सुमिरन ध्यान । झूठा कीजै बिन भगवान। १ | 
तीरथ बरत जगतकी आस । फोकट कीजै बिन बिसवास। २ । 
ऐकादशी जगत की करणी । पाया महल तब तजी निसरनी। ३ । 
भणत नामदेव तुम्हारे सरनां । मुझा मनबा तुझा चरनां। ४ । 


२४३. ऐसे राम हि जानौ रे भाई । जैसे भृंगी कीट रहै ल्यौ लाई । टेक । 
सरब रूप श्रबै सुर स्वामी । त्रिगुण रहित देव अंतरमाजी । १ । 
थावर जंगम कीट पतंगा। सति राम सबहिनके संगा । २। 
नामा कहै मेरे बंधन भाई । राम नाम मै नौ निधि पाई । ३। 


२४४. काहे रे मन भूला फिरई । चेतनि राम चरन चित धरई । टेक | 
नरहरि नरहरि जपि रे जीयरा । अवधि काल दिन आवै नीयरा। १ । 
पुत्र कलित्र धन चित बिसासा । छाडि मना रे झूठी आसा। २ । 
तू जिनि जानै ग्रेही ग्रेहा । बिनसत बार कछू नहीं देहा। ३ । 
कहत नामदेव झूठी देही।तै साची जे राम सनेही। ४। 
२४५. पर हरि धंधाकार सबैला । तेरी चिंता राम करैला । टेक। 
नाराइन माता नाराइन पिता । बैस्नो जन परिवार सहेता। १ । 
केसौ कै बहु पुत भयेला । तामै नामदेव एक तू देला । २। 
२४६. तू मुझा मंगा मी तुझा तुंगा । तू मुझा कैसे डारसि देवा। टेक। 
कडवाकी विष्टा पीपल उचिष्टा । थनचे रे निकटि गूचडा भैला । १ । 
सब जग जाइला पै भगत न जाइला । जनम जनम नामदेव निसान बजाइला । २ । 
२४७. हरि नांव अमृत पषालि मुषाथै। बहुत ते पाणी किं करै रे । टेक। 
असत्याचा मल लागिले जिभ्या। बे न छूटती हरि नांव बिना । १ । 
हरि कथा गंगव अस्नान जाला । नामड्याचा स्वामी केसी राजा हो। २ । 


८१२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२४८. हरि हरि दोन्यू अषिरे उचारि । अरी लटकि बिगारी । टेक। 
मना सेवि या रे हरिनाम बोषदी। जेने परमपद पावसीले । १ । 
सालि-पाल काइ सांगसी जम खड़ा । ले हरिनाम घडघडा। २ । 
अनेक वोषदी मेलवन का काडा । हरि नामै बोबडी फीटिल तुझी । ३ । 
सांडणि घाला पारै दुरी । नामा भणै हरि बिजमंत्र उच्चारि। ४ । 


२४९. ग होइ ज्यौ तीरथ व्रत अलान करिता । न होइ ज्यौ कबित परमोद्य रचीता । 

न होइ ज्यौ सुघडपणै गाता । जेन्है होइ ज्यौ आत्मा । 
ते बेगलेच असे । टेक। 

न होइ ज्यौ जोग साधणे । न होइ ज्यौ गिरासणै पावनै। 

न होइ ज्यौ इंद्रिया दबणै। जेन्है होइ ज्यो मने। 
ते बेगलेच असे। १ । 

न होइ ज्यौ आसन समाधि । न होइ ज्यो अही कष्ट साधी । 

न होइ ज्यौ पराकरम बुद्धी । जेन्है होइ ज्यो त्रिसुधी। 
ते बेगलेच असे। २। 

न होइ ज्यौ आकारनै आगमै । न होइ ज्यौ निरुपणे नृगमै । 

न होइ ज्यौ षटकारमे | जेन्है होइ ज्यो ब्रहौ। 
ते बेगलेच असे। ३। 

न होइ ज्यौ प्राण प्रचीती | न होइ ज्यो देवानी बिगती । 

न होइ ज्यौ आत्म प्रचीती । न होइ ज्यो त्रिशुधी । 
ते बेगलेच असे। ४। 

न जेन्है होइ ज्यौ दरसणै। न होइ ज्यौ सुचाल अंत:करणे । 

न होइ ज्यौ अभाव हीणै। न होइ ज्यो एकै केसवा बिनै । 
बिस्नदास नामा बीनवै। ५। 


२५०. तुम्ह देवा हरि तुम्ह देवा। मेरे तुम ही सजन बंधवा । टेक। 
आप बडौ जगन्नाथ देवा। जहां का भगत नामा । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


बालपना कौ मीत मिल्यौ है। हम घरि राधौ पाहुणा। 
लोक बोले नामा नामा। ये बोल लागै आम्हा । 
अंगुरी दिषाये कुहडा न जीवै। मै कैसे जीऊं परसोतमा । 
घाट कालंदी डोले आछै । उपमा सोहै भला। 
नैन निरषि छीपी मिल्या। कुटुंब नास भैला। 
कंबली पटोलै गाठी परि है । कृस्न देव तेरी राबलिया। 
मूल बाभन षग दिषावै | षंभ घाऊं तेरी टेकुरिया। 
बोलत चालत सरुप आयौ । भेस धरे बलि बंडा। 
नामा छीपी कै भाग पालट्यौ। मिल्यौ राम मनोहरा । 


२५१. देखो यारो देखो लोको, इह क्या हुआ । पिंजरे महि बोलता कहाँ गया सुवा । 
साचे साहिबका परवाना आया । नैरंगी महालमें रहण न पाया। 
सभानां कां प्राण प्रीतम कहाया । सभना रल मिल कांधे पर चाया । 
या को तूं कहता जो मेरी मेरा। जलाउणेकौ ले चले प्रीतम तेरा। 
बाजीगरने बाजी पाई । कला अपने हाथ रखी, लखी न जाई । 
बाजी को जाने, जग सुखिया सोई । दावा बांधि नामा दुनिया सभ रोई। 


८१३ 


१। 


२ । 


३ । 


४ । 


५। 


२५२. टाली वाजैवा टाली वाजैवा । वाजे एके न उदासिना । टेक। 


संसार विष्या पाती गहै का उडी । वाइली टाली गेला -अंतराली। 

बिस्नदास नामइया तूं वाइली टाली । उडाला पाती के गेला अंतराली। 
$$ संत नामदेवजी की साथी # 

२५३. अभिअंतरि नाहीं भाव। नाम कहै हरि नांव सौ। 

नीर बिहूनी नाव। क्यौ करि तिरिये केसवा। 

अभिअंतरी काला रहै । बाहरि करै उजास । 

नाम कहै हरि भगति बिन निहचै नरक निवास। 


१। 
२। 


१। 


२। 


८१४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभिअंतरि राता रहै। बाहरी रहै उदास । 
नाम कहै मै पाइया। भाव भगति बिसवास । ३। 
साह सिहाणौ जीव मै। तुला चहोड्यौ प्यंड । 
नाम कहै हरि नाम समि। तुलै न सब ब्रह्मांड) ४। 
तन तोल्यौ तो क्या भया। मन नही तोल्या जाइ। 
साच बिना सीझसी नही। नाम कहै समझाई। ५। 
दान पुनि पासंग तुलै। अहंडै सब आचार । 
नाम कहै हरि नाम समि। तुलै न जग ब्यौहार । ६। 
बालपणै तै हरि भज्यौ । जगते रह्मा उदास। 
नामदेव चंदन भयो । सीतल सबद निवास। ७। 
जेता अंतर भगत सौ।तेता हरि सौ जोई। 
नाम कहै ता दास कौ । मुकति कहायै होई।८। 
पै प्याया मंदिर फिरया। भगति न आई तोहि। 
नामदेव कहै हरि-बसि भया । परि मनि परतीति न होई। ९। 
ढिग ढिग ढूंढे अंध ज्यौ । चीन्है नाही संत। 
नाम कहै क्यौ पाइयै। बिन भगता भगवंत। १०। 
बिन चीन्हे नहि पाइयै। कपटि सरै क्यूं काम। 
नाम कहै नित पाइये। राम जना तै राम।११। 
नाम कहै रे प्राणिया।नींदन कौ" कछु नाही। 
कोण भांति हरि सेइये । राम सबनिहि मांहि।१२। 
समझ्या घट कौ यू बणै। यहुं तो बात अगाध। 
सिरजे सौ निरबैरता । पूजण कौ ये साध।१३। 


खरील साषीमध्ये नाम कहै हे नामा कहे असावे 


२५४. ज्यो कोई वसुधा दान दे आवे। पूर्ण जज्ञ करें करावे। 
तीरथ बरथ करे स्नान | नही नही हरीनाम समान। १ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८१५ 


ज्यो कोई ज्यावे हीमालये गले । काशी करवत लेकर मरे। 
दसवे द्वारे काढे प्राण । नही नही हरिनाम समान २ । 
काया कष्टवे कलेवर जीवे। ना कुच खावे ना कुच पीवे। 
गगन मंडळमों जोग ध्यान । नही नही हरिनाम समान। ३ । 
आगली पिछली बात बनावे | नेम धरममें मन छुपावे । 
च्यारो बेद पढे पुरान। नही नही हरिनाम समान । ४ । 
सद्गुरूकी जद कृपा भई । प्रेम भगत हरदे धर लाई । 
कहे नामदेव भज भगवान । नही नही हरिनाम समान । ५ । 
२५५. दूध पियो गोविंद लाला । ध्रु०। 
काला बछरा कपिला गाई। दूध दुवाहत नामा जाई । १। 
सोनेका गडवा दूधने भरिया। पिवो नारायण आगे धरिया। २ । 
परभुवनकी मुरत दूध न पिवत। सीर पछार नामा रोबत। ३। 
ऐसा भगत मै कबु न पाया । नामदेवनें देव हसाया । ४। 


२५६. शयन करो नारायण देवा । चरण पलोटों करौ हरि सेवा । ध्रु०। 
शयन करो तुम अन्तर्यामी । मनसां वाचा करौं गुलामी । १ । 
फूलन गैंडा मुक्ता सोहै । देखत पलंग “नामदेव” मोहै । २ । 


२५७. नंदनंदन जी को भोग लागे। महाशंख धुनि घंटा बाजै। ध्रु०। 
अमृत भोक्ता श्री यदुराई । छप्पन भोग श्रीलक्ष्मी लाई । 
सतिभामाजी जेंबन कीन्हों । हरिहलधर को नेवता दीन्हों। १ । 
चन्दन जल से भवन सिंचाये। सखा सहित हरिजेंबन आये । 
दूध पाक पकवान मिठाई । छप्पन भोग जेंवें दोऊ भाई। २ । 
छप्पन भोग छतीसों व्यंजन । रुचि रुचि सों जेंबैं यदुनन्दन । 
साग पात जो जिनके होई । अमृत करि जेंबें हरि सोई । ३। 


८१६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


हरि जेंवें हरिजन यश गावें । ललिता विशाखा चंवर ढुरावें । 


जन 'नामदेव' द्वारे यश गावें । सोहरिको पनवारो पार्वे । ४। 


२५८. राम रतन धन पाया माया, राम० । ध्रु० । 


बस्तु अमोलक दियो है गुरु ने माथे तिलक कराया । 
राम नाम की भई विभूती जग में साह कहाया। 
देत लेत औरवावत खरचत दिन दिन होत सवाया । 
राज न दंडै चोर न लूटे धरनी धरे न जाया। 
ले प्रल्हाद खम्भ में बांधे अब तेरो कौन सहाया। 
कहां तेरो राम बताओ मोहीं हाथ खड्ग भक्तकाया। 
तो में मो खड्ग खम्भ में व्यापि रहे रघुराया । 
खम्भ कोरि हिरनाकुश मारे नामदेव की राम सहाया। 


२५९. बिनती सुन जगदीश हमारी । 
तेरो दास आस मोहिं तेरी, इत करो कान मुरारी। 
दीनानाथ दीन हूं टेरत, गाइहिं क्यों नहिं ज्यावो। 
आछे सबै अंग है याको, मेरे यशहिं बढ़ावो। 
जो कहु याके कर्मन में, नहिं जीवन लिखो विधाता । 
तौ नामदेव की आयुर्दा सों, होहु प्रभुहि तुम दाता । 
२६०. गोविन्द गुना गोपाल गुना गायले रे गोविन्द गुना । 
ऐसो समय बहुरि नहिं पै है फिरि पछि तै है मेरे मना । 
जिन तुमको तन मन धन दीन्हो नयन नासिका मुख रसना । 
जाको रचत मास दस लागे ताहि न सुमिरे एक छिना । 
बालापन हंसि खेल गमाये तरुण भयो तव रूप घना। 
वृद्ध भये पर आलस उपजे उठ गइ हाट कछू न बना। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८१७ 


अधम तरे अधिकार भजन ते जे जे आये हरि शरणा। 
ना मानो तो साखि बताऊं अजामील गनिका सदना । ४ । 
धन जौवन अंजुरी को जल जस घटत जात छिन पलहि पला । 
अस जिय जानि भजो रघुनन्दन नामदेव आये हरि शरणा । ५ । 


२६१. देवा तेरी भक्ति न छांडूं मुक्ति न मांगूं हरि यश लुनहुं सुनाऊं । 
रामकृष्ण अवतार मनोहर जन्म जन्म यश गाऊं।१॥ 
गंगा जल असनान कराऊं पीताम्बर पहिराऊं । 
तुलसी आनि गोपालहि पूजौ चन्दन सरस चढाऊं। २ । 
चुनि चुनि कलियां हार बनाऊं रघुवर उर पहिराऊं। 
धूप दीप नैवेद्य आरती यहि विधि लाइ लड़ाऊ। ३। 
हरषि निरखि हरि के गुण गाऊं हाथन ताल बनाऊं। 
भणत नामदेव सुनहुं त्रिलोचन यहि विधि दास कहाऊं। ४ । 


२६२. राम नामे हित न भयो। मेरी मेरी करता जनम गयो । टेक। 
लागी पंक पंकले धोबे । निरमल न होवे जनम बिगोवे। १ । 
भीतर मैला बाहरि चोषा । पाणी प्यंड पखालै घोषा। २। 
नामदेव कहे सुरहीपर हरिये । धेड़ पूछ कैस धवजल तरीये। ३ । 


२६३. जप राम महामंत्र राम महा । राम रमे रम राम महा । टेक। 
महादेव उपदेसी गौरी। राम नाम मंत्र ले सुन बौरी । १ । 
नई मंत्र नारद ध्रुवई पढ़ावा । सत संगत मिलै दास न गावा। २ । 
आदि गुरू रघुनाथ उधरणा। रावण कुंभकरण बस करना। ३ । 
नामो भणे रामनाम पवित्रा। रामा बिना नहीं मुकती दाता । ४ । 


२६४. मन पंछीया मत पड पिंजरे। संसार मायाजाळ रे। १। 
तन जोबन रूप कारण।न कर गर्व गव्हार रे। २। 
एक दिनमों तिन विरिया। सदा झमकत काल रे। ३। 


८१८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कुंभ काच्या निर भरिया। बिनसत नहिं बार रे। ४। 
कहत नामदेव सुन भई साधु । साधु संगत धरना रे। ५। 


२६५. यह बड़ी सीमं बुधिया बड़ी राम ना बिसरे एको घड़ी । टेक। 
हर हर कहता जे नर लाजे । जम की डाँग तिन्ह सिर बाजे । 
हर हर कहता कीजे बोता। गए पाप जे पोते ओता । 
नामदेव कहे मैं नर हरि भणो । कटे पाप और लाभ हो घनो । 


२६६. साह सिहानो जीव मैं, तुला चढायो पिण्ड। 
नाम कहै हरि नाम सों, तुले ना सब ब्रहाण्ड। १ । 
तन तोला तो क्या भया, मन तोलया ना जाए। 
साच बिना सीझे नहीं, नाम कहे समझाए।२। 
दान पुण्य पासङ्ग तुले, अहिण्डे सब आचार । 
नामा कहे हरि नाम सम, तुले ना जग विवहार। ३। 


२६७. तू मेरा दाता मैं तेरा भुक्ता जनम जनम तेरी सेवा करता। 
जब तू बलि कर मागी सगरी, तब मैं तेरी छागल पकरी। 
जब तू दुष्ट हरनाकस मार्‌यो, तब मैं भक्त प्रहलाद उभार्‌यो । 
जब तू लङ्का पर करी चढाई, तब मैं तेरा भरतन भाई । 
जब तू वृन्दावन धेनु चराई, तब मैं तेरे आगे बेन बजाई । 
भणत नामदेव दासन के दासा, तेरे भक्तां का वैकुण्ठ पुरी में वासा। 


२६८. आव कलंदर केसवा | घर अबदालव भेष बाबा। टेक। 
ताज कुल ब्रह्मांड. कीन्ही । पावस पत पाताल जी। 
कबला सेती कायन पडिया। निराकार आकार जी। १। 
सहजर विसहर सबै तुम फिरिया | तेरा किबहु मरम न पाया जी। 
नामदेव का चित हरिसूं लागा । आसण करै रामराया जी । २। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८१९ 


२६९. वैश्रांते मै मै वै ते वैओं । सुना नारद ऋषि साचम । 
जे भगता मेरे गुण गाव । ताके अंतर थै काम नाचू नारद । टेक । 
नारद कहै सुनो नारायन । बैकुंठ बसो की कवलासन । 
जहा मम कथा तहा मैं नीच ले । वैश्नो मंदिर वास न नारद | १ । 
गंगा आदि सकल तीरथ करै । गुण चास कोट फिर आवै। 
एकादशी सहित संजम करै । ते मोहि सुपने कदैन पावै नारद । २ । 
जोगी जपी तपी संन्यासी । इक मुनि ध्यान बैठा। 
जे जे जग बेद धुनी उचरै। तिन हूं कदे न दीठा नारद । ३ | 
जग जोग तप धरम नेम व्रत । जवलग इनकी आशा। 
वसुधा आदि देही दहिनावत । नहीं मम चरण निवासा नारद। ४ । 
जे भगतां निरमल जस गावै। ते भगता मम सारम। 
जियां जीऊं पीयां पीऊं। वैश्नो मम परिवारं नारद । ५ । 
वैश्नों मैं दोही नाही नारद । प्रीत किया ते आऊं। 
भगति हेतु यहु व्रत धरै हौ । वैश्नौं हाथ बंधाऊ नारद । ६ । 
बिसवा बीस आगे बरतांऊ | निज जन नांव सू राता। 
नामानो स्वामी परमपद आपै। भगति मुकति दोऊ दाता नारद । ७ । 


२७०. बाद छाड रे भगत भाई। हरि सी तब निधि पाई। 

राम तज मेरो अंत न जाई । टेक। 
जम माला लागे पोई।सरीर अंतर हौ सोई। 
बाद बिमुख हरिबिन दिन खोई। रामनाम जप लोई। 
परम तत हौ सोई। तिनू रे तिरलोक व्यापै। 

दूजो नहीं कोई। १। 
सजीवन मूली पाई । नट आरंभ संग लाई। 
राम नाम बिन नहीं आन उपाई नामदेव उतरौ पार। 


८२० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


चेतो रे चेतन हार। हरि की भगति बिना | 
ओतारोगे बारंबार । २। 


३+ आरती # 
२७१. जहां देखो तहां नरहरि नरहरि, तेरी आरती गाऊं पतिदेव हरि। ध्रु०। 
नरहरि कहता नरहरि पार उतारे, आरती करै जन छिनन बिसारै। १ । 
नरहरि मोठा नामां आरती गावै, अनन्त भवन में जै जै थावै। २ । 


२७२. बोबालने जाये परब्रहा वोवालने जाये। ध्रु०। 
कनक के तलीया आरती करीया। चंवर ढुले नंद लाल मुरलीया । १ । 
गोपी गावे मंगल साला | कौस मारी घर आवे गोपाला। २ । 
नामा प्रणवे दास तुम्हारो । पुनरपी जनम नीवारो हमारो। ३ । 


२७३. उत्तरा आरती चरण मुरारे । धृ० । 
करपुरका दीपला कपुरकी बाती । कपुर बरै दिन-रात मुरारे । १ । 
खांड सरोजी और मेवा । लवंग सुपारी नारेल खोबा । २ । 
कहत नामदेव बली बली जाऊं। बैकुठ जाऊं त बहुरी न आऊं। ३ । 


२७४. ऐशी आरती तनमन गाये। पलख न बिसरू सारंगपाणी । धृ०। 
जो नरहरजी की आरती गाये । बसत बैकुंठ फिर नही आये। १ । 
कहत नामदेव भली भली गाये। बसत बैकुंठ फिर नही आये। २ । 


२७५. आरती पतिदेव मुरारी। चंवर ढुलै बलि जाऊं तुम्हारी । टेक। 
चहुं जुग आरती चहुं जुगि पूजा। चहुं जुग राम अवर नही दुजा। १ । 
चहुं दिस देषै चहुं दिस धावै । चहुं दिख राम तहाँ मन लावै। २ । 
आधौ राम उरधै मधि रामा । पूरण सेइ सरै सब कामा । ३ । 
आरती कीजै जैसे तैसे । ध्छ प्रीहलाद करी सुप जैसे। ४ । 
आनंद आरति आतम पूजा। नामदेव भणै मेरे भाव न दुजा। ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८२१ 


२७६. कहा ले आरती दास करै । तीनि लोक जाकी जोति फिरे । टेक। 
सात समुंद जाके चरन निवासा। कहा भयौ जल कुंभ भरै। १ । 
कोटि भान जाकै नखकी शोभा। कहा भयौ कर-दीप फिरै। २ । 
अठरा भार जाकै बनमाला। कहा घंटा झणकार करै । ३ । 
अनंत कोटि जाकै बाजा बाजै। कहा घंटा झणकार करै । ४। 
चौरासी लख व्यापक रामा । केवल हरि जस गावै नामा । ५ । 


२७७. आरती कीजे राजाराम रीझे। भक्त करे जम जामी न दीजै । टेक। 
पहिली आरती पोपकी माला । कालीनाग नाथ प्राण गुवाला। १ । 
दुसरी आरती देवकी नंदन । भक्त उधरण कौस नीकंदन। २ | 
तीसरी आरती जुगजुग पूजा। भक्त निरंजन और नही दूजा। ३ । 
चवथी आरती त्रीभुवन माहे। गरुड वाहन गोपालराये सोवे । ४ । 
पांचवी आरती रामजीकु भावे । रामजीके गुण नामदेव गावे । ५ । 
२७८. जै नामदेव हरे स्वामी जै नामदेव हरे। 
चार पदारथ पावे जो तेरी शरण पडे। जै नामदेव हरे स्वामी। 
तूं दाता है नाम दा महिमा महान तेरी। प्रभु महिमा महान तेरी। 
किस विध करे बखान यह तुच्छ जबान मेरी । जै नामदेव हरे। 
जुग जुग में प्रभु संग आप अवतार धरा |स... 


बाह पंकड कर सब की भव ते पार करा । जय नामदेव हरे। 
बलि द्वारो पर जाकर छागल कन्ध धरी ।स्ाप्.. 
राम अवतार के संग भरत बन सेव की । जय नामदेव हरे। 


धार रूप नरसिंह का हरनाकश मारा स्वी. 
आप भये प्रहलाद जिसे हरि ने उभारा। जय नामदेव हरे। 
कलजुग में आ पंढरपुर अवतार धरा । सामी... 
मात गोनाई जाया धरती का भार हरा । जय नामदेव हरे। 
जीवन के हो जीवन प्राणों के प्यारे सात... 


८२२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


करो दूर दुख सब के देवो सुख सारे। जय नामदेव हरे। 
द्वारे तेरे आए भक्ति की दो भिक्षा।सा.. 
दुर्मति सबकी नासी सुन्दर दो शिक्षा! जय नामदेव हरे। 
हम अति मूढ़ अल्पज्ञ पूत हैं तेरे पितात. 
चरण-कमल-रज देकर कर लो सपूत पिता । जय नामदेव हरे। 
ना बलवन्त विनीत हुँ ना कुछ समझ पडे । खी... 
तेरा छोड़ के दास द्वार अब किसके पडे। जय नामदेव हरे। 
गिनो कुकर्म ना मेरे किरपा दृष्टि करो।म्रप.. 
राखिए लाज कृपाल हो सिर पर हाथ धरो । जय नामदेव हरे । 
साष्टांग प्रणाम करें तेरे द्वार खड़े । यागी... 
तव चरणन मन राँचे भक्तों में मान बढ़े । जय नामदेव हरे । 
जय नामदेव हरे स्वामी जय नामदेव हरे। 
चार पदारथ पावे जो तेरी शरण पढड़े। 


२७९. हरि हरि भक्ति करो मन का मान हरो। 

हिरदे ध्यान धरो मूरत नामदेव जी की। 

पहली आरती दूध पिलाया । प्रकट चतुर्भुज दर्शन पाया। १ । 
दूसरी आरती छान छबाई । बेढी रूप धरयो हरि आई । २ । 
तीसरी आरती मन्दिर फेरा । भयो पण्डों को प्रेम घनेरा। ३ । 
चौथी आरती पाक बनाए। घृत पात्र लै पाछे धाए। ४। 
पंचमी आरती गऊ जिवाई। गरुड चढ़े प्रभु भये सहाई । ५ । 
खष्टमी आरती सेज निकासी । जुग जुग पैज भक्त की राखी। ६ । 
सातवीं आरती जल भर लाए । मति अनुरूप दास जस गाए। ७ । 
जो जन नामदेव जी की आरती गावे । सकल मनोरथ पूरण पावे । ८ । 
हरि हरि भक्ति करो मन का मान हरो । हिरदे ध्यान धरो मुरत नामदेव जी की । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


संत जनाबाई कृत अभंग 

$# नामसंकीर्तन माहात्म्य & 
१. गातां विठोबाची कीर्ती । महापातकें जळती । 
सर्व सुखाचा आगर | उभा असे विटेवर | 
आठवितां पाय त्याचे | मग तुम्हां भय कैंचे। 
कायावाचामनें भाव । जनी म्हणे गावा देव । 


२. नाम विठोबाचे घ्यावें । मग पाउल टाकावे । 
नाम तारक हें थोर। नामें तारिले अपार। 
आजामेळ उद्धरिला । चोखामेळा मुक्तीस नेला। 
नाम दळर्णी कांडणीं। म्हणे नामयाची जनी। 


३. जन्मा येऊनिया देख। करा देहाचे सार्थक। 
वाचे नाम विठ्ठलाचे । तेणे सार्थक देहाचे । 
ऐसा नामाचा महिमा। शेषा वर्णितां झाली सीमा । 
नाम तारक त्रिभुवनी । म्हणे नामयाची जनी। 


४. नाम फुकट चोखट। नाम घेतां नये वीट। 
जड शिळा ज्या सागरीं। आत्माराम नामें तारी। 
पुत्रभावे स्मरण केले | तया वैकुंठासी नेलें। 
नाममहिमा जनी जाणे। ध्यातां विठ्ठलचि होणें। 


५. एक नाम अवधे सार। वरकड अवघें ते असार । 
"हणोनियां परते करा। आधीं विठ्ठल हें स्मरा। 
जनी म्हणे देवाधिदेव। एक विठ्ठल पंढरीराव । 
३. माझा शिणभाग गेला। तुज पाहतां विठ्टला। 
गाप ताप जाती । तुझें नाम ज्याचे चितीं। 


८२३ 


NNO NAN A NN ०८ AN -९ «७ NN A «७9 ०८९ A “७ ०८ AN -% 


८२४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अखंडित नामस्मरण । बांधू न शके तया विघ्न। ३ । 
जनी म्हणे हरिहर । भजतां वैकुंठी त्या घर । ४ । 


७. जपतप अनुष्ठान। न लगे हेहासी दंडण । १ । 
तुम्हां सांगते मी खूण।कथे उभा नारायण।२। 
कुंचे ढाळा तयावरी । हरुषें नाचतो श्रीहरी । ३ । 
या, रे, घाले दंडवत | आला थोर लाभ येथें।४। 
बाहे उभारूनी टाळी । वाजवितां दोषा होळी।५। 
देव कथेसी सांपडे। दासी जनी पाया पडे । ६ । 
८. माझे मन विठोबाचे पायीं रंगले । परतोनि पाहतां मीपण गेलें । १ । 
नामदेव वस्तू दाखविली कैसी । माया प्रपंचासी विसरले । २ । 
नामदेवें भक्ती शाश्वत केली। विठोबाची मूर्ती हृदयीं राहिली । ३ । 
नामाचे जनीस भक्तीचे वेड । संसाराचे कोडें सोडविले । ४ । 
९, नाम विठोबाचें थोर । तरला कोळी आणि कुंभार । १ 
ऐसी नामाची आवडी। तुटे संसाराची बेडी । २ 
नाम गाय वेळोवेळां । दासी जनीसी नित्य चाळा। ३ 
१०, येऊ ऐसें जाऊं। जनासंगें हेंचि दाऊं। १ 
आपण करू हरिकीर्तन । जाणोनी भक्तीचे जीवन । २ 

३ 

४ 

१ 

२ 


नाम संशयछेदन । भवपाशाचें मोचन । 
जनी म्हणे हो देवासी । होईल त्याला कसणी ऐसी । 


११. हरिहर ब्रह्मादिक । नामें तरले तिन्ही लोक। 
ऐसा कथेचा महिमा । झाली बोलायाची सीमा! 
जपें तपे लाजविलीं। तीर्थे शरणागत आरली। ३। 
नामदेवा कीर्तनीं। ध्वजा आल्या स्वर्गाहुनी। ४ । 
देव श्रुती देती ग्वाही। जनी म्हणे सांगूं कायी। ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१२. व्हावें कथेसी सादर । मन करूनियां स्थीर । 
बाबा काय झोपी जातां। झोले चौच्याशीचे खाता। 
नरदेह कैसारे मागुता । भेटी नव्हे त्या सीताकांता । 
आळस निद्रा उठाउठी । त्यजा स्वरूपी घाला मिठी। 
जनी म्हणे हरिचे नाम | मुखीं म्हणा धरूनि प्रेम । 
१३. काय हे करावे। धनवंतादि आघवे । 
तुझें नाम नाहीं जेथें। नको माझी आस तेथें । 
तुजविण बोल न मानीं। करीं ऐसें म्हणे जनी। 
१४. तो हा भक्तांचे तोडरीं। वाचे उच्चारितां हरी। 
काम होऊनि निष्काम। काम भावभक्ति प्रेम । 
तो हा पूर्ण काम होय। अखंडित नाम गाय। 
काम निष्काम झाला मनीं । वंदी नाचे दासी जनी। 


१५. निस्पृहाची मूर्ती । सखे, जनी ये अव्यक्ती । 


~ 
नए 
न 


न ४७ NAN A NO HS ७2 A A बक 


डे 
४ 


१ 


भक्त वत्साचिये माय । नामा शिंपी त्याचे पाय। २ 
म्हणे जनी दासी । माझी सखी आजी होती । ३ 
१६. प्रेम क्षमा जया । घडे दंडवत पायां। १ 
त्यासी देहभक्ती नुरे । स्वात्मसुख डोईवरी । २ 
त्या मग समूळ जाला नाहीं । दंडवत जाला पां पायीं।३ 
देहातीत अगुणासी । म्हणे नव्हे जनी दासी । ४ 


१७. निराकारींचें नाणें। शुद्ध ब्रह्मींचें ठेवणें । 
प्रयत्नें काढिले बाहेरी । संतसाधु सवदागरीं । 
व्यास वसिष्ठ नारद मुनी । टांकसाळ घातली त्यांनीं । 
उद्धब अक्रूर स्वच्छंदी । त्यांनी आटविली चांदी । 


१ 
२ 
उ 
४ 


८२६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


केशव नामयाचा शिक्का । हारप चाले तिन्ही लोकां । 
पारख नामयाची जनी। वरती विठोबाची निशाणी । 
१८. विठ्ठल नामाची नाहीं गोडी । काळ हाणोनि तोंड फोडी । 
गळा बांधोनि खांबासी। विंचू लाविती जिव्हेसी। 
ऐसा अभिमानी मेला । नर्ककुंडी थारा त्याला। 
नामा बोध करी मना। दासी जनी लागे चरणा । 


$$ भक्त पुंडलिक माहात्म्य # 


१९. भक्तामाजी अग्रगणी । पुंडलिक महामुनी । 
त्याचे प्रसादे तरले । साधुसंत उद्धरिले । 
तोचि प्रसाद आम्हासी । विटेवरी हषिकेषि । 
पुंडलिक बापमाय । दासी जनी वंदी पाय। 


२०. पुंडलिक भक्तबळी। विठो आणिला भूतळीं। 
अनंत अवतार केवळ । उभा विटेवरी सकळ। 
वसुदेवा न कळे पार। नामयासवें जेवी फार। 
भक्त भावार्था विकला। दासी जनीला आनंद झाला। 


२१. भला भला पुंडलिका । तुझ्या भावार्थाचा शिक्का। 
भलें घालूनियां कोडें । परब्रह्म दारापुढें । 
घाव घातला निशाणीं। ख्याति केली त्रिभुबनीं। 
जनी म्हणे पुंडलिका । धन्य तूंचि तिहीं लोकां | 
२२. टाळ- मृदुंगाची ` ध्वनी । दिंड्या पताका घेऊनी । 
संत जाती पंढरीसी । देव सामोरा ये त्यासी। 
देऊनिया आलिंगन । त्याचा घेतो भागशीण । 
सर्व॑ तीर्थाचे माहेर । जनी म्हणे पंढरपूर । 


NA NS 0) ४९ 


१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 


ड 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३. पंढरीचें सुख पुंडलिकासी आलें । तेणें हें वाढिलें भक्तालागी । 


भुक्ति मुक्ति वरदान दिधर्ले । तेंहि नाहीं ठेविले आपणापार्शी । 
उदार चक्रवर्ती बाप पुंडलिक । नामें विश्वलोक उद्धरिले । 
$ श्री विठ्ठल माहात्म्य & 


२४. जन्म खातां उष्टावळी। सदा राखी चंद्रावळी। 
राहीरुक्मिणीचा कांत । भक्तिसाठी कण्या खात। 
देव भुलले पांडुरंग । ऐसा जाणावा श्रीरंग। 
जनी म्हणे देवराज। करी भक्ताचें हो काज। 
२५. ऐसा आहे पांडुरंग। भोग भोगूनि निःसंग। 
अविद्येने नवल केलें । मिथ्या सत्यत्व दाविलें। 
जैसी वांझेची संतति। तैसी संसार उत्पत्ति । 
तेर्थे कैंची बा धरिसी। ब्रह्मी पूर्ण जनी दासी। 
२६. स्मरतांचि पावसी । तरी भक्तांसी लाधसी। 
ऐसा नाहीं न घडे देवा | वांयां कोण करी सेवा। 
न पुरता आस। मग कोण पुसे देवास। 
कोठें चक्रपाणि । तुज आधीं लाही जनी। 


२७. देव देखिला देखिला । नामें ओळखुनी ठेविला । 
तो हा विटेवरी देव | सर्व सुखाचा केशव। 
जनी म्हणे पूर्ण काम । विठ्ठल देवाचा विश्राम। 
२८. अनंत लावण्याची शोभा । तो हा विटेवरी उभा। 
पितांबर माळ गांठीं। भाविकांसी घाली मिठी! 
त्याचे पाय चुरी हातें । कष्टलीस माझे माते। 


३ 


१ 
२ 
~ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 


३ 


आवडी बोलें त्यासी । चला जाऊं एकांतासी। ४ | 
ऐसा ब्रह्मींचा पुतळा । दासी जनी पाहे डोळां । ५ । 


८२८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२९. पंढरपुराची होईन मी दासी । लागली आसोसी विठोपायीं। 
पंढरपुराची होईन मी भोई । विठ्ठल रखुमाई चालतील । 
पंढरपुराची होईन मी वाळू । खेळती गोपाळू मायबाप । 
पंढरपुराची होईन मी शेणी। घालोनी अंगणीं विठोबाच्या । 


पंढरपुराची होईन मी पायरी। येतां जातां हरी चरण लागे । ५ 
पंढरपुराची होईन मी वाट ।येतील अचाट संतजन । ६ 
संतजन येती विठ्टाल भेटासी । नामांकित दासी शरणागत । ७ 


३०. बाप रखुमाबाई वर । माझें निजाचें माहेर। 
तें हें जाणा पंढरपुर। जग मुक्तीचे माहेर। 
तेथें मुक्ति नाहीं म्हणे । जनी न पाहे त्यांचे बदन । 


३१. विठु माझा लेकुरवाळा । संगें गोपाळांचा मेळा। 
निवृत्ती हा खांद्यावरी । सोपानाचा हात धरी। 
पुढें चाले ज्ञानेश्वर । मागें मुक्ताई सुंदर। 
गोरा कुंभार मांडिवरी । चोखा जीवा बरोबरी । 
बंका कडियेवरी। नामा करांगुळी धरी । 
जनी म्हणे गोपाळा । करी भक्तांचा सोहळा । 
३२. आळवितां धांव घाली। ऐसी प्रेमाची भुकेली। 
ते हे यशोदेच्या बाळा। बरवी पाहातसें डोळां। 
विटेवरी उभी नीट । केली पुंडलिक धीट । 
स्वानंदाचे लेणें ल्याली । पाहून दासी जनी धाली। 
३३. तुझ्या निजरूपाकारणें । वेडावलीं षड्दर्शनें । 
परि सोय न कळे त्यांसी। समीप असतां देवासीं। 
चारीश्रमें हो कष्टती । वेदशास्त्रे थुंडाळिती । 


१ 
२ 
३ 
ड 


१। 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
1 
१ 


२ । 
३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८२९ 


परि कवर्णे रीति तुला। न जाणवे जी विट्ठला। ४ । 
तुझी कृपा होय जरी । दासी जनी ध्रुपद करी । ५। 


३४. पंढरी सांडोनि जाती वाराणसी । काय सुख त्यांसी आहे तेथें। १ । 
तया पंचक्रोसी म्हणती मरावें । मरोनियां व्हावें जीवन्मुक्त । २ । 
नको गा विठोबा मज धाडूं काशी । सांगेन तुजपाशी ऐक आतां। ३ । 
मरचीमान्न वेरण स्तंभीं घाली । घालोनियां गाळी पापपुण्य। ४ । 
जावोनियां तेथे प्रहर दोन रात्रीं । सत्य मिथ्या श्रोतीं श्रवण करा । ५ । 
आई आई बाबा म्हणती काय करूं । ऐसें दुःख थोरू आहे तेर्थे । ६ । 
इक्षुदंड घाणा जैसा भरी माळी। तैसा तो कवळी काळनाथ। ७ । 
लिंगदेहादिक करिती कंदन। तेथील यातना नको देवा। ८ । 
न जाय तो जीव एकसरी हरी । रडती नानापरी नानादुःखे। ९ । 
अमरादिक थोर थोर भांबावले । भुलोनियां गेले मुक्तीसाठी। १०। 
ती ही मुक्ति माझी खेळे पंढरीसी । लागतां पायांसी संतांचिया। ११। 
ऐसिये पंढरी पहाती शिखरीं। आणि भीमातीरीं मोक्ष आला । १२। 
सख्या पुंडलिका लागतांचि पाया। मुक्ति म्हणे वांयां गेलें मी कीं । १३। 
घर रिघवणी मुक्ति होय दासी। मोक्ष तो पाठीसी धांव घाली । १४। 
मोक्ष सुखासाठी मुक्ति लोळे। बीं नेघे कोणी कदा काळीं । १५। 
मोक्ष मुक्ति जिंहीं हाणितल्या पार्यी । आमुची ती काय धरिती सोयी। १६। 
समर्थाचे घरी भिक्षा नानापरी। मागल्या पदरीं घालिताती । १७। 
अंबोल्या सांडोनी कोण मागे भीक। साम्राज्याचे सुख तुझें । १८। 
जनी म्हणे तुज रखुमाईची आण | जरी मज क्षण विसंबसी। १९। 


+ करूणा +$ 


३५. येगे माझे विठाबाई । कृपादृष्टीनें तूं पाहीं। १। 
तुजविण न सुचे कांही। आतां मी वो करूं कांही। २ । 


८३० संत नामदेवांची अभंगगाथा 

माझा भाव तुजवरी । आतां रक्षी नानापरी । ३। 
येई सखये धांउनी । म्हणे नामयाची जनी। ४ 
३६. येग येग विठाबाई। माझे पंढरीचे आई। १ 
भीमा आणि चंद्रभागा। तुझे चरणींच्या गंगा। २ 
इतुक्यासहित त्वां बा यावें। माझे रंगणीं नाचावें। ३ 
माझा रंग तुझे गुणी । म्हणे नामयाची जनी। ४ 
३७. आतां वाट पाहूं किती। देवा रुक्माईच्या पती। १ 
येई येई पांडुरंगे। भेटी देई मजसंगें । २ 
मी बा बुडते भव जळीं । सांग बरवी ब्रीदावळी । ३ 
राग न धरावा मनीं । म्हणें नामयाची जनी । ४ 
३८. हात निढळावरी ठेवुनी । बाट पाहे चक्रपाणी । १ 
धांव धांव पांडुरंगे । सखे जिवलगे अंतरंगे। २ 
तुजवांचुनि दाही दिशा | बोस मज जगदीशा। ३ 
हांसे करू नको जनासी । म्हणे नामयाची दासी। ४ 
३९. पाय जोडूनि विटेवरी । कर ठेउनी कटावरी। १ 
रूप सांबळें सुंदर । कानीं कुंडले मकराकार । २ 
गळां वैजयंती माळा | तो हा मदनाचा पुतळा। ३ 
गरुड सन्मुख उभा। म्हणे जनी धन्य शोभा। ४ 
४०. सख्या घेतलें पदरीं। आतां न टाकार्वे दुरी । १ 
थोरांचीं उचितें । हेचि काय सांगों तूंते। २ 
ब्रह्मियाच्या ताता । सज्जना लक्षुमीच्या कांता । ३ 


आपुली 


म्हणवूनि। आपंगावी दासी जनी। ४ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४१. गंगा गेली सिंधुपाशीं । त्याने अब्हेरिले तिसी । 
तरी तें सांगावें कवणाला । ऐसें बोलें बा बिठ्ठला । 
जळ कोपे जलचरा । माता अब्हेरी लेंकुरा । 
जनी म्हणे शरण आलें । अव्हेरितां ब्रीद गेलें। 


४२. माझी आंधळ्याची काठी । अडकली कवणे बेटीं। 
आतां सांगूं मी कवणासी। धांवे पावें हृषिकेशी । 
तुजांचुनी विठ्ठला । कोणी नाहीरे मजला। 
माथा ठेवीं तुझे चरणीं । म्हणे नामयाची जनी। 


४३. कां गा न येसी विठ्ठला । ऐसा कोण दोष मला। 
मायबाप तूंचि धनी। मला सांभाळीं निर्वाणी । 
त्वां बा उद्धरिले थोर। तेर्थे किती मी पामर। 
दीनानाथा दीनबंधू । जनी म्हणे कृपासिंधू। 


४४. अगा सूक्मिणीनायका । सुरा असुरा प्रिय लोकां । 
ते तूं धावे. माझे आई | सखे साजणी विठाबाई । 
अगा शिवाचिया जपा । मदनताता निष्पापा । 
आपुली म्हणवुनी । अपंगावी दासी जनी। 


४५. नाहीं केली तुझी सेवा | दुःख वाटतसे जिवा। 
नष्ट पापीण मी हीन । नाहीं केलें तुझें ध्यान। 
जें जें दुःख झालें मला।तें त्वां सोसिलें विद्वला। 
रात्रंदिवस मजपाशी। दळूं कांडूं लागलासी। 
क्षमा करी देवराया। दासी जनी लागे पायां। 


४६. येरे येरे माझ्या रामा । मनमोहन मेघःश्यामा । 
संतमिसें भेटी।देई देई कृपा दृष्टी। 


~ 
A 
~ 


AO CR ७० ७ «७ ०८ NN NO ०८ ANN NS ०८ ७ -० “0० ७०८ ७० -0 «७ 


८३२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आमची चुकवी जन्मव्याधी | आम्हां देई हो समाधी । ३ । 
जनी म्हणे चक्रपाणि। करी ऐसी हो करणी। ४। 


४७. अहो नारायणा। मजवरी कृपा कां कराना। 
मी तो अज्ञानाची राशी। म्हणोन आलें पायांपाशीं । 
जनी म्हणे आतां । मज सोडवी कृपावंता। 


४८. ऐक बापा हषिकेशी । मज ठेवी पायांपाशीं। 
तुझें रूप पाहीन डोळां । मुखीं नाम वेळोवेळां। 
हाती धरिल्याची लाज । माझें सर्व करीं काज। 
तुजविण देवराया । कोणी नाहीं रे सखया । 
कमळापति कमळपाणी। दासी जनी लागे चरणीं । 


४९. तुझे पाय माझी डोई । ऐसी करी विठाबाई। 
आपुल्या ब्रीदाचा कैवारी । विठ्ठल उभा महागरुडापारी। 
जनी म्हणे शरण आले | पाय पाहातां निवाले। 


५०. जोडते लेकरू माता अंगीकारी। मूढ ते अकेरी काय, देवा । 
नीच पदी दासी संतांच्या घरीची । महिमा सेवेची लाधलीये । 
थोराचा सेवक गांजिल्या निर्वाणी । नांवासाठी धनी धांवा घाली । 
वेद वाखाणिले स्वामीचे पवाडे । अनाथ बापुडे तारियेले । 
जनी म्हणे आतां न विचारी उणे । लोह परिसार्ने शुद्ध केला । 
५१. पोट भरूनी व्यालासी। मज सांडुनी कोठें जासी। 
धीरा धरा पांडुरंगा । मज कां टाकिलें निःसंगा। 
ज्याचा जार त्यासी भार। मजला नाहीं आणिक थार। 
विठाबाई मायबहिणी । तुझे कृपें तरली जनी । 


१ 
२ 


३ 
१ 
२ 
३ 
डू 
५ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
५ 
१ 
२ 
३ 


है. 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५२. अविद्येच्या _ रात्री । आडकले अंधारीं। 
तेथुनी काढावें गोविंदा । यशोदेच्या परमानंदा । 
तुझें सन्निधेचे पासी । ठाव नाहीं अविद्योसी। 
तुझे संगती पावन । उद्धरिले ब्रहों पूर्ण । 
अजामेळ शुद्ध केला म्हणे दासी जनी भला। 


५३. धन गोत कलत्र माय | सर्व जोड़ी तुझे पाय। 
सखा तुजवीण पाहीं। दुजा कोणी मज नाहीं। 
माझी न करावी सांडणी। म्हणे तुझी दासी जनी । 


५४. मी वत्स माझी गायी। नये आतां करू काई। 
तुम्हीं तरी सांगा कांहीं । शेखी विनवा विठाबाई । 
येई माझिये हरणी । चुकलें पाडस दासी जनी। 
५५, सख्या पंढरीच्या राया । घडे दंडवत पायां। 
ऐसें करीं अखंडीत। शुद्ध प्रेम शुद्ध चित्त । 
वेध माझ्या चित्ता । हाचि लागो पंढरीनाथा। 


जावें ओंवाळुनी । जन्मोजन्मी म्हणे जनी । 
५६. कां गा उशीर लाविला। माझा विसर पडिला। 
तुजवरी संसार। बोळविले घरदार । 


तो तूं आपुल्या दासासी। म्हणे जनी न विसंबसी। 
५७, क्रिती सागूं तूंतें। बुद्धि शिकवणे हें मातें। 
सोमवंशाच्या भूषणा । प्रतिपाळीं हर्षे दीनां। 
शिकवावे तूंतें। हाचि अपराध आमुर्ते। 


८३३ 


१ 
२ 
डे 
है. 
५ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
डरे 
१ 
२ 
३ 
ड 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
डे 


स्वामीलागी धीट ऐसी। म्हणती शिकवी जनी दासी। ४ । 


2 द-> * nS A 


८३४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५८, शिणल्या बाह्या आतां । येऊनियां लावी हाता । 
तूं माझें वो माहेर | काय पहातोसी अंतर । 
वोंवाळुनी पायां । जिवेंभावें पंढरीराया । 
धर्म ताता धर्म लेंकी। म्हणे जनी हें विलोकीं । 
५९. योग न्यावा सिद्धी) सकळ गुणाचिया निधी । 
अरूपाच्या रूपा। सांब राजाचिया जपा। 
ब्रह्मियाच्या ताता। म्हणे जनी पंढरीनाथा | 
६०. माय मेली बाप मेला । आतां सांभाळी विठ्ठला । 
मी तुझें गा लेकरूं। नको मज़शीं अव्हेरू। 
मतिमंद तुझी दासी। ठाव द्यावा पायांपाशीं । 
तुजविण सखे कोण । माझें करील संरक्षण । 
“अंत किती पाहासी देवा। थोर श्रम झाला जीवा । 
सकळ जिवाच्या जीवना । म्हणे जनी नारायणा । 
६१. काय करू या कर्मासी। धांव पाव हषिकेशी। 
नाश होतो आयुष्याचा | तुझे नांव नये वाचा। 
काय जिणें या देहाचें। अखंड अवघ्या रात्रीचें। 
व्यर्थ कष्टविली माता । तुझें नाम नये गातां । 
जन्म मरणाचे हरी दुःख । म्हणे जनी दाखवीं मुख। 
६२. अहो ब्रह्मांड पाळका । ऐके रुक्मिणीच्या कुंका। 


देवा घेतलें पदरीं ।तें तूं टाकूं नको दुरी। 
होते लोकांमध्यें निंद्य । तें त्वां जगांत केलें वंद्य । 
विनवीतसे दासी जनी । परिसारी माझी विनवणी। 


१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
डे 
५ 
६ 
१ 
२ 
डे 
४ 
षु 
१ 


२ 
३ 
डे 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६३. हाचि नेम माझा न फिरे माघारी । राहिले शेजारीं गोविंदाच्या । 
धन्य माझा जन्म केलें, रे बा,येणे विटेवरी जेणे वस्ती केली । 
नामयाची जनी भक्तीचे अजंन लाधलें निधान विटेवरी । 


६४. रामनामावीण अहो तें शरीर । त्यांचे जळो थोरपण येथें । 
जळो त्याचें ध्यान जळो ते बोलणें । पहिल्या वदन स्नान कीजे । 
नामयाची जनी म्हणे या पुरुषासी | प्रसवली कैसे नेणो त्यातें । 


६५. येई जीवाचिया जीवा । रामा देवाचिया देवा। 
सर्व देव बंदी पडिले । रामा तुम्ही सोडविले। 
मारूनियां लंकापती। सोडविली सीता सती। 
देवा तुमची ऐसी ख्याती । जनी म्हणे वर्णु किती। 


६६. अहो देवा हरिहर। उतरी आम्हां भवपार। 
देवा आम्ही तुझे दास। करू वैकुंठी वो वास। 
जनी म्हणे कल्पवृक्ष । देव दुष्टासी पैं भक्ष। 


६७. शरण आले नारायणा । आतां तारी हो पावना । 
शरण आला मारुतिराया । त्याची दिव्य केली काया । 
शरण प्रल्हाद तो आला । हिरण्यकश्यपू मारिला। 
जनी म्हणे देवा शरण । व्हावे भल्यार्ने जाणोन । 


६८. ऐक बापा माझ्या पंढरीच्या राया । कीर्तना आलेया आर्तभूतां । 
माझ्या दुणेदारा पुरवीं त्याची आस । न करी निरास आर्तभूतां। 
त्रैलोक्याच्या राया सख्या उमरावा । अभय तो द्यावा कर तयां । 
जैसा चंद्रश्रवा सूर्य उच्चैश्रवा । अढळपद ध्रुवा दिधलेसे। 
उपमन्यु बाळका क्षीराचा सागरू । ऐसा तूं दातारू काय वानूं। 
म्हणे दासी जनी आलें या कीर्तनी । तया कंटाळुनी पिटूं नका । 


५ जाणाणणाणी + Cre 


INI S दी 


८३५ 


१ 


२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
डरे 
डं 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
ड 
१ 
२ 


४ 
५ 
६ 


८३६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


६९. गजेंद्रासी उद्धरिलें । आम्हीं तुझें काय केलें । 
तारिली गणिका । तिहीं लोकीं तुझा शिक्का । 
वाल्हा कोळी अजामेळ । पापी केला पुण्यशीळ । 
गुणदोष मना नाणीं । म्हणे नामयाची जनी। 


७०. काय करू पंढरीनाथा। काळ साहा नाहीं आतां । 
मज टाकिले परदेशी। नारा विठा तुजपाशीं। 
श्रम बहु झाला जीवा। आतां सांभाळी केशवा । 
कोण सखा तुजवीण। माझें करी समाधान । 
हीन दीन तुझे पोटीं। जनी म्हणे द्यावी भेटी । 
# आर्तता # 
७१. तुझे पाय रूप डोळा । नाहीं देखिले गोपाळा। 
काय करू या कर्मासी। नाश होतो आयुष्यासी। 
जन्मा येऊनियां दुःख । नाहीं पाहिलें श्रीमुख। 
लळे पुरविसी आमुचे। म्हणे जनी ब्रीद साचें। 


७२. वाट पाहतें मी डोळां। कां गा न येसी विट्ठला। 
तूं वो माझी निज जननी । मज कां टाकियेलें बनीं । 
धीर किती धरू आतां। कव घालीं पंढरिनाथा। 
मला आवड भेटीची । धणी घेईन पायांची। 
सर्व जिवांचे स्वामिणी। म्हणे जनी माय बहिणी । 


७३. विठोबारायाच्या अगा लेकवळा । जाउनी कळवळा सांगा माझा । 
विठोबारायाच्या अगा मुख्य प्राणा । भेटवीं निधाना आपुलिया । 
अगे क्षेत्र माये सखे पंढरिये । मोकलीते पाय जीव जातो । 


१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
- 
ड 
५ 
१ 
२ 


डे 


विश्वाचिये माते सुखाचे अमृत । सखा पंढरिनाथ विनवी तरी। ४ । 
तूं मायबहिणी देवाचे रुक्मिणी । धरोनियां जनी घालीं पार्यी । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


७४. कां गे निष्ठुर झालीसी । मुक्या बाळातें सांडिसी । 


तुज वांचोनिया माये। जीव माझा जावों पाहे। 
मी वत्स माझी माय।नये आतां करू काय। 
प्राण धरियेला कंठीं। जनी म्हणे देई भेटी। 


७५. माझिये जननी हरिणी । गुंतलीस कवणे वर्नी। 
मुके तुझें मी पाडस। चुकले माये पाहें त्यास। 
चुकली माझिये हरिणी । फिरतसे रानोरानीं। 
आतां भेटा जननी। विनवितसे दासी जनी। 


७६. तान्हें वत्स जेवी गाउली लागुनी तैसे माझे मनीं पंढरीनाथा । 
धन्य माझा जन्म केलें, रे बा, येणें विटेवरी जेणे वस्ती केली । 
नामयाची जनीसी भक्तीचेच वेड साधले निधान विटेवरी। 


७७. चिंतनीं चित्ताला । लावी मनाच्या मनाला । 
उन्मनीच्या मुखा आंत । पांडुरंग भेटी देत । 
कवटाळुनी भेटी पोटीं । जनी म्हणे सांगूं गोष्टी। 


७८. पुंडलिकें नवल केलें । गोपीगोपाळ आणिले । 
हेंचि देई हृषिकेशी। तुझे नाम अहर्निशीं। 
नलगे आणिक प्रकार | मुखीं हरी निरंतर। 
रूप न्याहाळिन डोळां। पुढें नाचेन वेळोवेळां । 
सर्वाठायी तुज पाहें। ऐसें देऊनि करीं साहा। 
धांवा करितां रात्र झाली। दासी जनीसी भेट दिली। 
७९. पक्षी जाय दिगंतरां। बाळकांसी आणी चारा। 


घार हिंडतो आकाशीं। झांप घाली पिल्लापासीं। 
माता गुंतली कामासी। चित्त तिचें बाळापाशीं । 


~ 
A 
क 


४ “० “0 900 SX ANY “0 NN 0 A ANS ०८. ७० A .० ०८ A A) ० 


८३८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वानर हिंडे झाडावरी | पिली बांधुनी उदरी। ४। 
तैंसी आम्हासी विठ्ठल माये । जनी वेळोवेळां पाहे । ५ । 


८०. बाळे भोळे ठकविशी। तें तंव न चले आम्हांपाशीं । १ । 
गर्व धरिसी नामाचा । सोहं सोहं गर्जे बाचा । २। 
आशा तृष्णा तुम्हांपाशीं। नाहीं म्हणे जनी दासी । ३ । 


८१. प्रहर एक रात्र उरलियावरी । येऊनिया शेजारीं बैसला जे। १ । 
उठी, बोल जानई घाली बो दळण । आवडीचें गाणें गाऊं दोघे। २ । 
उठविला मानेखालीं घालुनी हात | अंगें नेसवीत लुगड्यासी। ३ । 
दळणाची पाटी अंगे उचलोनी । शेजारी बैसोनि दळूं लागे। ४ । 
सुखरूप असावी माझी जनी दासी । अंगें मी सेवेसी करीन तिच्या । ५ । 
माझें सर्व काम करी चक्रपाणी । तेथें कैंची जनी नामयाची । ६ । 


८२. जनी म्हणे पांडुरंगा । माझ्या जीवींच्या जीवलगा । 


विनविते सांगा । महिमा साधुसंतांचा। १ । 
कैसी वसविली पंढरी । काय महिमा भीमातीरीं । 
पुंडलिकाच्या , द्वारी। का उभा राहिलासी। २। 


कैसा आला हा गोविंद। कैसा झाला वेणुनाद । 

कैसा येउनी नारद । उभा कां राहिला। ३। 
कृपा करा नारायणा। सांगा अंतरींच्या खुणा। 

येऊं दे करूणा । दासी जनी विनवितसे । ४ । 
८३. देव तारक तारक । देव दुष्टोसी मारक। १ । 
गीतेमध्ये आदि अंत | ऐसें बोले तो भगवंत। २ । 
शत्रुलागी आधीं मारी | भक्तसंकर्टी रक्षी हरी। ३। 
जनी म्हणे कृपा करी । भाव पाहोन अंतरीं | ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८४. ज्याचा सखा हरी | त्यावरी विश्व कृपा करी । 
उणें पडों नेदी त्याचें । वारें सोसी आघाताचें। 
तयावीण क्षणभरी । कदा आपण नव्हे दुरी । 
अंगा आपुले ओढोनी | त्याला राखे जो निर्वाणीं। 
ऐसा अंकित भक्तांसी । म्हणे नामयाची दासी। 


८५. देव भावाचा लंपट | सोडुनी आला हो वैकुंठ। 

पुंडलिकापुढें उभा । सम चरणांची शोभा। 

हातीं चक्र पायीं वांकी। मुख भक्तांचे अवलोकी । 

उभा बैसे न सर्वथा। पाहे कोडे भक्त कथा। 

सर्व सुखाचा सागर।जनी म्हणे शारंगधर । 
# भक्तवत्सलता # 


८६. झाडलोट करी जनी । केर भरी चक्रपाणि। 
पार्टी घेऊनिया शिरीं। नेऊनियां टाकी दुरी। 
ऐसा भक्तिसी भुलला। नीच कामें करू लागला। 
जनी म्हणे विठोबाला । काय उतराई होऊं तुला। 
८७. पाणियाचे वाटे । विठो घाली नेटे। 
घागर घेऊनी हातांत । पाणी ओती हंडियांत। 
ऐसा येरझारा करी। भरल्या रांजण - घागरी । 
पाणी पुरे, पांडुरंगा । दासी जनीच्या अंतरंगा। 


८८. चोखा मेळ्याचिये संगें। मेले होर ओढी अर्गे। 
सेना न्हाव्या उशीरा झाला। न्हाईपन अंगी ज्याला। 
दळी कांडी वाहे पाणी | बोले नामयाची जनी । 


८९. पूर्वी काय तप नेणें पैं हो केलें । निधान जोडिलें पंढरीचे । 
येऊनियां देव दळूं लागे अंगें । रखुमाईचा संग दूर केला । 


ON -४ A NS ०८ ८४ AN NO ०८ ९७ Aw 


८४० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


तैसाचि पैं संगें येऊनि बाहेरी । वेंचोनियां भरी शेणी अंगें। ३ । 


ओझें झालें म्हणूनि पाठी पितांबरी । घेऊनियां घरीं आणितसे । ४ । 
ऐसें जेर्थे काम करी चक्रपाणि । तेथें कैंची जनी नामयाची । ५ । 


९०. एकटी तूं गाणें गासी | दुजा शब्द उमटे पाशीं। 
कोण गे तुझ्या बरोबरी। गाणें गाती निरंतरीं। 
पांडुरंग माझा पिता । रखुमाई झाली माता। 
ऐशियाच्या घरीं आलें। जनी म्हणे धन्य झालें। 


९१. जनी डोईनें गांजली । विठाबाई धाविन्नली। 
देव हातें बुचडा सोडी। उवा मारीतसे तांतडी। 
केश बिंचरुनी मोकळे केले । जनी म्हणे निर्मळ झालें। 


९२. जनी बैसली न्हायाला । पाणी नाहीं विसणाला । 
घागर घेउनी पाण्या गेली | मागें मागें धांव घाली। 
घागर घेऊनियां हातीं । पाणी रांजणांत ओती। 
ऐशा येरझारा केल्या । रांजण घागरी भरिल्या। 
पाणी पुरे पांडुरंगा । दासी जनीच्या अंतरंगा। 
९३. एके दिवशीं न्हावयास । पाणी नव्हतें विसणास | 
देव धांवोनियाँ आले । शीतळ उदक घे घे बोले । 
आपुल्या हारते विसर्णी । घाली जनीच्या डोयी पाणी। 
माझ्या डोईच्या केसांस। न्हाणें नव्हतें फार दिवस। 
तेणें मुरडी केसांस कां म्हणे उगीच बैस। 
आपुल्या हातें वेणी घाली । जनी म्हणे माय झाली। 
९४. ऐसी कृपावंत कोण । माझे विठाईंबांचोन । 
ऐसा कोण आहेरवासा । पदी बसवीं आपल्या दासा । 


Ce) 


~ 0 # SN ७८ ७० A .% RX NAN NS NN NN ०८ -८४ A) 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८४१ 


ऐसा कोण सरदार । छत्र धरी दासावर। ३ । 
ऐसा कोण आहे धनी | दासी जनी घाली खेणी। ४। 


९५. प्रातः काळी उठोनि पाहे। वाकळात निजला आहे । 
काय वाकळाची गोडी । निद्रा लागली, बा, वेडी। 
उगवला दिनकर । घरी लपलाहे चोर। 
मुख उघडुनि पाहे । शंख, चक्र दिसताहे। 


१ 
२ 
डे 
डं 


वेड लागले मुकुंदा। दासी जनी सोडी धंदा । ५ 


९६. तुळशीचे वनीं । जनी उकलीत वेणी। 
हातीं घेऊनिया लोणी | डोई चोळी चक्रपाणि। 
माझे जनीला नाहीं कोणी । म्हणुनी देव घाली पाणी । 
जनी सांगे सर्व लोकां। न्हाऊं घाली माझा सखा । 


९७. साळी सडायास काढी । चक्रपाणि उखळ झाडी । 
कांडितां कांडितां । शीण आला पंढरिनाथा । 
सर्व अंगीं घाम आला । तेणें पितांबर भिजला । 
पायीं पैंजण हातीं कड़ीं । कोंडा पांखडुनि काढी। 
हाता आला असे फोड । जनी म्हणे मुसळ सोड। 


९८. एके दिवशीं वाडियांत | देव आले अवचित। 
अवघी पायांस लागली। देवें त्यांवरी कृपा केली | 
बाहेर कामासी गुंतल्यें । देवें मजला विचारिलें। 
बाहेर आहेस वो बोलती । देव मजला हाटकिती। 
हात धुऊनि जवळ गेल्यें। कोण गे जनी हांसून बोले । 


९९, दळण्याच्या मिषं । विठ्ठल सावकाशं । 
देहबुद्धीचें वैरण । द्वैत खडा रे निसून। 


शध 


NO .£” ०८ NNN .£ ०८ ७७ ७ «७ XN NN 


८४२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


एकलीच गातां । दुजा साद उमटतां। ३ । 
कोण गे तुझे बरोबरी। साद देतो निरंतरी। ४ | 
खूण कळली नामदेवा। विठ्ठल श्रोता जनीच्या भावा। ५ । 


१००. मग हांसोनि सकळी । पाह देव कैसा बळी । १। 
आले नामदेवा घरी । प्रेमे भुललासे हरी। २ । 
घाली जातिया वैरण | गाय आवडीचे गाणे। ३ । 
पुढें देखे ज्ञानेश्वरा । देव झालासे घाबरा। ४। 
जनी म्हणे पंढरिनाथा । जाय राउळासी आतां। ५ । 


१०१. फिरली माघारी वृत्ती पाहूं गेली। नारायण झाली येकायेकी । १ । 
आतां बोलवेना दाटला हे कंठीं । त्याची पडे मिठी प्रेमलोटे । २ । 
जैसें लवण हें सिंधूसी मिळाले । तैसें मज केलें येकायेकीं । ३ । 
तेणें चैतन्याच्या उघडला डोळा । वैकुंठी सावळा नारायण । ४। 
नामयाची जनी मुकुट देवाचे । पांडुरंगजीचें नांव साजे। ५ । 


१०२. निवृत्ति पुसत । कोठें होते पंढरिनाथ। १ । 
खूण कळली . हषिकेशी । सांगों नको निवृत्तीसी । २ । 
उत्तर दिलें ज्ञानदेवे । नवल केवढे सांगावे। ३। 
शिव वंदी पायवणी । नये योगियांचे ध्यानीं । ४ । 
द्वारीं उभे ब्रह्मादिक । गुण गाती सकळीक। ५ । 
जनीसवें दळी देव । तिचा देखोनियां भाव। ६। 


१०३. काकड आरती । करावया कमळापती । १ । 
भक्त मिळाले सकळ। रितें देखिले देउळ । २ । 
ज्ञाने श्वर बोले। आतां देव कोठें गेले। ३। 


ठावें जाहलें अंतरीं। देब दळी जनी घरीं। ४। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८४३ 


१०४. जाय जाय राउळासी। नको येऊं आम्हांपाशीं। १ । 


जाऊं आम्ही बरोबर । झाला तिचा हो चाकर। 
तिजसंगें काम करी । ऐसा जाणा देव हरी । 
चहू हातीं थुणें केलें। जनी म्हणें बरें झालें । 


१०५. आतां पुरे हा संसारा कोठें फेडू उपकार। 
सांडूनियां थोरपण । करी दळण कांडण। 
नारीरूप होउनी हरी । माझें न्हार्णे धुर्णे करी । 
राना जाये वेंची शेणी | शेखीं बाहे घरीं पाणी । 
ठाव पायापाशी । म्हणे नामयाची दासी । 


१०६. धुर्णे घेऊनि कांखेसी। जनी गेली उपवासी। 
मागें विठ्ठल धांवला। म्हणे कां टाकिले मला। 
कां गा धांवोनि आलासी। जाय जाय राउळासी। 
चहं हातें धुणे केलें । जनी म्हणे बरें झालें। 


१०७. जनी जाय शेणासाठीं । उभा आहे तिच्या पाठीं । 
पितांबराची कांस खोवी | मार्गे चाले जनाबाई । 
गौच्या वेंचूनि बांधिली मोट। जनी म्हणे द्यावी गांठ। 
मोट उचलून डोई घेई । मार्गे चाले जनाबाई। 


१०८. राना गेली शेणीसाठी। बेंचूं लागे विठो पाठी। 
पितांबर ओचे खोंबी। पायीं शोभा पारखावी । 
रिती बांधितांचि मोट। जनी म्हणे द्यावी भेट। 


१०९. जनीचिया बोलें करी नित्य काम । बसवी तिचें धाम लक्ष्मीसी । 
जनीचिया गोष्टी प्रेम ज्याचे मनीं । तयाचे चरणीं ओढ़वी माथा। 
महेशादिदेव तेहि तया ध्याती। जे आवडे गाती जनी ध्याती। 


२ 


AO NNN KAA NS 00 NY NS उ oo AH Aw ३९ IW 


८४४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


११०. आई मेली बाप मेला । मज सांभाळी विठ्ठला । 
हरी रे मज कोणी नाहीं । माझी खात असे डोई । 
विठ्ठल म्हणे रुक्मिणी | माझे जनीला नाहीं कोणी । 
हाती घेउनी तेलफणी । केंस विंचरून घाली वेणी । 
वेणी घालुन दिधली गांठ। जनी म्हणे चोळ बा पाठ। 
जनी म्हणे बा गोपाळा। करी दुबळीचा सोहळा । 


१११. एक प्रहर रात्र झाली । फेरी विठ्ठलाची आली । 
नामा म्हणे जनी पाहे । द्वारी उभा कोण आहे। 
प्रभा घरांत दाटली । एक सराद सुटली । 
एकमेकां आलिंगन । नामा म्हणे जनी धन्य। 


११२. जनी जाय पाणीयासी। मागें धांवे हृषिकेशी । 
पाय भिजों नेदी हात | माथां घागरी बहात। 
पाणी रांजणांत भरी। सडासारवण करी। 
धुणें धुऊनियां आणी। म्हणे नामयाची जनी। 


११३. पदक काय गेलें निशाणाचें। परी हीनत्व प्रभूचे । 
तया रणा येणें लागे। काय सर, वो माझे। 
करी आलीस तत्त्वतां । कोण मानी त्याची सत्ता । 
जनी म्हणे हृषीकेशी । तैसा, देवा, तूं नव्हेसी । 


११४. एके रात्रीचे समर्यी। देव आले लवलाहीं। 


सुखशेजे पहुडले। जनीसवें गुज बोले । 
गुज बोलतां बोलतां । निद्रा आली अवचिता। 
उठा उठा चक्रपाणि। उजाडलं म्हणे जनी। 


११५. पदक माळा सकलाद। तेथें टाकिली गोविंदें। 
देव तांतडी निघाले । वाकळ घेउनी पळाले । 


NS ७०८ NANO ०८ -६४ -६९ NS ०९ ७० २९ NS ७ ७० ७0७ «७७ +: 6 ० NAN 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८४५ 


भक्त येती झहाद्वारी । चोर पडले देव्हारीं। ३ । 
नवल झालें _ पंढरपुरी | देव राबे दासी घरीं 1 ४। 
त्रिभुवनांत मात गेली । दासी जनी प्रगटली। ५ । 


११६. पदक विठ्ठलाचे गेलें। ब्राह्मण म्हणती जनीनें नेलें । १ । 
अगे शिंपियाचे जनी। नेलें पदक दे आणुनी। २। 
देवासमोर तुझें घर। तुझें येणें निरंतर। ३ । 
म्यां नेलें नाहीं जाण । सख्या विठोबाची आण। ४। 
वाकळ झाडुनि पाहती । पडलें पदक घेऊनि जाती। ५ । 
जनी वरी आली चोरी । ब्राह्मण करिती मारा मारी । ६ । 
धाविन्नले चाळीस गडी । जनीवरी पडली उड़ी। ७। 
दंडी लाविल्या काढण्या | विठो धांबरे धावण्या | ८ । 
चंद्रभागे रोविला शूळ। जनाबाईस आलें मूळ। ९। 
हातीं टाळी वाजविती। मुखीं विठ्ठल बोलती । १०। 
विलंब लागला ते वेळीं । म्हणती जनिला द्यारे सुळीं। ११। 
ऐसा येळकोट केला । जनी म्हणे विठो मेला । १२। 
तंब सुळाचें झालें पाणी । धन्य म्हणे दासी जनी । १३। 


११७. अरे विठ्या विठ्या । मूळ मायेच्या कारट्या। १। 
तुझी रांड रंडकी झाली। जन्मसावित्री चुडा ल्याली । २ । 
तुझें गेलें मढें । तुला पाहून काळ रडे। ३। 
उभी राहनि आंगणी । शिव्या देत दासी जनी। ४। 
११८. आम्ही सिंदळी वो बाई। पतिव्रता व्रत डोई । १ । 
आमचे पाल भीवरेत । विदू आमचे मंदिरांत। २ । 
करू साधु संता व्यापार। हरिनामाचा बाजार । ३ । 
जनी म्हणे परद्वार केले। जन्ममरण चुकविले। ४ । 


८४६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


$$ श्रीनामदेव चरित्र & 
११९. धन्य ते पंढरी धन्य पंढरिनाथ । तेणें हो पतीत उद्धरिले । 
धन्य नामदेव धन्य पंढरिनाथ । तयाने अनाथ उद्धरिले। 
धन्य ज्ञानेश्वर धन्य त्याचा भाव । त्याचे पाय देव आम्हां भेटी । 
नामयाची जनी पालट पैं झाला । भेटावया आला पांडुरंग । 


१२०, देहाचा पालट विठोबाचे भेटी । जळ लवणा गांठीं पडोन ठेली । 
धन्य मायबाप नामदेव माझा । तेणें पंढरीराजा दाखविलें । 
रात्रंदिवस भाव विठ्ठलाचे पायीं । चित्त ठायींचे ठायीं मावळलें । 
नामयाचे जनी आनंद पैं झाला । भेटावया आला पांडुरंग । 


१२१. राजाई गोणाई । अखंडित तुझे पायीं। 
मज ठेवियलें द्वारीं । नीच म्हणोनि बाहेरी। 
नारा गोंदा महादा विठा । ठेवियलें अग्रवाटा । 
देवा केव्हां क्षेम देसी । आपुली म्हणोनी जनी दासी । 


१२२. माझ्या नामयाची दोरी। तुझ्या हातामधे आहे । 
क्षेम देवोनिया राहे। केशिराजा । 
माझ्या नामयाचा भाव । भक्तिप्रेमात नाहला। 
रंक धनवंत झाला । पांडुरंगे | 
माझ्या नामयाची गाणी । तुझे आहे महिमान । 
ऐक तुझा तू सन्मान | हषिकेशी | 
माझ्या नामयाचे ऋण । कसे फेडशील देवा। 
करी पुंडलिक हेवा । वाळुवंटी | 
माझ्या नामयाची निंदा। तुझी तीच रे नालस्ती । 
मग होईल मध्यस्ती । दासी जनी । 


०८ 0 ७ ०७० ७८ १४ २९. «७ NNN 


0 "७ 


५ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१२३. नामदेवाचे घरी । चौदाजण स्मरती हरी । 
चौधेपुत्र चौघी सुना। नित्य स्मरती नारायणा । 
आणिक मायबाप पाही । नामदेव राजाबाई । 
आऊबाई लेकी लिंबाबाई बहिणी । पंधरावी ती दासी जनी । 


१२४. पुंडलिकापाशीं । नामा उभा कीर्तनासी। 
येऊनियां पांडुरंग । स्वयें टाळ धरी आंगें। 
गाऊं लागे बरोबरी। नाहीं बोलायाची उरी। 
स्वर _ देवाचा उमटला । दासी जनीर्ने ओळखिला । 


१२५. हाटीं जायाचि तांतडी । नामा होता पैल थड़ी। 
म्हणे जा गे आणा त्यासी । नाहीं तरी मी उपवासी। 
जनी धांवत चालली । मार्गे विठ्ठल माउली । 


१२६. ज्योति भरली की जी । आतां नाहीं दुजा भाव। 
मन ठकासी ठकिलें। कृष्ण अक्षसरने लिहिलें । 
झाला सर्वागाचा डोळा। हरी नामाची ही लीला । 
मज एकांतासी नेलें। पुन्हां नाहीं बो, आणिलें । 
जनी नामयाची दासी । पांडुरंग भीवरेसी। 


१२७. शेट्या झाला हरी। द्रव्य गोणी लोटी द्वारीं । 
बुद्धि सांगे राजाईसी। तुम्ही न छळावें नामयासी । 
अवघ्या वित्तासी वेंचावें। सरल्या मजपासीं मागावे । 
विट्टठलशेट नाम माझें । नामयाला सांगा वोजे। 
आतां उचित दासासी । ऐसें बोले राजाईसी । 
ऐसे बोलोनियां गेला । म्हणे जनी नामा आला । 


१२८. भक्ती मुक्तीचा कौल दिधला । जन्म-मरणाचा धाक तुटला। 
विठ्ठल नामाचे मांडुनिया केणें । न संग ने घे त्यासि अपार उणे । 


DAO 2000 KS AX ७० AN २८" 8८० ५७४७७ ०७ ४७७: NAN NNN XN 


८४८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


रामनामाची मुद्रा दिधली। भक्तिभावे कैसी शाश्वत केली । 


नामयाची जनी पेचेसी आली । केणे भरीती जाली विटेवरी । 


१२९. गोणाई राजाई दोघी सासू सुना । दामा नामा जाणा बापलेंक। 
नारा विठा गोंदा महादा चवधे पुत्र । जन्मले पवित्र त्याचे वंशीं । 
लाडाई गोडाई येसाई साखराई । चवधी सुना पाहीं नामयाच्या । 
लिंबाई ती लेकी आऊबाई बहिणी । वेडीपिशी जनी नामयाची । 


१३०. सुंबाचा करदोड़ा रकट्याची लंगोटी । नामा वाळवंटी कथा करी । 
ब्रह्मादिक देव येवोनि पहाती । आनंदे गर्जती जयजयकार । 
जनी म्हणे त्याचे काय वर्णू सुख। पहाती जे मुख विठोबाचें । 


१३१. मार्गे संत झाले। नामया ऐसें कोण बोले । 
नामा जाता राउळासी। देव बोले आधी त्यासी । 
केवढें नवल सांगावे । दासी जनीचे पद लिहावें । 


१३२. पूर आला पंढरीसी । पाणी लागे पायरीसी। 
संतजन हो मिळाले | उठुनी नामयाजवळी गेले । 
नामा सांगे विठोबासी । उतार द्यावा भिवरेसी। 
दीनवत्सल महाराज । जनी म्हणे केले काज। 


१३३. मी गा पातकाची राशी। तुमची पुण्याची मिराशी। 
द्यावा परता नामदेव । ठेवा जवळी' त्याचा भाव। 
नष्ट पै चांडाळीण मी। तुम्ही सहस्रनामी, अनामी । 
माझी वाणी शिवराळ। तुम्ही अंतर्बाह्य रसाळ। 
मज कळले नाही मर्म। दया, क्षमा तुमचा धर्म। 
आता अंत नका पाहू | नामावाचून कैशी राह्‌। 
झेंडा खांद्यावर मिरवीन। घरी नामया नेईन। 
माझा श्वास नामाठायी। जनी पडते देवा पायी। 


NCGS ०८ SON ७८ ७० ७0 “0 १४ NNN २१00 -0 «0 ०९ A AS ०८ A 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१३४. वोढिला ताडिला । देव भक्तिनें फाडिला। 
एका प्रेमा नामासाठिं। भक्ति कोंडियला कंठी। 
झाला नामयाचा मजूर । मोळ्या बांधाटयाचा थर । 
भिंती चांदया रचिले | त्याचे छप्पर शेकारीले । 
वरी सोड़नियां पाणी । धन्य भक्त म्हणे जनी । 


१३५. वारा पाणी मुसळ धारा। तेणें मोडिले छपरा। 
मग विठाई धांवली । हातीं चक्र धांवत आली। 
वासे लाविले चौफेर । क्षणामध्यें केलें घर! 
जागा झाला नामदेव । द्वारी उभे पंढरीराव। 
डोयी ठेवून पायांवरी दासी जनी चरण चुरी। 


१३६. ज्ञानेश्वर म्हणे नाम्रयासवे जेविसी । नाही हषिकेशी ह्याणतसे। 
सांगितलें एक भलतेंचि बोलसी । आहे याची भ्रांति ज्ञानेश्वरा । 
वाहीयेलें त्वरे ऐसें कांही काम। उठे मेघशाम तातड़ीनें। 
निरोप येवोनि सांगावा एकांती । म्हणे जनीप्रति पांडुरंग। 
देव म्हणे नामया ऐकावे वचन । येईल साधोन खेळ तुझी। 
जनी म्हणे आतां समजलें मज। धरीन उमज येथोनियां। 


१३७. आषाढी एकादशी । नामा होता उपवासी। 
देवें गरुड धाडिला | वेगीं बोलाविले त्याला। 
राही म्हणे पांडुरंगा। कोणें बोलाविले सांगा। 
माझ्या जिवीचे जीबन । त्याला बोलाविले जाण । 
ऐसा भक्तराज निका। दासी जनीचा आत्मसखा। 


१३८. नामा येऊनियां पाहे। आजि कौतुक दिसताहे । 
तंव निवेदी राजाई | लागे नामयाचे पायीं । 


NOS (७६. 20 नळ न MNS 6 ७७0 २६१ न SS ANNO ट्री? 6८5 A Nv 


८५० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नामा म्हणे या द्वव्यासी। आम्ही नातळों मानसीं । ३ । 
वेगीं बोलवा ब्राह्मण । करु आतां संतर्पण । ४ । 


हातीं टाळ दिंडीगान | हेंचि आमुचे सर्व धन। 
ऐसे आश्वर्य देखोनी । जनी हांसतसे मनी। 
१३९. उभा माझा हरी देखियला डोळां । सुकुमार सांवळा भेटियेला । 
सुखाचे अंतर रंगले हें चित्त । सदा हरि पाहात नारायण। 
कृपादृष्टी केली चारी भुजा माते । शंखचक्र हात दोन्ही माझे । 
मागें पुढें उभा मीचि नारायण । हातीं सुदर्शन पाहियेला। 
जनीचिये भेटीमाजीं निरंतर । सदा कृपादृष्टी भक्तांवरी । 


१४०. करुनी आरती । नामा आला घराप्रती । 
तेणें धरियेले व्रता। अन्न न घ्यावें सर्वथा। 
ऐसा जाणोनिया नेम। अनुभवी पुरुषोत्तम । 
आषाढी एकादशी । विप्रवेषे हृषिकेशी । 
आला नामयाचे सदनी । नाम गाय दासी जनी । 
१४१. नमुनी ब्राह्मण । म्हणे मज द्यावे अन्न । 
नामा म्हणे एकादशी । ईच्छित द्यावे फळारासी | 
अन्नावांचोनी आतां । मज नको रे सर्वथा। 
हातापायांची बेगडी । विप्रे घातली मुरकुंडी । 


जीव सोडी चक्रपाणि। म्हणे नामयाची जनी। 


१४२. जनसमुदाय मिळाला । धिःकारिती नामयाला। 
विप्र बोलावुनी वेगें। प्रेत नेलें चंद्रभागे। 
मोठे रचुनी सरण । मध्ये निजविला ब्राह्मण । 


५ 


६ 
९ 
२ 
डे 
ड 
५ 
१ 
२ 
३ 
डे 
५ 
१ 
२ 
३ 
है.1 
५ 
१ 
२ 
८ 


नामा शय्या पहूडला । म्हणे अग्नि द्या आम्हाला। ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८५१ 


अग्नि दिला जयाप्रती | देव विमानी पाहती। 
विस्मित झाला चक्रपाणि। प्रगट होय म्हणे जनी । 


१४३. अग्नी लागतां अंगासी। घाबरला हृषिकेशी। 
निजरुपे घ्रगटला। चरणी मस्तक ठेविला। 
सोनसळा वैजयंती । कोटि सूर्य ते लोपती। 
नामा म्हणे विठोबाला। भला अंत रे पाहिला। 
हाती धरुनी नामयासी। पाठ थापटी हषिकेशी। 
गेला राउळीं चक्रपाणि | भावे बंदी दासी जनी! 


१४४. धन्य माझा जन्म धन्य माझा वंश । धन्य विष्णुदास स्वामी माझा। 
कामधाम माझे केशवाचे पायी । दिननिशी पाहे हारपली। 
शुक सनकादिक जेणें सुखें धाले। ते सुख राहिले माझ्या मनीं । 
जनी म्हणे जगी अलभ्य लाभ झाला । हरी सापडला विटेवरी! 


१४५. नोवरीया संगे वऱ्हाडीया सोहोळा । मांडे पुरणपोळ्या मिळे अन्न । 
परीसाचेनीसंगे लोहो होय सोनें । तयाची भूषणे श्रीमंतासी । 
जनी म्हणे जोड झाली विठोबाची । दासी नामयाची म्हणोनिया । 


५ । 
६ | 


१। 
२ । 
३ । 
& । 
५ । 
६ | 


१। 
२। 
रे । 
४ । 


१ । 
२। 
३ । 


१४६. ऐका हो नामयाचा जन्म मूळसंचित । ध्र०। 


हिरण्यकश्यपकुळी नामा प्रऱ्हाद । पद्मीनी नाम माझे श्रेष्ठ दासीचें पद । 
दुसरा जन्म याचा अंगज रामभक्त । म्रंथरा नाम माझें भरते मारिली लात। 
द्वापारीं कृष्णसेवा उद्धव जन्मला । कुबज्या नाम माझें दवें उद्धार केला। 
कलीत नामदेव विठ्ठल चिंतनी। त्याचीच सेवेलागी दासी जन्मली जनी। 


१४७. एकच टाळी झाली चंद्रभागे वाळवंटी । माझा ज्ञानराज गोपाळासी लाह्या वाटी। 
नामदेव कीर्तन करी पुढे नाचे पांडुरंग । जनी म्हणे बोला ज्ञानदेवा अभंग। 
अभंग बोलता रंग कीर्तनी भरिला । प्रेमाचेनि छंदे विठ्ठल नाचू लागला । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 


१। 
२ । 
३ । 


८५२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


साधु या संतांनी देवाला धरिला मनगर्टी । काय झालें म्हणुनि दचकले जगजेठी । 
ऐसा कीर्तन महिमा सर्वांमाजी वरिष्ठ । जडमूढ भाविका सोपी केली पायवाट | 
नामयाची जनी लोळे संताच्या पायी । कीर्तन प्रेमरस अखंड देई गे विठाई । 


# तीर्थावळीचे अभंग # 


४ । 
५ । 
६ । 


१४८. जावोनी राउळा जोडूनिया हात । बोले ज्ञानेश्वर विठोबासी। १ । 


करावी ही तीर्थे आवड अंतरी | घ्यावे बरोबरी नामदेवा। 
ऐकताचि ऐसें म्हणे पांडुरंग। न धाडितां राग येईल तुज । 
तयाविण मज घडी जरी जाय । युगा ऐसी होय ज्ञानेश्वरा । 
जनी म्हणे मग नामया पाचारी। कृपाळुवा हरि मायबाप । 


१४९. जाय बरोबरी नामया तूं जाय। न चले उपाय कांहीं येथें । 
करूं काय मज पडिलें सांकडे । उल्लंधेना भीड मज याची | 
नामा म्हणे ऐका स्वामी नारायणा । एक विज्ञापना परिसावी । 
कटावरी कर नाही ज्या देवांचे। न घे मी तयाचें दरूशन | 
मारिताची हांक यावे त्वां झडकरी । बरे म्हणे हरि नामयासी । 
निवृत्ति ज्ञानेश्वर सोपान चांगया । जनी म्हणे तया सांगतसे । 


१५०, तुष्ही सकळिक संत आहात सज्ञान । हें माझे अज्ञान फार आहे । 
याजबरोबर चालावी हो बाट । मोडतील कांटे सांभाळावे । 
हळुहळु जावे करु नका घाई । चालायाची नाही सवय यासी । 
लागतांचि भुक न घरी हा निर्धार। घ्यावा समाचार क्षणाक्षणा। 
जनी म्हणे ऐसें बोलिला घननीळ। नेत्रीहूनी जळ वाहतसे। 
१५१. वियोग नामाचा न साहे गोपाळा । न जाय राउळा पांडुरंग । 
पद्माळ्यात तेव्हा राहे विश्वंभर । कळे समाचार रुक्मिणीसी। 
चलावे मंदिरी स्वामी पुरुषोत्तमा । येईल गे नामा माझा जेव्हां । 


A) 


। 
४ । 
| 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८५३ 


तयाविण मज दाही दिशा ओस | न लगे चित्तास गोड काही। ४ । 
जनी म्हणे ऐसी आंवैंड नामयाची । म्हणोनियां त्याची झालें दासी । ५ । 


& संत ज्ञानेश्वर स्तुती # 
१५२. भाव अक्षरांची गांठी । ब्रह्मज्ञानाने गोमटी । 
ते हे माय ज्ञानेश्वरी । संत जनां माहेश्वरी । 
ज्ञानेश्वर मंगळमुनी । सेवा करी दासी जनी। 


१५३. गीतेवरी आन टीका त्यांनी वाढियेली लोकां। 
रानताटामाजी । त्याने वोगरिली कांजीं। 
या ज्ञानेशा वांचोनि। म्हणे नामयाची जनी। 


१५४. अळंकापुरवासिनी बैसे माझे मनी । सन्मुख इंद्रायणी वाहातसे । 
ज्ञानाबाई आई आर्त तुझे पायी। धावोनियां येई दुडदुडा। 
बहु कासाविस होतो माझा जीव । कनवाळ्याची कीव येऊ द्यावी । 
नामयाची जनी म्हणावी आपुली। पायी सांभाळिली मायबापें । 


१५५. अहो सखीये साजणी । ज्ञानाबाई वो हरणी। 
मज पाडसाची माय। भक्ती वत्साची ते गाय। 
कांगा उशीर लाविला । तुजविण शीण झाला। 
अहो बैसले दळणीं । धांव घालीं म्हणे जनी । 
१५६. विवेक सागर । सखा माझा ज्ञानेश्वर । 
मरोनियां जावें । बा माझ्याच्या पोटा यावें । 
ऐसें करी माझ्या भावा। सख्या माझ्या ज्ञानदेवा । 
जावें वोवाळुनी । जन्मोजन्मी म्हणे जनी । 
१५७. मायेहुनि माय मानी। करी जिवाची ओंवाळणी । 
परलोकींचें तारू। म्हणे माझा ज्ञानेश्वरू। 


१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
॥ 
१ 
२ 
३ 
डं 
१ 
२ 


८५४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


वित्त गोत चित्त पाहे। सत्य वंदी गुरूचे पाय। 


पतिव्रते जैसा पती। जनी म्हणे सांगों किती। 


१५८. संत राउळा चालिले । ज्ञानेश्वर तंव बोले। 
एवढें नवल सांगावें । दासी जनीचें पद ल्याहाबें । 
पाय जोडुनी विटेवरी। कटीं हात उभा हरी। 
रूप सांवळें सुंदर । कानीं कुंडले मनोहर । 
सोनसळा वैजयंती । पुढें गोपाळ नाचती। 
गरूडपारी सन्मुख उभा। जनी म्हणे धन्य शोभा। 


१५९. ज्ञानेश्वर अभंग बोलिले ज्या शब्दां । चिदानंद बाबा लिही त्यांस । 
निवृत्तीचे बोल लिहिले सोपानें । मुक्ताईचीं वचनें ज्ञानदेवे । 
चांगयाचा लिहिणार शामा तो कांसार । परमानंद खेचर लिहित होता । 
सांगे पूर्णानंद लिही परमानंद । भगवंत भेटी आनंद रामानंद। 
सांवत्या माळ्याचा काशिबा गुरव । कूर्म्याचा वसुदेव काईत होता। 
चोखामेळ्याचा अनंतभट्ट अभ्यंग । म्हणोनी नामयाचे जनीचा पांडुरंग । 


१६०, सदाशिवाचा अवतार । स्वामी निवृत्ति दातार । 
महाविष्णूचा अवतार। सखा माझा ज्ञानेश्वर । 
ब्रह्मा सोपान तो झाला। भक्तां आनंद वर्तला। 
आदि शक्ति मुक्ताबाई । दासी जनी लागे पार्यी । 
१६१. सोपानाची ऐसी मूर्ति। विश्वकर्ता ब्रह्मा म्हणती। 
ऐसें बोले पुराणांत। सृष्टिकर्ता जो भगवंत । 
जनी म्हणे हा सोपान | ब्रह्मा अवतरला पूर्ण। 


१६२. नामयाचा गुरू । तो हा सोपान सद्गुरु । 
कऱ्हेतिरी करुनी वस्ती । ब्रह्मपुरी तिशी म्हणती । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


माझ्या जिवींच्या जीवना | हृदयी राहे तू सोपाना। 
चित्त उद्धव ज्याची सत्ता। जनी म्हणे माझ्या ताता । 


१६३. वाचे म्हणता सोपान | प्राप्त बैकुंठचि जाण। 
सोपानदेव करितां जप । समूळ नाशे त्रिविधताप । 
सोपानदेव धरिता ध्याने । पुनः जन्मा नाही येर्णे। 
दासी जनी तल्लिन झाली । सोपान चरणी विनटली । 


१६४. जनीमे बोलिले तैसेच लिहिले। साग्र परिसिले तुम्ही संती। 
अहो ज्ञानदेवा असावे तुम्हा ठावे । येणे काय लहाणीव आणिली आम्हां । 
माझी मज आण सांगते प्रमाण। सेविते चरण तुझे स्वामी । 
जनीचे हो बोल स्वानंदाचे डोल । स्वामीमुखी बोल दुणावती । 
शुद्ध सत्व कागद नित्य करी शाई । अखंडित लिही जनीपाशी । 
हांसोनि ज्ञानदेवे पिटियेली टाळी । जयजयकार सकळी केला थोर । 


१६५. पंढरीच्या राया । ज्ञान देई नाम गाया । 
मी तो मूढ तुझी दासी । ठाव दे, गा, चरणांपासी | 
तुझे पदरी पडले खरी। माझा सांभाळ करी, हरी। 
लक्ष लाविलें चरणीं । म्हणे नामयाची जनी। 


१६६. आनंदाचा निधी दाखविला मज । तेर्णे चतुर्भुज मन माझें। 
नामयाचे घरीं जन्म जाला । जन्मांतरींचा ठेवा विठो देखिला। 
संत सनकादिक ज्या सुखें धाले । तें सुख माझ्या हृदयीं राहिले। 
साऱ्या चराचरा कळलें नाहीं । तें माझ्या हृदयीं बिंबलेसें। 
नामयाचे जनीस जाहलें सुख | देखतां पै मुख विठोबाचें । 


१६७. जनीचे बोलणे वाची नित्य कोणी । तयाचे आंगणी तिष्ठतसे । 
जनीचिया पदां अखंडित गाये । तयाचे मी पाये बंदी माथां । 


८५६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


जनीचे आवडे जयासी वचन । तयासी नारायण कृपा करी । ३ 
पांडुरंग म्हणे ऐक ज्ञानदेवा । ऐसा वर द्यावा जनींसाठी। ४ 
$$ संत सेना महाराज कथा ## 
१६८. सेना न्हावी भक्त भला। तेणें देव भुलविला । १ 
नित्य जपे नामावळी। लाबी विठलाची टाळी। २ 
रूप पालटोनि गेला । सेना न्हावी विठ्ठल झाला। ३ 
काखें घेउनी धोकटी। गेला राजियाचे भेटी। ४ 
आपुले हातें भार घाली। राजियाची सेवा केली | ५ 
विसर तो पडला रामा। काय करू मेघःशामा। ६ 
राजा अयनियांत पाहे | चतुर्भुज उभा राहे। ७ 
दूत धाडूनियां नेला । राजियानें बोलाविला। ८ 
राजा बोले प्रीतीकर । रात्रीं सेवा केली फार। ९ 
राजसदनाप्रति न्यावे । भीतरींच घेउनी जावें । १०। 


आतां बरा विचार नाहीं । सेना म्हणे करू काई । ११। 
सेना न्हावी गौरविला । राजियानें मान दिला। १२। 
कितीकांचा शीण गेला। जनी म्हणे न्हावी झाला। १३। 


१६९. ऐसी कीर्तनाची गोडी । वैकुंठींहनी घाली उड़ी। 
आपण वैकुंठींचे तनसे। भक्तापासी जाण वसे । 
जनी म्हणे कृपानिधी। भक्तभावाची मांदी शोधी । 
१७०. विठोबा चला मंदिरांत । गस्त हिंडती बाजारांत। 
रांगोळी घातली गुलालाची। शेज म्यां केली पुष्पांची। 
समया जळती अर्ध रात्रीं। गळ्यांमरध्ये माळ मोत्यांची। 
नामदेवाला सांपडलें माणिक । घेतलें जनीनें हातांत । 


१ 


र 
३ 
१ 
२ 


३ 
ड 


जनी घेउनी गेली राउळांत। गस्त हिंडती हकिमाची बाजारांत । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१७१. विठ्ठलाचा छंद । वाचे गोविंद गोबिंद। 
हाचि बोला हो सिद्धांत। देव सांगे हो धादांत । 
जनी म्हणे सांगेन आतां | कृपें ऐका पंढरीनाथा । 


१७२. जिव्हा लागली नामस्मरणीं । रित्या मापें भरी गोणी | 
नित्य नेमाची लाखोली। गुरु आज्ञेने मी पाळीं। 
प्रज भरंवसा नामाचा । गजर नामयाच्या दासीचा। 
विटेवरी ब्रह्मा दिसे। जनी त्याला पाहतसे। 


१७३. सोंगा सोंगा जाये। नवल जाउनी हांसताहे । 
हांसोनियां बड़बी टिरी । कोण नाठवी हे परी। 
हा नाठवी आपणा। म्हणे जनी भुलले जाणा। 


१७४. देहभाव सर्व जाय । तेव्हां विदेही सुख होय। 
तया निद्रे जे पहुडले | भवजागृति नाहीं आले। 
ऐसी विश्रांती लाधली । आनंदकळा संचरली । 
त्या एकी एक होतां। दासी जनी कैंचि आतां। 


१७५. प्रेमभार्वे तुम्ही नाचा । रामरंगें रंगो वाचा। 
हैचि मार्गों देवाजीला । आवडी शांती खरें बोला। 
जैसी माय तान्हयार्ते | खेळउनी चुंबी त्यातें। 
तवि तुम्ही संतजना । सर्वा धरावी भावना । 
हरि कोठवळा झाला। म्हणे जनी भक्ती केला । 


१७६. अर्थ जे काढिती उपनिषदांम्ाजी । सांडोनियां गोड भाजी घेती माठ । 
पूगोलाचा स्वामी सुप्रसन्न झाला । त्यासी मागे पाला भाजीचा तो । 
पुंडलिक धन जोडिलें असतां । प्राथोंनियां देतां न घेती हे । 


८५७ 


१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
1 
१ 
२ 
ड़ 
१ 
२ 
३ 
1 
१ 
२ 
र 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 


प्रग गडी हो पाहे देवचि येथोनि। जवळी होती जनी फावलें तिये । ४ । 


८५८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१७७. वेदांती हैं बोलिले। सिद्धांती हैं नेमियेले। 
लागा लागा भक्तिवाटा। धरा हेंचि नेमनिष्ठा। 
वेदबाहा तें कर्म | सांडी न करी अधर्म । 
तोचि एक होय ज्ञानी | देवनिष्ट म्हणे जनी । 
# मागणें # 
१७८. ऐसा वर देई हरी। गाई नाम निरंतरीं। 
पुरबी आस माझी देवा। जेणें घडे तुझी सेवा। 
हेंचि आहे माझे मनीं। कृपा करीं चक्रपाणि। 
रूप न्याहाळुनियां डोळां। मुखीं नाम लागो चाळा । 
उदाराच्या राया। दासी जनी लागे पायां । 


१७९. साधु आणि संत। जन्म द्यावा जी कलींत। 
मागणें तें हेचि देवा। कृपा करीं हो केशवा! 
संत दयाळ परम। तया साक्षी आत्माराम । 
जनी म्हणे ऐसे साधु। तयापाशीं तूं गोविंदु । 
१८०. विटेवरी ब्रह्म दिसे जनी त्याला पाहातसे । 
देव भावाचा अंकित | जाणे दासाचे तें चित्त। 
जनी मागे भक्ति देवा। तिचा मनोरथ पुरवा । 
१८१. देवा देई गर्भवास। तरीच पुरेल माझी आस। 
परि हे देखा रे पंढरी | सेवा नामयाचे द्वारीं। 
करी पक्षि कां शुकर। श्वान श्वापद मार्जार। 
ऐसी आस हे मानसीं। म्हणे नामयाची दासी। 
१८२. ऐसा पुत्र देई संतां। तरी त्या आवडी पंढरीनाथा । 
गीता नित्य नेमें। वाची ज्ञानेश्वरी प्रेमे । 


२ 
डे 


ON ०९८ ४ -० “0० २९४ -० “0० ०८ «४ «0 «७ RE NA 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 
संतांच्या चरणा। करी मस्तक ठेंगणा। 
कन्या व्हावी भागीरथी | तुझे प्रेम जिचे चित्तीं । 


ऐसे करी संतजना। दासी जनीच्या निधाना। 


१८३. माझें दुःख नाशी देवा। मज सुख दे केशवा । 
आम्हां सुख ऐसें देई। तुझी कृपा विठाबाई। 
चरणीं अनन्य शरण। त्यासि नाहीं जन्म मरण। 
जनी म्हणे हेंचि मागें। धण्या सर्व तुज सांगें। 


१८४. रुक्माई आईचे आहे ऐसें भाग्य । असावें आरोग्य चिरकाळ। 
सख्या पुंडलिका आवडते स्थळ । असावें चिरकाळ स्वस्ति क्षेम। 
अहो संतजन घ्या आवडते धन । असावें कल्याण चिरकाळ। 
जन्मोजन्मी हेंचि मार्गे गोविंदासी । म्हणे जनी दासी नामयाची । 


१८५. परधन कामिनी समूल नाणी मना। नाहीं हे वासना माया केली। 
तृष्णा हे अधम न व्हावी मजला। प्रेमाचा जिव्हाळा देई तुझ्या। 
निरपेक्ष वासना देगा मज देवा। आणि तुझी सेवा आवडीची । 
शांतीची भूषणें मिरविती अंगी । वैष्णव आणि योगी म्हणावे ते । 
असो तो अकुळी असो भलते याती । माथां बंदी प्रीती जनी त्यासी। 
१८६. द्वारकेच्या राया। बुद्धि दे गा नाम गाया। 
प्रतिमंद तुझी दासी।ठाव देई चरणांपासीं। 
तुझे पदरी पडलें खरी । आतां सांभाळ करीं हरी। 
म कळे हरीची करणी। म्हणे नामयाची जनी। 
+ संतस्तुति इ 
१८७. संतांचा तो संग नव्हे भलतैसा। पालटावी दशा तात्काळिक। 
चंदनाचे संगे पालटती झाडें । दुर्बळ लांकर्डे देवामाथां । 


~ 10 


८६० संत नामदेवाची अभंगगाथा 


हैं कां ऐसें व्हावें संगती स्वभावें । आणिकें न पालटावें देहालागीं । 
तैसा निःसंगाचा संग अग्रगणी । जनी ध्याय मनीं ज्ञानेश्वरा । 


१८८. संत हे कोण तरी देवाचे हे डोळे । पूजेविण आंधळे देवाचिये । 
कोण्या नेत्रें देव पाहे तुजकडे । यासाठीं आवडे संत करी। 
संत ऐसे करी देवाचे कान । सांडियेल्या ध्यान कोण ऐके । 
संत पुससी तरी देवाचे ते पाय । आगमा न गमे सोय मागाडीये। 
संत पुससी तरी देवार्चे ते पाय । धरूनियां सोय दाविती हरी । 
संत म्हणसी तरी देवाचा हा गळा । जेणें रस आगळा वेदादिकां। 
संतजरी पुससी तरी देवाचें वदन। माझें तें बचन संत झाले । 
परादिया चारी सांडूनि मीपणीं। संत बोले वाणी विठोबाची । 
परेचिया चारी आनंदा माझारीं। संत झाले अंतरीं पडजीभ देवा । 


३ । 
४ । 


£ । 
२। 
३ । 
४ । 
५ | 
६। 
७ । 
८। 
९ | 


क्षर जे नासिलें अक्षर तें काढिलें। निःशब्दाचें झालें बोले संत । १०। 
शब्द तो उडाला नाद तो बुडाला। भेद तो आटला माया भावीं। ११। 
विठो बटावरीं पारंबिया झाले । केश ते वाढले माय संत । १२। 
कुरळ होऊनियां देती ते सुढाळ । म्हणे जनी वोवाळ जीर्वेभावे । १३। 


१८९. आंधळ्याची काठी। अडकली कवणे बेटीं। 
माझिये हरणी | गुंतलीस कोणे रानी । 
मुके मी पाडस । चुकले भोर्वे पाहें वास। 
तुजवीण काय करू । प्राण किती कंठीं धरू। 
आतां जीव जाऊं पाहे | धांव घाली माझे माये। 
माझी भेटवा जननी । संतां विनवी दासी जनी। 


१९०. आलीया जन्मासी । शरण जावें विठोबासी। 
तेणें सुफळ संसार । हो का नारी अथवा नर । 
त्रत करा एकादशी। नाम कथा अहर्निशीं। 


१ | 
० ॥ 
३ । 
४ । 
५ | 
६ । 
१ । 
२ । 
३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८६१ 


शेय पापांचे _ निर्मूळ। वंशीं सुखाचे सोहाळे। ४ । 
{ लगे योग याग तपें। तुम्हां सांगितलें सोपें। ५ । 
चि तुम्हांसी विनंती। म्हणे दासी धरा चित्तीं । ६। 


१९१. आले व्रत एकादशी । जनी गेली राउळासी। १ । 
बुक्का घेऊनिया माळा। पाणी भरोनी भोपळा । २। 
पतां दुरोनी देखिली। अवघी घामाघूम झाली । ३। 
परईल देवासी विटाळ । जाली फराळाची वेळ। ४। 
फुले - माळा विखुरली । तुंब्याची ते गत जाली। ५ । 
हीं प्रेमाचे भरीत । देवा जोडी दोन्ही हात । ६ । 


त्री अश्रृंचिया धारा । केला संकल्प सारंगधरा । ७ । 
तनी बाहेर घातली। थोर गहिवरें दाटली। ८ । 
१९२. पंढरपूर । जग मुक्तीचे माहेर ध्यु। 
प्राषाढी मासी एकादशी। यात्रा दाटे चारी दिवसीं। 
शंकर डोलतसे कैलासी। गिरिजावर । १। 
गीमा, चंद्रभागा दोन्ही । वाहाती आनंदे करूनी | 
शत्रा उतरतसे मधुनी। जळ सुंदर । २ । 
अंत सनकादिक येती। टाळ मृदुंग वाजती । 
पेष अमरपुरी उमटती। बहू गजर । ३ । 
दून वेणुनाद भावें। स्नान पद्माळा करावे। 
[शन विठोबाचें  घ्यार्वे। उभा विटेवर। ४ । 
[क वेळ संसारा येउनी। पांडुरंग पहावा नयनी । 
नी ध्यातसे निशिदिनीं । सारंगधर । ५ । 


गग मुक्तीर्चे माहेर। पंढरपूर । 


८६२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


१९३. सावळा गोविंद सावळे हे लेणे । सावळ्यानें मन वेडें केलें । 
सावळ्याच्या कानीं सावळी कुंडलें। सावळी पाउलें आलिंगिलीं । 


१ 
२ 


सावळी कस्तूरी सावळी हे शोभा । सावया का उभा पाहियेला। ३ 
सावळा तो वेळू सावळी ते गाय। सावळी रखुमाई पाहियेली । ४ 
जनी म्हणे आतां सावळा भेटून । जावें लिंबलोण केलें आजी। ५ 
मज सावळ्यानें घातियेली मिठी । आता माझ्या पोटीं, नारायणा । ६ 
देह माझा देव सावळा गोविंद। उभा, रे गोबिंद नारायणा । ७ 
अंगावरी लोट पूर दाट आला। संत हे लावला नारायण । ८ 


चैतन्य चेतलें भक्ती मुक्तावली । मुलीची माउली नारायण । 


जनी नामयाची मूर्ती गोविंदाची। उभी आनंदाची पंढरीत । १० 


१९४. पाहतां पंढरीराया । त्याच्या मुक्ति लागे पायां । 


पुरुषार्थे चारी । त्याचें मोक्ष आर्जव करी । 
धन संपत्तीचा दाता | होय पाहतां पंढरीनाथा । 
संताचे चरणीं । लोळे नाचे दासी जनी। 


१९५. विष्णुमुद्रेचा अंकिला। तोचि वैष्णव एक भला। 
अहं जाळोनी अंगारा। सोहंभस्मी तीर्थ सारा। 
विष्णु माया द्वारावती । भक्तिमुद्रा त्या मिरवती । 
पंचायतन पूजी भावें । अहं सोहं 'भस्मीं नांवें। 
प्रेमतुळसी कानीं । म्हणे नामयाची जनी। 
१९६. वैष्णव तो एक इतर तीं सोंगे । ठसे देउनी अंगें चितारिती। 
जिचे योनि जन्मला तिसी दंडूं लागला । तीर्थरूप केला देशधडी। 
नाइकोनी ब्रह्मज्ञान जो का दुराचारी। अखंड द्वेष करी सज्जनांचा | 
विद्येच्या अभिमाने नाइके कीर्तन । पाखांडी हें म्हणे करिती काई । 
पंचरस पात्रा कांता हे बुडविती । उद्धरलों म्हणती आम्ही संत। 


९ 


~ 


२ 
डे 
४ 
१ 
२ 
३ 
है 
५ 
१ 
२ 
३ 
1 
५ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८६३ 


गेर्तनाचा द्वेष करी तो चांडाळ । तयाचा विटाळ मातंगीसी । ६ । 
ष्णव तो एक चोखामेळा महार । जनी म्हणे निर्धार केला संतीं । ७ । 


९७. पंढरीचा वारकरी । त्याचे पाय माझे शिरीं। १ । 
ग कां उत्तम चांडाळ | पार्यी ठेवीन कपाछ। २। 
[द्या होय हरिहरा । सिद्ध मुनि क्रषेश्वरा । ३ । 
[खीं नाम गर्जे वाणी । म्हणे नामयाची जनी। ४। 


९८. आले वैष्णवांचे भारे। दिले हरिनाम नगारे। १ । 
बवघी दुमदुमली पंढरी। कडकडाट गरुडपारीं । २ । 
पळ मृदंग धुमाळी । रंगर्णी नाचे वनमाळी । ३। 
सा आनंद सोहळा। दासी जनी पाहे डां । ४ । 
९९. स्त्री जन्म म्हणवुनी न व्हावे उदास । साधुसंतां ऐसें केलें जनीं । १ । 
पंतांचे घरची दासी मी अंकिली। विठोबानें दिल्ही प्रेमकळा । २ । 
बेदुर सात्त्विक माझिये कुळीचा । अंगिकार त्याचा केला देवें । ३ । 
। विचारितां कुळ गणिका उद्धरिली । नामें सरती केली तिहीं लोकीं। ४ । 
हर्षींची कुळें उच्चारिलीं जेणें । रौरवी तेणें वस्ती केली । ५ । 
गमयाची जनी भक्तीतें सादर । माझें तें साचार विटेवरी। ६ । 
# आत्मस्वरूपस्थिति # 
१००, सांवळी ते मूर्ति हृदयीं बिंबली। देहो बुद्धि पालटली माझी साची। १ । 
अन्य माझी भक्ति धन्य माझा भाव। हृदयीं पंढरीराव राहतसे। २ । 
प्न्य माझा जन्म धन्य माझा वंश । धन्य विष्णुदास स्वामी माझा। ३ । 
आशा तृष्णा कैशा मावळल्या दोन्ही। चित्त विठ्ठलचरणीं जडोनि ठेले । ४ 1 
गामयाचे जनी विश्रांति पैं झाली। हृदयीं राहिली विट्ठलमूर्ती। ५ । 


८६४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२०१. वामसव्य दोहींकडे। देखे कृष्णाचे रूपर्डे। 


आतां खाले पाहूं जरी। चहुंकडे दिसे हरी। 
चराचरी जे जे दिसे।तें तें अविद्याची नासे। 
माझे नाठवे मीपण | तेथें कैंचें दुजेपण। 
सर्वाठायी पूर्ण कळा। दासी जनी पाहे डोळां । 
२०२. दळू कांडूं खेळूं । सर्व पाप ताप जाळूं। 
सर्व जिवामध्ये पाहूं । एक आम्ही होउनी राहूं! 
जनी म्हणे ब्रह्म होऊं । ऐसें सर्वांघटी पाहुं। 
२०३. चरण विठोबाचे देखिले । साही रिपु हारपले । 
नाहीं नाहीं म्हणती आम्ही । सांगसी त्या लांगू कामीं। 
नाहीं तरी जाऊं देशीं । जनी नामयाची दासी। 
२०४. वैराग्य अभिमाने फिरविले जातें। म्हणवोनी याते भाव खुंटा। 
संचित मातृका वैरणी घातली । अव्यक्तिं दळिलीं व्यक्ताव्यक्त। 
नामरूपा आदि दळियेलें सर्व । पीठ भरी देव पंढरीचा । 
नवल हा देव बैसला दळणीं । नाहीं केली जनी नामयाची । 
२०५. भ्रांती माझें मन प्रपंची गुंतलें । श्रवण मनन होउनी ठेलें। 
बापें बोधिलें बापें बोधिले । बोधुनी कैसी तद्रुप झाले । 
निजध्यासें कैसा अवघाचि सांपडला । कीं विश्वरूपी देखिला बाईयांनो । 
नामयाची जनी स्वयंबोध झाला । अवघाचि पुसिला ठाव देखा । 
२०६. संतमहानुभाव येती दिगंबर। नम्रतेचें घर विरळा जाणें । 
निवाले मीपण तें जें ठायीं नाहीं। सोहं शब्द सोई तेथें कैंची । 
पाहतां हा कोण दावितां हा कोण । पाहतां दाबितां हे खूण विरळा जाणें। 


१ 
३ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
डे 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
1 
१ 
२ 
३ 
L 
१ 
२ 
चि 


नामयाची जनी वस्तु पै झाली । अवघ्यांसी बुडाली परब्रह्मीं । ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८६५ 


२०७. त्या वैष्णवांच्या माता। तो नेणे देव ताता। १। 
तिहीं कर्मे हें” पुसिलें। अकर्म समूळ नाहींसें केलें । २ । 
क्रानाचा हो कान। झालें धरूनियां ध्यान। ३। 
होळियाचा हो डोळा। करूनी झालें प्रेम सोहळा । ४ । 
तोही बसे नरदेही । जनी दासी वंदी पायी । ५ । 


२०८. देहभाव पूर्ण जाय । तेव्हां हें धैर्य सुख होय। 


तया निद्रे निजले । भाव जागृती नाहीं आले । २ 


ऐसी विश्रांति लाधली। आनंद कळा संचरली । 


तेथें सर्वांग सुखी झालें। लिंगदेह विसरलें। ४ 
त्या एकी एक होता। दासी जनी नाहीं आतां। ५ 


२०९. जोड़ झाली रे शिवासी । भ्रांत फिटली जिवाची । 
आनंदची आनंदाला । आनंद बोधचि बोधला। 
आनंदाची लहरी उठी। ब्रह्मानंद गिळिला पोर्टी। 


१। 
। 
३ । 
। 
| 
१। 


२। 
३ । 


एक पण जेथें पाहीं। तेर्थे विज्ञप्ति उरली नाहीं । ४ । 
ऐसी सदूगुरुची करणी। दासी जनी विठ्ठल चरणी। ५ । 


२१०. बाई मी लिहिणे शिकले सद्गुरुरायापासीं । ६० । 


ब्रह्मी झाला जो उल्लेख। तोचि नादाकार देख। 
पुढें आकाराची रेख। तूर्या म्हणावें तिसी। 
माया महतत्त्वाचे सुभर तीन पांचाचा प्रकार । 
पुढें पंचविसांचा भार। गणती केली छत्तीर्सी । 
बारा सोळा एकविस हजार । आणीक सहाशांचा उबार । 
माप चाले सोहंकार। ओळखिले बावन्न मात्रेसी। 
चार खोल्या चार घरीं। चौघे पुरुष चार नारी। 
ओळखुनी सर्वांशी अंतरीं । राहिले पांचव्यापासीं । 


1915 संत नामदेवांची ( मराठी )--28 ^ 


८६६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पांच शहाणे पांच मूर्ख पांच चाळक असती देख। 
पांच दरवडेखोर आणिक । ओळखिलें दोघांसी । 
एक बीजाचा अंकूर। होय वृक्षाशी विस्तार । 
शाखापत्रै फळ फुलाभार । बीजापोटी सामावे । 
कांतीण तंतूशी काढून। वरी क्रीडा करिती जाण। 
शेवटी तंतूशीं गिळून। एकटी राहे आपैसी। 
वेदशास्त्र आणि पुराणा । याचा अर्थ आणितां मना। 
कनकीं नगाच्या भूषणा। अनुभव वाटे जीवासी । 
नामदेवाच्या प्रतापांत । शिरीं विठोबाचा हात। 
जनी म्हणे केली मात। पुसा ज्ञानेश्वरासी । 


२११. नप्रतेविण योग्यता मिरविती । ते केवीं पावती ब्रह्मसुख । 
लटिके नेत्र लावूनि ध्यान पैं करिती । ते केवीं पावती केशवातें। 
एक संत म्हणविती नग्न पैं हिंडती । अंतरींची स्थिती खडबड । 
झालेपणाचे गुण दिसताती सगुण। वस्तु ते आपण होऊनि ठेली। 
सागरी गंगा मिळोनि गेली जैसी । परतोनि तियेसी नाम नाहीं। 
नामयाची जनी निर्गुणीं बोधिली । ठेवा जो लाधली पांडुरंग । 


२१२. शब्दाचे ब्रह्म लौकिकी हो दिसे। जैसे ते फांसे मइंदांचे। 
ज्ञानी तो कोण विज्ञानी तो कोण । दोहींचा आपण साक्षभूत । 
स्वयें सुखें धाला आपणातें विसरला । तो योगी राहिला नाहीं येर्थे । 
नामयाची जनी सागरी मिळाली । परतोनि मुळीं केवीं जाय। 
२१३. अखंडित ध्यानीं । पांडुरंग जपे वाणी। 


पांडुरंग नाम जप | हेंचि माझें महा तप। 
ऐसें आलें प्रत्ययासी । सहज तेणें तत्त्वमसी । 


क 


८ 
९ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
ड़ 
१ 
२ 


३ 


पावलिया हो स्वपद । सहज विराला तो शब्द | ४। 
संदेह अवघाचि फिटला । जनी म्हणे उदयो झाला। ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२१४. देव खाते देव पीते | देवावरी मी निजर्ते। 
देव देते देव घेते । देवासर्वे व्यवहारिते । 
देव येर्थे देव तेर्थे । देवाव्रिणें नाहीं रीतें। 
जनी म्हणे विठाबाई । भरूनि उरलें अंतरबाहीं। 


२१५, श्रीमूर्ति असे बिंबली । तरी हे देहस्थिति पालटली । 
धन्य माझा इह जन्म। हृदयीं विठोबाचें नाम। 
तृष्णा आणि आशा । पळोन गेल्या दाही दिशा। 
जनी म्हणे नामा पाहें । द्वारी विठ्ठल उभा आहे। 


२१६. जनी दृष्टी पाहे। जिकडे तिकडे हरि आहे। 
मग म्हणे वो देवासी। तुमच्या नामयाची दासी। 
नामयाचा प्रसाद । झाला जनीला आनंद। 


२१७. धरिला पंढरीचा चोर | गळां बांधोनियां दोर। 
हृदय बंदिखाना केला। आंत विठ्ठल कोंडिला। 
शब्दे केली जडाजुडी। विठ्ठल पायीं घातली बेडी । 
सोहं शब्दाचा मारा केला। विठ्ठल काकुलती आला। 
जनी म्हणे बा विठ्ठला। जीवें न सोड़ीं मी तुला। 
२१८. झाली पूर्ण कृपा आहे। ऐसा पूर जो कां पाहे। 
ऐसा पूर जो कां पाहे। गुरुपुत्र तोचि होये। 
पूर्णपदीं जो स्थापिला। जनी म्हणे धन्य झाला। 
२१९. नित्य हातानें वारावें। हृदय अंतरीं प्रेरित जावें। 
ऐसा स्वरूपाचा पूर । आला असे नेत्रांवर। 
स्वरूपाचा पूर आला। पाहातां डोळा झाकुळला। 
जनी म्हणे ऐसा पूर।पाहें तोचि रघुवीर। 


19015 करन ज्गाएनेलांच्ती / जाली १--28 ८ 


८६७ 


१ 
२ 
३ 
डं 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ । 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 


३ । 
४ । 


८६८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२०. गगन सर्वत्र तत्वता । त्यासी चिखल लांवू जातां । 
तैसा जाण पांडुरंग। भोग भोगुनी निःसंग। 
सिद्ध सनकादिक । गणगंधर्व अनेक । 
जैसी वांझेची संतती । तैसी संसार उत्पत्ती । 
तेर्थे कैंचें धरिसी ध्यान। दासी जनी ब्रह पूर्ण । 


२२१. काळाचिये लेख | नाहीं ब्रह्माविष्णु मुख्य । 
युगा एक लव झडे | तोहि न सरे काळापुढें। 
अविद्येने नवल केलें । मिथ्या देह सत्य केलें । 
महीपाळ स्वर्गपाळ । तेही ग्रासले समूळ। 
वर्म चुकलं बापुडी । दासी जनी विठ्ठल जोडी । 


२२२. रक्तवर्ण त्रिकुट स्नान | श्रीहाट याहे श्वेतवर्ण । 
शामवर्ण तें गोलाट। नीळबिंदू औट पीट। 
वरि भ्रमर गुंफा पाहे। दशमद्वारी गुरु आहे। 
नव द्वारातें भेदुनी । दशमद्वारी गेली जनी। 


२२३. शून्यावरी शून्य पाहे। तयावरी शून्य आहे। 
प्रथम शून्य ' रक्तवर्ण । त्याचें नांव अधःशून्य। 
उर्ध्वशून्य श्वेतवर्ण । मध्य शून्य शामवर्ण । 
महा शून्य वर्ण नीळ। त्यांत स्वरूप केवळ । 
अनुहात घंटा श्रबणीं । ऐकुनी विस्मित जाहाली जनी । 


२२४. ज्योत पहा चमकली । काय सांगूं त्याची बोली। 
प्रवत्ति निवृत्ति दोघीजणी । लीन होती त्याच्या चरणीं । 
परापश्यंती मध्यमा। वैखरेची झाली सीमा। 


चारी वाचा कुंठित जाहाली । सोहं ज्योत प्रकाशली। ४ । 
ज्योत परब्रह्मी जाणा। जनी म्हणे निरंजना। ५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२२५. ज्योत परब्रह्मी होय | खेचरी दर्पणीने पाहे। 


ईडा पिंगळा सुषुन्मा । तिन्ही पाहे हृदयभुवना । 
हळू हळू रीघ करी।सूक्ष्म हृदय अंतरीं । 
हृदय कमळावरी जासी। जनी म्हणे मुक्त होसी। 


२२६. नाहीं आकाश घडणी । पाहा स्वरूपाची खाणी । 
स्वरूप हें अगोचर। गुरु करिती गोचर । 
गोचर करिताती जाणा । दृष्टि दिसे निरंजना। 
नाहीं हात पाय त्यासी । जनी म्हणे स्वरूपासी। 


२२७. माझे मनी जें जें होतें। तें तें दिधले अनतें। 
देह नेउनी विदेही केलें । शांति देउनी मीपण नेलें। 
मूळ नेलें हें क्रोधाचें। ठाणें केलें विवेकाचें। 


निज पदीं दिधला ठाव। जनी म्हणे दाता देब। 
२२८. पहिली माझी ओवी । ओवीन जगत्र। 
गाईन पवित्र । पांडुरंग । 


दुसरी माझी ओवी । दुजा नाही कोठें। 
जनीं वनीं भेटे । पांडुरंग । 
तिसरी माझी ओवी। तिजा नाहीं ठाव । 


अवघाचि देव । पांडुरंग । 
चवथी माझी ओवी । बैरिलें दळण। 
गाईन निदान । पांडुरंग । 
पाचवी माझी ओवी | माझिया माहेरा । 
राहे निरंतर । पांडुरंग । 
सहावी माझी ओवी । सहाही शिणले । 


गुरुमूर्ती भेटले । पांडुरंग । 


८६९ 


१ 
२ 
३ 
है. 
1 
२ 
३ 
1 
१ 
२ 
३ 


द 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 


६ 


८७० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सातवी माझी ओवी । आठवे वेळोवेळीं । 
देखिला म्यां डोळा । पांडुरंग । ७ । 
आठवी माझी ओवी | अट्ठाविसी युगें। 
उभा चंद्रभागे । पांडुरंग । ८ । 
नववी माझी ओवी । संपलें दळण। 
चुकवी मरण । पांडुरंग । ९ | 
दहावी माझी ओवी । दहा अवतारी । 
जनी संवसारी | पांडुरंग । १०। 


२२९. सुंदर माझें जातें गे फिरे जे बहुते। ओंव्या गाऊं कौतुके तूं येरे बा विठुला। १ । 
जीवशिव दोनी खुंट गे प्रपंचाचे मेटे गे । लाबुनी पांची बोटे गे तूं येरे बा विठ्ठला। २ । 
सासु आणि सासरा दीर तो तिसरा । ओंव्या गाऊं भ्रतारा तूं येरे बा विद्वला । ३ । 
बारा सोळा गडणी अवघ्या कामिनी । ओंव्या गाऊं बसूनि तूं येरे बा विठ्ठला । ४ । 
प्रपंच- दळण दळिलें पीठ भरिलें । सासुपुढे ठेविलें तूं येरे बा बिठ्ठला। ५ । 
सत्त्वारचे आधण ठेविलें पुण्य वैरिलें । पाप तें उतूं गेलें तूं येरे बा विठुला। ६ । 
जनी जातें गाइल कीर्त राहिल । थोडासा लाभ होईल तूं येरे बा विठ्ठल। ७ । 


& संत जनाबाईंचा निश्चय # 
२३०. दळितां कांडितां। तुज गाईन अनंता। १। 
न विसंबे क्षणभरी । तुझे नाम गा मुरारी। २। 
नित्य हाचि कारभार | मुखीं हरि निरंतर। ३। 
मायबाप बंधुबहिणी । तूं बा सखा चक्रपाणि । ४ । 
लक्ष लागलें चरणासी । म्हणे नामयाची दासी। ५ । 
२३१. चला पंढरीसी जाऊं। रखुमादेवीवर पाहूं। १ । 
हाती टाळी मुखी हरी। नाम गाऊं महाद्वारी। २। 
स्नान करू भिवरेसी । पुंडलिका पायांपाशीं । ३। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


८७१ 


डोळे भरून पाहूं देवा । तेणें विसरू देहभावा । 
ऐसा निश्चय करूनी । म्हणे नामयाची जनी। 


२३२. जनी म्हणे नामयासी। चला जाऊं पंढरीसी । 
आला विषयाचा कंटाळा । जाऊं भेटूं त्या गोपाळा । 
आवडीने जगजेठी । गळां घालुनियां मिठी । 
आवडीनें गुज कानीं । म्हणे नामयाची जनी । 


२३३. जात्यावरील गीतासी। दळणमिर्शे गोविंदासी। 
देह बुद्धीचे वैरण । बरवा दाणा हो निसून। 
नामाचा हो कोळी। गुरुआज्ञेते मी पाळीं। 
मज भरंवसा नामयाचा। गजर दासी जनीचा। 


२३४. तुझा लोभ नाहीं देवा । तुझी करिना मी सेवा। 
नाही अंगीं थोरपण । मिथ्या धरिसी गुमान। 
रागा येउनी काय करिशी । तुझें बळ आम्हांपाशीं। 
नाहीं सामर्थ्य तुज हरी । जनी म्हणे धरिली चोरी। 


२३५. तुझे चरणीं घालीन मिठी। चाड नाहीं रे वैकुंठी । 
सर्वभावे गाईन नाम | सखा तूंचि आत्माराम । 
नित्य पाय वंदिन माथा । तेणें नासे भवभय व्यथा। 
रूप न्याहाळीन दुष्टी । सर्व सुखें सांगेन गोष्टी । 
दीनानाथा चक्रपाणि । दासी जनी लावी ध्यानीं। 


२३६. आतां भीत नाहीं देवा। आदि अंत तुझा ठावा। 
झालें नामाचेनि बळकट | तेणें वैकुंठ पायवाट । 
ज्ञान वैराग्य विवेक बळें । तें तंव अम्हांसवें खेळे । 
दया क्षमा आम्हांपुढें। जनी म्हणे झाले बेडे । 


ड 
५ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
ड 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 


३ । 
४ । 


८७२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२३७. माझे चित्त तुझें पायीं । ठेवी वेळोवेळां डोयीं । 


मुखीं उच्चार नामाचा | कायामनें जीवें वाचा | 
धरणें तें ऐसें धरू। जनी म्हणे विठ्ठल स्मरू। 


२३८. आम्ही पातकांच्या राशी । आलों तुझ्या पायांपाशीं। 
मना येईल तें तूं करीं । आतां तारी अथवा मारी। 
जनी म्हणे सृष्टीवरी । एक अससी तूं बा हरी। 


२३९. मना लागीं हाचि धंदा। रामकृष्ण हरि गोविंदा। 
जिव्हे करू नित्य नेम। सदा विठोबाचें नाम। 
नामामध्यें नामसार। जप करी निरंतर। 
म्हणे जनी राम म्हणा । मंत्र सकळ हा जाणा। 


२४०. स्मरण तें हेंचि करू। वाचे रामराम स्मरू। 
आणिक न करू तें काम | वाचे धरू हाचि नेम। 
सुकृतार्चे फळ । जनी म्हणे हें केवळ । 


२४१. मनामागें मन लावूं। तेर्थे सर्व सुख पाहूं। 
मग आम्हां काय उणे। दया करी नारायण। 
जनी म्हणे ऐसें मन।करू देवा हो आधिन। 
२४२. सत्त्वरजतर्मे असे हें बांधिले । शरीर दृढ झालें अहंकारें। 
सांडी अहंकार धरीं दृढभाव । हृदयीं पंढरीराव धरोनियां। 
नामयाची जनी भक्तीसी भुलली । ते चरणीं राहिली विठोबाचे । 
२४३. नित्य सारू हरीकथा । तेथें काळ काय आतां। 
वनवासी कां धाडिलें | कृपाळें बा हो विठले। 
आशा मनशा तृषा तिन्ही। ह्या तो ठेविल्या बांधोनि । 


DN २६४ २६१ “0० २६४ ANS ANN “0 ०८ ७ -० “0 ASN NS ANN 


३ 


काम क्रोध विषय झाले | हे तों मोहोनि राहिले। ४ । 
अवलोकुनि कृपा दृष्टि । जनी म्हणे देई भेटी। ५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२४४. करूं हरींचें कीर्तन | गाऊं निर्मळ ते गुण। 


सदा धरू संतसंग। मुखीं म्हणूं पांडुरंग। 
क्रू जनावरी कृपा । रामनाम म्हणवूं लोकां । 
जनी म्हणे कीर्ति करूं । नाम बळकट धरू। 


२४५. आनंदाचे डोहीं । जो कां समूळ झाला नाहीं । 
कीर्तनें जन्मला । हरीभक्तीनें शिंपिला । 
आळवितसे अंतवरी । वाचा नाम लाहो करीं । 
समूळ झाला नाहीं।देहें जनी विठ्ठल पायीं। 


२४६. मी तों समर्थाची दासी । मिठी घालीन पायांसी। 
हाचि माझा दुढभाव। करीन नामाचा उत्सव! 
आम्हां दासीस हैं काम। मुखीं विठ्ठल हरिनाम। 
सर्व सुख पायीं लोळे । जनी संगें विठ्ठल बोले । 


२४७. नामयाचें ठेवणें जनीस लाधलें। धन सांपडलें विटेवरी । 
धन्य माझा जन्म धन्य माझा वंश। धन्य विष्णुदास स्वामी माझा। 
कामधाम माझे विठोबाचे पाय | दिवसनिशी पाहे हारपली। 
माझ्या वडिलांचे दैवत तोहा पंढरीनाथ । तेणें माझा आर्त पुरविला। 
संसारींचे सुख नेघे माझे चित्तीं । तरीच पुनरावृत्ति चुकविल्या। 
नामयाचे जनी आनंद पैं झाला । हृदयीं बिंबला पांडुरंग। 
२४८. धन्य ज्याचे चरणी गंगा ओघ झाला । मस्तकीं धरिला उमाकातें। 
धुंडितां ते पाय शिणला तो ब्रह्मा । बोल ठेवी कर्मा आपुलीया । 
शुक सनकादिक फिरती हरिजन | नारदादि गाणें जयासाठीं। 


८७३ 


१ 
२ 
३ 
t 
१ 
२ 
डे 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
६ 
१ 
२ 


३ 


ते चरण आम्हांसी गवसले अनायासी। धन्य झाली दासी जनी म्हणे। ४ । 


८७४ संत नामदेवांची अभगगाथा 


२४९. डोईचा पदर आला खांद्यावरी । भरल्या बाजारीं जाईन मी । 
हातीं घेईन टाळ खांद्यावरी वीणा। आतां मज मना कोण करी । 
पंढरीच्या पेठे मांडियेले पाल । मनगटावर तेल घाला तुम्ही । 
जनी म्हणे देवा मी झालें वेसवा । रिघालें केशवा घर तुझें । 
जक उपदेश श 
२५०. भक्तिभावे बळे गा देव। महाराज पंढरीराव । 
पंढरीसी जावें । संतजना भेटावे । 
भक्ति आहे ज्याचें चितीं। त्याला पावतो निश्चिती। 
भाव घरा मनीं । म्हणे नामयाची जनी । 


२५१. बांधोनियां हात गयाळ मारिती । दंड ते करिती मोक्षासाठीं। 
गेले ते पितर मोक्षालागीं तुझे । आतां देई माझे दक्षिणेसी । 
बापुडे कॅश बोडिती मिशीदाढी । मग दक्षणा हिरडी खातसे हे। 
फार काय सांगों मेल्याविण मुक्ती । नाहीं ते वांछिती स्वप्न सुख। 
अनंत जन्म मृत्यु होतां जैसें दुःख । त्याहूनि विशेष आहे तेथें । 
भांबावले जन धांवे आटाआटी। सांडुनियां कोटि अनंत पद। 
नलगे गाळावें नलगे तळावें । नलगे मरावें मुक्तीसाठी । 
मुक्ति लागे पायां जाऊनियां पाहे । जीव जातां देह जनी नाहीं। 
२५२. धनियाचें पडपे गेला | जीव जिवें . नाही झाला। 
देहीं देह हारपले । गेह गेहातीत झार्ले। 
झाला आश्रम आश्रमा | जनी म्हणे धरा प्रेमा। 
२५३. झाली जगाचिये सीमा । वस्तुभाव येर व्योमा। 
पहा हो अधिकारी । नको असोनी भिकारी । 
पट तंतूंचा घडला । घट मृत्तिकेचा केला | 
पहा श्वानसमची पंडित । जनी म्हणे एकचि मात। 


१। 


A A) 


१ 
२ 
३ 
४ 
१। 
२। 
३ । 
४ । 
५ । 
६ । 
७ । 
८। 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 


३ । 
४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२५४. नाद पडे कार्नी। मृग पैज घाली प्राणी । 


आवडी *» अंतरीं । गज मेला पडे गारी। 
चोख पाहे अंग | दिपें नाडला पतंग। 
गोडी रसगळा । मच्छ अडकला गळा । 


ग्धें अलि नेला । म्हणे जनी तोचि मेला । 


२५५. भूंगीचिया अंगी कोणतें हो बळ । शरिरें अनाढळ केली आळी। 
काय तिनें तपमुद्रा धरियेली । म्हणोनियां झाली भ्रृंगी अंगें । 
अरे बा शहाणिया तैसा करीं जप। संतयोर्गे पाप नाहीं होय । 
नामयाची जनी पिटिती डांगोरा । संदेह न धरा करा पूजा। 


२५६. जहाज तारिलें तारिलें। शेवटी उगमासी आलें। 
भाव शिडासी लाविला । नाम फरारा सोडिला। 
कथा भरियेलें केणें | घ्यारे नका दैन्यवाणें। 
एका मनाचा विसार । आधीं देउनी निर्धार। 
केणे देतो फुकासाठीं। आर्तभूत व्हावें पोटी। 
आर्तभूत व्हारे। जनी म्हणे केणें घ्यारे। 


२५७. हेंचि देवांचे भजन | सदा राहे समाधान । 
येर अवघे संसारिक । इंद्र देव ब्रह्मादिक । 
वरकडाचा पाड किती। जनी देवास बोलती । 
२५८. चोरा संगतीने गेला। वाटे जातां नागवला। 
तैसी सांडोनियां भक्ती | धरी विषयाची संगती। 
अग्निसवें खेळे । न जळे तो परी पोळे। 
विश्वासला चोरा । जनी म्हणे घाला खरा । 
२५९. जगीं विठ्ठल रुक्मिणी । तुम्ही अखंड स्मरा ध्यानी। 
मग तुज काय उर्णे | झाले सोयरे त्रिभुवनें। 


८७६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


साराचें र्जे सार । भवसिंधु उतरी पार । 
मन ठेउनी चरणीं । म्हणे नामयाची जनी। 
२६०. सुखें संसार करावा। माजी विठ्ठल आठवावा । 
असोनियां देहीं। छाया पुरुष जैसा पाहीं। 


जैसा सूर्य घटाकाशीं। तैसी देहीं जनी दासी। 


२६१. अंगी ल्याला शांती | दया क्षमा सर्वांभूती । 
तेथे जाऊन पाहे देवा। ब्रह्मादिक करिती सेवा। 
आवडी असे पैं कीर्तनी । लबे संतांचे चरणीं। 
जैसी दया पुत्रावरी। तेंचि पाहे चराचरीं। 
बहु अपराध केला । म्हणे जनी तो रक्षिला। 


२६२. मृदु वाहे पाणी । वृज मानी ऐसें लाणी। 
क्षमा ऐसी जिवीं । क्रोधभूत हें पृथ्वी। 


गंधमाता सरी । करुनी आपुली कस्तुरी। 
गुणदोष मना नाणीं । म्हणे बहिरी होय जनी। 
२६३. आपणची सारा। पाहावे कीं नारीनरां। 
पटा कारणे हे जनी।पांडुरंग तंतु मनीं। 


भावेंचीण भजले । भिउनियां झांकी डोळे । 
म्हणे काय पाइ येथे। भिन्न नव्हे. वस्तु जेथें । 
भिन्नाभिन्न नाहीं मनीं । म्हणे नामयाची जनी। 
२६४. संत आले महाद्वारी । चोर पडले देवावरी। 
नवल जहाले पंढरपुरी । अखंड बैसे दासी घरीं । 
जगामध्ये कीर्ती जाली | दासी जनी प्रगटली। 
२६५. संत आले दारखंटा । आपण वाजवतो घंटा। 
यापासी देव नाहीं। ऐसें जाण लवलाही! 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


करी दंभाची जो पूजा। नाहीं संताहुनी दुजा। 
न करी संतासी नमन।देवा नाहीं समाधान। 
अहंकाराची हे करणी । व्यर्थ जाले म्हणे जनी। 


२६६. ज्ञानदेव म्हणे नामदेवाप्रती । ऐकावी विनंती एक माझी । 
पृथ्वीचे हें तीर्थ करावें अंतरीं । पहावे महंत साधुसंत। 
जीवन्मुक्त तुज नाहीं कांहीं काज । इच्छा आहे मजसाठी यावें। 
नामदेव म्हणे पुसावें विठ्ठला । आज्ञा देतां मला मीही येतों। 
जनी म्हणे ऐसे बोलोनिया नामा । गेले निजधामा राउळासी । 


२६७. वैष्णवांचा राव सखा ज्ञानदेव । निवृत्तीचा भाव उघड दावी । 
वैराग्यशिरोमणी वैष्णव अग्रणी । ते माय बहिणी मुक्ताबाई । 
राजाई, गोणाई आणि नामदेव । वैष्णवांचा राव म्हणवीतसे। 
त्यासी त्रिभुवन सोवळे वर्तन । सदाकाळ वाचें वनमाळी अखंडित । 
धैर्याचे संबळी ज्ञानाने संपुष्टी। पाऊले गोमटी विठ्ठलाची । 
आवडीच्या तुलसी वाहियेल्या वरी । धूपदीप सारी जाळियेला । 
सुमन सोऽहं चंदनाचा लेपू । अलक्ष्य तो दीपु उजळीला। 
तो अतीत स्वार्थभूत भक्त । अखंड विरक्त डोलताती । 
तंतुतंत जाणा म्हणोनिया । अखंड स्मरणा करिताती बाई । 
त्या वैष्णवांचे चरणी करा ओवाळणी । म्हणे दासी जनी शरीराची । 


२६८. नरहरी हिरण्यकश्यपास । तोचि श्रीराम रावणास । 
द्वापारी कृष्ण माग दास । विठ्ठल कलियुगी भक्तांसी। 
तोचि प्रल्हाद दुजा अंगज । तोचि उद्धव भक्त प्रसिद्ध। 
तोचि हा नामा भाग्य अगाध। विठ्ठल विहार जयासी। 
पद्मिनी दासी दे त्या घरी । तेचि मंथरा कैकैचे घरी । 
तेचि कुब्जा कंस अनुचरी । प्रस्तुत नामा घरीं जनी नामें। 


८७७ 


३ । 
४ । 
५। 


१। 
२। 
३ । 
४ । 
५। 


१। 
२। 
३ । 
४ । 
५ । 
६ । 
७ । 
८ । 
९। 
१०। 
१। 
२ । 
३ । 
४ । 
५ । 
६ । 


८७८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


एवं जन्मांतर पुरातन । विठ्ठला सांगे स्वमुखें करून। ७ । 
सत्य ज्ञानेश्वरा, तुझी आण । म्हणोनि जनी वाहतसे। ८ । 


२६९. आक्रोशे ध्यानार्मी आणी पुरुषोत्तमा । पृथ्वीयेसी क्षमा उणी आणी । १ । 
अखंडित शुद्ध असावें अंतर। लोणिया कठोर वाटे मनीं। २ । 
बोलें ते वचन बहु हळुवट । सुमना अंगीं दाट जडभार। ३ | 
नाम तें स्मरण अमृत संजिवनी । म्हणे दासी जनी हेंचि करा । ४ । 


२७०. आम्ही आणि संत संत आणि आम्ही । सूर्य आणि रश्मि काय दोन। १ । 
दीप आणि सारंग सारंग आणि दीप । ध्यान आणि जप काय दोन । २ । 
शांति आणि विरक्ति विरक्ति आणि शांती । समाधान तृप्ति काय दोन। ३ । 
रोग आणि व्याधी व्याधी आणि रोग । देह आणि अंग काय दोन। ४ । 
कान आणि श्रोत्र श्रोत्र आणि कान । यश आणि मान काय दोन | ५ । 
देव आणि संत संत आणि देव। म्हणे जनी भाव एक ऐसा । ६ । 


२७१. संत आणि देव मानी जो वेगळे। तेणें येथें आगळे केले दोष । 
माता ते वेगळी कुच ते उरींचे । म्हणोनियां त्याचें मर्दन करी। 
पाप तें वेगळें पुण्य तें आगळें । म्हणोनि गरळें पितो मद। 
दिवस उगवतां पाहों नये त्यातें । जेणें हो संतांतें द्वेषियेलें । 
तयाचा विटाळ वाहे रजस्वला । म्हणे जनी चांडाळ बोलावूं नका । 


१। 
२ । 
३ । 
४ । 
५। 
२,७२. पाणी तेंचि मेघ मेघ तेंचि पाणी । काय या दोन्हीपेणीं वेगळीक । १ 
माती तेचि धूळ धूळ तेचि माती। भेंडा आणि भिंती काय दोन । २ 
साखरीं गोडी गोडी साखरेसी। थिजलें तुपासी काय दोन्ही । ३ 
डोळा तें बुबुळ बुबुळ तो डोळा । शांति ज्ञानकळा काय भिन्न । ४ 
बदन ते ओंठ ओंठ तें वदन । क्षेम आलिंगन काय दोन। ५ 
जीभ ते पडजीभ पडजीभ ते जीभ। आशा आणि लोभ काय दोन। ६ 
७ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
संत तेचि देव देव तेचि संत । म्हणे जनी मात गोष्ठी भिन्न। ७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२७३. प्रपंची जो रडे। ब्रहावन त्यातें जडे। 
ऐसा अखंडित ब्रह्मीं । विठ्ठला जो कर्माकर्मी। 
पुत्रदेह ध्याया ध्यानीं। कांता धन हे कामिनी। 
सिंधूसी सांडावा। जनी म्हणे गा सदैवा। 


२७४. भजन करी महादेव । राम पूजी सदाशिव। 
दोघे देव एक पाहीं। तयां ऐक्य दुजे नाहीं। 
शिवा रामा नाहीं भेद । ऐसे देव तेही सिद्ध । 
जनी म्हणे आत्मा एक । सर्व घटीं तो व्यापक । 


२७५. पतंग सुखावला भारी । उडी घाली दीपावरी। 
परि तो देहांती मुकला। दोही पदार्थी नाडिला । 
विषयांचे संगती । बहु गेले अधोगती । 
ऐसे विषयाने भुलविले । जनी म्हणे वांयां गेले । 


२७६. विवेकाची पेंठ । उघडी पंढरीची वाट । 
तेथें नाही कांही धोका । उठाउठी भेटे सखा । 
मरोनियां जावें । शरण विठोबासी व्हावें । 
म्हणे नामयाची जनी।देव करा ऐसा क्रणी। 


२७७. शरीर हैं जायाचे नश्वर आणिकांचें । म्हणाल जरी त्यांचे काय काज । 
आंबरसें चोखिला बीज साले सांडिला । पुढें तेणे उभविला दुजा एकू । 
समूळ साल माया सांडुनियां दिजे । वरि अहं बीज जतन करा । 
तें बीज भाजोनि करा ओंबाळणी । संतांचे चरणीं समूळ देह । 
पुढें त्या बीजांची न करावी दुराशा । न धरावी आशा पुढिलांची । 
आहे नाहीं देह धरीं ऐसा भाव । म्हणे जनी देव सहज होसी । 


८७९ 


१। 
२ । 


३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
].] 
१ 
२ 
३ 
डू 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 


बे 
३ । 
४ । 
५ । 


६ । 


८८० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२७८. नाना व्रत तप दान। मुखीं हरी स्मरण। १ 
येर्थे असों द्यावा भाव। पुरवी अंतरीचे देव। २ 
हाचि विश्वास धरुनी । कृपा करील चक्रपाणि। ३ 
भक्तिभाव ज्याचा पुरा। त्यासी धांवतो सामोरा। ४ 
लक्ष लावा पायांपाशी। म्हणे नामयाची दासी। ५ 
२७९. परेचें अंतर जाणल्याची खूण। सदा ब्रह्म जाण नारायण। १ 
तयापलीकडे शून्याचें देऊळ । पुसूनिया स्थळ दावी आतां। २ 
तयापलीकडे नाग, कूर्म दोन्ही। ब्रह्म॒ रुद्रमणी भेदूनिया । ३ 
तयापलीकडे मौनाचें शिखर। मस्तकीं हा थोर मेरूमणी। ४ 
जनी गेली तेथें फिरली माघारी । सत्य म्हणे हरी मीचि आतां। ५ 
२८०. परा मावळली वृत्ती चाळवली । विश्रांतीसी आली माय सखी। १ 
मी तो कांहीं नेणे दारवंट्यालागुनी । पाहतांना जगीं मी हारपले । २ 
मजला कळेना घातलें अंजन । नेलें कीं निधान ब्रह्मरंध्रीं। ३ 
अणूहुनी लहान पोकळीचा देठ। तयामाजीं भेटे जीवलग । ४ 
जनी गेली तेथे उघडली वेळा। कोटी सूर्यकळा जन्मा आली। ५ 
२८१. चैतन्याचे डोळे । उघडले आजी । १ 
ब्रह्ममये पीडले जी। एकरूप । २ 
हेलावला पर। झाले नामारंभ । ३ 
जीवें त्तो पतंग। ज्योती जाली । ४ 
खुंटली हे मती । ठक पडे मना। ५ 
नारायण जाणा । उभा राहे। ६ 
वीराले मी जाला । पडीले मोहना। ७ 
पांडुरंग झाला । मीचि आतां। ८ 
जनी अणूहुनी । मौनाचे मस्तकीं । ९ । 


भरे तिहीं लोकी । नारायणा ।१०। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२८२. राजराजेश्वरी अंबा। राजराजेश्वरी । 
अहो अहो अंबाबाई | जीव प्राण तुझे पार्यी। 
तुझ्या नामाचा महिमा। वर्णू न शके वेद ब्रह्मा । 
मज घेतले पदरीं। टाकूं नको, माते, दुरी । 
कृपाळू तू माऊली । चित्त द्यावें बोबड्या बोली। 
तुझे कृपेचे अंकित। बोलिलें हें मी उचित। 
जनी म्हणे मापक अंबा । विचरे चराचर हो अंबा। 
२८३. लोह जार्ले सोनें । परिसाचेनि संगें । 
तैसा पांडुरंग । जाला मज । 
युगानयुग मी।तुझी केली सेवा। 
मोकलीसी, देवा । धन्य तुझी। 
केली जीवासाठी । ठाऊक तुम्हांला । 
जाणोनि, विद्वला। नेणसी तूं । 


जनी म्हणे जोड़ी । जन्मोजन्मी माझी । 
भीड तुझी, देवा। राखियेली 


२८४. शूराचे तें शस्त्र कृपणाचें धन। विध्वंसिल्या प्राण हातां नये । 
गजमाथां मोती सर्पाचा तो मान। गेलियाही प्राण हातां नये। 
सिंहाचे तें नख पतिव्रतेचें स्तन। गेलियाही प्राण हातां नये। 
विराल्यावांचून देह अहंभाव। जनी म्हणे देव हातां नये । 


२८५. संसारीं निधान लाधलें जनां । सद्गुरुचरणा सेवी बापा । 
कायावाचामन तयास देऊ । वस्तु मागून घेऊ अगोचर। 
तें गोचर नव्हे जाण गुरुकृपेवीण। एऱहवी तें आपणा माजी आहे। 
असतां सम्यक परि जना चुकामुक । भुलली निष्टंक मंत्रतंत्रें। 
माळ वेष्टण करीं टपोर घेती शिरीं । नेम अष्टोत्तरी करिताती। 


८८२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


जो माळ करविता वाचेसि वदविता । तया हृदयस्था नेणे कोणी । ६ । 
सोहं आत्मा प्रगट जो दाखवी वाट । सद्गुरु वरिष्ठ तोचि जाणा। ७ । 
तया उत्तीर्णता व्हावया पदार्था । न देखो सर्वथा जनी म्हणे। ८ । 


२८६. कीर्तनासी जातां मार्गी टाकी पाय । अश्वमेघ होय फळ तया। १ । 
ओखद तरी तेथें घडे हिंसा। जन्मवेद भाषा वेदापाशीं। २ । 
गंगा वाराणसी धरोनि पदरीं । चाललीसे नारी दोहींकडे । ३ । 
आमच्या बापाची ऐकावया कीर्ति । जाऊं म्हणोन घेती ऐक्य कर्धी। ४ । 
कीर्तनासी जावें कैसें कोणेपरी । असूं द्या अंतरीं गोष्ट हित। ५ । 
वऱ्हाडी धांवे जैसा प्रयोजनीं । तान्हेले तें पाणी पुसावया । ६ । 
व्याकुळ तें एक चुकलें बाळक । त्या धांवे शोर्के हांका मारी। ७ । 
अशी कथे जातां गंगा त्या चरणीं । म्हणे दासी जनी भाक माजी । ८ । 


६ 
७ 
८ 
२८७. कीर्तनाचा रस आवडे नरासी । लागती पायांसी मुक्ति चाऱ्ही। १ । 
वारी पंढरीची निश्चय म्यां केला । वारकरी झाला पंढरीचा । २ 
मोक्षाचा जो मोक्ष मुक्तीची जे मुक्ती । जनी म्हणे किती सांगूं फार। ३ 
४ भगवान श्रीकृष्ण जन्म, बालक्रीडा व काला # 
२८८. गौळण सांगे गौळणीला। पुत्र झाला यशोदेला। १ । 
एक धांवे एकीपुढें। बाटीताती सुंठवडे। २ । 
वाण भरोनिया ताटी। यशोदेच्या . घरा दाटी। ३। 
ऐसी गलबल झाली। दासी जनी हेल घाली। ४ । 
२८९. मग म्हणे नंदाजीला । पुत्रमुख पाहू चला । १। 
स्नान घालूनि त्यासी । वस्त्रें दिधली ब्राह्मणांसी। २ | 
परब्रह्म तें पाहुनी । ब्रह्मी मिळे दासी जनी। ३। 
२९०. आलिया ब्राह्मणासी दान । द्रव्य दिधले अपार जाण । १ । 
गाई म्हसींची खिल्लारें । ब्राह्माणा दिधली अपारें । २ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कामधेनूची _ दुभनी । कल्पवृक्षाची दाटणी । 
ऐसा आनंदसोहळा । दासी जनी पाहे डोळां । 


२९१. ब्रह्मा बंदी ज्याचे पाय। त्याची यशोदा ते माय । 
साम्राज्याचा जो दानी । मागे यशोदेसी लोणी । 
क्षीरसागर ज्याचे चरणीं। त्याला पायावरतें न्हाणी । 
देव ब्रह्मांड पालकी । त्याची टाळू हातें माखी। 
शुक सनकादिक योगी । जनी म्हणे दळूं लागी। 


२९२. अहो गोकुळींच्या देवा । आदि अंत तुम्हां ठावा। 
न लगे पुसावे हो कोणा । आदि अंत हो सुजाणा। 
जनी म्हणे हो गोकुळीं। किती खासी उष्टावळी। 


२९३. असो थोरथोरांची मात । तूंचि मिळालासी गोपाळांत। 
त्यांच्या शिदोस्या सोडिसी । ग्रासोग्रासीं उच्छिष्ट खासी । 
न म्हणे सोंबळे ओवळे । प्रत्यक्षचि तें ओवळें। 
स्वानंदाचे डोहीं हात। धुतले सर्वाही निश्चित । 
हातीं काठ्या पायीं जोडे। दासी जनी वाट झाडे। 


२९४. राधा आणि मुरारी । क्रीडा कुंजवनीं करी। 
राधा डुल्लत डुल्लत। आली निजभुवनांत। 
सुमनाचे सेजेवरी। राधा आणि तो मुरारी। 
आवडीने विडे देत। दासी जनी उभी तेथ। 


२९५. अहो यशोदेचा हरी। गोपिकांसी कृपा करी। 
वेणु वाजवितो हरी । सर्व देवांचा साहाकारी। 
धांवे धांवे गाईपाठी । जनी म्हणे जगजेठी । 


३ 
ड 
१ 
२ 
३ 


है. 


५ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
१ 
२ 
३ 
॥ 1 
१ 
२ 
३ 


८८४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


२९६. स्तन पाजायासी । आली होती ते माउसी। 


तिच्या उरावरी लोळे । विठो माझा क्रीडा खेळे। 
मेल्यें मेल्यै कृष्णानाथा। सोडी सोडीं रे अनंता। 
लिंग देह विरविलें। जनी म्हणे या बविद्वलें। 
२९७. मांडियेला डाव | कौरवांनी दुष्ट भाव। 
टाकियेला फांसा । पांड गेले वनबासा। 
बना गेले पांडवबळी। दिनकरें दिधली थाळी । 
पांडवांची कृष्णाबाई । जनी म्हणे माझी आई। 
२९८. दुःशासन द्रौपदीसी। घेउनी आला तो सभेसी। 
दुर्योधन आज्ञा करी । नग्न करावी सुंदरी । 
आतां उपाय कृष्णा काय । धार्बे माझे कृष्ण माय । 
निरी ओढितां दुर्जन | झालें आणिक निर्माण। 
ऐसी असंख्य फेडिलीं। देवी तितुकी पुरविलीं। 
तया संतां राखिले कैसें। जनी मनीं प्रेमे हांसे। 
२९९. दुर्योधना मारी | पांडवासी रक्षी हरी। 
पांडा वनवासी जाये | तयापाठी देव आहे। 
उणें न पडे तयांचे। काम पुरवी हो मनाचे। 
जनी म्हणे विदुराच्या। कण्या भक्षी हो प्रीतीच्या । 
३००. ऐशापरी पांडवांतें । रक्षियेलें दीनानाथें। 


शंखचक्र आयुधें करीं। छाया पितांबर करी। 
हस्त ठेऊनियां माथा । सुखी असा निर्भय चितां । 
आज्ञा घेउनी सर्वाची | देव गेले द्वारकेसी। 
सरला थालिपाक आतां | पुढें सावधान श्रोतां। 


३ । 
४ । 
५। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कथा पुढील गहन । घोषयात्रा निरूपण । 
येथुनी अध्याय कळस। जनी म्हणे झाला रस। 


३०१. ऋषि म्हणती धर्मदेवा । आमचा आशिर्वाद घ्यावा । 
पांडवपालक गोबिंद । तिहीं लोकीं गाजे ब्रिद। 
भक्तिभावे केला वश्य। हरि सांभाळी तयास। 
रात्रेदिवस तुम्हांपासीं । दुजा ठाव नाहीं त्यासी। 
देव द्रौपदीतें सांभाळी । उभा पाठीसी वनमाळी । 
वनीं सांभाळी पांडवांसी । सुदर्शन त्याजपाशीं। 
हरिभक्ति जाहला ऋणी । म्हणे नामयाची जनी । 


३०२. भक्त जें जें कर्म करिती। तें तूं होसी कृपामूर्ती। 
हें तों नवल नव्हे देवा। भुललासी भक्तिभावा। 
वाग्दोरे धरुनी दार्ती। चारी घोडे चहं हातीं। 
धूतां लाज नाहीं तुला। दासी जनी म्हणे भला। 


३०३. पांडवांचे घरीं । रात्रंदिवस मुरारी। 
तैसा सखा नामयाचा । एके ठायीं जेवायाचा। 
त्याच्या उच्छिष्ठाचा ग्रास । जनी हाते उचली त्यास। 


३०४. अहो द्रौपदीच्या बंधू । तारक देवा कृपासिंधू। 
पांचाळीसी वस्त्रें देत । पुरवितो जगन्नाथ। 
जनी म्हणे भाग्यवंत । तिच्या भावाचा अंकित। 


३०५. बाप श्रोतियाचा राजा । कैसी उभारिली ध्वजा। 
एक झाला परिक्षिती। ऐसे पवाडे गर्जिती। 
भागवतीं रससुखें । द्रौपदी वाढी सावकाशें। 
ज्याची ऐकतां गर्जना । कंप काळाचिया मना। 
सात दिवस वृष्टि झाली | जनी म्हणे मात केली। 


८८६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३०६. भिल्लणीचीं फळें कैशीं । चाखोनी वाहातसे देवासी । 
भावें तिचीं अंगिकारी । सर्वाहुनी कृपा करी। 
गुज वान्नरांसी पुसावें | राक्षसांते हो जिंकावें। 
वान्नर अवघे भुभुःकार। बोलताती रामासमोर। 
आज्ञा करावी आम्हांसी । रावण आणितों तुम्हापासीं। 
तुझ्या नामाच्या प्रतापे । हनुमंत गेला जो संतापें। 
सीताशुद्धि करूनी आला । दासी जनीस आनंद झाला। 


३०७. मारूनियां त्या रावणा । राज्य दिधले बिभिषणा। 
सोडुनी सीता सती । राम अयोध्येस येती। 
ख्याति केली रामायणीं। म्हणे नामयाची जनी। 


३०८. देव भक्तांचा अंकित। कामें त्याची सदा करीत। 
त्याचें पडों नेदी उणे। होय रक्षिता आपण। 
जनी म्हणे भक्तिभाव । देवदास ऐक्य जीव। 


३०९. काम लागे कृष्णापाठीं। केली स्मशानाची गांठी । 
परम कामें भुलविला। कृष्ण स्मशानासी नेला। 
भुलविला मनीं। रुद्र पाहोनी मोहनी। 
कन्येचिये पाठी । ब्रह्मा लागे हतवटी । 
काम पाराशरालागीं । ज्ञानासी लाविली आगी। 
काम गेला शुकापाठीं। म्हणे जनी मारी काठी। 


३१०. योगी शीण झाला। तुजवांचुनी विठ्ठला । 
योग करितां अष्टांग । तुजविण शुका रोग। 
बैसला कपाटीं । रंभा लागे त्याच्या पाठीं। 
तै त्वांचि सांभाळिला। जेव्हां तुज शरण आला । 


१ 
२ 
३ 
ड़ 
५ 
६ 
७ 
१ 
२ 
चि 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
]. 
५ 
६ 
१ 


२ 
३ 
1 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


सांगोनी _ पुत्रातें । त्वांचि छळिलें कश्यपार्ते । 
अमराच्या राया । म्हणे जनी सुखालया । 
३११. द्रौपदीकारण । पाठीराखा नारायण । 
गोरा कुंभाराच्यासंगें । चिखल तुडवूँ लागे अंगें। 
चोखामेळ्यासाठीं । ढोरे ओढी जगजेठी। 
जनीसंगें दळूं लागे। सुरवर म्हणती धन्य भाग्यें । 
३१२. स्कंधी ऋषि तो वाहिला | बळीनें द्वापाळ केला। 
भक्ता आधीन होसी । त्याच्या वचनी वर्तसी। 
त्याचे गर्भवास सोसी। कष्टी होता अंबक्रषी । 
सर्व दुःखासी साहिलें। जनी म्हणे बरवें केलें । 


३१३. भूत झालें ऋषि पोटीं । लावियेलें मृगापाठीं । 


विश्वामित्रा घाला घाली। पोटीं शकुंतला आली । 
भगांकित केला । इंद्र भूताने झडपिला । 
तेचि झालें हें भारत । म्हणे जनी केली मात। 
३१४. ब्राह्मणाचे पोर। मागे दूध रडे फार। 
प्राता म्हणे बालकासी। दूध मार्गे देवापासी । 
क्षिराब्धीची वाटी। म्हणे जनी लावी ओंठीं। 


३१५. दोहीकडे दोही जाया। मध्यें गोरोबाची शय्या। 
गोरा निद्रिस्थ असतां। कपट करिती त्याच्या कांता । 
गोरोबाचे दोन्ही हात । आपुल्या हृदयावरी ठेवित । 
नागा झाला गोरा भक्त । जनी म्हणे त्या निद्रित । 


११६. चोखामेळा संत भला । तेणें देव भुलवीला। 
पक्ति आहे ज्याची मोठी । त्याला पावतो संकटीं। 


८८७ 


५ । 
६ । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 


१। 
२। 
३ | 
१। 
२ । 
३ । 
४ । 


१। 
|| 


८८८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


चोख्यामेळ्याची करणी । तेणें देव केला ऋणी। ३ । 


लागा विठ्ठल चरणीं । म्हणे नामयाची जनी। 


३१७. यातिहीन चोखामेळा । त्यासी भक्तांचा कळवळा । 
त्याचा झाला म्हणियारा। राहे घरीं धरी थारा। 
देव बाटविला त्यानें। हांसे जनी गाय गाणें। 


३१८. चोखामेळा अनामिक । भक्तराज तोचि एक। 
परब्रह्म त्याचे घरीं । न सांगतां काम करी। 
नेमी जनी नीच दासी । रंगी वेढी नांगर पिशी। 


३१९. भक्तीसाठी याति नाही । नाही तयासी ते सोई । 
जो कां भक्त यातिहीन | देव करी त्याचा मान। 
त्यासी भक्ताचा आधार। वाट पाहे निरंतर । 
जनी म्हणे भक्तासाठी । विठो सदा गोण्या लोटी। 


३२०. पंढरीच्या राया । माझी विनवणी पायां। 
काय वर्णू हरिच्या गोष्टी । अनंत ब्रह्मांडे याचे पोटी । 
सेना न्हावी याचे घरी। अखंड राबे विठ्ठल हरी। 
राम चिंता ध्यानी मनी। म्हणे नामयाची जनी। 
$ राजा हरिश्चंद्र आख्यान # 
३२१. अपूर्व कोणे एके काळी । देव सभेच्या मंडळी। 
करी त्रैलोक्य श्रमणा । करी वाहे ब्रह्मवीणा । 
देती सर्वही सन्मान | सिद्ध साधू योगी जन। 
सांगे अपूर्व काहाणी । म्हणे नामयाची जनी। 


३२२. नारद सांगे मृत्युलोकी । हरिश्चंद्र पुण्यश्लोकी । 
कैसा सत्वाचा समुद्र ऐसा नाही नृपवर । 


४ 
१ 


२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
॥ 
१ 
२ 
डे 
` 


NN ०८ NNN 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८८९ 


नारदाची ऐकून गोष्ट । सुखावला तो वसिष्ठ। ३। 
कोप  विश्वामित्रो आला | कैसा वाढविता शिष्याला । ४ | 
तपतेजें सूर्यराशी । छळीन म्हणे हरिश्चंद्रासी । ५ । 
उदय पश्चिमे दिनकर । सत्व ढळीना नृपवर । ६। 
बसिष्ठाच्या ऐकुनी बोला । विश्वामित्रा क्रोध आला । ७ । 
जरी उतरेल माझ्या तुकी | देईन आपुल्या तपासी। ८ । 
ऐसा दोघांचा संवाद । होता उठला नारद। ९ । 
इंद्र म्हणे का निर्फळ । शब्दाशब्दी वाढेल कळ । १०। 
ऐसे ऐकतां वचन । जनी म्हणे केले गमन । ११। 


३२३. इंद्रसभे झाला वाद । करु रायासी सावध। १ । 
येरीकडे ब्रहाक्रषी । कृपे वोळला शिष्यासी । २ । 
नवी व्याली जैसी गाय। पक्षी अंडजी झेपाय। ३। 
बाप माझा तैशापरी । होय शिष्याचा साहाकारी। ४ । 
येऊनिया मागेल तूर्ते । छळ करील गाधिसुत। ५ । 
बापा सावध अंतरी । सत्व ढाळील नानापरी। ६ । 
धरी श्वापदांच्या झुंडी । तुझ्या देशात भवंडी। ७। 
मानी शब्दाला आमुच्या। वना न जावे ऋषीच्या । ८ । 
ऐसे बोलोनी रायासी । गेला वसिष्ठ तपासी । ९। 
तुझ्या सत्वालागी हानी । करु इच्छी म्हणे जनी। १०। 


३२४. विश्वामित्रे तत्क्षणी । सिद्ध आश्रमा येऊनी । १। 
बैसे येऊनी आश्रमासी। करी मातंग यागासी। २ । 
सहस्र अवदान आहुती । होता प्रगटली शक्ति। ३ । 
विश्वामित्रे तयेवेळे । देवी वरदानाचे बळें। ४ । 
व्याघ्र हिंडती राने राने | बंद केले येणे जाणे। ५। 


८९० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कृषा न जाती कृषिक। तीर्थयात्रेसी पांथिक । ६ । 
धेनु न जाती वनासी | वाट नाही वेव्हारासी। ७ | 
प्रजा जाऊन राजसभे । हात जोडोनियां उभे | ८ । 
ऐसी प्रजेची हे वाणी। राजा विचार तो मनीं। ९। 
गुरुवचन धरितां चित्ती । माझी होईल अपकिर्ती । १०। 
राव निघाला स्वारीसी । म्हणे नामयाची दासी । ११। 


३२५. नाना वाजंत्र्याच्या ध्वनी । राजा आरुढला वहनी। १ । 
राव प्रवेशला वनी। अवघी श्वापदे मारुनी। २। 
आश्रमी आणायासी राव। केले कषीर्ने लाघव। ३। 
मृग कनकाचा साजरा। आला रायाच्या सामोरा। ४ । 
गुणी लाविलासे बाण। घेऊ पाहे त्याचा प्राण। ५ । 
येरु कीलान मारुनी जाय। धरणी न ठेवी तो पाय। ६। 
राव लागे तया पाठी | दम न समावे पोटी । ७। 
प्रवेशला तये वनी । देखे अपूर्व नयनी । ८ । 
धेनुव्याघ्र एके स्थानी । चाटी एकमेंका दोन्ही। ९। 
निर्वैर श्वापदगण । राव विस्मय करी देखोन । १०। 
पुढे जाता सुगंध पाणी । राव स्नानातें करुनी । ११। 
भाव पूजिला गिरिजावर । नमन केले जोडुनी कर । १२। 
विश्वामित्रे वनी तया। दोघी रुपंसा नयनी। १३। 
रायापुढे नृत्य करी। टाळ विणा झणत्कारी । १४। 
द्र्व्य आणविले अपारे। राव देतो आपुल्या करें। १५। 
नाही द्रव्यासी कारण। तुझ्या स्वरुपासी लीन। १६। 
बोले मुनिवर्य दासी । राजा कोपला मानसी । १७। 
आज्ञा केली प्रधानासी । मारा बाहेर घाला यासी । १८। 
रक्तवदन आश्रमासी । म्हणे नामयाची दासी । १९। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८९१ 


३२६. क्रषी अंगणी कामिनी । लोळती येऊनी दोघीजणी। १ । 
तुम्हा दिला कोणें त्रास। त्याचा करीन मी ग्रास । २ । 
आम्ही बोलिलों रायासी । घेत नाहीं उचितासी | ३ । 
ऐसें बोलतां वचन । राव कोपला दारुण। ४ । 
केलें प्रधार्ने ताडण। बाहेर घातलें मारून । ५ । 
त्यांच्या परिसोनी बोला । विश्वामित्र कोपे आला । ६। 
म्हणे रायासी अधमा । माझी प्रताप महिमा। ७ । 
वसिष्ठाच्या पडिभारें । मातलासी द्रव्ये थोरें। ८ । 
निर्वैर श्वापदांसी । कारे मारिलें तयासी। ९। 
बधूनियां शेवटीं त्यासी । मारियेल्या तापस दासी। १०। 
पुढें रसाळ आहे कथा। निद्रा लागेल नृपनाथा। ११। 
स्वप्नी मागेल दानासी । म्हणे नामयाची दासी । १२। 


३२७. विश्वामित्र द्विजचिन्ह। स्वप्नीं प्रगटे आपण । १। 


देखोनियां द्विजवरातें। नमियेलें जोडुनी हातें । २। 
एव बोले उदारपणीं । काय इच्छा आहे मनीं । ३। 
उयावंत धर्ममूर्ती । तुझी तिहीं लोकीं कीर्ती) ४ । 


अंकुश कडिया लेखणी। राया वोपी माझ्या पाणी। ५ । 
गदारपणें देसी जरी। उदक घालीं माझे करीं। ६। 
कृपा करूनी आम्हांवरी। आलें पाहिजे नगरीं। ७ । 
थे संकल्पावांचून। नाहीं होत माझें येण। ८ । 
ये घेऊन जीवन | ऋषिहस्तकीं घालून। ९ । 
[क नवल देखे दृष्टी। काळपुरुष उभा पाठीं । १०। 
शेहदंड घेउनी करी । घालूं पाहे त्याचे शिरीं । ११। 
णें झाला भयाभीत । राव स्वप्नांत बरळत। १२। 


८९२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


राव बैसला उठोन । करी देवाचें स्मरण । १३। 
तारामती पुसे राया। कांहो बरळलां स्वामिया। १४। 
राज्यदान सुकृतकोटी । एक काळापुरुष पाठीं। १५। 
लोहदंड घेऊन करीं। घालूं पाहे माझे शिरीं। १६। 
येरु म्हणे या जीवनी | करा स्नानातें जाउनी। १७। 
अग्निमुखी द्यावें दान। स्वप्न दोष नासती जाण। १८। 
म्हणे प्रधान महाराजा। दान करा कांहीं द्विजा । १९। 
ऐसें बोलतां वचन । आला विश्वामित्र जाण ।२०। 
राजा बोले कर जोडून । शयनीं देखियेले स्वप्न।२१। 
हाच स्वरूपा प्रमाण। ऐसा देखिला ब्राह्मण। २२। 
सिंहासन समेदिनी। राया दे गा मजलागोनी। २३। 
आतां मागें दक्षणेसी । म्हणे नामयाची दासी।२४। 


३२८. ऋषि म्हणे रे समर्था । असो स्वप्नींची हे वार्ता। १ । 
इच्छा धरून आलों येथें । औट तुक दे कनकातें। २ । 
कृपा करून द्याल जरी | उदक घालीं माझे करी । ३। 
दया करा .आम्हांवरी। आलें पाहिजे नगरीं। ४ । 
येथें संकल्पावांचून । नाहीं हात माझें येणें। ५ । 
रायें घेउनी जीवन। ऋषी हस्तकी घालून। ६ । 
विश्वामित्र शिबिकासनीं। राव चालिला घेउनी । ७। 
मार्गी वाद्यांचा लाघव। अयोध्येसी आला राव।८। 
राव प्रवेशला नगरीं। विश्वामित्र बैसला द्वारीं। ९ । 
दंड पडताळुनि हातीं। लक्षियेली तारामती। १०। 
उभी थरथरां कांपत । राया जाणविली मात । ११। 
राव म्हणे ऋषेश्वर । कोण्या अन्यायाने मार । १२। 


संत नामदेवाची अभंगगाथा ८९३ 


केला संकल्प आम्हांसी। तूं कां गेलासी सदनासी । १३। 
हात बांधोनियो राया । दंडहस्तें मारी तया । १४। 
बंब आला रोहिदास । चरणीं ठेवी मस्तकास । १५। 
प्ररे रक्तांब नयन | पुसे कवणाचा कवण।१६। 
एव म्हणे कुळभूषण। आहे आमुचा नंदन। १७। 
गजा पाचारी भांडारी । आणा कनकातें झडकरी । १८। 
परज दिलें राज्यदान। तेंचि घेसी तूं परतोन | १९। 
छत्र मुद्रा सिंहासन। ऋषि हस्तकीं ओपून। २०। 
ह तों आलें राज्यदानें। औट भार कनक देणें । २१। 
प्रनवंत सौदागर। उभे रायाचे समोर । २२। 
धरन देतों जी अपार । सोडा रायाला सत्वर। २३। 
वेश्वामित्र म्हणे त्यांसी । काय करावें द्वव्यासी। २४। 
क्षतिवरी जितकें धन। तेहि माझेंचि संपूर्ण । २५। 
गाही कोणाचा उपाव । जनी म्हणे रक्षील देव। २६। 


३२९. राव म्हणे अहो ऋषि। काशीखंड वाराणशी। १ । 
थें जाऊनियां आम्ही। ऋण फेडूं तुमचें स्वामी । २ । 
क मासाची अवधी । तुम्ही द्यावी कृपानिधी। ३ । 
झषि म्हणे खरे बोला। नातरी शापीन तिघांला। ४ | 
पेहिदास म्हणे त्यासी । गहाण राहीन तुम्हापाशी। ५ । 
पेतृवचनाचें ऋण। त्यांचा उतराई होईन । ६। 
हण हत्या आणि वैर। नाहीं चुकत मेल्यावर । ७ | 
सी बाळकाची वाणी । ऐकूनि दचकला मनीं । ८। 
षि बोलला नृपासी | नको राहूं आमुचे देशीं। ९। 
नेकं निकें त्यासी म्हणे। बाहे आलीं तिघेजणें। १०। 
नी निघाला त्वरित | झाला लोकांचा आकांत । ११। 


८९४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


लोट पूर जाती पळा। नेत्री उदक ढळढळां।१२॥ 
कैसा ब्राह्मण पहा हो। नृपचंद्रालागीं राहो। १३। 
राजा बाहेर दवडुनी। पाहे आमुचाचि धणी। १४। 
नगरलोकांसी फिरवुनी । राव निघाला तेथुनी । १५। 
अलंकार देखियेला। मागें विश्वामित्र आला । १६। 
माझ्या राज्यांतील संपत्ती । तारामती धरिली हातीं। १७। 
घेई भूषण उतरोनी । म्हणे नामयाची जनी। १८। 


३३०. विश्वामित्र जाऊनि पुढें । वणवा लाविला चहूंकडे । १ । 
धूम्रे दाटलें अंबर । ज्याळा येती भयंकर। २। 
विश्वामित्रे काय केलें । राया बाळतें चुकविलें | ३ । 
दोघे न पड़ती दृष्टि | होबोनियां परम कष्टी । ४ । 
म्हणें अहा कटकटा । काय लिहिलें अदृष्टा। ५। 
मेले वबणव्यांत जळोनी । ऐसे आलें तिचे मनीं । ६। 
पिटी ललाट करतळें। अंग टाकी धरणी लोळे । ७ | 
म्हणे बाळा रोहिदासा। भेट देई गा पाडसा। ८ | 
सूर्यवंशी चुडारत्ना । प्राणपति गा निधाना। ९। 
राव दुष्टी न पडतां । अग्नि खाईन तत्वतां। १०। 
ऐसें विचारलें मनीं । म्हणे नामयाची जनी । ११। 


३३१. धर्मशिळे आली राणी | ऋषि दचकला मनीं । १। 
अग्नि विझवोनी अंगें । सतीपुढें आला रागें। २। 
म्हणे कवणाची कवण । अग्नि खासी कवण्या गुर्णे। ३ । 
येरी म्हणो पांथिकातें। पति बाळ चुकले मातें। ४ । 
तुम्हीं असतील देखिले । मज सांगा जी वहिले । ५ । 
ऋषि बोले तिजलागून । मेले अग्नीत जळून । ६। 
तारामती नेउनी तेथें । दाखविली दोन्ही प्रेतें। ७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८९५ 


त्वचा अंगींची जळाली । हात पाय गोळा झालीं। ८ । 
देखे नृपाचे ते मढें। पाहें वल्लभा मजकडे। ९ । 
रूसू नका बोला वेगें । गुजगोष्टी मजसंगें । १० । 
रोहिदास कवळी पोटीं । लावी लल्लाट लल्लाटीं। ११ । 
शोक करी तारामती। अस्त झाला तो गभस्ती। १२। 
प्रेत कवळी कां निर्फळ । गेला गेला हंसनीळ ।१३। 
आतां प्राप्त झाली निशी । व्याघ्र भक्षील तिघांसी । १४। 
सति पुढोनियां प्रेत । नेलें ओढोनी परत । १५। 
उदर फोडोनी त्वरीत । टाकियेलें काढुनी आर्त। १६। 
रागे गुरगुरी तो जाणा। भय दावी क्षणक्षणा।१७। 
येरी नेत्र झांकियेले । पंचप्राण आकर्षिले । १८। 
तारामती सांडील प्राण । लटिकें प्रतिज्ञा वचन। १९। 
पतिपुत्र दोघेजण । आला घेऊनी ब्राह्मण । २०। 
नाहीं व्याघ्र ना वणवा । मृगजळाचा हेलावा । २१। 
तिघेजणें एक झालीं । दासी जनी आनंदली। २२। 


३३२. पंथ क्रमितां तिघांसी। आडवा आला कपटवेषी। १ । 
होबोनियां वृद्ध विप्र । हातीं काठी भार्याकुमर । २। 
म्हणे शधन्यरे नृपेशा । तुझी कीर्तिघोष ठसा । ३। 
भेरी गर्जती त्रिभुवनी । धांवून आलों मी ऐकुनी। ४। 
आज्ञा करावी जी स्वामी । तुमचे शरणागत आम्ही। ५ । 
करुणा दाखवी रायासी। दीन आम्ही तीर्थवासी । ६। 
पुढें प्रवास कठीण। पायीं नाहीं पायतण । ७। 
तिघां बोपोनियां जोडे । जनी म्हणे जाती पुढें । ८ । 


३३३. आज्ञा करूनी सूर्यासी । तापवी द्वादश कळेसी। १ । 
बाप तपाच्या सामर्थ्ये । आज्ञा वंदिली आदित्यें। २ । 


८९६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पर्वताच्या लाह्या होती । असा प्रकाशला गभस्ती | ३ । 
रोहिदास म्हणे तात । बहू झालो तृषाक्रांत । ४ । 
भाकितर्से हो करूणा। सत्वर मेळवीं जीवना । ५ । 
प्राप्त न होतां जरी तोय। जीव माझा जाऊं पाहे। ६ । 
बाळ कडे घेऊनियां। पैल दिसे तेथें छाया। ७। 
उदक प्राशन करुनी । पंथ क्रमूं म्हणे जनी। ८। 


३३४. पुढें जातां कक्टप्रेम । निर्मी मोहाचा आश्रम। १। 
धर्मपोयेची कुसरी । शोभा रमणीय साजिरी। २। 
वृक्ष लागले अंबरी । डोलताती नानापरी । ३ । 
फणस कर्दळी गंभेरी । आंबे नारळी खर्जुरी । ४। 
चिंचा पपया जांभळी। गुंज खिरण्या रायकेळी | ५ । 
सीताफळें कवठें निंब | बोरे परीच्या दाळिंब। ६ । 
जाई मोगरा सेवंती। चांफा बकुल मालती। ७। 
पारिजातक हे चमेली। झेंडू गुलाबास मखमली । ८ । 
तुळसी मंजुळ शोभती । नानापरी पुष्पजातीं। ९ । 
प्राप्त वसंताचा काळ। मधु कुंजती कोकिळ । १०। 
रंभा ऐशा देवांगना। सर्व शुंगारी भूषणा। ११। 
वेलवाळा तोये सारी । उभ्या तिष्टताती द्वारीं । १२। 
सुगंध वनीं शीतळ जळ । ऐसें शोभे रम्यस्थळ । १३। 
ऐसी देखोनी वाटिका | चोज नाहीं नृपनायका । १४। 
म्हणती हे धर्मपोये। जनी म्हणे पुढें जायें । १५। 


३३५. पोई अव्हेरितां राय । मार्गे ऋषि धांवताहे। १ । 
धन्य धन्य रे नरेंद्रा । हातीं धरी हरिश्चंद्रा । २ । 
उष्ण न ध्यायी कहार। मार्गी श्रम झाला फार। ३। 
करा आश्रम पुण्यता। आम्हां घडो द्यावों तीर्था । ४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८९७ 


येथें केलिया आराम | व्यर्थ जाती वायां श्रम। ५। 
क्रमा चार दिवस । पहा पोईचा हा वास। ६। 
द्यावी आम्हां सर्व जोडी। कृपा कराल ती थोड़ी। ७। 
करा आनंदें भोजन । सेवा सिद्ध उद्कपान। ८ । 
म्हणे जावें आश्रमाला | पुढें पंथासी लागला । ९। 
त्राह त्राहें रे जगदीशा। सत्व रक्षिसील कैंसा। १०। 
ऐसा छळक हा ऋषि। नेणों पार कैसा नेशी। ११। 
आमची चिंता तुजला हरी। जनी म्हणे कृपा करी । १२। 


३३६. ऋषि आश्रमा येउनी । येतां देखे ताराराणी। १ । 
माव करुनि तात्काळ | कैसा निर्मिला नृपाळ। २। 
येऊनि आश्रमासी पाहे। डोळां देखियेला राय। ३। 
शुद्ध सुमन सेजे नीरा घालिताती विंझणवारा । ४ । 
सुगंध चंदन चर्चिती । नानापरींच्या उट्यादेती । ५ । 
रत्नखचिताची झारी । राय घेऊनिया करीं। ६। 
आनंदे प्राशन। पुढें दिव्यान्न भोजन। ७। 
ऐसें करितां अवलोकन | राजा पाहे शामवदन। ८ । 
नव्हे तेंचि कैसे झालें । सूर्या अंधत्व आलें। ९। 


पुष्पभार शेषावरी । कैसा आजि झाला भारी । १०। 
ध्रुव मेरू गजबजिला । तैसी परी झाली रायाला। ११। 
जोडोनियां करपद्मा । म्हणे बरी केली सीमा । १२। 
ऐसें होतें जरी मनीं। तरीका राज्य दिलें दानीं । १३। 
बुद्धि भविष्यानुसार । मी तों आहे येथें स्थीर। १४। 
म्हणोनियां पुढे जाय । अव्हेरिलें धर्मपोय । १५। 


मार्गी देखियेलें राया। जनी म्हणे लागे पायां। १६। 


TW पा जिवित ५ ~ & 


८९८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३३७. येतां देखोनिया बाळ । ऋषि धांवला तात्काळ। १ । 
कडे घेऊनि तयाला | ऋषि आश्रमासी आला । २ । 
तुझें मायबापीं प्रेम। होय पाहोनी आराम । ३ । 
सुखें करूनी भोजन । सुवासित उदकपान । ४ । 
करूनी क्रमियेलें पंथा । तिहीं सांगितली वार्ता। ५ । 
बाळ येतसे मागून। त्याचा परामर्ष करणें। ६। 
म्हणोनि सारिलें विंदान। पुढें वाढिलें दिव्यान्न। ७। 
रडे मोकलुनी धाय । येथें कल्पांती न राहे। ८। 
पुढें लागला पंथासी। ऋषि तटस्थ मानसीं । ९ । 
वदनी बोट घाली बोजा | ऋषि करीतसे चोजा। १०। 
ऐसें सत्वादिकांपुर्ढे । तप खद्योत बापुर्डे । ११। 
काय करणें ऐशियांसी । व्यर्थ मुकलो तपासी । १२। 
मार्गी तिघे एक झालीं । दासी जनी आनंदली । १३। 


३३८. ऐसें क्रमितां अवधारी । बिश्वेश्वराची नगरी। १ । 
देखियेली वाराणसी । थोर आनंद मानसीं। २। 
म्हणती घ्यावें शिवदर्शन। तेणें श्रम निवारण। ३ । 
म्हणे कठोरे दक्षणा । बरा होसी चुकावणा। ४। 
जोका राजा सूर्यवंशी । छत्र चामरे जयासी । ५। 
माथा बांधोनिया तृण। घाली विक्रया आपण। ६। 
राणी म्हणे प्राणेश्वरा । आधीं विक्रा माझा करा | ७ । 
रोहिदास कर जोडुनी । चरणीं मस्तक ठेवुनी। ८ । 
आधीं माझिया द्रव्यासी | तुम्ही द्यावें कौशिकासी । ९। 
ऐसें दोघांचे उत्तर । नवल करी कऋषिश्वर । १०। 
काय करा याच्या बोला। म्हणे वजर्नी सोर्ने घाला। ११। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ८९९ 


अग्निहोत्री तो ब्राह्मण। उभा रायापें येऊन । १२। 
देई तारामती तुक। एक भार हा कनक । १३। 
रोहिदास म्हणे ताता। माता सनेह माझ्या चित्ता। १४। 
राव बोलिला वचन । धीघ्र यार्वे बा भेटोन। १५। 
उभी राहोनी वेल्हाळा। पोटीं बाळाचा उमाळा | १६। 
अश्रु ढाळिती लोचन।हा हा शब्दे करी रूदन | १७। 
बोले कौशिक ये माते। स्नेह सोड चाल पंथे । १८। 


करुनियां ताडातोडीं । पाहे कवतुक आवडी । १९। 
माता म्हणे बाळकासी । ममता असूं दे मजपार्शी। २०। 
रोहिदास ताराराणी । तेही घेतली ब्राह्मणीं । २१। 


मोल देऊनियां दुर्णे। राव घेतला डोंबानें। २२। 
घेऊनिया घरा आला । येऊन सांगतो भार्येला। २३। 
सेवक आणिला तुम्हांसी । सेवा घ्यावी आवडे तैसी । २४। 
घागर घेऊनिया हातीं । पाणी आणी शीघ्र गति। २५। 
कुंभ घेऊनि चालला । खडा हाणोनि फोडिला। २६। 
रिक्तपाणी येतां त्यासी । अवघे घुमसिती रायासी । २७। 
हा तो पहिलाच शकून | पुढें येणें काय करणें | २८। 
म्हणती हा तो नव्हे भला। यासी ठेवा स्मशानाला । २९। 
राव रक्षी स्मशानासी । म्हणे नामयाची दासी । ३०। 


३३९. अनामिक त्यासी पुसे । तुमचें भोजनाचे कैसें । १ । 
कर संपुष्ट जोडुनी । राव विनवी मधुर वचर्नी । २ । 
जेणें निघे तुमचें काम । राखा माझाही स्वधर्म। ३ । 
जपा दिलें कोरें अन्न। सुखे करावे भोजन। ४ | 
धान्य घेऊनियां करीं। राव आला गंगातीरीं। ५ । 
स्नान संध्या नेम सारी । राजा स्वयंपाक करी। ६। 


191 5 अंत नाणलेलांच्री णाती )...... 29 0 


९०० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


गाय अग्नीचा पैं ग्रास । ठाव वाढिला धर्मास। ७। 
ग्रास घालावा बदनीं । आला विश्वामित्र मुनी। ८ । 
बैसावे जों भोजनासी । अकस्मात पावे क्षी । ९। 
एक भाग भक्षियेला। दुजा राजाचा उचलिला । १०। 
तृप्त होवोनि कऋणषेश्वर। उठे देउनी ढेकर । ११। 
पदर कसुनी कटासी।सदा सादर सेवेसी । १२। 
निराहार शक्तिहीन । दिसे जैसा रंक दीन। १३। 
ऐसा छळी प्रतिदिनी । म्हणे नामयाची जनी । १४। 


३४०. येरीकडे ताराराणी। द्विजा घरीं वाहे पाणी। १ । 
छिद्र पाडोनी रांजणा । पाणी त्यामध्यें थारेना। २। 
नानापरीचें गांजणें । देती गाळी हो प्रदानें। ३ । 
पाणी वाहणें की खेळा | होऊं आली सांजवेळा। ४। 
काळ कौशिक ब्राह्माणें । नित्य अग्निहोत्र करणें। ५ । 
रोहिदासा आज्ञा करी। समिधा आणाव्या झडकरी । ६ । 
संगें घेऊनियां गडी । बना चालीला तांतडी । ७। 
धरुनियां सर्पवेष । रोहिदासा केला दंश। ८ । 
येउनी सांगती मातेस । सर्पे खादलें पुत्रास। ९। 
गेला चंद्र उतरोनी। दिसे जैसी म्लान वदनी । १०। 
करुणा आली ब्राह्मणासी | जाय सांभाळी पुत्रासी । ११। 
रडे मोकलोनी धाय । म्हणे आतां मी करू काय। १२। 
काय करु आतां कैसे। कोठें गेलें हो पाडस। १३। 
प्राण राहिला संकटीं। करा पाडसाची भेटी । १४। 
निबिड अंधार काळोख! दीर्घस्वरं मारी हांका । १५। 
ठेचा पायी अडखळत। पुढें पायासी लागत । १६। 
बाळ कवळोनी हाते। जनी म्हणे शंख करीत। १७। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९०१ 


३४१. वेष धरोनी ब्राह्मण। तिसी करी संभाषण | १। 
खेद न करी मानसी | काय करणें होणारासी। २ । 
वेगीं संस्कारी याला । दिवसा मागतीं जाकामाला । ३ । 
घेऊनियां प्रेतासी । वेगी चेतवी अग्नीसी । ४ । 
ज्वाळा अवलोकितां नयनीं । राव आला ततक्षणीं। ५ । 
म्हणे कोण गे तूं येथें । येरी म्हणे तुमचा सुत। ६ । 
कैचा सुत कैसा काय । आमचा हक्क कोठें आहे। ७ | 
करुणा ग्लानी करी त्याची। म्हणे गोष्ट हे तों कैंची ८। 
बरेपणें जाई आतां। दंड बैसतील माथां। ९ । 
घेई प्रेत ओसंगळी | वेगें प्रवेशे देउळीं। १०। 
आडवे प्रेत झोपी जाय | ऋषि धांवे लबलाहे। ११। 
उदर चिरोनियां नखीं । मांस कळले घाली मुखीं । १२। 
येऊनियां नगरनारी । जनी म्हणे शंख करी । १३। 


३४२. धांवा धांवा नगरवासी । लास भक्षिते लेकुरासी । १ । 
अवधे होऊनिया गोळा । कोणी न जाती देऊळा । २। 
जाळ करोनी पाहती । शेण धुळी धोंडे माती। ३। 
मारोनी बाहेर घातली | केली डोंबाचे हवाली । ४ । 
हिच्या करा शिरच्छेदाला। तंव तो आज्ञापी रायाला । ५ । 
रायें घेऊनिया तिला । आणियेलें ठिकाणाला । ६। 
म्हणे करीं हो स्मरण। तुझे कुळदैवत कोण। ७। 
स्वर्ग पुसोनियां धारा । घाव घाली जो शिरा ८। 
ऋषि धांवला सत्वरी । वरच्यावरी कर धरी। ९। 
म्हणे माग मी प्रसन्न । येरी बोले हास्यवदन । १०। 
रोहिदासा ऐसा पुत्र । हरिश्च्द्र राजा भ्रतार । ११। 


९०२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


याचक विश्वामित्र ऐसा । जन्मोजन्मी दे जगदीशा । १२। 


बापा भली केली सीमा । तप बोपितो मी तुम्हां। १३। 
गगनीं विमार्ने दाटती । सुमनभार वरूषती। १४। 
वेगी उतरली विमाने । नामयाची जनी म्हणे । १५। 


३४३. दूत विनविती कर जोडुनी । म्हणती आरूढावें विमानी । 
ऋषि म्हणे न घडे ऐसें | ह्याची तृप्ती नाहीं आस । 
पटावरोनी काढिला । पटीं बैसवीन ह्याला । 
थोर वाजत गाजत | विप्र मंत्रघोष करीत । 
विजयी झाला हरिश्चंद्र । आडवा पावला परिवार । 
लक्षानुलक्ष आरत्या करिती । नगरनारी बोवाळिती । 
ऋषि अभिषेकिती रायाला | थोर मनीं आनंदला । 
राया प्राप्ती जाला पट । गुढी उभवी वसिष्ठ। 
येथवरी हरिश्चंद्र आख्यान। नामयाची जनी म्हणे। 
# थालीपाक # 


३४४. थालीपाक ऐकतां । हरि वारी जन्मव्यथा। 
दुर्योधनाच्या ' घरासी । आला दुर्वास हो ऋषी। 
सेवें बहुत तोषविला। वर मागू तूं इच्छिला। 
शिष्यासह रानी जावें | इच्छाभोजन मागावे । 
अंतरे शाप द्यावा । आता जातो वर द्यावा। 
हर हर शब्द थोर केला। झाला वनांत गलबला। 
नवल सर्वांसी वाटलें । जनी म्हणे ऋषि आले। 


३४५. मध्यरात्री ऋषिसहित। आला दुर्वास वनांत। 
पंडुसुत जागे झाले। ऋषि समस्त वंदिले। 
धर्म भीमाकडे पाहे। सत्वहानि होत आहे। 


१ 
२ 
३ 
है 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 


IAS EIEN SX NNN 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


द्रौपदीने धांवा केला। निजला देव जागा झाला। ४ । 


९०३ 


ऋषि तृप्त केले वनीं । म्हणे नामयाची जनीं। ५। 


३४६. करचरण प्रक्षाळुनी । उभी ठेली वृंदावनी । 
जोडोनियां करकमळ । म्हणे धांव रे गोपाळ । 
कृष्णा पाहतोसी काय । सत्वहानि होत आहे। 
ऋषि स्नानासी  कोपिष्ट | गेले सांगोनियां स्पष्ट। 
दिवसा कर्माचा उगाणा । सर्व सारोनियां जाणा। 
आतां येतों शीघ्र गती । अन्ने वाढा पात्रावरुतीं। 
अन्न न देखतां डोळां। भस्म करीन सकळां । 
गेला घालोनि संकटी । लाज राखें जगजेठी । 
कोणी नाही रे निर्वाणीं। म्हणे नामयाची जनी। 


३४७. ताट विस्तारी रुक्मिणी । देव बैसले भोजनी । 
इतुक्यामध्ये अकस्मात्‌ । ध्वनि उमटली कानांत। 
धांवा ऐकतां श्रवणीं। ताट लोटी चक्रपाणि। 
उठिला खड़बडोनि कैसा। पावे बहिणीचिया क्लेशा। 
उभी वृंदावनी बाळा । पुढें देखिला सांवळा। 
मुगुट कुंडले मेखळा । वैजयंति वनमाळा। 
शंख चक्र आयुर्धे करी। दिसे घवघवीत हरी। 
झळके पीतांबर कासे । नयनी कोंदला प्रकाशे । 
पाहतां आनंदली मनीं । म्हणे नामयाची जनी । 
३४८. रत्नाचे मंचकीं पहुडे चक्रपाणि । चोळीत रूक्मिणी चरणांबुज। 
कानी पडियले द्रौपदीचे बोल। उठे धननीळ तांतडीनें । 
म्हणे रुक्मिणी ऐक एक गोष्ट । पडिलें संकटी तान्हें माझें। 
टाकिला गरुड अनवाणी पाय । जनी म्हणे माय धांबिन्नली। 


Ce) 


MH NS 20 ऐ क 55 NSN AHA HNN छा :#: १४० ७९८: ५८४: 20 


है. 


९०४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३४९. वंदोनी श्रीकृष्ण चरण । हरूषें घाली लोटांगण। १ । 
म्हणे तूंचि माझ्या मना । स्वस्थ करीं गा नारायणा । २ । 
आश्रमासी येतां ऋषी। तोंवरी आयुष्य प्राणासी । ३ । 
ऐकतांचि हांसे देव । न दिसे प्राप्तीचा उपाव। ४ । 
अवकाळी कैचे अन्न । विचारिता दिसे विध्न। ५ । 
त्यांचे असो बळ तैसें। कांहीं वोपार्वे आम्हांस । ६ । 
स्वस्थ नव्हे माझें मन। क्षुधा लागली दारूण। ७। 
ताटीं विस्तारिला मेवा । तुझा ऐकोनियां धांवा । ८ । 
न जेविता आलों येर्थे। बहु झालों क्षुधाक्रांत । ९ । 
सत्वर मेळवीं भोजनीं । म्हणे नामयाची जनी । १०। 


३५०. हांसे आलें द्रौपदीसी । बापा वचन परियेसी। १ । 
सर्व अरिष्ट भंजना । तुजलागीं बाहों कोणा। २ । 
एक भाव तुझे पायीं । यावेगळें कांही नाहीं। ३ | 
थाळी माजी पाहतां अन्न । होय क्षुधेचे हरण । ४। 
थाळी दाखवी देवासी। कैचा विश्वास तुजसी। ५ | 
धांडोळितां कष्टें. बहुतें। किंचित शाखापत्र तेथें। ६ । 
निर्मी कैवल्याचा दानी । म्हणे नामयाची जनी । ७ | 


३५१. कर पसरिला भगवंते। घाली द्रौपदी देंठाते। १ । 
म्हणे पावो विश्वंभर। बोले द्रौपदी सुंदर । २ । 
देतां तृप्तीचा ढेकर । धालें त्रैलोक्य अपार । ३ | 
दावी कौतुक श्रीपती । पर्वत अन्नाचे पाहाती | ४ । 
उष्ण घवघवीत कैसी । वाफा उठती आकाशीं । ५ | 
नानापरिचीं दिव्यान्नें। डोळां दाविली नारायणें। ६ । 
चोज सर्वांचिया मनीं । म्हणे नामयाची जनी। ७। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३५२. येरीकडे गंगातीरी। कबतुक दाखवी श्रीहरी। 
धर्मासहित _ साहीजण। ऋषिलागी देती अन्न। 
रत्नखचित मंडपा आंत। पंगती बैसल्या आनंदभूत। 
नानापरिचे दिव्य अन्न। वाढी द्रौपदी आपण। 
मिठी पडली वदनी । म्हणे नामयाची जनी। 


३५३. म्हणती माथां असतें तोंड। अन्नें भक्षितो उदंड। 
कैंची पोटे आमुची लहान | गोड धर्माघरचें अन्न। 
उदरे सागराच्या ऐसीं । करूनी यावें धर्मापाशीं । 
तृप्ति द्रौपदीच्या हातें । नित्य भक्षाया अन्नातें । 
वदन करवेना तळी । वरूती चंद्राची मंडळी। 
तंद्री लागलीसे नेत्रा । कोण सांभाळितें धोत्रा। 
तरी आवडी भोजनी। म्हणे नामयाची जनी। 


३५४. ऐशा धाल्या क्रषिपंक्ती। ढेकर आनंदाचे देती। 
तृप्ति बाणली सर्वासी। तरी आवड अन्नापार्शी । 
उठले हात प्रक्षाळुनी। विडे घेतले सर्वानी। 
न बैसवे सुखासनीं । अवघे प्रवर्तले शयनीं। 
ते देखोनि निद्रिस्थ। साही जर्णे झालीं तैसी । 
माया निर्मियेली जैसी । आतां गुप्त झालीं तैसी । 
कोणा न कळे याची करणी। म्हणे नामयाची जनी। 
३५५. म्हणे पाचारा भूदेवा । धर्म म्हणे जावें भीमा। 
गंगातिरासी येऊन । नमियेले ऋषिजन । 
त्वरा करा ऋषिजन । पात्रीं विस्तारले अन्न। 
म्हणती बापा ऐसें नव्हे। पोट आहे किंवा काय। 


ON CEN RS ७०७८ ७७०७ >७४ «७ 6 mM 


३ 
४ 


आतां स्वस्थ प्रसार्दे । तृप्त झालीं क्रषिवृंदे । ५ । 
कैंचा नष्ट दुर्योधन । आम्हां धाडिलें दुर्जनें। ६ । 


९०६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


कष्टी करितां अंबऋषी। चक्र लागलं पाठीसी। ७ । 
तेचि गोष्टी झाली आतां। शीघ्र पळावें तत्वता । ८ । 
माझा आशीर्वाद धर्मा । नित्य कल्याणची तुम्हां। ९ । 
ऋषि निघाले तेथुनी । म्हणे नामयाची जनी। १०। 


३५६. ऐसा योग घडे ज्यातें। धन्य माता आणि तात। १। 


अखंड वासना । ब्रह्मार्पण देवार्चना । २ । 

ब्रह्मभावे हो देवा । ऐसा पूजी जो भूदेवा। ३। 

नम्रता चरणीं । म्हणे जनी सरली मनीं | ४। 
+$ पाळणा + 


३५७. जो जो जो जो रे गोरक्षा । जगदोद्धारा जगदीशा । १। 
शुद्ध सुमनांची सेज। भक्तिभावे आंत नीज। २। 
माता उन्मनी केवळ । निजी निजले गोपाळ । ३। 
मागे घालुनी आनंदा। सुखें निजे बा गोविंदा । ४। 
अद्वय नाम गीतीं गातां। दासी जनी कैंची आतां । ५। 
# अभंग # 
३५८. पुण्यवंत पाताळ लोकीं नेला । दरिद्री तो भाग्यवंत केला। 
चोरट्याचा बहुमान वाढविला । किर्तिवानाचा अपमान केला। १ । 
धुंद झाला तुझा दरबार । धृ०। 
वैरियासीं दिधली मोक्षसिद्धि । कपटिया दिधली महानिधी । 
सेवकाच्या ढुंगा न मिळे चिंधी । चाळकासी त्रैलोक्य भावें वंदी। २ । 
पतिव्रता ती वृथा गुंतविली । वेश्या गणिका ती सत्यलोका नेली । 
कळी स्वकुळा लावियेली। यादववृदा ही गोष्ट बरी नाही केली । ३ । 
सत्ववानाचा बहु केला छळ । कीर्तिवानाचें मारियेलें बाळ। 
सखा म्हणविसी त्याचें नासी बळ | जनी म्हणे मी जाणें तुझे खेळ । ४ । 


३५९. माझें अचडें बचर्डे छकुडे गे राधे रूप । 
पांघरुं घालीती कुंचडें। धृ०। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


हरि माझा गे सांवळा। पायीं पैंजण वाजे खुळखुळा । 

यानें भुलविल्या गोपिबाळा । 
हरि माझा गे नेणता। करी त्रिभुवनाचा घोंगता। 

जो कां नांदे त्रिभुवनी । 
ऐसें देवाजीचे गड़ी। पेंद्या सुदाम्याची जोडी । 

बळिभद्र त्याचा गडी । 
जनी म्हणे चक्रपाणि । खेळ खेळतो वृंदावनीं। 

लुब्ध झाल्या त्या गौळणी । 
३६०. विठोबा मला मूळ धाडा। धांवत येईन दुडदुडां । 
चरणीं लोळेन गडबडा । माझा जीव झाला वेडा। 
कर ठेवूनि कटावरी । उभा राहिला विटेवरी | 
मुकुट घातला शिरी । कलगी खोविली वरी। 
पितांबर नेसूनियां पिंवळा। गळां तुळसीच्या माळा । 
कि रूप सुंदर सांवळा | तेज झळके झळाळा। 
नामदेवाचें कौतुक । मला सांपडलें माणीक । 
विठोबा पाहुनी तुझें मुख । हारपली माझी तहान भूक । 
विठोबा तुझी संगत बरी। जैसा चंदन मैलागिरी। 
संत चालले पंढरी । निशाण पताक जरतारी। 
जसी मोहोळासी लुब्ध मासी । तसी तूं सखी माझी होसी। 
सुख दुःख सांगेन तुजपासी । माझा जीव होईल खुषी । 
काळी मध्यान रात्र झाली । फेरी विठ्ठलाची आली । 
जनी म्हणे चूक पडली । भेट नाही विठ्ठलाची झाली । 


३६१. नवल वर्तले नवल वर्तले नवल गुरूचे पायीं। 
कापुर जळूनि गेला तेर्थे काजळी उरली नाहीं। 


न 


९०८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


साखर पुरूनी ऊंस काढिला कान झाला डोळा । 
निबर बायको भ्रतार तान्हा सासरा तो भोळा । 
नवल वर्तले नवल वर्तले नवल चोजवेना। 
डोहामाजी मासोळीनें वांचविलें जीवना । 
नवल वर्तले नवल वर्तले अनाम चक्रपाणि । 
गोकुळ नेलें चोरूनी तेर्थे कैंची दासी जनी। 


३६२. खंडेराया तुज करिते नवसू । मरू देरे सासू खंडेराया। 
सासू मेल्यावरी तुटेल आसरा। मरू दे सासरा खंडेराया । 
सासरा मेलिया होईल आनंद | मरू दे नणंद खंडेराया । 
नणंद मरतां होईन मोकळी । गळां घालीन झोळी भंडाराची। 
जनी म्हणे खंडो अवघे मरू दे । एकटी राहूं दे पायापाशी । 
४$ दशावतारवर्णन # 
३६३. ऐसा हा देवाने थोर पवाडा केला। पूर्व अवतारी झाला हयग्रीव। 
मग अंबक्रषिसाठीं पडियेला संकटी । मच्छ झाला पोटीं समुद्राच्या । 
होउनी कच्छप पर्वत धरिला | वराहें मारिला दैत्य भार। 
तयाचा सहोदर मृत्यु नाहीं ऐसा वर । तेव्हां अवतार नारसिंह झाला । 
अर्धनारी नटेश्वर दुसरा तो वामन । भार्गव तो निधान दाशरथी । 
होऊनियां कृष्ण कंस बधियेला । आतां बुद्ध झाला सखा माझा । 
लीला अवतारी हरि करी खेळ नाना । म्हणे जनी जाणा तें मी होत्यें। 


३६४. बघायला गेले क्रियमाण शिडी । घालूनियां उडी तेर्थे आले। 
पुर्वी या नवसा म्हणवी गा देवा टोंचियेले जीवा गळ देहीं। 
आठ चारी फेरे फिरविती त्यासी । पाहती नवसासी पुरले नाहीं। 
दुःख सुख तेर्थे पाहुनी प्रमाण । करिती समान क्रीयमाण। 
दुरूनी पाहती दावी जनी दासी । म्हणे नामयासी पहावें स्वामी । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


९०९ 


३६५. शेष बाणार्ते पुसत । कोणे काजा आला येथे। १ । 


बाण 


करी हाहाकार । मुखें 


पडलीया धूर। २। 


वृक्ष पाडी हो मक्षिका। तैसें येथें झालें देखा। ३। 


काय 
तेथे 


३६६. अहो मांडियला खेळ। बुद्धि 
आला । प्याद्या खालीं फरजी मेला। २ । 


कैंचा 
शहबाजु 


शिखंडीचे 


शह 


बाण । करिती भैष्माचे पतन। ४ । 
मागितले पाणी । म्हणे नामयाची जनी। ५। 
रंग 


बुद्धिबळ । १ । 


झाली। जनी म्हणे मात केली। ३। 


# भक्तिस्वरूप # 


३६७. भक्ति ते कठीण इंगळाची खाई । रिघणें त्या डोहीं कठीण असे। १ । 
भक्ति तें कठीण विषग्रास घेणें । उदास पैं होणें जीवें भावें। २ । 
भक्ति ते कठीण भक्ति ते कठीण । सोसी जो तो बाण वार घडे जया । ३ । 
भक्ति ते कठीण विचारुनि पाहे जनी । भक्ति योगें संतसमागर्मी सर्व सिद्धी । ४ । 


३६८. कौसल्या नवस। करिताहे 
राम, आतां माझ्या । पोटा 
नवस पुरवी । शेषशायी 
वैकुंठीचा द्यावा । पुत्र 
रामचंद्र ऐसा । पुत्र 

चढे नभीं गिरी । वैकुंठाची 
पुरवी मनोरथ । येऊनी 
राहीन मी गळा । आण 
जनी म्हणे आतां । निवतील 
बैकुंठीचा खेळे । राम 


माता । 
यावे । १ । 
देवा । 
मज । २। 
ज्याल्यावरी | 
। ३ । 
देऊळा। 
तुझी । ४ । 
डोळे । 
माझा । ५ । 


९१० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३६९. अहो, यशोदेचे घरीं । लीला दाखवी मुरारी । १ । 
चरणीं नूपुर फणसी वाळे । यशोदाचे घरीं खेळे । २ । 
सरी वाकी मोहनमाळा । देव देखीला हो डोळां ।३ । 
वाकडा कोडा जडित तोडे | कैसें येउनिया रडे । ४ । 
हातीं घेउनिया नवनीत। तो हा यशोदेचा सुत। ५ । 
दृष्ट लागेल गोविंदाला। जनी म्हणे माझ्या बाळा । ६ । 


३७०. कोठें गेला होता। उशीर कां जाला। 


आतां तरी आला । वेळ जाली । १ । 
कोमेजलें कां मुख।काय चिंता मनीं। 
सांगा, चक्रपाणी । मजा आतां। २। 
कस्तूरीचा टिळा । काशानें पुसला। 
चंदन कां गेलें। होती उटी । ३ । 
वजयंती माळ । कशाने तुटली। 
पदक कां भिजलें। घाम आला। ४ । 
जनीसाठीं । घातियेली उड़ी। 
येतांना तांतडी। श्रम झाला । ५ । 


३७१. ऐक, देवराया, किती विनवू मी । करुणेचा देवो उडी घाली। १ । 
भिल्लिणीची बोरें उच्चिष्ट भक्षिली । कृपदुष्टी केली तीजवरी। २ । 
ऐकोनिया तूं, बा, घातियेली उडी। गजेन्द्र तांतडी सोडविली । ३ । 
रुक्मांगद राजा करी एकादशी। नगरी वैकुंठासी नेली देवें । ४। 
जनी तुज काय केला, रे, अन्याय। पांडुरंगा पाय दावी मार्ते। ५ । 
३७२. धन्य वंश जयाचा। वारकरी पंढरीचा । १ । 
जन्मोजन्मीचा अंकिला । त्यानी देव ऋणी केला। २। 
होय पितर उल्हास | यमपुरी नाही त्यास। ३। 
धन्य तयाची जन्ननी । म्हणे नामयाची जनी। ४। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३७३. थोराच्या .. संगती । लाभ झाला पंगती। 
परिस मणी संग।हा ढवळ्याचा पांग। 
कस्तुरी संगती। तिच्या मोला विके माती। 
जनी म्हणे संता संग।लाभ झाला पांडुरंग। 


१ 
२ 
३ 
है. 


संत नामदेव महाराज यांच्या कुटुंबातील संतमंडळाचे अभंग 


संत नारायणांचे अभंग 
$$ करुणा रू 
३७४. देवा माझें मीपण ठेवी आपुले चरणी। 
घाली माझे मनी रुप तुझें । 
मग मी लोकाचारी असेन वर्तता । राहीन चिंतिता चरण तुझे । 
चंदनाची वृत्ति वेधले तरुवर। सबाहा अभ्यंतर काय झाले। 
सरिता सिंधुसी मिळोनि हरपली । सागरची झाली एकसरें। 
लवण जळाचे प्रवृत्ति जसे । ऐक्यभावें न दिसे वेगळे काहीं । 
नारा म्हणे शरण आलो केशीराजा । ऐसा भाव माझा करी गां वेगी। 


३७५. तुज मी अनन्य शरण । सर्व पांडुरंगा जाण। 
माता बाळा कोपे रागें । द्यावे आहाराते मागे। 
जाय कडीयेसी नेघे। परी तिच्या अंगसंगे। 
झणे खेटी परते लोटी। परी सदा पायी घाली मिठी। 
नारा म्हणे नामयाचा । बापा सांभाळावी वाचा। 


३७६. तुज भांडवल मोक्ष एक गांठी । तो केला पावन तुझ्या नामें । 
आतां गौप्य काय आहे तुझ्यापाशी | जें तूं मज देशी पांडुरंगा । 
चतुर्विध मुक्ती दृष्टि वोळंगती । ध्यातां तुझे चित्ती चरणकमळ । 
आणिका क्रद्धि सिद्धि दाखविसी आस । या दासीचा अभिलाष कोण करी। 


A EN NO. ९-५ TIN 


९११ 


९१२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


भूतळीचें वैभव निजकर्मभोग। तें तुज उद्वेग करणें बह्‌। 
नारा म्हणे नामयाने सांगितले बीज । तेंचि मजसी गुज बोल कांहीं। 


३७७. तुझे चरणी चित्त रंगले अनुरागें । बहू जन्म वियोगें शिणलो होतों । 
उठवितां येथुनी मुरकुंडी घाली । कृपेची साउली देखुनी तुझी । 
आहाळले पोळले तापत्रई विराले । तृष्णा विभांडीले नानापरी। 
कामक्रोध मदमत्सरु अहंकार । देह निरंतर जाजावलें। 
बुडतीया जरी अवचितां सांगड़ी । तें जीवें न सोडी तैसें झालें । 
विनवी नामयाचा विष्णुदास नारा। वंशपरंपरा दास तुझा । 


३७८. माझ्या विठोबाचे श्रीमुख साजिं। झळकती कुंडले मनोहर । 
मना तें तू आठवी आसनी शयनी । भोगिसी उन्मनीं सहज सुख। 
गगनी असो पैं न येतो मार्तड । तैसे तूं अखंड करी ध्यान। 
कमलकळिके जैसा भ्रमर आसक्त। तैसा तूं निश्चित राहें चरणी। 
जैसा कां समंधु जीवन जळचरें। येणेचि निर्धारे दृढ धरी। 
नारा म्हणे माझ्या बापाचे साधन । सांपडली खूण अंतरीची । 


३७९. तापत्रय तापले देहे असे पीडिलें । वासना विभांडले मन माझें । 
विठोबावेगर्ळे न देखें मी सुख | पाहेन तुझें मुख एकवेळ। 
सुखाची साउली पाहीन दुष्टीभरी । जाईन महाद्वारी लोटांगणी । 
हरला शीणभाग जन्मजन्मांतरीचा । नारा नामयाचा शरणांगत। 
३८०. पुंडलिकाद्वारी होतसे वेव्हार। नामयाची पोरे भांडताती । 
येऊनियां चौघे उभे ठेले सत्वर। बोलताती पोरें नामयाची । 
आमुचा अंकी लागताती पुराणी । नामयाचे ऋणीं बांधलासी । 
नामयाचा नारा बैसलासे दारी । विठोबावरी आळ आला । 


५। 
६ | 


Ce) 


२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
डं 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
tt 
१ 
२ 


३ । 
४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३८१. कैंचे आम्हां जाति कुळ । कैचे आम्ही धर्मशीळ। 


तुझ्या नामीं अनुसरलों । तिही लोकीं सरते झालो । 
नारा विनवी विष्णुदास । आमुचे वंशी हा विश्वास । 


३८२. आम्हा व्रत एकादशी । देव केशव तीर्थ तुळसी । 
अणिक नेणों बा साधन । आमचा विषय हरिकीर्तन। 
संतसंगती निरंतर । प्रेमधन हें भांडार । 
विनवी विष्णुदास नारा। आमुची ऐसी हे परंपरा । 


३८३. कोटी यज्ञांची ही फळे । त्याहुनी हरिनाम आगळे । 
तें फळ वेगळें सांगावया। नाही उपमा द्यावया । 
महापातकांचिया राशी । नामे पावती मोक्षासी । 
दोन अक्षरांसाठी। गणिका घातली वैकुंठी । 
हरिनामाचा संग्रह करा । म्हणे विष्णुदास नारा । 


३८४. काळा अलोट अभंग । हरीचे दास अंतरंग। 
हाकारिती वेळोवेळां । कृष्णा गोविंदा गोपाळा । 
कंठी तुळसीच्या माळा । नेत्री अश्रुंचिया किळा। 
गुढिया झळकती रोमांकुरी। कंप न धरेचि शरीरीं। 
आंतु बाहेरी निरंतरी। मागा पुढां अवघा हरी। 
संतचरणींचा रजःकरण । नारा नामयाचा प्राण। 
३८५. सुख दुःखा भेटों गेलें । चित्त चैतन्या मिळालें । 
आला अनुभव नामाचा। ठेवा लाधला प्रेमाचा । 
जन्ममरणाची काळजी। तुटोनी गेली तये वेळी । 
सरले संकल्प विकल्प । हृदयी देखिले बिठ्ठलरुप। 
शून्य जाले भावाभाव । अवघा आतुडला केशव। 
नारा म्हणे नामयाचा । मज विश्वास नामाचा । 


~ 
~ 
A 


MN २6१ ७६ ASA न्छ COME AN 20 “0. ८ NNN 6७7. ७ ७६१: बढ्छ ० 2७ न्छ 


९१४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


# संत विठ्ठलांचे अभंग & 
निजठेवाप्राप्तीविषयीं विठ्ठलांचे धरणे 
३८६. साधुसंतजना करितो प्रार्थना। भेटवा देवराणा द्वारकेचा । 
तनमन प्राण वेधले त्याचे पायी । येऊनिया राही हृदयकमळी। 
गोपाळांचे मेळी खेळे वनमाळी। यमुने पांबळी वेणु वाहे । 
शंख चक्र करी मोरपिच्छ शिरी। कानी मकराकारी मुक्ताफळे । 
गळां वनमाळा कांसे सोनसळा । देखुनि व्रजबाळा तन्मय झाल्या । 
नंदाचे नंदने मोहरिले मन । लागलेंसे ध्यान गोविंदाचे । 
विठा नामयाचा चरणीचा रज । भेटवा यादवराज द्वारकेचा । 


३८७. हरिनामाचा ध्वनि ऐकोनी श्रवणी । जाईन लोटांगणी तेथवरी । 
माझे सखे अवघे बैष्णवजन । त्यांचे मज दर्शन कैं होईल। 
एक उभे गाती एक बैसुनी ऐकती । हदयी आलिंगिती गोपिनाथ । 
ऐशियांचे संगती आहे बाप माझा । विनवतो विठा सहजा नामयाचा । 


३८८. मग साधुसंत म्हणती विठ्या जाय । मग तूं याचे पाय सोडूं नको । 
अङ्ठाविस युगे एकाचे धरणे । तेथे हे मागणे दुसरे कोठे । 
एकाची मागणी मागें पै होईल । मग तुजसी येईल बोलतां दुःख। 
म्हणोनी पंढरिनाथु खुणची दावीतुं। नामयाचा विठा पुसतु वेव्हारी धीटु। 


३८९. विठानामाचा आला पंढरपूरा । भेटला सोयरा विटेवरी । 
सुखदुःख अवघे सांगितले श्रीहरी । धरणे तुझे द्वारी घेईन देवा । 
नामयासारिखा आणिक कोणी आहे। सृष्टीमाजी पाहे विचारुनी। 
नामा माझा सखा जिवाचा तो जिव। त्याचा आहे भाव माझे ठायी । 
मजवाचुनि नामा दुजें नेणे काही । मी त्याचे हृदयी सदा असें । 
नामयाने नाम जोडिले निधान । ठेविले सर्व धन तुझ्या पायी । 


१ 
२ 
३ 
-! 
५ 
६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 
२ 
३ 
¥ 
१ 
२ 
३ 
४ 


५ 


६ 


समर्थासी काही बोलूं नये आतां । ठेवणे कृपानाथा देई वेगी । ७ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


चहूं युगी नामा सांगातेचि आहे। वेगळा काही नोहे क्षणभरी । 
माझिया बापाची तुजजवळ ठेवी । विठा म्हणे द्यावी केशीराजा । 


३९०. पूर्वजन्मी आराधितां । तुझे वर्म आले आमुच्या हातां । 
नामदेवें सांगितले जाता। ते सर्वथा देईजे। 
आमुचे वडिली गा जोडिले । तें तुझे पायी गा ठेविले । 
गौप्य करितां नोव्हे गा भले। दे उगले गा दातारा। 
आमुचे आम्हासी गा देतां । कां बा नये तुझ्या चित्ता। 
गाऱ्हाणे देईन संता । चौघा देखतां घेईन। 
तुझा दारवंटा राखेन हरी। तुज रिघो नेदी बाहेरी। 
जरी मोकलिसी अधांतरी । तरी हे लाज कवणातें। 
आणिक काहीं न मागें तूं ते सेवा वृत्ती द्यावी मातें । 
मज निरवार्वे संताते। आपुला दास म्हणोन । 
नामयाचा विठा म्हणे । यांत काही करिसी उणे। 
तरी आमुच्या वडिलांचे निरुपणें। बांधलासी गा विठ्ठला । 


३९१. आमुचा नामा तुज गेला निरवुनी । मी तुजवांचोनी नेणें कवण । 
कायावाचामनें जोडिले जें बापें । ते दिधलें तुज पै ठेवावया । 
तें देगा आमुचे नको करुं विचारू । नामा तुझा डिंगरू त्याचे आम्ही । 
जुने नाणें आमुच्या वडिलांचे ठेवणे । बहूता कष्टी तेणे जोडियेलें। 
ते आम्हालागोनी ठेविले तुझ्या पायी। आमुचे आम्हा देई केशीराजा। 
तूं अनाथा कोंवसा दीनाचा कृपाळू । तरी आमूचा सांभाळू करी कां वेगे। 
आमुचे संचितार्थ आम्हासी देउनी । यश घे त्रिभुवनी म्हणे विठा । 


३९२. आमुचें ठेवणे जुगादीचें नाणें । जातां नामयानें सांगितलें । 
इतके दिवस पाहिली तुझी वाट । परि तूं उदास न बोलसी। 
तुजवांचोनी आम्हां कोण असे पोषिता । देई कृपावंता नामप्रेम। 


९१५ 


< । 
९। 


A) 


“०४ 


५ । 


६ 

१। 
३। 
३ । 
४ । 
५ । 
६ । 
७ । 


१ । 
२। 
३ । 


९१६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आम्ही तुझीं सेवके रंकाहुनी रंक। कठीण बोलणें निके वर्दे तुज । ४ । 


म्हणोनि वेळोवेळां लागे तुझ्या पार्यी । लटकीच गोवाई करूं नको । 
तुज आम्हासी वेगळीक नाही । तरी तूं न धरी कांहीं दुजाभाव । 
आपुले म्हणावें अंधारी ओळखावें । नामप्रेम द्यार्बे म्हणे विठा । 


३९३. आमुचा बाप अत्मज तुझा । तूं बा आम्हां होसी आजा । 
कैसें आम्हां धरिले दुरी । सांग कृपाळूबा हरी । 
तू आमुचा मूल्ठपुरूष। आम्ही अवघे तुझे अंश । 
आम्ही तुझी तिसरी पिढी। संत जाणताती प्रौढी । 
अरे कायशीं शर्ते लोटलीं । कैशी लाघावळी तुटली । 
हांसोनि बोले केशीराज। विठ्या अवघे घेई मज । 


३९४. माझिया बापाचा तुजपाशी ठेवा । विठा म्हणे द्यावा केशीराजा । 
ठेविलें ठेवणें झडकरी देई । वेव्हार कांहीं लावूं नको । 
आपुलें मागतां कोण आड येईल। आतां जाणवेल तुझे माझे । 
विटेसहित चरणीं घालीन मिठी । करीन संवसाटी जन्मोजन्मी । 
विठा म्हणे मज खवळिसी वांयां । पिसाळलिया पायां झोंबेन तरी । 


३९५. मायबापे काय नसती आमुर्ची । लेंकरें आमचीं त्याचे हातीं । 
माझें देई माझ्या हातीं लवलाही । होई उतराई केशीराजा । 
तुझ्या पायी माझा बांधीन गळा । न भियें कळिकाळा सत्य जाण । 
जितुके देणें तितुके घेईन मी आतां । नामयानें जातां सांगितलें । 
रगटया पाटोळ्यासी पडियेली मिठी । आतां जगजेठी तुज मज । 
बोरी काटे काही केळी फाटे । नामयाचे विठे खवळले । 


३९६. खवळलों आतां न भियें रे तुज। सांडियेली लाज लौकिकाची। 
आम्हीं दीन सिंपे यातीचें हो हीन। दे माझें ठेवणें केशीराजा । 
साठी लक्ष चौर्‍याण्णव कोडी । त्यांतून एक कवडी न सोडी मी। 


५ 


६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
1 


५ 


> 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आणिक याहुनी असेल आगर्छे । ते घेईन बळें न सोडीं तुज। 


तुज थोरपण काईगा हें देवा । आम्हां दुर्बळाचा ठेवा अभिलाषसी। 
पोरटीं म्हणोनि अभिलाष करिसी । ते कोठें निस्तरिसी म्हणे विठा । 


३९७. तुज काय देवा न पुरते आलें । विश्वासें ठेविलें अभिलाषसी । 
लाजिरवाणे नको करूं देवा आतां । देई गा कृपावंता नामप्रेम । 
शरणागता वज्जपंजर म्हणवीसी। तरी कां तूं न देसी आम्हां आमुचें । 
माझ्या नामयानें जन्मोनि जोडिलें। तें दे गा बहिलें म्हणे बिठा । 


३९८. उदार चक्रवर्ती लक्ष्मीचा पती । तरी कां काकुळती चित्तीं वाहासी। 
आम्हां दुर्बळाचें ठेवणें कां ठेविलें । दिवाळे निघाले काय तुझें । 
ज्यार्चे घेसी त्याचें ऐसेंचि करिसी । तें न चले मजपाशीं केशीराजा। 
चौघाचारीं तुज वेढीन आतां । मग बैसेल माथां अपकीर्त । 
अठराही बोलती साही सत्य वाचा । उदार ठायींचा कां न होसी । 
देणें घेणें तुज न सुटे सर्वथा । विचारूनि आतां पाहें मनीं । 
नामयार्चे ठेवणें तुजजवळीं आहे । न सोडीं तुझे पाय म्हणे विठा। 


३९९. माझिया बापाची मिराशी गा देवा । तुझी चरणसेवा पांडुरंगा। 
उपास पारणें राखें दारवंटा । केला भोगवटा आम्हांलागीं। 
तुजपरते दुजें नेणें अणिक कांहीं । देखें सर्वाठायीं रूप तुझें। 
तुझ्या सुखें धाला तुजमाजी निवाला । आपुला विसरला देहभाव । 
आम्हांसी घातलें तुझिये आभारीं। विठा अंगिकारीं नारायणा । 


४००, हाट करी आम्ही आठवडे मुळींचे । पंढरपुरीचे वारकरी। 
खेप ठिकाणाची वस्तु सवंगाची । सवाई निढळाची उणी नव्हे । 
चोहाटा चौकाचा दुकान नाक्याचा । जागा मिराशीचा पुरातन। 
हरिनाम घेणें नित्य हमेशाही। तेव्हां तोटा नाहीं कोणें काळीं । 
विठा म्हणे वजन केली वैकुंठीची। गुणी निर्गुणींची कडासन । 


९१७ 


| 
५ | 
| 


६ 
१ 
२ 
३ 
डू 
१ 
२ 
३ 
४ 


५ 


६ 
७ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
१ 
२ 
३ 


है. 


। 
| 
| 
। 
५। 


९१८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४०१. माझिया बापासी तुझाचि विश्वास । म्हणवी तुझा दास अंतरंग । 
वृत्तिसहित मन ठेवुनी तुझ्यापार्यी । तुजपरतें कांहीं जाणेचिना । 
तों आम्हांलागी शब्दे न पुससी । विसरोनी गेलासी दीनानाथा । 
जागे ठाणांतरी पंढरी चोहोटा। राखे दारवंटा रात्रंदिवस। 
छत्रचवरे धरू हाडपीं डोळे करूं । जाणवी आवसरु सेवा विधी । 
शरीर प्राणाचा देऊनियां बळी । धरिले हृदयकमळीं चरण तुझे । 
विठा म्हणे तुज नाहीं आठवण। सहज तूं निर्गुण पंढरीराया । 


४०२. भूतळीचीं तीर्थे नामा जंव करी। गांजीयलें पोरी नामयाच्या । 
तुमचें ठेवणें केशवाचे पार्यी। आणिकाचे वाहीं पडों नका। 
वांयां मृगजळ दाविसील आम्हां । सर्वथा पुरूषोत्तमा न सोडीं मी। 
झोंडाचें ठेवणें ठेवावें कवणें । झोंडापरिस होणें झोंड जेणें । 
नामयाचा विठा झोंड पैं झाला । विठो उभा केला भक्तिसुखें । 


४०३. माझा ठेवा दाखवीं लवलाही । बांधीन मी पायीं जीव तूझ्या । 
सिद्धच ठेवणें नामयानें ठेविलें । त्यासी कां लाविलें आडवे हे । 
दोही कटावरी ठेऊनियां हात । कैसा हा पाहात घर घेणें । 
तुझिया पायी बांधीन मी गळा । न भीर्ये कळिकाळा सत्य जाण। 
दारकोंड करोनि बैसेने दारवंटा। नामयाचा विठा हालों नेदी। 


४०४. पंढरीराया माझिया बापें । प्रसन्न केलें तुजप्रतापें । 
आम्हां दिलें तुझे हातीं । पाळीं म्हणे प्रेम भक्ती। 
तृप्ती सहित माझिया मना । क्षेम घालीन तुझिया चरणा । 
तुझें गुणनाम किर्तन । हे मज देई गा जीवदान । 
देऊनियां प्रेमाचे भातुर्के । खेळविसी त्या कौतुके । 
विठा म्हणे नामयाचा । प्रसाद तुझीये कृपेचा । 


१-1 
५ 


६ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४०५. तुझ्या प्रेमाचे कारणें । म्हणे म्या घेतलें धरणें। 
विठोबा देगा ' झडकरी | मी तर न सोडीं निर्धारी । 
शीर फोडीन कर्वती। नये तुज काकुळती । 
देह घालीन गोरांजनीं। मोकलिसी मजलागोनी। 
तुझे द्वारी देईन प्राण । तरी तूं पाहासी निर्वाण। 
विठा म्हणे पंढरिराया । आम्हां शिणवूं नको वाया। 


४०६. तुजसारिखा पंढरिनाथा । स्वामी शिरावरी असतां । 
तरी मी आणिकांचा मागता। लाज कोणासी समर्था । 
असोनी क्षीरसिंधू जवळी । क्षुधाक्रांत तळमळी । 
क्रामधेनु तें बोळगतां। न पुरे कामना सर्वथा । 
विठा म्हणे नारायणा। आतां शरण जाऊं कोणा। 


४०७. जननी बाळका कोपे रागें। परि ते आहार तिजची मागे। 
तैसा तुजची शरण । पंढरिराया निरूता जाण । 
रेटी म्हणोनि परते लोटी। परि ते चरणीं घाली मिठी | 
ट़ाकोनी जाय कडीये नेघे । परि तें धांवे तियेचि मागें। 
विठा म्हणे पंढरिनाथा। आम्हां नुपेक्षी सर्वथा । 


४०८. हिंडतां श्रमर्लो बहु श्रम झाला । अझुनि माझी तुला करूणा न ये। 
प्रज काय देतां होईल तुझें उणें। किती होसी कृपण पांडुरंगा । 
प्रेउनी धरणें बैसलों महाद्वारी । झालों पें भिकारी पंढरीचा । 
बिठा म्हणे देवा माझें मज देया । लौकिक कां वायां करितोसी। 


४०९. जननी बाळकांचे जीवन । तरी तें नेणे भूकतहान। 
वरी ते कशानें वांचती। विचारावे कमळापती । 
त्रत्सालागी धेनु तान्हीं। लागूं नेदी आपुल्या स्तनीं। 
कूर्मी आपुलिया बाळा । न अवलोकी वेळोवेळां । 
विठा म्हणे जगज्जीवना । आतां नुपेक्षाव दीना। 


९१९ 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३े 
ड 
५ 
१ 
२ 
३ 
८1 
५ 
१ 
२ 
३ 
ड 
१ 
२ 


|: 
५ 


A 


९२० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४१०. आमुचा बाप आम्हां सांगे। भाक दिधली पांडुरंगे । 
तुम्हां न॒ विसंबे सर्वथा । तुमचा भार माझ्या माथां। 
करीन तळहात साउली । तुमची अवघी वंशावळी । 
विठा म्हणे विसरलासी। आम्हां शब्दी न पुससी । 


४११. पितृभजन जरी पुंडलिक न करिता । तरी कां हा झोंड येता पंढरीसी । 
वेव्हार करितां आम्हासी जिंकिलें। जन्ममरण केलें देशधडी । 
विठा म्हणे यानें बुडविले अपार। पुढती हा चोर कबुल नाहीं । 


४१२. माझे बापाचे धने बडिवार बोलसी । ते तूं घेवोनि आलासी उजागरपणें। 
उगलाची देई लावूं नको दावा । केशवा ठावा आहे तुझा जीवभाव । 
सरता आमुचेनि झालासी । तें तूं आणिका सांगसी कोण्या तोंडें । 
सांगतां बहुत होईल पैं व्याजें । मग सोई मज तुज लाविती कां । 
ते म्हणती ऋणबोडा हा ठायींचा । अहो यासी बोलावाचा बुद्धिवंता। 
तूं नामयाच्या विठ्या धीर आणि चतुर । तुजसी खेचर काय बोलिला । 


४१३. उदमाचा करून झाडा । कर्म कदबा अवघा फाड़ा । 
मग येणें जाणें नाहीं । पुढें वेव्हार न लगे कांहीं । 
व्याज मुद्दल देऊन उजू । तिहीं लोकीं व्हावें रूजू । 
केशव म्हणे लिगाड तोडा । सुखसागर विठ्ठल जोडा । 
४१४. निज आत्मज्ञान डोहीं । जे बुडोन गेले पाहीं । 
तनु त्याग होतां त्यांची । मग सगुणा भेटी कैची। 
अहंभाव वांटून प्याले । ते जिवंतचि मुक्त झाले। 
केशव म्हणे डोळां। ते पहावे वेळोवेळां । 
४१५. तुझे पाय माझिया गळ्यासी । करीन एक मग देसी उगलाची। 
आपुलें मागतां झणें धिक्कारिसी । चोरासी सांगसी निजगुज़ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


पांपडलीया लाथ बुक्की साहावी । जीवीं धूर धरावी विठो ऐसी । 
गग होणार ते हो या शरीरा | सांपडलीया धरा जीवें भावें । 
धुरेसी झगडा करावा सैरा। या रांडपोरां खबळासी काय। 
$शव म्हणे विठा झुंजार तूं भला । खेचर दाखविला ठेवा तुझ्या बापाचा । 


४१६. खेचरापासी जाय पुससी मागसी ते आहे । येरा आणिका काय उमगेना। 
नाय जाय वेगीं लबलाहे पाहें । खेचराचे पाय सोडूं नको । 
गो सांगेल तें उगलेंच घेई। आणिकाचे बाहीं पडूं नको । 
शव म्हणे नामयाच्या विठ्या भक्तराया। आलिंगुनी चहूं बाह्या दिधले क्षेम । 


६१७. तंव धांउनी गेला चरणीं लागला । देवा तूं दाखविला ठेवा माझ्या मायबापाचा । 
ताऊन तो धरीन न सोडी मी आतां । जे मज पंढरीनाथा ग्वाही दिधली । 
[व खेचरू तेथें स्नानसंध्या करी । तंव ओढोनी पाय धरी विठा नाम्याचा । 
[व तो अवचिता खडबडोनी भ्याला । कोठोनी घाला पडिला धाडी मजवरी । 
ठी परता तूं कोणाचा रे काय। ठाई ठाई राहें हालूं नको । 
[झिया वडिलासी जाब देईन। धरोनी नेईन हें पोर कोणाचें । 
॥डिकें लडिवाळ आपुलें बा धांवे पार्यी । तुज कोणी नाहीं मग तूं निलाजिरे । 
हंद ना बंद झोंबतोसी धीटा । बांधेन चोहटा चौघाचारी। 
$जीत करतील तुज किं मज जाण। 
ब्रेचर विसोबा म्हणती जा तुज विठोबाची आण । 
!१८. केशवाचे पाय जाणें मी आणिक कांहीं नेणें । 
म्हणोनि जीवेंप्राणें अनुसरलो। 
गय ते अतू पाय ते अतू । पाय ते अतू खेचराचे। 
यांपरतें सुख आणिक नाहीं । विटेवरी पाय ध्येई मज । 


९२१ 


३ 
॥ 1 
५ 


33 


0 


शी 


३ 


हणेनी पूढतां पुढती विठा लागे पार्यी । म्हणे खेचर आई विनंति ऐका। ४ । 


९२२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४१९. चराचरी जाणा एक खेचरू । त्याचीं पाउले साचारू धरिली आम्हीं । 
आतां पाउलें न सोडूं। पाउलें न सोडूं वेव्हारू विठा । 
या पाउलाकारणें व्यवहारू झाला । खेचर बदला विठ्ठल साक्ष । 
तेंचि पाउले साधुसंत आम्हा । विठा म्हणे परब्रह्मा पावन केलें । 


१ 
२ 
~ 
ड 
४२०. तंव खेचरू ऐसी शिकवण बोली । कैसी खूण लाधली सांग विठ्या। १ 
जयाचा तुज जाहला बहूत । तो झाला शरणागत विठोबासी। २ 
वेद पुराणें शास्त्रे ते साक्ष देती। जे खेचर म्हणती ब्रह्मबीज। ३ 
भारत आणि भागवत जया मुर्खे पाठ । संध्यागायत्री निष्ठा त्रिकाळ जप। ४ 
जें केशवासी न कळे अखंड दंडे । ऐशी बोलणी उदडें बोलोनी जाती । ५ 
जाती आणि गोत वड़ील लहान थोर। अवर्घे पंढरपूर साक्ष देती । ६ 
साधुसंतजन आणि महानुभाव । हरीचे दास सर्व सांगताती । ७ 
जें खेचर विसोबा ज्ञानधन लाधला । ठेवा तो दिधला नामयासी। ८ 
१ 

२ 

३ 


४२१. सुखाचा निज ठेवा तुमचा केशवा। भाग्ये नामदेवा जोडलासी । 
तेणें तुझी सेवा केली मनोभावें। म्हणोनियां देवें घेतली धांव। 
उदंड हें निधान निक्षेपें ठेविलें । थोडें बहूत दिधले भाग्यवंता । 
अभिलाषी वस्तु तुझे पायीं ठेविली । ते आज्ञा उगवली म्हणे विठा। ४ 


४२२. माझा बाप माय विठोबा रखुमाई । वडील बंधु भाई पुंडलिक। १ 
साधुसंत जन सोईरे हे जाण। वंदीन चरण भावें त्यांचे। २ 
निजाचे सोईरे कां गा नोळखासी। भ्रमें भुललासी मायाजाळीं। ३ 
पाळिलों पोसिलों जन्मोनी जयाचा । उतराई त्याचा कांई होऊं । ४ 
पाहेपा परतोनी मुळीचा तूं कोण । सद्गुरूशी शरण रिघे बेगीं। ५ 
सद्गुरू दयाळें लेवविलें अंजन । मज जनार्दन अवघा भासे । ६ 
विठा म्हणे तारी आपुल्या शरणागता । अनाथाच्या नाथा पांडुरंगा । ७ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ख करुणापर मागणे # 
४२३. न लगे आयुष्य भविष्य संपत्ति। नाम लक्ष्मीपति द्यावे मज । 
तेणें तिहीं लोकीं होईन सरता । आणिक कृपावंता न मागे कांहीं । 
नामयारचे प्रेम मज देई देवा । न घालावें खेवा संसारासी । 
बडिलाचें ठेवणें तुवा अभिलाषिलें। ते देई वहिले पांडुरंगा । 
पंसारतारका भक्तजन पाळका । यादवकुळटिळका केशवराया। 
भवमूल छेदका गोपीमनरंजका। होसी बंधुसखा यादवकुळां । 
विठ्याचा तूं स्वामी भक्तिप्रेम सुख। यदुवंशटिळक यादवराया । 


४२४. तुजविण जिवलग सोईरे । मज तों नाहीबा दुसरे । 
विठो धांबें दवडादवडी । भक्त आपुला सोडबीं। 


प्रहुत गांजिलों संसारीं । जोजावलों मदमत्सरी । 
विषयसर्पे डंखियला । लोभदंभै भ्रक्षियला । 
क्रामक्रो धाचीये धाडी । पडिलोंसे बांदवडी। 


विठा म्हणे राखें लाज। होसी आमुचा पूर्वज। 


४२५. बोलुं रे वेदांती बोलं रे सिद्धांती । बोलूं नेती नेती अनिर्वाच्य । 
ब्रोल बोल रे तूं मना। बोल नारायणा समर्पिला । 
गाझा बाप बोल बोलुनियां गेला । केशव बांधिला बोल बोलें । 
॥मयाचा विठा बोल नाही विसरला। केशव उभा केला भक्तिसुखें । 
४२६. बोल तो सधरू बोले तो उदारू। बोल राज्यधरू धीर धर्म। 
गेल तो न कळे बोल तो न कळे । बोल तो न कळे जाणतेया। 


९२३ 


ह 
१.५ 
३ । 
४ । 
५। 
६ । 
७ । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 
५ | 
६ । 


१। 
२। 
३ । 
४ । 


१। 
३1 


गोलाच्या आधारें बोलाच्या विचारें। बोले सर्व सार जिणोनियां । ३ । 


गोले जें अव्यक्त स्वरूप विचारू। ब्रह्म बोल सारू विठा म्हणे। 


४ । 


९२४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४२७. तूंचि येसी तूंचि जासी। तूंचि भोगिसी गर्भवास। 
नेणों आम्ही आणिक बापा । तुम्ही याची कृपा चिरंजीव। 
पापपुण्य दोन्ही तूंचि भोगिसी । आमुचा नेदिसी भक्तिवांटा । 
नामयाचा विठा म्हणे केशवराजा। मी दाईज तुझा वांटेकरी। 


४२८. पायीं घातलां तोडरु । देखूनि पळाला संसारू। 
आले हरीदास नेटके । भेणे पळाली पातके । 
गळां घालुनि तुळसी माळ । वीर करिती कोल्हाळ। 
हांकारिती सहस्र नामें । रंगी नाचताती प्रेमे । 
पताका झळकती अंबरीं। वैष्णव नाचती गजरीं। 
विठा केशवाचा  नटू । बोले कळिकाळासि धट्‌। 


४२९. मी तुझा पोसणा अगा नारायणा। झणीं केविलवाणा दिसों देसी । 
तुझा म्हणवितां आणिका शरण जातां । लाज माझ्या चित्ता बाटे थोर। 
रावाचा सेवक रंकाचिये द्वारी। फिरतां घरोघरीं लाज कोणा । 
विठा म्हणे देवा मी तुझा शरण। मागतसें दान नाम तुझें। 


४३०, जावोनी वेव्हार सांगेन पंढरी । जेर्थे पुंडलिक द्वारी उभा केला। 
देवोनी जाय कां घेवोनी जाय | आतां न सोडी पाय केशवाचे। 
एक अंगेसी एक जांगेसी । तरी जावें हषिकेंशी न सोड़ीं तुज। 
वेव्हारा सन्निधी पुंडलिक लोभा । विठा महणे उभा तेणें केला। 


४३१. उभया धरणें आपण बैसला। म्हणोनि भला भला वेव्हारू हा । 
आमुच्या वेव्हारीं साक्ष हा एकू । पुंडलिकें लोकु उद्धरिला। 
नाहीं तरी वेव्हारू अवघाचि खोटा । पुंडलिकाचे चोहटा उभा असे। 
ऐसें सात पांच वेव्हारीं बुडविले येणें । विठा म्हणे धरणें जीवीं पाय तुझे । 


१ 
२ 
डे 
४ 
१ 
२ 
३ 
४ 


५ 


६ 
१ 
२ 
डरे 
है. 
१ 
२ 
३ 
४ 
१ 


२ 
३ 
॥ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


(३२. मी तुझा अंकिला अगा पंहरिनाथा । ब्रीद आपुलें आतां साच करीं । 
[तितपावन ऐसें बोलती पुराणें। तारियले हीन अनंत याती। 
हणोनि ब्रीदाचा तोडर तुझ्या पार्यी । गर्जताती घाई वेदश्रुती । 
बैठा म्हणे मज देई चरणसेवा। आणिक केशवा न मागें कांहीं । 


'३३. तीर्थ तपें व्रते देवातें जोडिलें। तें नामदेवासी दिधलें प्रेमसुख । 
क्यसुख परब्रह्मा साधिलें । यश जें जोडिले त्रिभुवनींचें । 
न्य तुझें नाम धन्य तुझें नाम । धन्य देवा प्रेम तुझें पायीं। 
मा गोतामाजी पायाळु जन्मला। देव भावें आला भूमंडळीं । 
बर्गीचें ठेवणें उमगिर्ले तेणें । केशवनाम नाणें अगणित । 
त्रीं लेईला भक्तीचे अंजन | उमगिलें निधान नामनाणें । 
ठा म्हणे देवा तें प्रेम पायीं । न मागतां देई केशिराजा । 


३४. दासी देवा अनुसरावे। कां आणिका शरण जावें। 
गभालाभ जेथीचा तेथे | श्रम अन्यथा तो व्यर्थ। 
ण्योदक भागीरथी । नेदी चातकासी तृप्ती । 
वित स्तवितां चकोरा। काय वर्षे अमृतधारा। 
गसवीविण कोण बाळा। पाळी निज दृष्टी स्नेहाळा। 
ब्रामीचिया मनोभावा । करणें ते परम सेवा। 
स विठा म्हणे मीन | कैसा वाचे उदकेविण। 


३५. घेतां देतां तू तिही लोकी उदार । माझा कां अव्हेर केला बापा। 
झी सेवा देई तुझी सेवा देई । तुझी सेवा देई श्रीविठ्ठला। 
ठा म्हणे केशवा नको हा संसार। तुझे चरणी अभ्यंतर ध्यान देई । 
३६. विश्वंभरा तुझे नाम गा दुर्लभ। परी केले सुलभ नामदेवें। 
माची सांगड़ी लावूनिया कांसे। नामदेव कैसे उतरिलें। 


९२६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नाम मज देई आणिक न मागो काई । प्रेम तुझे पायी असों द्यावे । 
पतितपावना देवकीनंदना । हरि नारायणा पदानाभा। 
मुखी तुझे नाम आवडी प्रेमाची । मग वैकुंठीचीं चाड नाही । 
सुखाच्या सागरा केशवा उदारा । तो आम्हा सोयरा जिवलगू । 


द्यावा प्रेमसौरसू नामामृतरसू । विठा विष्णुदासु विनवीतसे । 
४३७. माय वेल्हाळी वेल्हाळी । ब्रह्मरसा पान्हावली । 
दोहणार चवघेजण । धार सुटेना अझून । 


साहा लागले कासेसी । अठरा करिती निदिध्यासी । 
न कळे ब्रह्मादिकां वांटा । म्हणे नामयाचा विठा । 


४३८. आनंदे नाचत पंढरीसी जाऊं । गीतीं गुण गाऊं विठोबाचे । 
पंढरी पावन पुण्यभूमि जाणें । विठ्ठल दर्शने दोष जाती। 
आनंदें हो प्रेमे नाचों महाद्वारी । आठवूं अंतरी घड़ीघड़ी। 
आम्हा वैष्णवांचा कुळधर्म कुळींचा । घोष हरिनामाचा सदा वाचे । 
विठा नामयाचा चरणी झाला लीन । सांपडले निधान विटेवरी। 


४३९. विठोबाचे उपकार शिरी। चुकविली फेरी चौऱ्यांशीची । 
भ्रमणा दुःखाच्या बहुत वेदना । म्हणोनि नारायणा शरण आलों । 
अनाथांच्या नाथा तूं दीनांचा गोसावी | तोडर तुझ्या पायी शोभे देवा । 
कर्ता करविता सर्व तुझी सत्ता। विश्वाचा चाळिता चित्तवृत्ती । 
बिठा म्हणे नाम स्मरे त्याचे मुखीं । बहु केलें सुखी शरणागतें। 


४४०. पतितपावन ऐकिलासी कानीं । म्हणोनि चक्रपाणि शरण आलों। 
जपतप नेणें मूढ मतिहीन । बोबडे गाईन नाम तुझें । 
मग कृपाळुवा जी वोळला संपूर्ण । ओलावलें मन भक्तिबोरधें । 
विठा म्हणे पूर्वपुण्य काहीं होतें । तरीच पंढरिनाथे अंगिकारिले। 


३ । 
४ । 
५। 


A 


२। 
३ । 
४ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४४१. साधुच्या दर्शना लाजसी गव्हारा । दासीच्या घरा पुष्पे नेसी । 
वेश्यादासी मुरळी जनाची ओंबळी । ते तुज सोंबळी वाटे कैसी । 
तिची गुडगुडी उच्छिष्ट अमंगळ । ते तूं धरिसी तोंडी सर्वकाळ । 
कुलस्त्रीसी चिंध्या दासीस लुगडी। लेकरे उघडी दैन्यवाणी। 
प्रा कर्मास्तव झालासी पोरटा । नामयाचा विठा सांगतसे । 


४४२. ऐसें सुख कोठें आहे । मुक्ति मागोन करिसी काय । 
प्रांडोनी पंढरीची वारी । मोक्ष मागे तो भिकारी। 
मांडोनी वाळवंट । कां बा इच्छिसी बैकुंठ। 
पुखी कवळ काल्याचे । ऐसें वैकुंठी बा कैंचे। 
॥मयाचा विठा खेळे । बाप नामचीं माझें भोळे। 


४४३. धरोनी हनुवटी । मेळवीन दृष्टादृष्टी । 
हणे मी ऐसाचि पाहीन | चरण धरोनी राहीन। 
नेवी कमळणी दीनकरा । चातका वरुषे जळधारा । 
ळक जननी ये भावीं । चकोर चंद्राते आळवी । 
पणाचे ठेविलें धन। तेथुनी न निघे त्याचें मन। 
बैठा विनवी अनुसंधानें । तुज असतां मज काय उणें । 


४४. नामयाचे वंशीं मैंद जन्मला । मार्ग हा पाडिला वैकुंठीचा । 
[तरावीचे पाश घेऊनियां हातीं। वाट दिवसरातीं पाडीतसे । 
'दाच्या हाता आला सावकार । भांडारी कुबेर घरीं ज्याचे । 
मयाचा विठा सत्य हा मैंद । भुलबुनी गोविंद म्हणवीतसे । 


४५. नामयाचे वंशीं जन्मलो लबाड। साधिलें घबाड विटेवरी । 
पंचासी आम्हीं सोडिले उदक । वैकुंठनायक आप्त केला । 
कीकाची लाज निश्चयें सोडिली। दृढ मिठी दिली विठोपायीं। 
बाड म्हणती निर्माण पैं झालें। तेथें बुडविले मीतूंपण। 
मयाचा विठा सत्याचा लबाड । प्रपंच काबाड ब्रह्म केलें। 


३ । 
४ । 
५ । 


९२८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४४६. नामयाचे वंशी जन्मा आले सुणे । वडिलाचे ठेवणें प्राप्त झालें । 
संतसज्जनांचें राखितसे द्वार । सुणे सारासार म्हणती मज। 
प्रपंच थोरला घालोनि आसन। आवडे पै ध्यान विठोबाचें । 
गुरूगुरू ऐसा शब्द माझा पाड । घातलें कबाड यमलोकीं। 
नामयाचा विठा सुणे सुणे एका । पुजिल्या निष्टंका परब्रह्म। 


४४७. वैकुंठनायका अनंदपददायका । यादवकुळटिळका केशीराजा। 
संसारतारका भक्तजनपाळका । यादवकुळटिका केशीराजा। 
भवमुक्तिदायका गोपीमनरंजका । यादवकुळटिका केशीराजा। 
विठ्याचा स्वामी भक्त प्रेमसुखा । यादवकुळटिळका केशीराजा। 


४४८. एक होतें तें द्वैत पैं झालें । एक पाहतां द्वैत कैंचें उरलें । 
द्वैताचा भास मृगजळी दिसे । पाहूं गेले तेथें भास भासे। 
चहूचें बोलणें सहाचें नेणिव। अठराची जाणीव कैंची तेर्थे । 
नागरीचा भाव विठोबाचा दिसे । परत्रींचे पिसें लागुनी ठेलें। 
नामयाचा विठा नामीं विनटला । सर्वस्व हरपला देहभाव। 
४४९. देहसमय अंतीं इष्टमित्र मिळती । सांभाळा म्हणती मुलें माझी । 
स्त्री धनधान्य ते निरवुनी जात। आपुलें स्वहित विचारीना । 
गाडे घोड़े म्हैसी सेवक आणि दासी । सांडोनियां जासी एकलाची । 
मी कोण रे काय कसा आलों येथें। हित कीं अनहित करोनी जातों । 
हें तंव सुचेना नाठवे ज्याच्या मना । जुंपिलें तें घाणा चौऱ्यांसींच्या । 
विठा म्हणे तया कोण सोडविता । वेगीं पंढरीनाथा शरण जावें। 
४५०. माळा मुद्रा सांग घेऊनि होती संत। सदा विषयांत चित्त त्यांचें । 
पोटासाठीं एक घेऊनियां वेष। ठकविती देश रांडापोरें । 
पाषाण बांधोनि नदीये निघाला । सांगा कोण गेला पैलतीरा। 


१ 
र 
डे 
ढ़ 
५ 
१ 
२ 
३ 
है. 
१ 
र 
डे 
डे 
५ 
१ 
२ 
३ 
डे 
५ 
६ 
१ 
२ 


३ 


ब्राह्मणाचे परी मैंद वेष धरी। घालावया करी फांसे जैसे। ४ । 
विठा म्हणे संत न म्हणा त्यासी । जाती नरकासी अधःपाता । ५ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४५१. उदर भरावया घेऊनियां सोंग । घरोघरीं बोंब उपदेशाची। 
आपणा कळेना लोकां सांगे ज्ञान । धरूनियां ध्यान बक जैसा । 
आपण बुडाले आणिकां बुडविती । हात धरूनी जाती यमलोका । 
दुरी पंथ जाणे तया यमपुरी । पापाची शिदोरी बांधोनियां । 
विठा म्हणे काय करूं त्याच्या कपाळा । पापाचा कंटाळा न धरिती । 


४५२. मांजराचे डोळे गेले । उंदिर धराया तळमळे । 
तैसा नव्हे रे संन्यास । धांवे विषयावरी हव्यास। 
वेश्या झाली पट्टराणी । स्मरे ती पूर्वील करणी । 
सर्प प्रतिवर्षी पालटे । परि अहंकार न पालटे । 
पहिलें पोशिलें मर्कटा। कोणें शिकविल्या चेष्टा। 
म्हणे नामयाचा विठा । वज्र लागो या लल्लाटा। 


४५३. कामधेनु गाई घालुनि बाहेरी। ताक घरोघरीं मागतसे। 
कल्पतरु वृक्ष असे ज्याचे घरीं। तो कां दारोदारी भीक मागे। 
ऋद्धि आणि सिद्धि विठोबाच्या दासी । तया हषिकेशी शरण जावें। 
इंद्र आणि चंद्र विठोबाचे किंकर | देव सुरवर ध्याती ज्यातें। 
एव आणि रंक विठोबाचे मागते। ते काय रे तूंतें देती बापा। 
ऐसा कोण आहे सर्व पुरविता । एका भगवंता वांचोनियां। 
मुखीं नाम असें पुण्य ज्या पदर्री। कळीकाळावरी सत्ता त्याची। 
विठा म्हणे शरण जाय हषिकेशी । मग निजसुखासी पावसील । 
४५४. जाति ज्ञान नाही मति ज्ञान फार। फुंजे दंभाकार लौकिकांत। 
र्थे माझ्या मना नव्हे समाधान। न पाविजे खूण संतांवीण। 
पंत तेचि जाणा शांत ज्याचें मन। अणूचे प्रमाण दुजें नाही। 


SN “> CN TC औ NY A+ 


| “ुई 
के 


NN A “0 N ७ mM 


बैठा म्हणे तेर्थे स्थिरावले मन। झालें समाधान त्याचे संगें । ४ । 


iS re rrr ८ re “९१ # 


९३० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४५५. अनंत अपरंपार नाम हे सधर। नाम सुखसागर अमृत लहरी । 
नाम हेंचि तारू नाम हेंचि तारक । भवमूळ छेदक नाम तुझें । 
नाम हेंचि जीवन नाम हें निधान । नाम हैं कारण आनंदाचें। 
नाम हें सांठा तोचि वैकुंठींचा मोठा । म्हणतसे विठा नामयाचा । 


४५६. नाम तारी पतितासी। ते कां अव्हेरी भक्तांसी । 
प्रेमळ देवाचे लडिवाळ । करी निजांगें प्रतिपाळ । 
सेवाक्रणें वागी भार। जन्मोजन्मींचा दातार। 
स्वामी स्वयें अंगिकारी। वोळगा कां हो दारोदारी । 
निष्ठठ॒ नव्हे कोणेकाळीं । कृपाकटाक्षें कुरवाळी । 
दास विठा म्हणे वेगें। यात्रे जावें माझे संगें। 


४५७. हरि म्हणा हरि म्हणा अहो जन । आणिक बोलाल तरी विठ्ठलाची आण। 
अहिल्या पाषांण अजामेळ कुळहीन । उद्धरिला दर्शनें वाल्मिक जाण। 
नामयाचा विठा संतचरणीं ठेवोनि माथा । कीर्तनेंवीण वृथा नको गोष्टी । 


४५८. धर्म अर्थ मोक्ष काम । हाकारितां रामराम । 
जें जें आवडे मनासी। त्यानें जावें पंढरीसी । 
चला आनंदें कौतुकें। पेठ भरली पुंडलिकें । 
न चले कोणाची थोरी । राया रंका एकी सरी। 
सांडोनियां अहंभाव । हाचि करावा व्यवसाव। 
विठा म्हणे विष्णुदास । आणिक न लगे सायास। 


४५९. बरवें बरबें वाळवंट । काय इच्छिसी वैकुंठ । 
हैं सुख तेर्थे नाहीं । मुक्ति घेउनी करिसी काई। 
म्हणे नामयाचा विठा । बापा नको जाऊं वैकुंठा । 


१ 
२ 
- 
ड 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
२ 
३ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
१ 
र 


३ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४६०. देखुनी पंढरीच्या सुखा । मोक्षपद आलें फुका। 
अवर्घे बिठ्ठलचि झालें। येणें पुंडलिकें केलें । 
ऋद्धि सिद्धि पंढरपुरीं। होवोनी वोळती कामारी। 
मुक्ति वागती अंगणीं। घरोघरी वाहे पाणी। 
तीर्थे चिंतवणी करिती । पुढें आमुची कोण गती । 
आला कळिकाळा त्रासू । विठा म्हणे विष्णुदासु। 


४६१. बहुतां पुण्याचे कष्ट । त्यासी प्राप्त हें वैकुंठ। 
तैसी नोहे ही पंढरी । पतित पापियातें तारी। 
बहुता तपाचे प्रत्यक्ष त्यासी अपकारी मोक्ष। 
जेणें केलीं तप तीर्थे । तोचि आवडे मुक्तीतें। 
देह सोसी नानाविधि। त्यासी प्राप्त होय सिद्धी। 
विठा म्हणे नामघोष । पळ काढील महा दोष। 


४६२. ज्यासी नावडे पंढरी। तोचि बसेल अघोरीं। 
त्यासी जाची यमदूत। सकळ पूर्वजांसहित। 
जया नावडे हरिनाम । तया कुंभपाकीं धाम! 
जया नावडती संत।ते चालती यमपंथ। 
जया नावडे भीमरथी। तेचि अघोरी पचती। 
या बोलाचा धरीं विश्वास | विठा म्हणे विष्णुदास। 
४६३. हरिकथा ऐकतां संसार आठविती । तयाच्या सुकृति अवघा नाश। 
निश्चित होऊनि ऐकतां श्रवणीं । यमाची करणी न लगे कांही । 
आतां रामकृष्ण म्हणे कारे वाचा। कळिकाळ मोचा वाहतील। 
विठा म्हणे संतीं अवधान द्यावें । हृदयीं धरावे केशवनाम । 
४६४. काय गाणीव काय जाणीव । काय शहाणीव कीर्तनाची । 
थाक तोडिलें डोळे मोडिले। लोकां मानवले बरें गातो । 


३४ ३ ८ rer rr) ann 


१। 
२ । 


९३२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


हरिचे नाम तूं नेणसी। वांयां कीर्तनीं उभा ठाकसी । 


हरीचें नाम तुम्ही गा रे प्रेमें। विठा म्हणे माझ्या बापाच्या नांवें । 


४६५. जैसा आंबा वर्षत पाडी । तैसी धरीं गोडी किर्तनी नाचें। 
न करी घातमात न लावी वेळू । तेणें हा गोपाळू मंतरला । 
दुधावरील साय मधेसी गोडी । तैसी धरी आवडी रामनामीं । 
जतीचा साटा तो वैष्णव लाटा । म्हणतसे विठा नामयाचा | 


४६६. यात्रे बोलावितो हरी । कां हो नवजा पंढरी। 
विठोबा कृपेचा कोंबळा। बहु भक्तांचा कळवळा । 
भक्त आठवती चित्तीं | देवा वाटे परम खंती। 
देव अवज्ञा अनुचित | पृथक सत्ता आत्मघात । 
ऋण वारी भगवंत । दुबळा नव्हे लक्ष्मीकांत। 
दास विठा म्हणे त्वरा। यात्रा पंढरीची करा। 


४६७. द्रौपदीचे थालीपात्र । त्यांत कैंचे शाखापात्र। 
माव याची अभिन्नव। वाव मानसीं उपाव। 
जंव लाधला तो आपण। केलें तृप्त त्रिभुवन। 
सेवा घेउनी सारी काम। अगे चैतन्य निष्काम। 
याच्या छळें आकर्षिला। बळिचा द्वारपाळ झाला । 
भक्तियोगे द्वेषेभये । वेध लाउनी सन्मुख होये । 
दोही बाही आपण देव। काय नेणा पंढरीराव। 
दास विठा म्हणे धंदा । कृपा देवाची संपादा। 


४६८. कृष्ण गौळियाचे लोणी चोरी । तंव अवचिता शेंडी सांपडली हरी । 
घेवोनी आलिया बाहेरी । तंब यशोदे वोसंगा। 
चाकाटलिया गौळणी । देवो विसरल्या गाऱ्हाणी । 
लाजे मौन्य धरोनि । अवलोकिती गोविंदा । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९३३ 


आम्हां अवघियापासीं असे । पैल यशोदा वोसंगा दिसे। 
हैं स्वप्न कीं साच असे । म्हणती मानसें वेडावलीं। ३ । 
ऐशा अनेक परिच्या वेदश्रुती । वाचे वर्णावया न येती। 
विठा विनवी विष्णुदासाप्रती । ऐसा यशोदेचा कान्हया । ४ । 
+ गोंधळ & 
४६९. त्रैलोक्य माझारी एक विठाबाई सुंदरी हो। 
पुंडलिका कारणें तिष्ठत भीमातीरीं हो। १। 
उदो बोला उदो बोला विठाबाई माउलीचा हो । ध्रु०। 
मांडिला देव्हारा तुझा त्रिभुवना माझारी हो।२। 
चौक साधियला नामी कळस ठेविला वरी हो। ३। 
गोंधळ्या माझारी एक पुंडलिक नेटका हो। 
घातला गोंधळ विठाई दाविली तिहीं लोकां हो। ४। 
गोंधळ घालीत गेली कैसी रावणाच्या घरा हो। 
शरणागत रक्षिले वधियर्ले दशशिरा हो।५। 
आषाढी कार्तिकी तुझा गोंधळ वाळवंटी हो। 
येती सनकादिक गरूडटके यांची दाटी हो।६। 
करुनी गोपाळकाला गोंधळ घाली वेणूनादीं हो। 
गोपिकांसहित सवे गोपाळांची मांदी हो। ७ । 
नामयाचा खिठा कैसा गोंधळी नेटका हो। 
वडिलांची विठाई कुलस्वामिनी अंबिका हो। ८ । 
$ संत गोणाईंचे अभंग # 
४७०. सुख पंढरीस पाहूं । आले भीमातीरी बहू। १ । 
प्रेमे गर्जती हरिचे दास | मागे पंढरी निवास । २। 
मोक्ष पाई लोळण घाली | देखोनि मुक्ताई निवाली । ३ । 
ज्ञानदेव सद्गदित। देखोनि गोणाई हांसत । ४ । 


९३४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४७१. ज्याचें देव त्या सांगतें। मला नवल वाटतें । 


१ 


एक बैसती अश्वावरी । एक चालती चरण चालीं। २ 
एक जेविती मिष्टान्न। एका न मिळे कोरान्न । ३ 
गोणाई म्हणे धन्य देवा। नामयाचा संचित ठेवा। ४ 


# संत गोविंदाचे अभंग/संत नामदेवांचे चरित्र # 
४७२. आलिंगिला नामा हृदयी बिठुर्ले । ताट विस्तारिलें रूक्माईनें। 
विठ्ठल रुक्माई तिसरा नामदेव। जेवियेले भावें तिघेजण । 
जेवूनियां त्यांनी विडा तो घेतला । नामा सुखी केला पांडुरंगें। 
देव त्यास म्हणे जाहालो समाधान । घाली लोटांगण नामदेव । 
मनोरथ माझा पुरविला देवा। नित्य ऐसी सेवा घडवावी । 
ऐसी मज भाक देई नारायणा। करावी वासना तृप्त माझी। 
विठ्ठलाने भाक दिली नामयासी । नित्य सेवा ऐसी दिधली तुज । 
ऐसें भाष्यवचन करोनी देवासी । लागला चरणांसी नामदेव। 
आज्ञा घेऊनियां नामा तो चालिला । घरासी तो आला गोंदा म्हणे । 


४७३. नामा आला घरा पुसत गोणाई । उशीर कां पाही लावियेला। 
ताट जो पाहिलें रिकामें देखिलें । बोणें काय केलें पुसतसे। 
नामा म्हणे बोणें देव जेवियेला । म्हणोनि लागला उशीर मज। 
बोणें कोठें देव जेवितां देखिला । त्वां दिलें पोरांला नामदेवा। 
ऐसें नित्य बोणें देशी तूं पोरासी । सोंग घेऊन येसी मजपाशीं । 
काढुनी चराट नामा टांगियेला । बहुत ताडिला गोणाईनें। 
रागे रागे त्याला अधिक अधिक मारी । मिळोनी शेजारीं सोडविला । 
आण वाहे नामा म्हणे गोणाईसी । जेविले हृषिकेशी पांडुरंग । 
नको मारू आई दिलें नाहीं कोणा । लागत चरणा गोंदा म्हणे । 


४७४. नामयाचा नेम पाहों आदरिला । मनामध्ये केला नेम तिनें । 
मनामध्ये म्हणे आणिक द्यावें बोर्णे। पाहावी हे खूण कैसी आहे। 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
१ 
२ 
३ 
tt 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
१ 
२ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


एके दिवसी बोर्णे दिल्हे नाम्यापार्शी । न्यावें हें देवासी म्हणे माय । 


नामा म्हणे आई जेवील हृषिकेशी । आणिक मारिसी मज काय । 
न मारी म्हणोनि बोलीली गोणाई। माथा ठेवूनि पायीं चालीयेला। 
नैवेद्य घेऊनि गेला विठुपासीं । बैसले सुखेसी तिघेजणें । 
तिघेजणें एके ठायी ते जेविलीं । गोणाई अवचित आली तेर्थे । 
कवाडा आडुनी पाहात गोणाई । तिघे एकेठायीं जेविताती । 
जेवितां देखिले आली ते घरासी । साक्ष आली तिसी गोंदा म्हणे । 


४७५. साक्ष आल्यावरी कष्टी जहाली मनी । मारिले पापिणी नामयासी । 
मारिलें म्हणोनि महा शोक करी । जेवूनियां घरी आला नामा। 
नामा आला घरा पाहे मातेकडे । आनंदानें रडे गोणाबाई। 
नामा विनवित दोन्ही कर जोडोनि । लागला चरणीं गोणाईच्या । 
नामा म्हणे माते कां शोक करिसी । सांग मजपाशीं काय जाहालें । 
माता म्हणे आतां काय सांगू नाम्या । साक्ष माझ्या मना आली आजी। 
कवाडा आडून देखियेलें आम्हीं । जेवियेलां तुम्ही तिघेजण । 
व्यर्थ मी मारिले केला जाच तुज । ऐसा भक्तराज गांजियेला। 
आतां मज देव कोपेल विठ्ठल । ऐसी माता बोले गोंदा म्हणे। 


४७६. नामयाची माता काय म्हणे देवा । मज तूं केशवा कोपूं नको । 
मज कोपूं नको देवा पांडुरंगा। गोणाई गोविंदा विनवीतसे । 
न कळतां देवा मारिला मी नामा । मज करीं क्षमा मायबापा। 
सर्वस्वी म्री अपराधी पंढरीच्या राया । नाम्याविषयीं दया असों द्यावी । 
घातलें तयासी तिने लोटांगण । केलें समाधान विद्ठलानें । 
नामा अलिंगिला हृदयीं मातेने । जोडला सज्जन देव तुज । 
तुज हा जोडला पंढरीचा राव। जाहला बरवा ठाव नामदेवा । 
बहुत पूर्वपुण्य होतें तुझे गांठी । पडली हे मिठी विठ्ठलासी । 
नामा विद्ठलासी नाहीं द्वैतपण। धरीत चरण गोंदा म्हणे। 


९३५ 


“0 (५ 6 # .& ७०८ ७०७ ७ «७ ०0 ५५ &6 ,00 _0 ०८ ७० ७ «७ -0 (७ 2001 ९" ०८ (०४ 


९३६ संत मामदेवांची अभंगगाथा 


४७७. विठ्ठल रूक्माई भक्त नामदेव । नित्यानित्य सद्भावे जेवितसे। 
सेवा करितां बहु दिवस क्रमिले । नागवन आर्ले फार दिवसे । 
कांहीं नाहीं घरीं द्रव्य आणि धन। राजाई ते म्हणे गोणाईसी। 
काय खावें आतां असो कोण परी । लाविलें दारोदारी विद्वलानें। 
उपवास सोसूं किती आतां दिवस | घालू या पोरास काय आतां । 
विट्ठलाने काहीं बरें नाहीं केलें । नामया वेडें केलें पांडुरंगे । 
वेडें करुनि आम्हां जाच तूं करिसी । पोट मारविसी मायबापा । 
किती दुःख सोसूं आतां या शरीरीं । करीन निर्धारी जीवघात । 
चौपोरांसहित घालीन भीमे उडी । लागेन पैलथडी गोंदा म्हणे । 


४७८. दोघेजण बाळ नारा म्हादा तान्हें। बांधियेले तिनें मागें पुढें । 
उडी ते घातली भींवरेचे डोहीं । आला लवलाही पांडुरंग । 
येउनी शिरला भीवरेचे डोहीं। ओढोनी राजाई ठेवी कांठी । 
पाहे तों राजाई कांठी उभी आहे | क्रोधे बोलताहे विठ्टलासी। 
क्रोधे म्हणे देवा कां रे जाचितोसी। लल्लाट महिशी आपरिलें। 
क्रोर्धे ते आणिक टाकियेली उड़ी। नेली पैलथड़ी बिठ्ठलानें। 
मग ते राजाई चालिली घरासी। देखिला वाटेसी मेला सर्प। 
सर्प तो घेउनी वेगी आली घरासी । ठेवी शिजावयासी चुलीवरी। 
सर्प हा शिजला खाऊं पांचजणें । केला विचार तिनें गोंदा म्हणे। 


४७९. शिजला तो सर्प काढिले झांकण। पाहे तो सुवर्ण तोंडावरी । 
सुवर्ण देखोनि सुखी जाहाली मनी । बाई हरिखोनी सांगे नामया। 
सांगितले बर्तमान नामयापासीं। नामा म्हणे तिसी पाहूं सोने । 
सुवर्ण आणुनी ठेवियेलें पुढें। काय केलें वेडे नामा म्हणे। 
कशासाठी माझ्या स्वामीसी पीडिलें। कां गे कष्टी केलें देवराया। 
मेळविलें द्विज तया नामयानें । वांटियलें सोनें ब्राह्मणासी । 


“7 ०८ NAN 0 (४७ &6 00 .£ ०८ MAM 


NS ०८ AN A NS ANG mM 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


तेव्हां राजाईनें आकांत मांडिला । नामा वेडा केला पांडुरंगें। ७ । 


सुवर्णासारखी वस्तु ते वांटिली । भुली ते घातली नामयासी । 
नामदेवा तिंने बहु जाच केला । कृपाळु पावला गोंदा म्हणे। 


४८०. जाच केला म्हणोनि चालिला श्रीही । भक्तांचा कैवारी पांडुरंग। 
पंढरीचा वाणी झाला केशवशेट । लावियेली मूठ ढवळानंदी। 
वराईची गोणी घालून त्यावरी । आणून नामयाघरी उतरली । 
पुसता तो नामा गेला अंघोळीसी | सांगे राजाईसी केशवशेट। 
धनाची हे गोणी वेंचा तुम्ही घरी । सांगा बहुतापरी नामयासी । 
नामदेव माझा मित्र आहे सगा। केशवशेटीं सांगा दिल्ही गोणी । 
वचन सांगोनी केशवशेट गेला । नामदेव आला मंदिरासी। 
येउनी पुसत कवणाची गोणी । तुमचा मित्र बाणी केशवशेट। 
नामा पाहे तंब वराईची गोणी । दुःखी जाहला मर्नी गोंदा म्हणे । 


४८१. राजाईचा संशय फेडिला मनीचा । कळला पूर्ण साचा पांडुरंग । 
भावें ते राजाई म्हणे नामदेवा । सज्जन हा ठावा पांडुरंग। 
विठ्ठलावांचुनी आणिक नाहीं थोर । धरिला निर्धार राजाईनें । 
विकल्प सांडुनी मन केलें शुद्ध । धरिला गोविंद मनामाजी | 
नामा ते राजाई जाहाला एकभाव। लावियेला जीव विठ्ठलपायीं । 
नारा विठा गोंदा माहादा आउबाई । त्यानीं धरिला पायी पांडुरंग । 
नामयाची दासी नामी दुसरी जनी । त्यांनी सेवा करुनी केला देव। 
एकभाव पहा लाविला विठ्ठला । त्यांनी जवळ केला पांडुरंग । 
विद्ठलावांचोनी दुजें नाहीं मनीं । गेलें लोटांगणीं देवराया । 


९३७ 


८ 
९ 


१ 
२ 
३ 
ड 
५ 
६ 
७ 
८ 
९ 
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 
८ 


९ 


ऐसा त्याचा भाव कळला देवासी। सकळ वैकुंठासी पाठविले । १० । 
अंतकाळीं नामा धरिला हृदयीं । ठेवियेलां पायीं गोंदा म्हणे। ११ । 


९३८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


४८२. ऐसा नामा भक्त पूर्ण केली सेवा । उद्धरिलें जीवां संगतीच्या । 
आवडला नामा देवा विठ्ठलासी। ठेवी चरणापासीं अखंडीत । 
न सोडी विठ्ठल नामयासी घडी । बहु त्याची गोडी विठ्ठलासी। 
गोडी हे म्हणोनि ठेविले चरणीं । आहे तो भजनीं नामदेव । 
ऐसा पांडुरंग भक्तांची माउली । करितो साउली मायबाप। 
नरदेहा आलिया भजावा हा देव । मनीं दुजाभाव धरू नये । 
भजावे भजन नामयाचे परी । होय साहाकारी गोंदा म्हणे । 


४८३. भावें भक्तिवार्दे करावे कीर्तन । आशाबद्ध मन करूं नये। 
निष्कामें करावें देवाचें कीर्तन । भय हें सांडून शरीराचे । 
रणामध्यें कैसा भिडतो रणशूर । होबोनी उदार जिवावरी । 
तैसा पांडुरंगी धरा हो निर्धार । उतरा हा पार भवसिंधू। 
सिंधू उतरोनी लावा जगढाल | पाहा तें नवल बिठ्ठलाचें। 
देव जोडियेला तया काय उणें । गोंदा म्हणे मन धीट करा। 
४८४. साठी नव लक्ष चौन्याणणव कोटी । बापाची हे जोडी देंई देवा । 
जमान देउनी नाहीसे तूं करी। वांयां येरझारी शिणवितोसी। 
आमुचे जमान देवा तुमचे पायें । तुझा कोठें आहे जमान सांगें। 
नामयाचा गोंदा बळकट धरितां झाला । विठोबा आणिला चौबारांत। 
४८५. सेज सिद्ध झाली निजा श्रीधरा । आज्ञा द्यावी लोकां जाती आपुल्या घरा । 
रात्र बहुत जाहाली देवा चला मंदिरा । राहीरखुमाबाई वाट पाहाती सुंदरा । 
तुम्हासमोरास देवा झाली पंढरी । विनटला चरणी गोंदा उभी राहिला द्वारी । 
# संत महादेवांचा अभंग & 
४८६. यादवांचे कुळी झोंड जे जन्मले । नाहीं ऐसें केलें मागेपुढें। 
देई गा विठोबा आमुचें ठेवणें । लोकांचें तूं ऋण नेदों पाहासी । 


AN य ASN A MRS A MANN GNSS NAN 


न 


Pe) 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आमुचे साधु आहेत सज्जन । तुमचा जमान कोठें देवा । 
नामयाच महादा बळकट पै झाला । विठोबा आणिला चौबारांत। 
# संत लाडाईंचे अभंग & 
४८७. पूर्व संबंधे मज दिधले बापाने । शेखी काय जाणें कैसे झालें । 
प्रसुतालागी मज आणिलें कल्याणा । अंतरला राणा पंढरीचा । 
मुकुंदें मजशीं थोर केला गोवा। लोटियलें भवानदी माजी । 
ऐकिला वृत्तांत सर्व झालें गुप्त। माझेंचि संचित खोटें कैसें । 
द्वादशबहात्तरीं कृष्ण त्रयोदशी । आषाढ हें मासी देवद्वारी । 
सर्वांनी हा देह अर्पिला विठ्टलीं। मज कां ठेविलें पापिणीसी । 
लाडाई म्हणे देह अर्पीन विठ्ठला । म्हणोनि आदरिला प्राणायाम । 


४८८. जोडोनियां पाणि करी विनवणी । धांव चक्रपाणि पांडुरंगा । 
कोणा निरविलें हें नाहीं कळलें । येई गे विठ्ठले मायबहिणी । 
ऐकोनियां धांवा धांबला अनंत । शंख चक्रांकित उभा पुढें। 
उचलोनि मुकुंदा घाली बोसंगळा । सांभाळी विठ्ठला तुझा तूंची । 
देव म्हणे तुझ्या पूर्वजासी भाक । दिधली ऐक सांगतों मी । 
तुमची वंशावळी पोशीन मी सत्य । म्हणोनि कुर्वाळीत पद्य करे। 
येरी चरणावरी ठेविला माथा । कृपाळु अनंता सांभाळावें। 
ध्यानीं धरोनियां मूर्ती सबाहा अंतरीं । आतां या उपरी न देखे कांहीं। 
लाडाई म्हणे देवा घेई हृदयांत । देवें मग गुप्त केली तेथें। 
# संत आऊबाईंचा अभंग & 
४८९. शून्य साकारलें साध्यांत दिसे । आकार नासे तेथे शून्याकार दिसे । 
शून्य तें सार शून्य तें सार । शून्यी चराचर सामावले । 
नामयाची बहिण आउबाई शून्यीं सामावली । विठ्ठलीं राहिली चित्तवृत्ती। 


९३९ 


TNS NT 4५७. 22 «४ 


NN A “0 


९४० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


% संत लिंबाईचा अभंग # 
४९०. तारी मज आता रखुमाईच्या कांता । पंढरीच्या नाथा मायबापा। 
अनाथाचा नाथ ऐकियेले कानी । सनकादिक मुनी बोलताती । 
त्याचिया वचनाचा पाबोनी विश्वास। धरिली तुझी कांस पांडुरंगा । 
नामयाची लेकी लिंबाई म्हणे देवा। कृपाळू केशवा सांभाळावे। 
+ संत विसोबा खेचरांचे अभंग + 
४९१. जें जें असेल प्रारब्धीं। तें न चुके कर्म कधीं । 
होणारासारखी बुद्धि । कर्म रेषा प्रगटे। 
न कळे पुढील होणार । भूत भविष्य हा विचार। 
कर्मधर्म तदनुसार । भोगर्णे लागे सर्वथा। 
ऐसा लिहून गेला विधाता। मग कासया करावी चिंता। 
आपुलीया संचिता । कर्म रेषा प्रमाण। 
जैसें असेल आचरण । घडलें असेल पापपुण्य । 
तैसे सानुकूल होतील कर्म । मान अपमान जनकरिता। 
काळ अनुकूल अथवा प्रतिकूल । परि सोडूं नये आपुलें धैर्यबळ। 
अनाचारी मन केवळ। नये बाटवूं सर्वथा। 
अखंड वाणी हरिस्मरणीं। सुख विश्रांती कीर्तनीं। 
खेचर विसोबा म्हणे प्राणी। मनुष्य देह दुर्लभ । 
४९२. छंदे छंदे तीर्था जासी। परि अविद्यासी न सांडिसी । 
वायां आत्मरूप कष्टविसी । तेणें न पावसी रे नित्यसुख । 
ध्यान धारणा मुद्रा जप। यम नियम करिसी तप। 
तेणें तुझी न चुके खेप। आराधी स्वरूप एकभावे । 
परस्त्री तितुकी जाण रे माता। ऐसें मनीं मानी रे तत्वतां । 
परद्रव्य येऊं देऊं नको रे चित्ता। मग गुरुनाथा सेवी तया। 


०८ 0०० UR) 


२ 


डे 


है. 


५ 


६ 


नए 


| 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


तो सांगेल मर्मखूण । तेणें तुज होईल आत्मज्ञान । 


फिटेल भ्रांति देखसी निरंजन । शून्य भुवन देहामाजी । 
तेथून सुनीळ प्रकाशु। सोहं गर्जना रात्रंदिवसु । 
आणिला राजा परम पुरुषु । भोगी रहिवासु आत्मज्ञानी । 
हें जरी सत्य न मानिती मनीं । ते नर पुढती येती ये जनीं । 
खेचर विसा करी विनवणी । कोप न धरी रे नामया। 


# संत परसा भागवत # 


परसा भागवत व नामदेव यांचा संवाद 
४९३. परसा म्हणे नामयासी । अरे नामदेवा परियेसीं । 
तूं तंव दवडिल्या न जासी । मनीं न लाजसी अझुनी । 
परसा वदे नामयासी । तुझे पूर्वज माझे चरणापाशीं। 
जरी तूं हरिदास झालासी । तरी याती हीनची । 
तुवां कोठवरी काय देखिलें । नाहीं वेदशास्त्र म्हणीतलें । 
एक तुजची जाणीतलें। इतुके झालें सांगावया । 
आणिक सांगेन एक । तूं तर ठायींचाची वासनीक | 
मातें लाविसी मौन टिळक । तेर्थे पाईक काय करी । 
तयासी त्वां कौटाल्य केलें । सहस्र वैष्णवांमाजी मुरळें ठेले । 
तंव ते उमगो लागले। मग भुलले आपोआप। 
ऐसा तूं कवटाळिया पाहीं । तुझे पूर्वज माझे पार्यी । 
मन शंका धरिसी कांही । अझुनी तरी विचारी पां। 
तुजसी करितां वादक। तरी हे शंकतील लोक । 
तूं तंव माझाची सेवक । विष्णुदासा म्हणे परसा। 


४९४. यावरी नामदेव काय बोलला । आजि मनीं संतोष झाला। 
शब्द पूर्वजांचा ऐकिला। आनंदें भरला सागर। 


९४१ 


९४२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


परसोबास म्हणे नामा । चरणतीर्थ द्यावें आम्हां। 
तुमचे चरणींचा महिमा । माझ्या पूर्वजा आतुडला। 
इतुके दिवस गिवसितां पाही । परी हे व्यवस्था न पड़े ठायीं । 
पूर्वज आहेत तुझे पायीं । तें म्यां आजि जाणितले। 
तयासी आपुले चरणीं राहविलें । म्यां काय पूर्वी कर्म केलें। 
त्वां मज वेगळें धरियेलें । थितें अंतरले चरण तीर्थ। 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समस्त | हे तंव तुमच्या पायां पडत। 
तया दंडवत घडत | दोष जाती तयांचे। 
ऐसें ठार्यीचेच जाणतों। तरी कासया हिंडतों । 
चरण धरूनीच राहतों । विष्णुदास म्हणे नामा। 
छ संत परसा भागवतांचा गर्वपरिहार # 
४९५. परसा सांगे स्त्रियेपाशीं । अवो अपूर्व वर्तलें पंढरीसी । 
मज आणि नामयासी। झाला विवाद परस्परे । 
परसा सांगे आपुली महिमा । आजि फजीत केला नामा । 
पुढती शरण आला आम्हां। सकळ जना देखतां । 
आम्हीं तयासी निर्भत्सिलें । परी ते आमच्या पारी लागले । 
काकुळती शरण आले | मग सोडिले तयातें । 
आम्हीं साक्षात्‌ विष्णुदास । त्यानें म्हणवावें विप्रदास । 
ऐसें असावें प्रत्यक्ष । विष्णुदास कां म्हणवी। 
तूं म्हणसी एक नामा । येर वाउगीच उपमा। 
त्यापाशीं असता परमात्मा | तरी कां आम्हा शरण येता । 
खालील पायरी तयाची जाण । वरी आम्हासी महिमान। 
आमुच्या हृदयीं परमात्मा आपण । सदा जागृत वसतसे । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


धन्य धन्य माझें कुळगोत्र। नाम पावलों भागवत । 
केलिया पुण्या नाहीं मीत । आणि वेदांत मी ज़ाणें। 
यातिहीन विष्णुदास म्हणविती। तेणें ते नर भय पावती। 
तयासी न चुके पुनरावृत्ति । विष्णुदास म्हणे परसा । 


४९६. यावरी काय बोलिली पतिव्रता । विनंती करिते कोपू नका । 
तुम्हासी गर्व जरी नसता। तरी घरीं भेटता परमात्मा । 
तुम्ही ब्राह्मण पवित्र धन्य। मुखी वेद हरीचे नाम । 
वरी गर्व अवलक्षण । सकळही धर्म लोपले । 
अमृत घातलें पाषाणावरी। वरी वरी ओला कोरडा भीतरीं। 
तैसा घात तुमच्या शरीरीं । गर्वे हरि न भेटेची। 
गाय ते सर्वाठायीं पवित्र। परि तिची वासना अपवित्र । 
तैसें तुमचें धन्य कुळगोत्र। गर्व अपवित्र सांडा जी । 
तुम्हासी चाड जरी हरीसी। तरी मत्सरू करूं नका नामदेवासी । 
तो आलिया घरासी । हरि तुम्हासी भेटेल । 
आतां आदर करोनी आणाल नामा। तयासवें येईल परमात्मा । 
भेट होईल तुम्हा आम्हा | त्या नामयाचेनी प्रसादे । 
आणखी एक अवधारीं। राउळा येत होते हरी। 
नामा होता बरोबरी । अंचळ सरसावी रखुमाई । 
आणखी एक वृत्तांत ऐकिला । कीर्तनासी नामदेव आला। 
द्वारकेचा भोपा पोळला। तो बुझाविला येथोनी। 
आणिकमहोदवद्वारीं कीर्तन मांडिले । हें आंवळ्यासी वर्तले । 
देऊळ तयाकडे फिरलें। भलें नवल नामयाचे। 
ऐसे बोलली कमळजा। तुम्ही स्वामी मी तुमची भाजा । 


९४३ 


गर्व सांडा जी बोजा । तरी पंढरीराज भेटेल | १०। 


९४४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


$$ संत परसा भागवत व संत नामदेव यांचा संवाद # 
४९७. भूवैकुंठ जाणा क्षेत्र हे पंढरी। नांदे तेथें हरि द्वारकेचा । 
तेचि गांवी असे परसा भागवत । करितसे भक्ति रुक्मिणीची । 
आदिमाया जाहली ती प्रसन्न । दिला त्याकारणें परिस एक । 
लोहासी लावूनि सुवर्ण तो करी | सुखें हा संसारीं राहतसे। 
नित्य महाद्वारी वाची रामायण । करिती श्रवण साधुसंत । 
भजन करूनि नामा येत तेथें । पुसतसे अर्थ त्याजलागीं । 
सांगा कैसी आहे लंकेची रचना । कोण कोणत्या स्थाना राहताती। 
बाबा तेचि सांगा मजलागी खूण । बोलत प्रमाण नामा त्यासी । 
शास्त्र पाहोनियां करितो उत्तर । आणिक विचार पुसे त्यासी । ९ । 
दोघांचा संवाद होतां महाद्वारी । विस्मय अंतरीं करिती संत। १०। 
परसोबा सांगत रुक्मिणीलागून । करितो अपमान नामा माझा । ११। 
ऐक माते माझी हेचि विज्ञापना। दार्वी तूं रचना लंकेची हे। १२। 
पाहोनियां लंका येईन मी माये। समाधान होय नामयाचें । १३। 
सांगेन तयासी सकळ वृत्तांत । पुरवीं हा हेत आतां माझा । १४। 
लॅकुराचे कोण पुरवील लळे। घेतली म्यां आळ तुजपाशीं। १५ । 
करीं माते माझें आतां समाधान | बंदीत चरण परसा तेव्हां । १६। 
अवश्य म्हणोनियां दिलें तें वचन । आनंदला पूर्ण भागवत । १७। 
बैसबिलें तिने त्यासी हातावरी । दाविली नगरी बिभीषणाची । १८। 
पाहे बापा आतां होऊनियां स्वस्थ । पुरवी हा हेत आपुला तूं । १९। 
पाहोनियां लंका आनंदला मनीं। धन्य हे करणी करत्याची | २०। 
रम्य स्थळ जागा आपूर्व ते फार। होतसे गजर नामघोष । २१। 
घरोघरीं होय वेद पारायण । रामनामी मन सर्वत्रांचे । २२। 
सर्व पाहोनियां लंकेची रचना। आला तो सदना बिभीषणाच्या। २३। 


७ &6 00 .£ ०९८ NAN 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९४५ 


पाहातो तों नामा उभा कीर्तनास । गुण गात असे देवाजीचे। २४। 
शरण जे गेले माझ्या पंढरीनाथा । नाहीं भय चिता त्यांस कांहीं । २५ । 
विस्मय तो करी परसोबा अंतरीं । फिरला माघारी तेथूनियां । २६। 
बैसविला तेव्हां रुक्मिणीनें करीं । आणिला पंढरी क्षेत्रामाजी । २७। 
समजलें तेव्हां नामया लागुनी । पुसतसे खूण तुजलागी । २८। 
परसोबा सांगत त्यासि सविस्तर । बिभीषण मंदिर कैसें असे । २९। 
ऐकोनियां ऐसें न करी उत्तर । कां रे अहंकार धरिलासी । ३०। 
हातीं तुझ्या आला होता चिंतामणी । कैसा तो गोफणी लाविलासी । ३१। 
कल्पवृक्ष तुझ्या अंगणी लाविला। कैसा उपडिला अभागिया । ३२। 
अमृताचा घट हातासी लाधला । कैसा उलंडिला वेडिया तूं । ३३। 
तैसा महाराज तोचि बिभीषण । कां नाहीं नमन केलें त्यासी। ३४। 
सदोदित ज्याचे हृदयीं रामचंद्र । दुजा कां विचार धरीला तेथे । ३५। 
अहंकारें मोठे मोठे नाडलेती । सांगसी त्या तूं युक्ती शास्त्राच्या ते। ३६ । 
तोचि अहंकार धरिलासि अझून । होई आतां लीन संतांपायीं। ३७। 
तेणें हा झडेल अंतरींचा मळ । दिसेल सकळ ब्रह्मरूप । ३८। 
समजला तेव्हां परसोबा तो मनीं। न कळे करणी नामा तुझी । ३९। 
गळोनियां गेला त्याचा अभिमान । झाला तेव्हां लीन संतांपायीं। ४०। 
संतांची करणी असे अघटित । करी दंडवत नामदेव । ४१। 


४९८. मातें डावा डोळा उजवा हे सारिखे। एक समतुके पाहे दोन्ही। १ । 
नांवें वेगळालीं इतकेचि जाण । परी काय केलें येणें सांग मातें । २ । 
नाहीं जाणत न घडे तूं कैसी माउली। म्हणवोनि देह घाली चरणावरी। ३ । 
वांयाविण सीण धरसी रे कासया । ऐक रे परसया सांगेन तुज । ४ । 
नामयाच्या खांद्यावरी ठेवानियां हात । आपण पंढरीनाथ येत होते । ५ । 
नामयासह ते भ्रांति पडली चित्तीं । म्हणवोनि एकांती राउळीं पुशिलें । ६ । 


९४६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


ss: -3- 35> -5:5--> SMR 
देव गुहा बोलिले मी तें चित्ती ठेविलें । दुजें वरीयलें भक्तीलागी । ७ । 
त्यापासूनि नामयाची शंका येतसे आम्हां। अखंड परमात्मा जया जवळी । ८ । 
नामयासी देखोनी लोटांगणीं जावें। दुजें न धरावे आन चित्ती। ९ । 
इतुके ऐकोनी परसा विनविता झाला। काय बोलियेला रुक्माईसी । १०। 
माते पांडुरंगी मज भेट करावी । धरीन मी जीवीं चरण त्याचे। ११। 
नेणेंची हें वर्म माझी मूढमती । मज करा विश्रांति विठ्ठलचरणीं । १२। 
तंब ते आदिमाता सांगे परसोबासी । दैवें हें आम्हांसी दिधलें नाहीं । १३। 
भेटवावें तुज आज्ञा नसतां मज। कोपतील सहज देवराव । १४। 
तूं नामया विनवी निराभिमान होई । तो दाखवील सोई देवाजीची। १५। 
मागें होतें तें अवर्धेचि विसरलो । लोटांगणीं आलों नामयासी । १६। 
परसा म्हणे नामया तुझें बरवें गाणें। जैसें कां नाणें टांकसाळींचें । १७। 


& संत परसा भागवतांनी केलेली संत नामदेवांची स्तुति # 


४९९. कीर्तनाच्या वेळे अति सप्रेमेसी । प्रत्यक्ष हषिकेशी अवतरले। १ । 
धन्य तुझें जीणें धन्य मातापिता । धन्य ते सरिता सागरेसी। २ । 
तुम्ही जातीचे ब्राह्मण मी आहें शिंपी। मज काय देतोसी उपमा येवढी। ३ । 
चरणांचा रज सेवकही संतांचा । विशेषही तुमचा आज्ञाधार। ४ । 
नाठविसी लटिके देसी थोरपण । तुम्ही अहां ब्राह्मण आम्ही शिंपी। ५ । 
शास्त्रें पुराणें असती तुमचीये घरीं । होती निरंतरीं अध्ययर्ने । ६ । 
पढतमूर्ख आम्हां न कळेचि भेद । मज तो गोविंद वश्य कैंचा । ७ । 
मी तुमचा सेवकू अंगलग पाईंकू । मज आहे उपदेशु तुमचाच कीं । ८ । 
धोतरे प्रक्षाळणें लाविणें पत्रावळी । तुमची उष्टावळी प्रसाद मज। ९ । 
थोरत्वातें मानोनी थोरपर्णे गेलों । जीवनें सांडिलों मच्छ जैसा । १०। 
करी तळमळ मज आतां सांभाळी । भेट करीं विठ्ठलीं नामया मज। ११। 
रखुमाईचा वर आहे तुम्हापाशीं । जाईजे तियेसी पुसावया। १२। 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९४७ 


जें सांगेल तूंतें दावील केशवातें । भक्तवत्सल जेथें तेर्थे असे। १३ । 
रखुमाईनें मज सांगिलली मात । तुझीया खांद्या हात श्रीहरिचा। १४। 
तो दाखवील तूंतें सांगेल केशवातें। माझी आण त्यातें घालोनियां। १५ । 
पूर्वी प्रसन्न मज नागनाथीं झाला। मस्तकीं ठेविला हात तेणें। १६। 
तेंचि रूप पाहीं धरोनियां राहीं। शंका न धरीं कांहीं आण माझी । १७। 
मागें एक नाम बोलिलों उत्तर। तेणें तुझें जिव्हार दुखविलें। १८। 
पूर्वज पायातळीं बोलिलों ब्रीदावळी । एकाएकी आकळी बुद्धि ठेली । १९। 
रामचरणीं शिळा उद्धरिली पहातां । ते नेली तत्काळतां परलोकासी | २०। 
तैसा मी पाषाण नुद्धरशील जाण । खंती करसी तरी आण विठोबाची। २१। 
भुजंग चाली तो नामयानें दाविला। तंव येरू गेला धरावया । २२। 
परसा पळे कैसा लागला पाठीं । परतोनी पाहे दृष्टी तो अदृश्य झाला । २३। 
ज्ञानी ज्ञानदेव ध्यानीं नामदेव। भक्ति चांगदेव पुढारले । २४। 
या तिन्ही मूर्ती एकचि पैं असती । यांची कांहीं भ्रांति न धरावी । २५। 
परसा म्हणे जैसी सरिता सागरीं। तैसे ते श्रीहरि मिळोनी गेले । २६। 


५००. परसा म्हणे नामया मी तुज देखिले । प्रत्यक्ष विठले ऐसें जाण। १ । 
तूंच तूं विठ्ठल तूंच तूं विठ्ठल । हाचि सत्य बोल जाण आम्हा। २ । 
तुवां पदे केलीं राउळें सांगितलीं । येरी कवित्वे केलीं आपुल्या मतें । ३ । 
तूं शिंपी नामा आम्ही उत्तम याती। वायां अहंमती पडलों देखा । ४ । 
आम्ही एक आपुले दृष्टीनें देखीले। देवभक्त झाले दोन्ही एक रूप। ५ । 
तुझें नाम जपतां महा पातके जाती । तेणें होय मुक्ति म्हणे परसा। ६ । 
५०१. कवित्वापीस कवित्व आगळे पै आहे। परि ते न कळे सोय नामयाची। १ । 
नाम बरवें नामदेव बरवा | एकत्व बरवा परमात्मा। २ । 
दुधावरली साय तें मी वाणूं काय । तैसें गार्णे गाय नामदेव। ३ । 
नामा तोची कुडी केशव तोची देव। तेथील अनुभव परसा म्हणे | ४ । 


९४८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५०२. इंद्रनीछ तनु प्रसन्न बदन । दशन दीप्ति जाण हिरयाचे । 
अडोनिया सरा पाहूं या गोपाळ । डोळियां सुकाळ होईल आजी । 
कंठी वैजयंती नयन पुंजाळती । आरत्या ओवाळीती गोपबाळा । 
काळासी अटक योगियाचें हीत । परसा भागवत जवळी उभा । 


५०३. कविस्स वाटोनी कैस हिंगाची फोडणी । भक्तीवीण आळवणी तैसी केंवी रुचे । 
तैसें रसाळ अमृत नामयाचें गीत । अनुभवी जाणत तेथींची गोडी । 
दुधा तुपाची वाटी लावोनियां ओठी । कांजी तयापोर्टी केंवि रुचे! 
धायवरी जेवीजे तुपेसी क्षीरी । त्यावरी भाकरी नाचण्याची । 
तैसें केशवाचें प्रेम नामदेव जाणे। तेथील अनुभव परसा म्हणे । 


५०४. केशव परीसता नामा परिसविता । तयाचिया चित्ता एक आला। 
कायसी आम्हीं केलीं बापुडीं। नामयाची घडी एक नये। 
धिग्‌ धिग्‌ जीवित्व वायां गेलें। नामया फावले परसा म्हणे। 


५०५. गंगातीरी तप तुवां काय केले । योगिया सरीसें फळ लाधले । 
नामयारे तुवां कोणें योगें साधिलें। निजरूप ठाकलें परब्रह्म । 
अवघ्या जन्मीं दशमी दिंडी आणि जागरण । तेणे प्रेमे लाधले चरण केशवाचे। 
मज पाहतां स्वमीकाजीं. वेचलासी । करतीं धारातीर्थे नाहलासी। 
जती पद देवोनी द्रवपण पावलें । केशवराजें मज कांहीं नाहीं वंचिलें । 
नामा आणि केशव एकची जाणावे । परसा भागवत बोलिला स्वभावें । 


५०६. तुष्ही गावे तेचि आम्ही अंतरी घ्यावे । म्हणोनी स्वभावें भावाभाव नाहीं येथें । 
आम्ही तुम्ही कांही नाहीं बा वेगळे। ऐसा खेळे मेळे दिवस चारी। 
जाणें तें न चुके अपकीर्ति कायसी । नामा परसोबासी विनवीतसे । 
५०७. टाळ मांदळीं नाहीं चाड। नाम गोड़ विठोबाचें । 
वाहो टाळिया नाचों बागडे । गावों नामें गोड विठोबाची । 
परसा म्हणे येर अवघी उपाधी। नाम गातां सिद्धि होईल रोकडी । 


AN -० “0० ६४ «९० «७ RK ANAS ७०( ७०७ >७0 “0 


! जु 
~ 


A “0० AN ANS IM 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


५०८. अणुमार्जी राम रेणुमाजी राम । तृणकाष्टी राम वर्ततसे। 
बाहेरी भीतरी राम चराचरीं। विश्वीं विश्वाकारी वर्ततसे। 
रामेंविण स्थळ रितेंचि पैं नाही । वर्ते सर्वाठायीं रार्मीराम। 
परसा भागवत कायावाचामनें । श्रीरामावाचून अन्य नेणें । 


५०९. पैल मेळारे कवणाचा । नामा येतो केशवाचा। 
ब्रीद दिसतें अंबरीं । गरुड टके याच्या परी । 
परसा येतो लोटांगणीं । नामा लागला त्याचे चरणीं । 


५१०. कृतायुगी नामा प्रल्हाद पैं झाला। स्तंभी अवतरला नारायण। 
त्रेतायुगी नामा अंगज रुपि असे। रामचंद्रें त्यासी आलिंगिला । 
धन्य तो नामा धन्य तो नामा । पढ़िये पुरुषोत्तमा जीवाहुनी । 
द्वापारी नामा उद्धब गहन । नारायण क्षण न विसंबे। 
कलियुगी नामा संत साकार । न कळे तो पार ब्रह्मादिकां । 
चहूं युगीं नामा वेगळा नाहीं झाला । म्हणवुनी पुरला नारायण । 
विष्णुदास नामा केशीं रंगला । देव आत्मा झाला म्हणें परसा। 
५११. नामदेव नामदेव। धरा भाव दृढ हा। 
देव सांगे वैष्णबासी । नका यासी विसंबू । 
रिद्धि सिद्धि लोटांगणी । अहर्निशी तिष्टती । 
म्हणे परिसा भागवत। देवे मात सांगितली । 


श्री पंढरीत दिंडी श्री नामदेव मंदिराचे द्वारांत येते तेव्हा वरील अभंग म्हणतात 


नामदेव जनाबाई । नामदेव जनाबाई । नामदेव जनाबाई 
नामदेव जनाबाई। नामदेव जनाबाई । 


९५० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


# समकालीन व उत्तरकालीन संतांना भावलेले संत नामदेव दर्शन & 


परमानंदे हरी परीपूर्ण लोटला । मुक्ताई फावला प्रेम पान्हा । १ । 
चांगयाचे मुखी घालीत कवळ । आपण गोपाळ दयासिंधु । २ । 
दिधले ते घेई परिपूर्ण होई । सप्रेमाचे डोही संतजन । ३ । 
नामया विठया नार्‍या लाधले । गोणाई फावले अखंडित । ४ । 
राही रखुमाई कुरवंड्या करिती । जीवे ओवाळीती नामयासी । ५ । 
निवृत्ती खेचर ज्ञानदेव हरी । सोपान झडकरी बोलविला । ६ । 
-संत निवृत्तिनाथ 
कवण स्तुति करूं कवणिया वाचे। ओघ संकल्पाचे गिळिले चित्ते। १ । 
मन हे झाले मुकें। मन हे झाले मुकें। 
अनुभवाचे हे सुखे हेलाबले। २ । 
दृष्टीचे पहाणे परतले मागुती। राहिली निवांत नेत्रपाती। ३ । 
म्हणे गोरा कुंभार मौन्य सुख घ्यावे। जीवे ओवाळावे नामयासी । ४ । 
- संत गोरोबा 
धन्य धन्य नामदेव । माझा निरसला भेव। १ । 
विठ्ठल मंत्र त्रिअक्षरी। खूण सांगितली निर्धारी। २। 
ठेबोनी माथा हात। दिले माझे हित। ३। 
दावियेले तारू । चोखा म्हणे ` माझा गुरु। ४ । 
आजि सोनियाचा दिवस धन्य झाला । प्रत्यक्ष भेटला नामदेव। 
चोखा म्हणे माझा धन्य गुरुराव । दाखविला देव हदयी माझ्या । 

- संत चोखोबा 
जन्मता पांडुरंगे जिव्हेवरी लिहिले। शतकोटि अभंग कवित्व रचिले। १ । 
जय जयाजी भक्तराया जिवलगा नामया । आरती ओवाळितां चित्त पालटे काया । २ । 

- संत परिसा भागवत 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९५१ 


भक्तांमाजी अग्रगणी तूंचि ऐकसी मनी । 

वैकुंठीच्या ध्वजा आणिल्या भुतळा लागोनी । १ । 

जयजयाजी महाराजा जिवलगा नामया । आरती करितां चित्त रंगले पाया। २ । 
- संत सेना महाराज 


इख्खनम्याने नामा दरजी अनुका बंदा विठ्ठल है । 
और सेवा कछु नहि जाने अंदर भीतर केशव है। 
- संत कबीर 
भीमा किनारे ठाडे कटपर। रखे कर जिन्हें नामा दरजी नाम पुकारे। 
केशव भयो तन में। 
-भक्त कमाल 
[हापूर नगर छे ऐक, तेमा नामो सोडू विशेक । नामदेवने हरिसु प्रीत। 

- संत नरसी मेहता 
पहारे नैणीँ आगे रहाजोजी, श्याम गोविंद ।टेक। 
गस कबीर घर वालद जो लाया, नामदेव की छान छबन्द । 

- संत मीराबाई 
पामदेव कबीर त्रिलोचन, सधना, सेन तरै । 
कह रविदास सूनौ रे संतो हरिजीव ते समै सरै। 

-संत रैदास 
नेहि घर नामा कबीरा, पहुँचे करि तनमन धीरा। 
भ्रतिही सूछिम होय, जाई मिले ब्रहतकूं सोई। 
- रामभक्त तुलसीदास 
गमा छीबा कबीरु जुलाहा पूरे गुरते पाइ। 
- गुरु नानकदेव 


९५२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


नामदेव कबीर जुलाहौ जन रैदास तिरै। 
दादू खेगि बार नहिं लागौ, हरिसों सबै सरै। 

- भक्त दादू दयाळ 
नामा कबीर सु कौन थे कुन राँका बाँका। 
भगति समानी सब धरनि तजि कुल काना का। 

- भक्त रज्जबजी 


जैसे नामा कबीरजी यां साधु कहाया । 
आदि अंत लौ आई कै राम नाम समाया। 
- स्वामी सुन्दरदास 


नामा छींबा कबीर जुलाहा पूरे गुर ते गति पाई। 
ब्रह्म के बेते सबदु पछाणहि हउमैं जारति गवाई । 
सुर नर तिन की वाणी गावहि कोई न मेरे भाई । 

- गुरु अमरदास 
धन्य धन्य नामदेव | सर्व वैष्णवांचा राव। 
प्रत्यक्ष दाविली प्रचीत । वाळुबंटी परीस सत्य। 
धन्य धन्य नामदेवा । एका जनार्दना चरणी ठेवा । 
लडिवाळ नामा विठोबाचा दास । तयाचे चरणांस दंडवत। 
भक्तशिरोमणी लाडका डिंगर । आवडता फार विठोबाचा । 

- संत एकनाथ 
नामदेवे केले स्वप्नामाजी जागे। सवे पांडुरंगे येऊनियां। १ । 
सांगितले काम करावे कवित्व। वाउगे निमित्य बोलों नको। २ । 
नामदेवापायी तुकया स्वप्नी भेटी । प्रसाद हा पोटी राहिलासे। ३ । 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९५३ 


॥पियाचा पोर एक खेळिया नामा । तेणे विठ्ठल बसवंत केला रे। 
पपुल्या सवंगडिया शिकवुनी घाई । तेणे सतत फड जागविला रे । 
$ घाई खेळतां तो न चुकेचि कोठें। तया संत जन मानवले रे । 
।गद्गुरु तुकोबारायानी, संत नामदेवांनी एकट्यानी आपल्या सवंगड्यांसह 
[तत फड पद्धतीने सांप्रदाय काटेकोरपणे जतन केल्याचे इथे नोंदले आहे. 
॥पली अभंगवाणी हा संत नामदेवांचा प्रसाद आहे आणि ती 
मदेवांचे आज्ञेने प्रगट झाली आहे असेही महाराज या अभंगात म्हणतात. 
-संत तुकोबाराय 
गढ्गुरु तुका अवतार नामयाचा । सांप्रदाय सकळांचा येथोनियां । 
- संत निळोबाराय 
प्री महाराज हे संत नामदेवांचाच अवतार होते असे संत निळोबाराय इथे कथन करतात. 
श्री महाराजांचे नातू संत गोपाळबाबा हे ही महाराज हे संत नामदेवांचे 
प्रवतार होते असे कथन करतात. तसेच महाराजांचे रूपात अवतार घेणेस 
संत नामदेवांना देवांनीच आज्ञा केली असेही लिहितात. 
द्रायणी तटी देहु पुण्य क्षेत्र। केले सुखापात्र कुळ जेणे। 
गै हा माझा प्राणसखा निरंतर । भक्त विश्वंभर देखिला की। 
गचे कुळी माझा निज भक्त निधान। बोल्होबा गुणरत्न प्रगटला । 
पाचे पोटी जन्म नामया तूं घेई । संकल्प हा नेई सिद्धी माझा । 
गी जी म्हणे मान्य केले देवराया । संतोष नामया आज्ञा करिता । 
गल्होबा जनक कनकाई माता । गर्भा त्यांच्या येता नामा झाला। 
सा आशीर्वाद देता नारायण । नामा म्हणे मान्य केले स्वामी। 
सा तो तुकया नामया अंतरी । प्रगटला हरि इच्छा मात्रे। 
- संत गोपाळ बाबा 


९५४ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


माझी मज आली रोकडी प्रचित। होऊनि फजित दुःख पावे । १ । 
कांही द्वेष त्याचा करितां अंतरी । व्यथा या शरीरी बहुत झाली। २ । 
ज्ञानेश्वे मज केला उपकार । स्वप्नीं सविस्तर सांगितले। ३ । 
तुका सर्वा श्रेष्ठ प्रिय आम्हां थोर। कां जो अवतार नामयाचा। ४ । 
त्याची तुज कांही घडली रे निंदा । म्हणोनी हे बाधा जडली तुज । ५ । 


- संत रामेश्वर भट 


संत ज्ञानदेवांनी संत रामेश्वरांना स्वप्नांत संत तुकोबाराय हे संत नामदेवांचे 


अवतार असल्याचे सांगितले. हे विशेष. 


श्री नारदमुनिर्चे जे सुमहद्व्रत तेंचि नामदेवाचे । 
याने प्रसिद्ध केले विठ्ठल हे भव्य नाम देवाचे। 
भक्तिप्रताप लोकी अत्यद्भुत याचि नामदेवाचा । 
परमप्रिय भक्तसखा की आम्हां आप्तकाम देवाचा। 


कविवर्य मोरोपंतांनीही नामदेव-तुकाराम हें एकच असलेले प्रतिपादले आहे. 


धन्य 


गोविंद 


नामदेवे 


कीर्तनं 
भक्ती 


तोचि नामा ज्ञानदेव पाही । 


- संत सोपानदेव 

गोविंद संगी नामदेऊ मनू लिजा। 
- संत धन्नाजाट 

हात चोखियाचे शिरी । 
- संत बंका महार 


॥ संत नामदेवाय नम: ॥ 
नर्तनानंदम्‌, प्रज्वलीतं ज्ञानदीपम्‌ । 
भावेश्वरं वंदे नामदेवं पुनः पुनः ॥ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९५५ 


_॥ संत नामदेवस्तवः ॥ 
भक्त रत्नं संतवर्य भनक्तिमार्गप्रबोधकम्‌ । 
विठ्ठुलांघ्रिरत॑ वन्दे नामदेवं पुनः पुनः । १। 
पंढरीक्षेत्रमाहात्म्यं येन लोके प्रचारितम्‌ । 
कीर्तनाद्यगुरुं वन्दे नामदेवं पुनः पुनः । २। 
अभंगरचना यस्य भक्तिरसपरिप्लुता । 
पीयूषेण समादिव्या नामदेवं नमामि तम्‌ । ३। 
तत्त्वज्ञानैकनिष्ठोऽपि भक्तिप्रेम्णातु शैशवम्‌ । 
स्वीकृतं येन वात्स्यल्यात्‌ नामदेवं नमामि तम्‌। ४। 
कीर्तने नृत्यमालम्ब्य ज्ञानदीपं प्रकाशितः । 
येन ज्ञानेश्वरसखं नामदेवं नमामि तम्‌ ।५। 
प्रल्हादोऽभूत कृते यस्तु त्रेतायां अंगदस्मृतः । 
द्वापरे चोद्धवःसाक्षात्‌ नामदेवं नमामि तम्‌ । ६। 
योगादपि वरिष्ठं तं नामदेवं नमाम्यहम्‌ । ७ । 
यो वै पंचनदप्रान्ते विठ्ठलख्यातिमुक्तवान्‌ । 
धर्मे संरक्षिता लोका नामदेवं नमामि तं । ८। 
याचे त्वां परमोदारं दामेश जनवस्सल । 
वरदानंदहदये ज्ञान भक्तिं विवर्धय । ९। 
- स्वामी वरदानंद भारती 


९५६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


संत नामदेव महाराज यांच्या अभंगांचा वर्णानुक्रम 


अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 

ॐ, अ. अनाथाचानाथ २९६ | अरे अलगटा १५१३ 
अकरा लोचन १२२८ | अनाथाचा नाथ १६४४ | अरे नामदेवा १४० 
अकस्मात तेथें ७२१ | अनाथाचा नाथ १९७४ | अरे नामया काय १८३ 
अक्रूराच्या घ- ९८८ | अनाथासी साहा १६४६ | अरे मना तूं मर्कटा १९८९ 
अखंड जयाला २६७ | अनिर्वाच्य ब्र- २१०५ | अरे मना यातना १५१४ 
अखंड मुखीं १४०४ | अनुभव हा ४३६ | अरे मना सोस १५२१ 
अगणित गुण २१४० | अनुसरे त्यासी १४२२ | अरे विठोबा आ- १६१ 
अगम्य साम- १७१५ | अनेक पुष्पां- ८४९ | अरे स्फुरती १८४६ 
अगा पांडुरंगा ६२४ | अनंत जन्मीचे १६८६ | अलक्ष्या अच्यु १७१६ 
अगाध भवजळ २१११ | अनंत जन्मे २२४३ | अलंकापुरीस ४८८ 
अगाध महिमा २११२ | अनंत तीर्थाचे २१७५ । अवघा संसार १८८२ 
अगा ये विठोबा १५२ | अनंत ब्रह्मांडे ६५८ | अवघा संसार १९३४ 
अगे तूं माउली १०४९ | अनंत ब्रह्मांड २२४६ | अवधिया आ- २०११ 
अगे सखिया ९६२ | अनंत म्हणती १८७९ | अवधि हे पंढरी २०२१ 
अग्निमाजी पडे १६८८ | अनंत हे कळा २१५१ | अवघि हे पंढरी २०२२ 
अग्नी जाळी १९१९ | अपत्याचे परि १८९१ | अवर्घी चित्त- १४२१ 
अजामेळ रत १७५५ | अपत्यार्चे हित १८०३ | अवधी जयजय ४८३ 


अर्चन विष्णूचे १९९१ | अपराधाच्या १६८५ | अवघे निरंतर १०६३ 
अच्युता अ- २१५८ | अपराधाविण १७६९ | अवघे ते सं २०८४ 
अच्युता अनंता श्रीधरा २१४६ | अपराधी तरी १९७८ | अवघे सावधान १०६२ 
अच्युता केशवा १७५६ | अभक्ताचे स्थ- १२५१ | अवघे हो ऐका १४२० 


अवर्घे तीर्थ २११९ 
अवधे हे पवित्र २१२६ 
अवघ्या विद्येचा ५५७ 
अवचट देह १३९१ 
अवतरले हरी ७३१ 
अवताराची राशी ३४ 
अवताराची राशी २०१४ 
अवश्य म्हणो ९९० 
अविट बोलर्णे ५९७ 


अभिमाने घा- ९१४ 
अभिमार्ने लो- २१६६ 
अभंगाची कळा ३२५ 
अभ््यासिले वेद १४६७ 
अमरार्चे ठेवणें १४६० 
अमृत टाकून २७० 
अम्रृताहुनि गोड १७१९ 
अयुत गायी ७३७ 
अरे अरे का ९३५ 


अठ्ठावीस युर्गे १६७६ 
अठ्ठावीस युगे १९५६ 
अठ्ठावीस युगे २०२० 
अडखळूनि ७०९ 
अणिमादि १८५२ 
अतिथी आ- १४३४ 
अद्वैत सुख १३६४ 
अधरीर्चे अमृ ९४८ 
अनाथ अनाथ १८०४ 


|| 
अविनाश वस्तु 
अव्यक्त परब्रह्म 
अष्टोत्तरशे तीर्थे 
अष्टोत्तरशे वेळ 
असतां सुखरूप 
असत्याचे मळ 
असे सदा माझे 
असो आतां 
असोनि न दिसे 
भहर्निशीं कंस 
प्रहो त्रिभुवना 
रहो दाटला 
भहो पांडुरंगा 
प्रहो पांडुरंगा 
प्रहों सदाशिवा 
प्रहेकारपोटीर्चे 
प्रहँकारें आ- 
ज्ञान बाळक 
परज्ञान बाळक 
आ. 
प्राई जें शिकवी 
बाई मज 
ग़कल्प आयुष्य 
ग़कारिक नाम 
गाकाश गड- 
ग़काश वाणी 
गाकाशीं पुष्पक 
गागर्मी नाम 
पाघात न 
गचमन करूनि 
गाजि आवतणें 


अभांगांक | अभंग 


१९७९ 
१००९ 
४१६ 
४५६ 
३३६ 
१९१६ 
१५५७ 
१८३५ 
१६२८ 
८४४ 
२१०६ 
१९४१ 
२२९६ 
२३३६ 
११३९ 
४३७ 
१२५९ 
१६५८ 
६८८ 


१८९ 
८२४ 
२०८९ 
२२५१ 
९०२ 
७२० 
५०४ 
२२३० 
६८७ 
५७३ 
२०२७ 


आजिचा दिवस 
आजी महा- 
आठवितां मनीं 
आडलिया कों- 
आणा उचित 
आणिका न मागे 
आणिक वाच 
आणीक ही 
आणुनिसुरभि - 
आतां आहे 
आतां केशीराजा 
आतां जावें 
आता तुझी भिड 
आतां पद- 
आतां पांडुरंग 
आतां मज भय 
आता येतो 
आतां स्तुति 
आतां होणार 
आत्मत्वाच्या- 
आदि महामाया 
आदरें जपतां 
आंधळ्यानें 
आर्थीच कृपा 
आर्धी चैतन्य 
आर्धी मी लटका 
आधीं रचिली 
आनंद अद्वय 
आनंदें खेळत 
आनेदे वनांत 
आनंदु को माये 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक 

१०४३ 
२०४४ 
१७९७ 
१७०९ 

८५१ 
१५८३ 

४५२ 
१९२१ 

९०१ 
१४७४ 
१७४१ 

२२७ 
१८२१ 

४१५ 
१०६५ 
१८४० 
२२२३ 


९५७ 
अभंग अभांगांक 
आनंदोनी राया ६४५ 
आनंदोनी म्हणे ६७८ 
आपणची कर्ता १४५७ 
आपणावेगळा १४७ 
आप तेज वायु ३१० 
आपर्ले हित १३३२ 
आपुलिया अंगे ६०५ 
आपुली करणी १२६२ 
आपुली पदवी २२८३ 
आपुले रूपी १५९८ 
आपुलें शरीर २०७६ 
आमुचा विठ्ठल २२०५ 
आमुचा स्व ५८७ 
आम्हां कीर्तन १२८ 
आम्हां घरी १०५५ 
आम्हां जतन १८३७ 
आम्हांपार्शी १७८२ 
आम्हावरी ९१५ 
आम्हां वैष्णवांचा १८६९ 
आम्हां सांपडले १९३३ 
आम्हांसी चिंतन १८३३ 
आम्हांसी हो १९७६ 
आम्हां संगती २००० 
आम्हीं कांहीं १७२४ 
आम्ही तुझे १९४९ 
आम्ही दिला १५६८ 
आम्ही देह १२१३ 
आम्ही परीट १२१५ 
आम्ही विठो- १४७५ 
आम्हीं विष्णु- २३०२ 
आम्ही शरणा- १८१७ 


९५८ संत नामदेवांची अभंगगाथा 
| अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 
आम्ही शरणा- १८१८ | आहे त्यांचे २९१ | उठोनि प्रात:- २१९२ 
आम्हीं स्वर्ग २१६२ | आळंदी हे गाव ५०८ | उठोनियां प्रा- ८३७ 
आम्हीं हाटा- १२६ | आवघे ९६० | उठोनि प्रा- १०७४ 
आम्हीं होतों २२९४ ड्‌. उडत लावा १२३६ 
आरंभिला यज्ञ ६४६ | इच्छामारत्रे ९८२ | उडाली पक्षिणी १६३१ 
आरंभिला यज्ञ ६७९ | इतुकियासाठी ११०७ | उतरिली विमाने ५२१ 
आला जगदी- ७४७ | इतुके देखोनि २९७ | उत्कंठित तप १५१७ 
आला तो सो २६६ | इतुके मागतसे ८६६ | उत्तम हा चैत्र ६५५ 
आला द्वारावती ३३० | इंद्राचा विभाग ८९३ | उदकी खुड़तां १०४१ 
आला वन- ८७८ | इंद्रायणी चे तटी ४८० | उदकीं बुडतां ११८७ 
आला वैष्ण- २०४७ गः उदंड देखिली २१५७ 
आलासी आरते २०९७ | उगमापासुनी ४५१ | उदरास भरण १३९३ 
आलिंगन पडिले ३७५ | उगवला दिन ४१० | उदार कृपाळ १७८५ 
आलिया संसा- १४९६ | उघडिल्या दिशा ५९१ | उदाराचा राणा १७८४ 
आलेनो संसारा १०६४ | उचलिला कम- ७४० | उदाराचा राजा २०१६ 
आलोनो संसाराड १३६२ | उचितानुचिता १३६९ | उदित कमळे ५८५ 
आल्याड पल्याड ४२२ | उठले निवृत्ति २६४ | उदित झाले मन ४२६ 
अवाडे जें ११ | उठले वैष्णव ५५२ | उद्विग्न मनी २८४ 
आशा तृष्णा २१४९ | उठले ज्ञानेश्वर २६५ | उपजोनि सभा- ३२४ 
आशा नाहीं २०५५ | उठवितां बाळ ११५६ | उपदेश विव्हळ २२४२ 
आशा मनिषा १६४७ | उठा अरुणोदय ३० | उपदेश सुगम ७१ 
आषाढ शुद्ध २२९७ | उठाउठा प्रभात २७ | उपमन्यु बाळा १४६३ 
आषाढी कार्ति- २२२४ | उठा उठा साधु- २९ | उपाधि निर्मळा ८२७ 
आषाढी कार्ति- २१८२ | उठाउठी जावो २१६८ | उपाय असतां १२९३ 
आषाढी पर्वणी ६२६ | उठा जागे व्हारे २८ | उभयतां तेव्हां ८१३ 
आश्रमविधि ३३२ | उठा पांडुरंगा ३३ | उभयतांनी ५४० 
आश्चासोनि देव ११७८ | उठा पांडुरंगा ३२ | उभा भीमाति- १८५६ 
आसनी शयर्नी १४९८ | उठिले वैष्णव ५३१ | उभें वृंदावन (१) १०७२ 
आसर्नी शयनी १५९१ | उठिले वैष्णव ५३४ | उलिसा प्रपंच १७७८ 
आसनी शयनीं १७०४ | उठियेले देव ५६२ | उंसाचे शेजारी २७१ 
आसनीं शयनी १७५७ | उठोनि प्रातःकाळी ८७० | उदयाचे ९६१ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९५९ 


[| 


अभंग अभांगांक| अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 
क्र. | एके दिनी र्न १०८६ | ऐसियाचें ४१३ 

ऋषि मुख प- ६८१ | एके हातीं १४१६ | ऐसी ऐकोनि २१७ 
ऋषि म्हणती हरि ५९० ऐ. ऐसी चाल १९५२ 
ए. ऐकतां कीर्तन १८९४ | ऐसी चिंताक्रांत १९८ 

एक एकादशी २१८९ | ऐकतांचि जीव ११२० | ऐसी ते जेवणी २३४ 
एक अंजनी १३६८ | ऐकतांचि शब्द ११०० | ऐसी स्तुती ३९७ 
एक गोप ८०७ | ऐकतां निरोप ५०३ | ऐसे अलंकापूर ३९५ 
एक गोक्षीर १०८८ | ऐकतां बचन १०१८ | ऐसे असतां ११०१ 
एकचि हें तत्व १३३५ | ऐका कलि- ११९६ | ऐसे ऐकोनियां १८५ 
एकचि क्षरलें १४०१ | ऐका कलि- ११९७ | ऐसें ऐकोनी २०६ 
एकट येकला २२४९ | ऐका दामशेटीं १८० | ऐसें कांही ११७६ 
एक तत्त्व ए- १५५२ | ऐका पंढरीर्चे २१२० | ऐसें झालें ११७९ 
एक तत्त्व त्रि- १४३७ | ऐकार्वे चरित्र ९०७ | ऐसें तीर्थ स- ४०२ 


ऐका ओते ११८० 
ऐका सावधान १०९३ 


एकतत्त्व हरि २२६४ 
एकदां श्रीकृष्ण ८१० 


एक भानु २०६० | ऐके गोणाई म्हणे १६३ | ऐसें देखिले ३८३ 
एकमेळीं जेविती ५६३ | ऐके मोक्षाची १८६७ | ऐसे नित्या- २१४ 
एक म्हणती १२६५ | एकोनियां का- ६३१ | ऐसें परिसलें ३७३ 
एक म्हणे ८०३ | ऐकोनियां वाणी १०९२ | ऐसें पांडुरंग ३८८ 
एक वाहूं १०७८ | एकोनियां वा. पा. ११६० | ऐसें बहुत १०९७ 
एकवेळ नयनीं १३८४ | ऐकोनी ऐसी ३४९ | ऐसें बोलोनियां ३८२ 
एक वेळ भेटी २०९४ | ऐशा दोघी- * ११२३ | ऐसे भक्त जेवुनि ३८४ 
एक संवत्सर ८५९ | ऐशा विचारें १५७२ | ऐसें माझे मनीं १८८५ 
एकाएकीं दैव ११७२ | ऐशी प्रदक्षिणा ३७९ | ऐसे वदोनी ४०० 


शकांत एकला २२६२ | ऐसा आज्ञापी १४५२ 


हकादशी दिनी २१९१ | ऐसा कळवळा ३८५ | ऐसे संतोषले ३९३ 
एका ब्राह्मणाचे १२२१ । ऐसा तो ब्रा- १०१५ | ऐसे स्वर्गवासी ३९१ 
एकी एकादशी २१९० | ऐसा नामा बोले २३१२ | ऐसे हो असतां ६८५ 
एके काळीं ८०५ | ऐसा नित्यानित्य ३३१ ओ. 

एके ठार्यी ८५२ | ऐसा निवृत्ति ४०५ | ओढाळतें सुणे १२६१ 
एके दिनी १०१७ | ऐसा सोपान ५१२ | ओळखे बापा ८६१ 


९६० संत नामदेवांची अभंगगाथा 
| अभंग अभ्रांगांक 
औ. करीन म्हणसी १२१२ | कान्होबा नि- ९३४ 
औट हात घों- १२२० | करीता साधन १२८५ | कापड घेउनी १४२ 
अं. करील जो ७१४ | का बा घातले १६५१ 
अंगाची सेज २१३० | करूणा कंठ १७८० | कामादिक वैरी १७७२ 
अंगोळिये विठा १९४ | करूणा बहुत १७१४ | काय अपराध १६४२ 
अंतकार्ळी मी २२९० | करुणेची उत्त २३२४ | काय आम्हांपाशी १६९१ 
अंतर बाहेर क- ४४९ | करूं हैं कीर्तन ४९ | काय करावे १९९६ 
अंतर बाहेर भा- २८५ | काटे कपाळ २१८८ | काय करू आतां १६९३ 
अंतरयार्मी ९९८ | कलियुर्गी जन १७२३ | काय करूनि १२८४ 
अंतरी आवेश १२९५ | कलीचिये अंती ११९४ | काय केलें मार्गे १७७५ 
अंतींचा लाभु २२८८ | कल्पतरुतळी १७९४ | काय गुणदोष १७३८ 
अंतःकरणी १५४१ | कल्पतरू तुझे १६५० | काय चाड १२९२ 
अंबऋषि रु- ६९० | कल्मष हरती १४४५ | काय तुज देवा १७९२ 
क. कल्याणींचा शिंपी १११ | काय देतील १५७४ 
कर्टी कर उभा १७९९ | कस्तुरी कुंकुम १०६१ | काय देशील ८६७ 
कडू वृंदावन १२८१ | कस्तुरीचा टिळा १२ | काय थोरपण १५६ 
कथये बैसोनि १२५४ । कळवळी मन ५३५ | काय पांडुरंगा १५९५ 
कर्दळी फळ २०४२ | कळावंताच्या १९२८ | काय पुण्य २१८५ 
कपटनाटका १८१३ | कां करितोसी ६२ | काय मागूं १५७७ 
कपटाचें कुपथ्य १२१४ | कां करीसी सो- ६६ | काय माझा ७०५ 
कपाळीं कपाळ ११२१ | कां करीसी ह- १४६५ | काय म्यां बो- ६२१ 
कमळगर्भ १९६२ | काकुलती ८९४ | कायरे गडग- ६९६ 
कर्मजड मूढ २०९९ | काखे पान २०३० |. काय वहिनीने १०३७ 
कर जोडोनिया ३९८ | कागदीचें वित्त १६१० | काय वाणं १८५५ 
करावया वन- ८३४ | कां गा मोकलीरले १६२० | काय सांगू २१२३ 
करार्वे सार्थक ३३९ | कांचनीक १२७० | काय सांगों ४३५ 
करितसे स्नान ६५९ | कांचीपुरीं १०९४ | काय सांगों १२०६ 
करितां बेदा १५०२ | कांडितांचि १३२८ | काया कर पै १७०२ 
करितां हरि- ५८ | काढीतसे दृष्टी ९९६ | काया कासी १५४२ 
करिती गायन ८८२ | कार्तिकी एका- २११० | काया मनें १६९८ 
करीं घेऊनि १९१८ | कान्हां तूं ९४२ | कायारूप जिचे १३५१ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९६१ 


i अभांगांक | अभंग अभ्वांगांक | अभंग अभ्रांगांक 
कां शिणसी १३४६७. | केला नमस्कार ११६३ | कोटी सूर्य २३३२ 
कारे विष्णुदासा २३१८ | केलीया सुधापान १७४३ | कोठें मी रे १७७९ 
कालिंदीचे डो- ८७१ | केशव आराध्य १४६२ | कोण जाणे ४२४ 
कालिंदीचे ती- ८१९ | केशव कैवल्य १०३ | कोण होईल १६६७ 
काशिये कनोजा १७६४ | केशवचरणीं मर्ने १७०७ | कोणी एके दि- ७९५ 
काशी हे पंढरी २१०७ | केशव नाम गा- १०५२ | कोणे एके दि- ११५२ 
काष्टी अग्नी १४५९ | केशव नारायण १०४ | कोणे एके दि २०३१ 
कांसवीर्ची पिलीं १८३६ | केशव पुसे १९७७ | कोळशासी दूध १२४६ 
कांसवीचे दृष्टी ४२ | केशव पैं मुक्ति १९६७ | कौतुकानें तेथें ५५० 
कासावीस प्राण ४३८ | केशवा म्हणतां १४८३ | कौस्तुभ सो- १८६० 
कांहींच मी नव्हे १७८१ | केशव म्हणे ना- २२५ | कंस धाडी ८४१ 


कांही दिवस ८०९ | केशव म्हणे नामया २५१ | कंसाचिया घरा ८२९ 
कांहीं सांगोनि ११९८ | केशव म्हणे नामयासी२३१६ | कंसासुर सारे ९७२ 
काळ देहासी २२१७ | केशवाचे १८७५ | कंसा हातीं ७६२ 


कंसे पाठविला ८४० 
कसें पाठविली ७६३ 
क्रिया कर्म धर्म १४१७ 
क्रिया कर्म धर्म २२६१ 
कृत त्रेता द्वापार २११६ 


केशवाचे प्र- १४८८ 
केशवार्चे प्रेम १२७ 
केशवाचे मज १५५५ 
केशवापरते २२०६ 
केशवा माधवा १२४ 


काळवेळ नसे २२८२ 
काळा गे १४६१ 
काळे गोरे ६७३ 
किती तुला १६७८ 
किती धावा करू १७४४ 


'कीटकीर्ते भयें २२५३ | केशवा माधवा गोविंदा २०२५ | कृपणाचें धन १५९० 
कीर्तनाच्या १८९५ | केशवासी नामा १७८ | कृपा उपजली ७८७ 
कुंकुम केशराचे ५६९ | केशवासी पाहे १४९० | कृपा करोनि १६४५ 
कुटिल कुबुद्धि १४८१ | केशिराजा आ- १८४७ | कृपावंत झाली ५५८ 


कुटुंबासहित ३३५ | कैबल्याचे भरते १९५८ | कृपावंत समर्थ १६२६ 
कुबेराचे पुत्र ७८८ | कैलासभुवनीं १३५९ | कृपेचा कोवळा १९२६ 
कुंभार तो ६३६ | कैलासाचा वास ४२३ | कृपेची साउली ३१७ 


कुलाल आपुल्या २७६ | कैलासींचा देव १०८४ | कृपेच्या सागरा २३१७ 
कुलालाचे कुंभ २७५ | कैसा पांडुरंगा १८२० | कृपेच्या सागर २५८ 
कुलूप अर्गळा १८२ | कोकिळे चि- ९४७ | कृष्ण अनुरार्गे १०१० 
कुश्चळ भूमिवरी १२० | कोटिशा आदि ७३६ | कृष्णकथा सांग १३०५ 


कोटी दिवाळ्या १०५७ | कृष्ण डोलतु ७७९ 


कुळगुरु वसिष्ठ ६४७ 


९६२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 
| अभांगांक | अभंग अभ्रांगांक | अभंग अभांगांक 
कृष्णनाम श्रेष्ठ ६१ | गहिनीनार्थे मज ५९९ | गोपिका म्हण- ८१६ 
कृष्णभक्तिवीण ८६४ | गाण जरी ४ | गोपिकांचा मेळा ८८३ 
कृष्णराम लीला ७१५ | गाणीं मी गाईलो १६७९ | गोपीगोप ८१४ 
कृष्ण सहाय १२०२ | गार्णे गातीरे २२३९ | गोपीनें घृतासी ८०८ 
कृष्णाचे कीर्तन ९५४ | गायी गोप ८४६ | गोमुखी गोवु- १२६९ 
कृष्णाचे चै ७७४ | गायी धेवोनियां ९१९ | गोरा बोलाविला २७७ 
कृष्णा पांच ८९० | गायीवत्सगो- ८५८ | गोरे सांवळे ६७४ 
कृष्णा लावितसे ७६४ | गाऱ्हाणे सांगा- ८०४ | गोवळे म्हण- ९३० 
कृष्ण म्हणे ९५८ | गीता गीता १०८१ | गोविंद गुणार्चे २०१२ 
ख. गीता गीता म्ह- १०८० | गोविंद गोपा- ४४ 
खगावरी स्वारी १८५९ | गीता हेचि १०७९ | गोविंदा माध- ८९९ 
खाटिकाप्रमार्णे १२६३ | गुंडाळिंल्या ६६५ | गोसावीपणा- १२७४ 
खांद्यावरी पां- ९२८ | गुण आणि गं- २१९८ | गोक्षीर लावि- १९१३ 
खेचरी धरिली २९८ | गुण दोष त्याचे १४१८ | गोधनाचे ९६७ 
खेद दुःख करी ४२९ | गुण दोष माझे १७२१ | गौतम वसिष्ठ १५०७ 
खोळ बुंथिचा २१५३ | गुरुराव गुण १९२५ | गौळणी ठक- ९४१ 
खडतरले २०३६ | गुरूच्या वचर्ने १३५२ | गौळियांची ८५७ 
ग. गुळ गोड़ न १४०७ | गौळिया घरी ९७१ 
गगनपथे शुभ्र ३९२ | गेला परमहंस १२७६ | गौळियाचे घरी ७२२ 
गगर्नी ध्रुव १८५८. | गेलिया वृंदाव- ९३८ | गौळियाचे धरीं १४४८ 
गड़ियांसी ते- ८९१ | गेले दिगंबर ' ६१८ | गौळी म्हणती ९०३ 
गडी आणि रमा ८५३ | गोपाळ ९५९ | गौळण सांगे ७४३ 
गड्यानो राजा ९३३ | गोकुळा येवोनी ८३० | गंध आणि अ- ४४० 
गणपति पूजिले १५२२ | गोकुळी अनर्थ ८३३ | गृहस्थ बैसला ११९९ 
गणेश नमूं ३ | गोकुळीं गोपि- १००६ घ. 
गर्ग आले गोकुळी ७५८ | गोणाई म्हणे ना १४१ | घरधनी यांणी १८८ 
गर्भवास ऐसा १५८४ | गोणाई म्हणे १४६ | घरा जावें ८९२ 
गरुडपाराजवळी १३१ | गोणाई म्हणे १५० | घरा येतां ११५८ 
गरुड हनुमंत ४७५ | गोणाईने नवस ११२ | घरी नांदतो १३५४ 
गरुडावरी हरी १६५७ | गोदातीरीं उ- ५५४ | घागरिया छंदे ७७८ 
गरुडासी मग ५०२ | गोपाळाशीं खे- १००५ | घागरिया छंदे ९६९ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९६३ 
अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 

घालितसे पंथ ९९३ | चाल सखिये ७८० | चंद्राच्या प्रभे- ९०८ 
घालितसे वेढे ८७३ | चालियेले ते- ८२८ छ, 
घालीन लोटांगण २१९५ | चालिला दे- १०३१ | छत्र चामरें ४५० 
घालुनि आसन १७२५ | चालिले घेऊनि ५५१ | छंदाधिस्थ ह १५७१ 
घाव घालूं १११२ | चालिले बा- ११५७ ज. 
घेऊनियां गुरु ६८६ | चाळक माझे १८८४ | जगजेठी तेव्हां ८७२ 
घेऊनियां ना- २३०९ | चिंतातुर देहीं १९१२ | जगत्रजीवना १७२७ 
घेऊनियां पत्र ३४८ | चित्रकारे १९५९ | जगत्रय जीवन ३२६ 
घेऊनियां पत्र ३५१ | चिदानंदघन ९५२ | जगदानिया हें १८१९ 
घेरेघेरे नामया २३२९ | चिदानंद चि- ९५१ | जगीं पेठा जाण २१५६ 
घोंगडे हें नव्हें १२१८ | चिदानंद दो- ९४९ | जड हेचि १४३३ 
घोंगडी ९५७ | चिदानंद दों- ९५० | जतन करा १९६१ 

च. चेईला तो १३५७ । जन तुम्ही १९९२ 
चक्रतीर्थी पाहा ४३३ | चेंडू देखो- ८०१ । जननिये जिव- १६३६ 
चक्रवाक पक्षी ७०४ | चैतन्याचा १५३९ | जनिता जीवविता १४४ 
चण्डभिल् तेणें १११७ | चैतन्याश्रम सं- ३४२ | जनी वनी १९७५ 
चतुर्भुज दिसे ८६० | चोखामेळियानें ६२८ | जन्म गेले ८५४ 
चतुर्भुज शाम- ३९४ | चोखोबाची ६२९ | जन्मजन्मांत- २३१० 
चरणाशी श- ९१६ | चोरां ओढो- १७३५ | जन्मजन्मांतरीं ७५९ 
चरण ध्याऊ १९६० | चोरूनि खा- १३७२ | जन्मजन्मां- १९१५ 
चवदाशें वर्षे ५५५ | चौदाजणी ९७३ | जन्मता पांडुरंगे २३३८ 
चहूंकडे स्वर १०२८ | चौदा भुवने ९८३ | जन्ममरणाची १९३७ 


चौदाशे वरुषे २७३ | जन्ममरणांचे १६४३ 
चौच्यांयर्शी लक्ष १२१९ | जन्ममरणाच्या १७९० 
चंदनाची ओ- २१९७ | जन्मल्यापासुनी १६०८ 
चंद्र तारांगण १४६४ | जन्माचे कारण ४० 
चंद्रबिंबासरी ७७७ | जन्मा येऊनि १२९८ 
चंद्रभागे तीरी १२९ | जन्मासी येऊनि १२०१ 
चंद्रभागे तीरी १८२८ | जन्मोजन्मी आ- २२०७ 
चंद्र सूर्यादि १२७९ | जन्मोजन्मी आ- २३३५ 


चांगदेव योगी ५६१ 
चांगा वटेश्वर ५३३ 
चातुर्यसागरा १९०२ 
चांदर्णे नावडे १३४१ 
चारी वेद तुझ्या २१३७ 
चारी वेद गाती १९०३ 
चारी वेदां ९८७ 
चालती कुळ- १२११ 


३९४५ 2 wie meer rrr) CG 


९६४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 
i अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 

जन्मोनी संसारी १३७९ | जायांचे सोंबळे २०६४ | जो भक्तजन ७५२ 
जप तप अनु- २००८ | जाये जाये १९०० | जो हे सदाशिव १८५७ 
जयजयकार ५४५ | जावोनियां नाम- १८१ | जंबुया द्वीपा- २१७१ 
जयजयकारें ६१७ | जाळें टाकिलें १२४९ | जंव हंस काया १४३२ 
जय विठ्ठल श्री- २६ | जिव्हा हेचि पोथी १९३९ | ज्योचियारें मर्ने २०८७ 
जयाचिये मनी १३७८ | जिव्हें केशवार्च १४२६ | ज्याचे मुखीं २२६८ 
जयाचे उदरीं १२५० | जीव तूं प्राण १७४९ | ज्यातें ध्यानीं ६६९ 
जयाचें दर्शन ३५० | जीवन्मुक्त केले २२७२ | ज्यालार्गी जो- १३३९ 
जयाचेनितीर्था २०५७ | जीवप्राणें एक २२०४ | ज्यासी विन्मुख २१२४ 
जयालार्गी हद- १८७८ | जीव विठ्ठल २२ झं. 
जयालागी जोडसी १२९७ | जीव शिव २२५० | झणी दृष्टी लागे १४ 
जयासी लागली १३९९ | जीवीर्चे गुजगौ- २४९ | झळझळीत सो- २०२४ 
जरी म्हणसी ३०१ | जीवींचे गुज २४४ | झांकावले डोळे १०२७ 
जव्हारियाचे पुर्दे २८२ | जेऊनियां स्वस्थ ४६२ | झाला अभि- ९०६ 
जळाचा जळ- ५७ | जेऊनियां हार्ती १२५ | झाला अस्त- ८७९ 
जळीं बुडबुडे २२९२ | जे ज्ञानियांचे १६ | झाला कासा- १२०५ 
जाऊं नको २११४ | जेवी जेवी २०३३ | झालासी हरि २६८ 
जाऊं पाण्या ७८५ | जेवी जेवी २०३५ | झाला स्वयंपाक २३० 
जाऊं म्हणतां २१७० | जें जें घडेल २२०९ ट, 

जाखाई जोखा- २२०० | जें जें पुण्य २१८६ | टाकियेले आ- १९२१ 
जागारे गोपां- २१८० | जें जें सुख ५९८ | टाळ दिंडी १३३ 
जाणवला भाव १०१९ | जेथें जेथे मन १६८७ | टाळ विणे मृदंग ४५४ 
जाणसी तें करी १७७१ | जेथें नाही काही ७३० | टाळ विणे मृदंग ५८८ 
जाणीव शाहणी- १७४८ | जेथे भक्तीचा १३७७ | टाळ हे मृदंग ५९६ 
जाणीव शाहणीव १६६४ | जैसा वृक्ष नेणे २०८३ ठ. 
जाणोनियां य- ११०९ | जो का करी १२६४ | ठार्यीहुनिजाती ७६८ 
जातीचे हे शिंपी २३५ | जो जो जो जोरे ७५० | ठेवुनी भोंबता- ११६९ 
जाती ब्रह्मादिक ५२८ | जोडोनियां कर ९८० ड्‌. 

जानकी शुद्धी ३३४ | जोड़ोनियां हात ७८९ | डंवरला गिरी १०८५ 
जाय जाणा देह १३१० | जोडोनियां हात १११० | डोई बोडून १२७७ 


| 
डोहामाजी 
डोळे शिणले 
तत. 
तडक फुटला 
तत्त्व पुसावया 
तत्त्वमसी 
तनु हैं आकाश 
तप तीर्थ दान 
तप थोर 
तपां्चे पै तप 
तर्पे केलीं दाटो- 
तर्षे दार्ने व्रते 
तयाची सुंदरा 
तयाचे मस्तकीं 
तयेकाळीं देव 
तरले तरती 
तरावया संसार 
तरीच येईन 
तरी मी गाणु 
तळवे तळहात 
तळीयाचे पाळी 
ताकहि पांढरे 
तांतडीनें जाती 
तान्हेलिया जाय 
तान्हेलों भुकेलों 
तापत्रय अग्निची 
तापत्रये तां 
तापीचिये तीरी 
तिघां जनांलार्गी 
तिन्ही देव जैसे 
तीर्थ तपरासी 


अभांगांक | अभंग 


तीर्थयात्रेप्रति 
तीर्थ विठ्ठल 
तीर्थाचे जे मूळ 
तीर्थासी जाऊनि 
तीर्थे करोनी 
तुज गीतीं गातां 


तुझा नामा तुज 
तुझा माझा देवा 
तुझा मोडिला 
तुझा विष्णुदास 
तुझिया कीर्तना 
तुझिया चरणाची 
तुझिया चरणांचे 
तुझिया चरणाचें 
तुझिया नामयानें 
तुझिया नामे 
तुझिया पाया 
तुझिया पुत्रासी 
तुझिया सत्तेने 
तुझिया संतांची 
तुझिये चरणीं 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक अभंग 


२१४५ 
२०८२ 
२२१० 


९६५ 
अभांगांक 
तुझें गुणनाम २००५ 
तुझे चरणी १५८१ 
तुझे चरणीं १७०१ 
तुझे तुज साकडे १४८५ 
तुझे नाम नारा- २२३४ 
तुझे नाम म्हणतां १७०८ 
तुझें निजसुख २०० 
तुझे नित्य सुख १३४ 
तुझे पायीं १६७२ 
तुझें प्रेम माझे १६२९ 
तुझें भक्तिसुख १५८८ 
तुझे भेटीविण ९२२ 
तुझें रूप माझ्या १६६५ 
तुझ्या पार्यी १६३० 
तुझ्या माझ्या १२१० 
तुटे मायजाळ १४९५ 
तुटोनि आ- २२१६ 
तुतारे भोंवारें ७४८ 
तुमर्चे तीर्थ १४१९ 
तुम्हा स्वहित १३७३ 
तुम्ही आम्ही २१६४ 
तुम्ही थोलल्या ९४४ 
तुम्ही सदाचार २४० 
तुवां चाळविलें १८१२ 
तुवां येथें यावे १६५६ 
तुळशीची सेवा १०७५ 
तुळशीचे ह- १०७७ 
तुळसी पुष्पांह १०७१ 
तुळसी बेल ६०६ 
तुळसीविण १०६९ 
तुळसीवृंदावन १०७० 


९६६ संत नामदेवांची अभंगगाथा 
| अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 

तूं अवकाश मी २००४ | तंव निवृत्तिसी ३६३ | दाविसी अनंता १८२३ 
तूं एक सज्ञान १५६३ | तंब पुंडलिक ४०७ | दावी जडी- १२८२ 
तूं करूणानिधी १६१३ | तंब पुंडलिक २०९८ | दास झाल्यावरी १८१६ 
तूं तंव नेणता ६५ | तंव पुसती ३६७ | दास्यत्व न १५६४ 
तूं माझी माउली १६२७ | तंव बोलत ३७८ | दाही दिशा १४३९ 
तूं माय माउली १६२२ | तंव म्हणती २३९ | दाही दिशा १५१५ 
तूं माय माउली १६३५ | तंव म्हणती ना- २४७ | दाही दिशा १८९० 
तूं सद्गुरु आनंद ५१६ | तंव विनवी ४०९ | दिसंदिस कैसा १३७० 
तेचि भक्तिभावे १०२१ | त्यार्गेविण वि- १२६६ | दुःखाची निवृत्ति ८३१ 
तेज स्पर्शे ४९८ | तृणाचिया ८८७ | दीनाची मा- द 
तेणें उपदेशें ११३६ त्रिभुवना २१३३ | दुर्घट तें दुःख १९३५ 
तेथोनि वैष्णव ५७५ | त्रिभुवनाची १२३७ | दुर्जनाची बुद्धि १२४३ 
तेरा माजी १५४८ | त्रिभुवनींचे ८५६ | दुरुनी आलों १६५५ 
तेव्हा प्रश्न १०९१ | त्रिभंगी देहुडे ८८४ | दुरोनि ओळं- १८५१ 
तेहतीस कोटी ६७१ | त्रिविधतापें ९१८ | दुरोनि देखिले १०२६ 
तोंडी हें बि- १४०० [| त्रेतायुर्गी ८४७ | दुर्लभ नरदेह १३१२ 
तो देव स्म- १९९३ | त्वरे धांबोनियां ७१२ | दुष्ट तो दुर्ज १२४४ 
त्तो पां २१३२ थ. दुष्ट दुराचारी ८४३ 
तोंवरी रे १२७८ | थिते माझें प्रम १६४ | दुसरी जे १११८ 
तंव अणिमादि २२९ | थिल्लर ते नेणे १२४८ | देई भक्तिरस ५०० 
तंब अंतरिक्ष ग- ३९९ द्‌. देऊनि भातुकें १९०६ 
तंव अंतरिक्ष ३६९ | दग्धही होतसे १९२३ | देऊनियां ब ११११ 
तंब ते आध्या २२८ | दर्दुराचें पिलूं १८६१ | देखतांचि कां- १११५ 
तंव ते आवडते २११ | दया हेचि २२८५ | देखती तीं ११२८ 
तंव ते जग- २२६ | दशमीचे दिवशीं ४५५ | देख देख देख १४५८ 
तेव तेर्थे नबल २३७७ | दशमीचे दिवशीं ५५३ | देखिला सां- १०३३ 
तंब ते भाग्याचे २५७ | दशरथ राजा ११९१ | देखिला सु- १०३४ 
तंब ते सकळ २५० | दशरथ राजा उ- ६५० | देतसे दर्शन ९२३ 
तंब दिव्य रत्न- २५५ | दशरर्थे मा- ७३५ | देव आणि नामा २९४ 
तंब नावेक श्री- ३७१ | दामाशेटी म्हणे १७९ | देव आपण १८४९ 
तंव निजभुवनी २२१ | दामोदरा के- ७९० | देव कळबळले ५०१ 


| अभांगांक | अभंग 
देवकी कवण ७२९ | देवाचे अंचळीं 
देवकीर्चे तेज ७३२ | देवाचे समोर 
देवकी रोहिणी ९९०. | देवाचे हे आ- 
देव गुज सांगे २०१९ | देवाचें हें गुज 
देव झाला नामा १७२ | देवा छळे 
देव दगडाचा १५४९ | देवा तुझी 
देव दयानिधी २०१८ | देवा तुझें मी 
देव दाखवी १३६१ | देवा तूं जया 
देव देवीं देव- १५७९ | देवा तूं प्रथम 
देव देव्हारा- २२९५ | देवा दिवस 
देव निवृत्ति ४७९ | देवा धर्मी 
देख म्हणती ३६६ | देवा निढळा- 
देव म्हणे असे ४४८ | देवा पांडु- 
देव म्हणे ऐसे ४७० | देवा माझें 
देव म्हणे नामया२९६/अ | देवा माझें मन 
देव म्हणे नामया ३६१ | देवा माझें मन 
देव म्हणे नामया ४२८ | देवावरी पाय 
देख म्हणे नामया ४९४ | देवा सन्मुख 
देव म्हणे नामया ५१९ | देवासी कळलें 
देव म्हणे राहणे ५७६ | देवा ही विनंती 
देवराज आले २०१५ | देवीं देवेश 
देव रुक्माबाई ४७४ | देवें समाधान 
देवलोकीं इंद्र १०९९ | देवो देवी 
देखसमागमें पर- ४८४ | देशी परदेशी 
देव सांगे ८०६ | देह आहे 
देव क्षिराब्धी- ७१७ | देह जावो 
देबा आदि ५ | देह जावो हेचि 
देवा आम्ही १८२७ | देह धर्म 
देवांगणा हाती ६४४ | देह पडे तंब 
देवांगणा हाती ६७७ | देह मंदिरा 
देवाचिये चाडे १७७७ | देहाचे ममत्व 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक 


६३२ 

६३९ 
२०४३ 
२२८६ 
१९८६ 
१९८५ 
१९९९ 
२००६ 
११८४ 
१९८२ 
१३३७ 
१७०५ 
१८६२ 
२२१३ 
१६१५ 


२६७ 
अभंग अभांगांक 
देहाभिमानें पुर- १६५४ 
देहुडा चरणु ९४६ 
दैत्य राजा ६८४ 
दोंदील दों- ७६० 
दोन प्रहर रात्र १९० 
दोन्ही जोडुनी २०१ 
दोन्ही हात २१५४ 
दर्भे गर्वे मर्दै २२७४ 
दृष्टि उघडुनि १३६ 
दृष्टिचे देखणें १५४० 
द्रव्य चावयासी ७५४ 
द्वापारीची ठेव ८४८ 
द्वारावती भुव- १५८२ 
द्विज म्हणे १०२५ 
द्वारे अडकोनि ९६४ 
दैत्य दानव ९६६ 

ध. 
धणीवरी ध्यान २०४० 
धन मान बळें २२८९ 
धन्य अलंका- ४८५ 
धन्य आमचें ५२९ 
धन्य इंद्रायणी ४२१ 
धन्य कऱ्हेचे ५१८ 
धन्य गोकुळ ८२६ 
धन्य ते अर- ६३५ 
धन्य ते संसा- ६६४ 
धन्य तोचि २०६२ 
धन्य तोचि २०८६ 
धन्य त्या ८६५ 
धन्य धन्य २०५२ 
धन्य नरदेही २०६१ 


|| 
धन्य पंढरिचे 
धन्य महाराज 
धन्य ही 
धन्य सर्वकाळ 
धर्मशास्त्री ऐसें 
धरोनी हस्तक 
धांऊनियां मि- 
धांवत धांवत 
धांव धांव 
धांव धांव 
धांचोनि जाईन 
धांबोनियां न्दे 
धांवोनियां येती 
धिग्‌ तो 
धीर धरीं 
धीरू 
धूप आणि 
धूप पंचारती 
धेनु विये वर्नी 
धोंडोबा नामदेवें 
ध्यान धारणा 
ध्यान सांबळें 
ध्यानीं ध्यातां 
ध्वजा कुंचे 
धेनुसुराने 
न. 
न करू आम्ही 
ज कळतां 
नको गा मोकलू 
नको नको देवा 
नको नको मना 


२१२८ 
२०५६ 
५७४ 
४८१ 
१११३ 
१६७० 
२०६८ 
१५२३ 
९५५ 
१७५८ 
१९४६ 
१००१ 
९६५ 
१४६६ 
१४३१ 
९७० 


११३१ 
११५९ 
१६८० 
१७४६ 
१५२४ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभ्रांगांक | अभंग 


अभ्रांगांक 
नको नको मा- ५२ 
नको वाजवूं ८८६ 
नको तीर्थाटण २१३६ 
नक्र बोले ११८१ 
नग जो तें सोनें ४९७ 
नगरीं नरनारी ११६४ 
नग्न होबो- ८२० 
नट नाटकी १९९७ 
न पाहे गे माय २२०२ 
न पुसतां संतां २८६ 
ज फिटे हे १४४४ 
न बोलेचि ६५१ 
नमन करीन २२७६ 
नमो अगणित ५११ 
नमो अगणित ५३६ 
नम्रो अनादि चक्रपाणि ५६६ 
नमो कालकौतु- ३९६ 
नमो गणपति ६०९ 
नमो ज्योतिर्मय ५२३८ 
नमो नमो गण- ५३९ 
न लगती कथा १४७० 
न लगती डोंग- १३८० 
नलगे तुझी मुक्ति १८८३ 
नलगे मंत्र सार १३८७ 
नव जावें तेर्थे १२०३ 
न वर्णवे वाचे ७०६ 
नवमास वरी १३८ 
नव्हे तुज हित ७० 
नव्हे तेंचि कैसे १२३८ 
नव्हे माझें कांहीं १६९४ 
नरहरी २२६७ 


अभंग अभांगांक 
नागवे कळि- १४२३ 
नाचतां उडता १४७२ 
नाचो नें ९६८ 
नाथा नकोरे ५०६ 
नांदतसे नाम १९२४ 
नानांगर्धे तुळसी ३८६ 
नाना दुःख ५५६ 
नानापरि खेद ६१९ 
नानापरिंचीं १९९० 
नानापरी मन ४३९ 
नापिकाचे परी १६०१ 
नाम उत्तम उत्तम २२३२ 
नाम एकचि १४०३ 
नाम गाऊं १०६६ 
नाम घेतां २२२१ 
नामचि हें १९१४ 
नामचि जो जाणे २२६० 
नाम जीहीं १९९५ 
नामदेव म्हणे ४९९ 
नामदेव पुत्र ११४ 
नामदेवा काय २९९ 
नामदेवां कैसा १२२ 
नामदेवा घरीं १९६ 
नाम न म्हणे १४८२ 
नाम फुकाचें २२४४ 
नाम म्हणावया १३१३ 
नामयाचा ध- ४११ 
नामयाचि माता १७५ 
नामयाचे घर्री ६३३ 
नामयाचें प्रेम १६३३ 
नामयाचें भेटी २०२ 


|| 
नामयाचे मुखीं 
नाम्रयातें 
नामयानें बंद 
नामयासारिखें 
नाम वाचे उ- 
नाम हे अमृत 
नाम हेचि आ- 
नामाचा गजर 
नामाचा प्रताप 
नामाचा प्रताप 
नामाचा महि- 
नामाचा म- 
नामाचा महि- 
नामाची आव- 
नामाची लेख- 
नामाचे चरि- 
नामचेनि बळे 
नामाचेनि पा- 
नामाचे साम- 
नामा न राहे 
नामापरता 
नामामृत 
नामामृत गो 
नामा म्हणे देवा 
नामा म्हणे माते 
नामा म्हणे माते 
जामा म्हणे स्त्रिये 
नामावांचूनि 
नामा शिंपे नामा 
नामा स्वयंपाक 
नामा हें वदतां 


अभ्रांगांक | अभंग 


२३ 
२३६ 
१८०१ 
१६८ 
२०१० 
२२७७ 
२२३६ 
१९५० 
१९२० 
२२२७ 
३९ 
२२२६ 
२२२५ 
१५०९ 
१३२७ 
२२४५ 
१०६० 
६३ 
१९१७ 
३७२ 
२२८७ 
२०८१ 
२२२९ 
४८९ 
१४३ 
१४८ 
२०० 
५९ 
११७ 
३२० 
४९३ 


नामीं नारा- 
जामे तरू अ- 
नामें तो सर- 
नामें सदा 
नारदार्ते पुसे 
नारदें पाहि- 
नारा महादा 
नारायण नाम 
नारा विठा 
नावडे निजांगना 
नावडे प्रपंच 
नाशवंत देतां 
नाहीं आमुचे 
नाहीं देवाचिये 
नाहीं परमार्थ 
नाहीं भक्ती 
नाहीं भीड़ 
निर्गुण गुणासी 
निर्गुण नामाची 


निर्गुण निराकार 
निर्गुण निराकारा 


निर्गुण पणाच्या 
निर्गुण पणाच्या 
निर्गुण सगुण 
निर्गुण सगुण 
निर्गुणी्चे बै- 
निघोनियां दे- 
निज गुज रु- 
नित्य अनुष्ठान 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक 


२२२८ 
२२५६ 
२२७१ 
२२५२ 
२४६ 
११७३ 
६१३ 
१०२९ 
४५७ 
२०५४ 
१७५० 
३१६ 
२०४० 
१०३० 
१२७३ 
१४९४ 
१७६८ 
२१०२ 
१७९१ 
१७६७ 
११४४ 
१५८ 
१७९३ 
१४५६ 
१९३१ 
१७ 
११२४ 
२४८ 
४०१ 


नित्य आम्हां सुख १८९३ 
नित्य नेम आम्हां १४१५ 


अभंग 
नित्य प्रेमा- 
नित्य सर्व काळ 
नित्य सर्व- 
नित्य हे दिवाळी 
निंदा आणि 
निंदील हें जन 
निद्रिस्ताचे सेजे 
निद्रिस्थ स- 
निर्धन धनातें 
निंबलोण करू 
निरोप हा 
निरंजनी बर्नी 
निरंतर येणे 
निरंतर नाम जपे 
निर्वार्णीची हे 
निर्विकल्प नाम 
निर्विकल्प नि- 
निवृत्तिदेव म्हणे 
निवृत्तिदेव म्हणे 
निवृत्तिदेव म्हणे 
निवृत्तिदेव म्हणे 
निवृत्तिदेवा 
निवृत्तिदेवासाठी 
निवृत्तिदेवासंगें 
निवृत्ति मुक्ता- 
निवृत्ति मुक्ता- 
निवृत्ति मुक्ता- 
निवृत्ति मुक्ता- 
निवृत्ति मुक्ता- 
निवृत्ति म्हणे 
निवृत्तिराज बै- 


९६९ 


अभांगांक 


१४५४ 
२०५९ 
१४६८ 
१०५६ 
१७५९ 
१४३६ 
१८७० 
९२७ 
१९०९ 
२१६० 
९९१ 
१७०३ 
१५५८ 
६९४ 
१४११ 
१७८९ 
२१०४ 
२७४ 
२७९ 
४७२ 
४७३ 
५४९ 
६०८ 
७४८ 
४६० 
५४२ 
५६० 
५६४ 
५७८ 
५२७ 
६१२ 


९७० संत नामदेवांची अभंगगाथा 
|| अभ्रांगांक | अभंग अभ्रांगांक 

निवृत्तिराज म्हणे ५८१ | नंदालागीं ते- ९८६ 
निवृत्तिराज म्हणे ५८९ | नरदे सोडविले- ७९२ 
निवृत्तिराज म्हणे ५९४ | नंदे करूनिया ७४६ 
निवृत्ति सोपान ४५९ प. 

निवृत्ति सोपान ४४३ | पटूटाची मी राणी ११२२ 
निवृत्ति सोपान ४६६ | पडियेली जेव्हां १००२ 
निवृत्ति सोपान ३४४४ | पडे प्रायश्चित ८८९ 
निवृत्ति ज्ञानदेव ४५३ | पतितपावन ना १७७० 
निवृत्ति ज्ञानेश्वर २५४ | पतित पावना १७२८ 
निवृत्ति ज्ञानेश्वर ३४३ | पतीत अनेक १७८६ 
निवृत्तीनें एकांत ५८६ | पतीतपावन ब्रीद १७९८ 
निवृत्तीनें बाहे ४८२ | पतीव्रता मोठी ११४९ 
निर्शी प्राप्त ८१२ | पत्राबळी काढी १५०८ 
निश्चय पाहूनी १३० | परब्रह्म निष्का- ३७ 
निसंगासी संग ४४६ | परब्रह्म परम- ४०३ 
निसुगा नीदसु- १४८७ | परब्रह्म पूर्ण ६५३ 
नीर समुद्र १२३३ | परब्रह्म पूर्ण तु ९९२ 
नीरस ९६३ | परब्रह्ममूर्ति १९६३ 
नेघे भूमंडळ २३२३ | परब्रह्म विश्वा- १५३२ 
नेणें घात मात १९३२ | परब्रह्मींची गो- १३०३ 
नेणें भक्ति १६९९ | परमामृत सागरु २५९ 
नेणें मन कांहीं १८६६ | परसा भागवत ६१४ 
नेणें साही शा- १८५४ | परसा भागवते ४७८ 
नेत्र तान्हेले १७४० | परस्परे गुहा २८० 
नेत्र नीर १२३४ | परळी वैजना- ६३७ 
नेत्र माझे १७६० | परा पश्यंति १०५४ 
नेत्री अश्रुधारा १११६ | परियेसीं नामया २३१४ 
नैवेद्याचा नेम १२१ | परियेसी रुक्माई १९१ 
नंद म्हणे माझे ८७५ | परियेसी वासने १७२९ 
नंदाचिये घरीं ८१५ | परिसाचेनि सं- २०७० 
नंदाच्या घरा- ७३९ | परिसासीं लोह ११८ 


अभंग अभांगांक 
परिसुनी ते २१५ 
परीक्षिती राया ७६९ 
पवित्र आणि १४४३ 
पवित्र परिकर ६७ 
पर्वतप्राय पाप- ३०९ 
पश्चिम प्रभास २१९ 
पहा परदारा १३४८ 
पहाहो कडक- ६९२ 
पहिला बागुल ७५३ 
पहुडा पहुडा २१९९ 
पळघडी आ- १५१० 
पक्षिणी प्रभाती. १६६० 
पांच दिवस ६१६ 
पांचमुखी रुद्र १५९७ 
पाचारिले ध्रुवा- ११५३ 
पांचा सातांचा २९० 
पाटावरी चैस- ७५१ 
पाटोळ तिंम- १२१७ 
पांडव भाग्या- १८५३ 
पांडुरंग निवृ- ४६७ 
पांडुरंग म्हणे ५३० 
पांडुरंगा तुझी १५५६ 
पांडुरंगा नमूं १३६६ 
पांडुरंगाचे नाम २१६९ 
पांडुरंगे प्राप्त १४८९ 
पाणी ते देखणे १४०८ 
प्रापार्चे संचित १३१७ 
पापिष्टार्चे जिणे ११३० 
पापी जे अभक्त ७१८ 
पाप्या नावडे १२०० 
पारधियासी ते- ११३२ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९७१ 
|| अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 
पारधी तो ११२७ | पुष्पासी परि- १५५१ | पंढरीचे प्रेम २०७९ 
पाला खाऊनि- २०२९ | पुसताती संत ४२४ | पंढरीचे सुख जि- २०८० 
पावावया ब्रह्म १३३८ | पूजियेली तापी ५९३ | पंढरीचे सुख २१५९ 
पाषाणाचा देव ३१३ | पूर्ण कृपा केली २०६७ | पंढरीचे सुख पा- २१६१ 
पाहतां तुझे च- २३२६ | पूर्ण परिपूर्ण १४२७ | पंढरीच्या सुखा २१८१ 
पाहतां देऊ- २१२५ | पूर्णब्रह्म मानी ७४१ | पंढरीनिवासा स- १७७६ 
पाहतां ये ४६ | पूर्वकथा संव- ५१४ | पंढरी माहेर १७६३ 
पाहतील ग्रंथ ३४४ | पूर्वजन्मी त्या- ११६१ | पंढरीस जावे १९६९ 
पाहिली गे माय ५७९ | पूर्वी तुझी काही २८७ | पंढरी सांडुनि २१७८ 
पाहिलें श्रीशैल्य ३३३ | पूर्वी तूं अनुज ७२६ | पंढरी हे क्षेत्र २१५५ 
पाहुनि न दिसे १६७१ | पूर्व पुण्य २०३ | पंढरी ज्ञानिया १८८९ 
पाहूं द्यारे मज १६८१ | पैल आला राम ६४१ | पृथ्वी थ्यासी १५२५ 
पाहे चहुकडे १०२० | पैल गरुडांचे २३३१ | पृथ्वीमाजी १५४७ 
पिंगळा बोले ३१ | पैल गोपाळ २१७३ | प्रतिदिनी स्व- १९९४ 
पिंड घारीनें ६८२ | पैल ते पंढी २१६७ | प्रथम अवतारी १०४७ 
पितयाची भक्ति २०९२ | पैल दक्षिणेचा २१६५ | प्रथम अवतारी ११८३ 
पितियाचें भाग्य १७१२ | पैल पिकली १५५९ | प्रथम नमन करूं १ 
पिता शिकवी १४५१ | पोटासाठी जरी १२५७ | प्रथम नमूं गज- २ 
पुंडलिकाचे २१५२ | पोटी अहंतेसी १२९१ | प्रपंच स्वार्थासि १३०७ 
पुंडलिक धरिला ५६८ | पोर निर्दय झालें १७३ | प्रपंची जरी माते १६३९ 
पुंडलिके रचिली १९७१ | पोसिशी शरीर ६८ | प्रल्हाद नारद ७०१ 
पुंडलिकालागोनी २०९३ | पंचशतामाजी १०९६ | प्रल्हादा रक्षिले २०९० 
पुढे उभे वेशी- २६२ | पंढरी आनंद १९३८ | प्रल्हादाकारणें ११८८ 
पुर्ढे चालिला ३७४ | पंढरीचा देव २१४७ | प्रल्हादादिकां- १९५७ 
ुर्ढे तो भिकारी १०३२ | पंढरीचा देव १८६५ | प्रसन्न बदन २२६३ 
पुढें ज्ञानेश्वर ४६८ | पंढरीचा देव ब- १८६४ | प्रळ्याचे काळीं १२३१ 
पुण्यवंता दावी ७५५ | पंढरीचा पोहा ४१८ | प्रातःकाळी उद्ध १००३ 
पुराणी पवाडे ११०५ | पंढरीचा वास २२९९ | प्रातःकाळी गडी ९८१ 
पुलक धर्म रो- १७११ | पंढरीची वारी २१८४ | प्रातःकाळी प्र ७८४ 
पुष्कर्णीच्या कां- ६०७ | पंढरीची वारी २१८७ | प्रातःकाळी मा- ९७७ 
पुष्पक विमाना- ३६८ | पंढरीचे जन २१२७ | प्रातःकाळी मु-. ८३६ 


९७२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


i अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 
प्रातःकार्ळी रा ७९८ | बाई कौसल्येचा ६६३ | बोलोनियां येणें २६९ 
प्रातःकाळी सां- ८८८ | बाईल आधीन ११५५ | बंधर्नी गुंतला १११४ 
्रार्थुनी सकळिक २४१ | बांधिलें राहीना १२१६ | ब्रह्म अविनाश १३ 
प्रारब्धाच्या व- १०१४ | बाप आर्तबंधु २५३ | ब्रह्म ते ब्राह्मण १४४९ 


प्रीति नाहीं १३५३ | बाप कवणाचा १३८३ | ब्रह्मनिष्ठ तेव्हां ९७९ 
प्रेम अंगीं ६२५ | बाप भक्तप्रिय २५६ | ब्रह्ममूर्ति संत २०३७ 
प्रेषपडिभरु २३०७ | बाप संतसभा १९३६ | ब्रह्मांड तया- ११७५ 
प्रेमपिसे भरले १६३२ | बाबा अहंकार ३६ | ब्रह्मांडायक १४७९ 
प्रेमफांसा घालू- २२७३ | बारा हात १२२९ | ब्रह्मादिक तेथें ४६४ 
प्रेम सप्रेम २१९३ | बाहूबळें तुवां ७०७ | ब्रह्मादिकां पाह- ८५५ 
प्रेमळ तूं भक्ता ४९६ | बाहेरी भितरी १५६० | ब्रह्मी ब्रह्म एक १५५३ 

फ. बाहेरी भितरी १५७० | ब्राह्मण आशि- ७४९ 
फार आठवते ४४७ | बाळकाच्या ११६८ | ब्राह्मण व शूद्र १४७७ 


फुकाचिया तु- १०७६ | बाळका स्तनपा- १६६२ | ब्राह्मणांची इ- ६६२ 
फुटल्या घटाचे- १३०९ | बाळपणी वर्षे १२९९ | ब्राह्मणा न कळे १४७६ 
फुलले अनेक ५८३ | बाळपणी हिची १३०० भ. 

फेडूनि पीतांबर २१४१ | बाळ वृद्ध तरुण १३१४ | भक्त अमर ३८० 


फुंदत फुंदत १७४५ | बाळ सगुण ८२३ | भक्त केशवाचे २०४८ 
ब. बुजगावणे शेती १३२९ | भक्तजनवत्सल २५२ 
बरें आम्हां १७६५ १५४ | भक्त पुंडलिका २०९१ 


बरवें गा शंक- ११४० १६७३ | भक्त पुंडलीके १८२२ 
बरवेपर्णे बरबा २१०९ १३३० | भक्त प्रल्हादा- ६९५ 
बरवें बरवें ७७३ ३२८ | भक्त भागवत २१८ 
बहुत जन्मा- १६८३ | बैसायासी गेलों ११७४ | भक्त विठोबाचे १४५० 
बहुत दिवस १५७ | बैसोनि एकांती ३२७ | भक्तीची अपेक्षा १७२२ 
बहुत दिवस होतो २२२२ | बोलवरी बो- २००१ | अक्तांची आवडी १४५३ 
बहुरूप्या ब्रा- २०६३ | बोलावुनी अव- ७६१ | भक्ताचिया भाव- १८७२ 
बहु सुख २०४५ | बोलावू पाठवू १५८६ | भक्तांचे ते साहा ५२० 
बळीराजा दैत्य १०४२ | बोलिलें वेदां- १५२९ | भक्तांचे हृदयी- १९५५ 
बळीराजा दैत्य ११८९ | बोलूं ऐसे बोल १९४८ | भक्ता माजी २३३९ 
बाई कशाच्या ६६० | बोले दामशेटी १७६ | भक्ता समागमे ५१० 


| अभांगांक 
भक्तांसाठी देव ११८३. 
भक्ति आम्ही १८४५ 
भक्ति करोनि- २२७९ 
अक्ति त्रिविधा ३०६ 
अक्नतिप्रतापें पा- १९२९ 
भक्ति हेचि भावे ३२२ 
भक्ति हे पौर्णिमा २२३५ 
अक्तीविण मोक्ष १३२१ 
अक्तीविणें जिणे १३१९ 
भगवंत म्हणे ना- ४१२ 
भजन करा १०८९ 
भजूं एका बि- २२०३ 
भरते त्यागिली १८६३ 
भला तूं हरी ९४३ 
भवव्याश्र देखो- १६१९ 
भवर्सिधु तरा- ८६३ 
अवसिंधूचा पा- १३९५ 
भवसिंधूचा पा- १४९३ 
भवाब्धि तारण ५६ 
भस्म तो होतसे २०७३ 
भक्षूनियां पोहे १०३८ 
भागलासि देवा १७०६ 
भार्वेचि भजन १४०२ 
भार्वे तुझे चरण १५७८ 
भार्वेविण भक्ति १५९९ 
भिऊनि रिघीजे १६३८ 
भिन्न माध्यान्ही १०११ 
भीत नाहीं भीत १७१३ 
भीष्मासी आ- १४२४ 
भुक्ति मुक्ति मा- १५७३ 
भुक्ति मुक्ति १३१५ 


अभंग 
भुजंग विखार 
भुलले हे लोक 
भूचरी खेचरी 
भूमिदाने हो- 
भूमि भार 
भूमीचें मार्दव 
भेट देई मज 
भेटीची आवडी 
म्रेटीलागी 
भेटीलार्गी जीवा 
भेदवादी जन 
भोगाची न- 
भोगावती तीरी 
भोगावरी आम्हीं 
भोंबतार्ले जाळें 
भोळ्या भावि- 
म. 
मग अष्टदिशा 
मग उट्डाण 
मग केशव म्हणे 
मग केशव म्हणे 
मग पंढरीनाथ 
मग प्रश्न 
मग म्हणे 
मग व्यासपूजा 
मग लावूनियां 
मग सकळ 
मग सारोनी 
मग संतोष 
मग ज्ञानदेव 


मज गांजिल्या- 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक अभंग 


१२८६ 
१२४३ 

५७१ 
१४२५ 

७१६ 
१३३१ 

९७६ 
१७५३ 
२७५२ 
१७५४ 
१०९० 
१०९५ 

५२२ 
२२७५ 
११०३ 
२०६९ 


३८९ 
५०९ 
२२४ 
२३७ 
१७१ 
३७० 
३६२ 
३९० 
२२० 
३५९ 
४०८ 
३८१ 
२०७ 
१७३६ 


९७३ 
अभांगांक 
मज चालतां १९८३ 
मज तुज १८४२ 
मजसाठी काय १७१७ 
मत्स्य कच्छ ६९७ 
मत्स्य कच्छ क्रोड ११८६ 
मधुवन चांग- ११६६ 
मध्यानकार्ळी ८०० 
मर्थ्ये झालें ६९८ 
मर्ध्ये झाले ११९३ 
मन करी आ- २२४० 
मन झार्ले उन्म- १८३९ 
मन धांवे सैरा- १५३० 
मन नेणे तुझ्या १६२३ 
मन माझे आंत १५६१ 
मन माझें चो- १६०० 
मन हे चंचळ १३८१ 
मनाचे मनपण १५३३ 
मनी जें जें देखें १५८९ 
मनुष्य करिसी २३२८ 
मर्ने ध्यान क- २३०३ 
ममता तुटेना १६०४ 
मयुरध्वज राजा १८०५ 
मयूरादि पक्षी ७३४ 
मरण सांगा स्वा- ३११ 
मरे पेरणे १८०६ 
मल्हार महुर्डे ७७५ 
मस्तकीं ठेवु- ९५३ 
महा उत्साव ३५६ 
महाद्वारी सुख २३०० 
महा मुक्ति २११८ 
मागे तुझी कांस १७७३ 


९७४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 
| अभांगांक | अभंग अभांगांक अभंग अभांगांक 

मार्गशीर्ष मासी ८१८ | माझ्या मर्ने १८७४ | मी माझें भा- १३२४ 
मार्गही राहिला ११०२ | मांडीवरी घेत ७५७ | मी माझें म्ह. १३५५ 
मार्गी चालता १४०९ | माता तेचि १५६७ | मी तूं हैं १३२३ 
मागोनियां गों- ९०९ | मातापिता घरी ३४० | मी तो तुझा १६०७ 
मांजरें केली १२९६ | माझा पिता बंधु १६९० | मीनरूप झाला ६४३ 
माझा नामा १५३ | माता पिता १८७७ | मीनरूप झाला ११८५ 
माझा नामा १६९ | माता म्हणे १३९ | मी म्हणतां १३९४ 
माझा भाव २१ | माता वाट पाहे १३७ | मुक्तपण आम्हां १८९६ 
माझा हा २०३२ | माती तुडवितां ६२७ | मुक्ताई उदासी ५८० 
माझिया पित- २०९६ | मातेलागीं पुसे ११५१ | मुक्ताफळ नथ ९३६ 
माझिया भक्तां १९७२ | माथां पडतां ११०६ | मुक्ताईने ५६५ 
माझिया मनासी २३११ | माथां मोरपिसां १६६६ | मुक्ताई म्हणे ४०६ 
माझिया मनाचे १७६१ | मान तोडावया २२०१ | मुक्तिपद मी गा २२१९ 
माझिया मर्ने १९३० | मायबापाची १८०२ | मुक्तिप्रद आहे १५०१ 
माझिया मने २३०५ | मायब्रापां परीस १८९२ | मुर्खी नाम १२८९ 
माझी कोण १६७५ | मायभूमि पाहूं ५७७ | मुखीं नाहीं १२६८ 
माझें कुळींचें २१७६ | माय मेली पोरटे २३१९ | मुख्य मातृकां- १५३४ 
माझे गुणदोष १६९२ | माया पुरातनु १८०८ | मुंगी उमगा १२२२ 
माझें घर १५९ | मायेचा कळव- १८०९ | मुंगीचिया गळां १७३२ 
माझ जन्मपत्र ११५ | मायेचा हा १३४५ | मुंगीने आकाश १२२३ 
माझे भक्त २१० | मायेचे भूचर ५० | मुंगी व्याली १२२५ 
मार्झे मज न १८१० | माये विण जे २०४१ | मुंगीस तो मार्गु १५४६ 
माझे मनीं १३५ | मायेसी रुसर्ले १५४५ | मुगुट मनोहर ४६३ 
माझे मनोरथ १६५३ | माराया कृष्णा- ८३८ | मुंम्याचियेविवरी ४७७ 
माझे मागणें १५७५ | मारावया राजे ६८३ | मुतूनिया हारते ७७१ 
माझे मायबाप २०७८ | मारावया राजे ११९० | मुलें सांगताती ७९३ 
माझे मी ५१ | मिथ्या माया- १३०४ | मुळींच मी जाणे १७९५ 
माझे विठोबाचे १९४३ | मिळवूनि सौं- ८०२ | मुळु बदनाचा १९४२ 
माझं व्रत एक १५७६ | मी असे तेर्थे १५६२ | मूर्ख बैसले १२५३ 
माझं सर्व १८८७ | मीच माझा देव १८३१ | मूर्खाहातीं दिलें १८३२ 
माझ्या बोबडि- १६९७ | मी माझें उरलें १८४१ | मूषक हव्यासें १४४२ 


|| 
मेघःशाम वर्ण 
मेर्घेबीण जळ 
मेले जित्यासी 
मोतियांचा चूर 
मोर पिसा 
मोह भुजगे 
मंगळमूर्ति 
मंगळवेङ्या- 
मंत्रयंत्र दीक्षा 
मंत्रांचा पै मंत्र 
मंथना आरंभ 
मंदिरा नेवोनि 
मंदोदरी करी 
मंदोदरी सांगे 
मृगजळ डोहो 
मृगाचिये शृंगे 
म्हणतां नाम 
म्हणतां वाचे 
म्हणती घेतल्या 
म्हणती सकळ 


म्हणसी बिभीषण 


म्हणा श्रीराम 
म्हणे दीनबंधु 
म्हणे पुंडलीक 
म्हणे बा आ- 
म्हणे विठोजी 

य. 
यम सांगूं गे- 
यम सांगे दू- 
यम सांगे दू- 
यम सांगे 


अभ्रांगांक | अभंग 


८६८ 
३०२ 
१२३२ 
२७८ 
९३२ 
२२५५ 
४१४ 
६३० 
२०७५ 
१४७१ 
७९९ 
७९६ 
६७० 
६६७ 


६७५ 
१३९८ 
२०१७ 
२१०० 
११६५ 

४०४ 


२०४९ 
१९८८ 
२००७ 
२०५० 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक 
यमाचिया न- ९९५ 
यमुने पाब- ८६९ 
यशोदा घुस- ७८६ 
यशोदा व्या- ८७४ 
यशोदे घरा- ८२५ 
यशोदेचा बा- ७७६ 
यशोदे भोव ८११ 
यज्ञ याग दान २२५७ 
यज्ञादिक कर्म १२७२ 
यदूशेटी ११० 
यारे नाचों २१७७ 
याहो क्षेत्र १२०९ 
युक्तायुक्त ज्ञान १९५ 
युक्तिप्रयुक्तीचें १६६३ 
युगा ऐसें पळ ७११ 
युगांबरोबरी ९९७ 
युगे अट्टाविसे २१९४ 
युर्गे गेलीं १२६७ 
येईना अझुनी १६१८ 
येई गे केशवे ७९ 
येई गे नारायणे णी ८० 
येई गे माधवे ८१ 
येई गे विठ्ठले १०६ 
येई जनार्दने ९९ 
येई तू उपेंद्रे १०० 
येई तूं कृपाळे ९१ 
येई तूं गोविंदे ८२ 
येई तूं प्रद्युम्ने ९३ 
येई तूं शारंगें ९२ 
येई तूं हरी- १०१ 


येई तूं पुरुषो - ९५ 


९७५ 
अभंग अभांगांक 
येईं तूं मधु- ८४ 
येई तूं विष्णू ८३ 
येई वो अच्युते ९८ 
येई बो अधो- ९६ 
येई बो अनि- ९४ 
येई बो केसरी ९७ 
येई वो कृपाबंते १०७ 
येई बो तूं १०२ 
येई चो त्रिवि- ८५ 
येई वो दामो- ९० 
येई वो पदा- ८९ 
येई वो विठ्ठले १०९ 
येई वो येई वो येई तो २०२३ 
येई वो वामने ८६ 
येई चो श्रीध- ८७ 
येई बा विठ्ठले १०८ 
येई हो विठ्ठले १०५ 
येई हषिकेशी ८८ 
येउनी अळंका- ३३७ 
येऊनियां यम ११०८ 
येऊनि संसारा १४८० 
येत येत उभा ९३९ 
येतसे दशरथ ६४९ 
येतां जातां थोर २०७१ 
येतिया पुसे १०५८ 
येथोनि तेथवरी ३०८ 
येथोनिया २०१३ 
येरी म्हणे का- १११९ 
येरु तो निवां- ११७० 
येरे येरे देवा ७१० 
योग याग यज्ञ १२८७ 


९७६ 
i ग 
योगानें जोडिली १०५० 
योगि मुनि १९०१ 
योगियांचे ब्रह्म २० 
योगी परम २२२ 
योगी ब्रह्माचा- १२४२ 
योगी हे शि १८८८ 
र्‌. 

रकार मकार १४६९ 
रखुमाई माता ६२३ 
रखुमाई म्हणे ३३८ 
रडे मोकलुनि ९७८ 
रमासिंधुमाजी १५९४ 
रमेच्या वल्ल॒भें ९८४ 
रवि रश्मि २०३९ 
राईएबढें पाख- १२३० 
राजमंदिराधि- २३३० 
राजयासी सर्व॑ ११४८ 
राजसी तामसी १२५५ 
राजाई ते पुसे १९७ 
राजा म्हणे ११६७ 
राज्यी स्थापि ९८५ 
रात्र काळी ९४० 
रात्रंदिवस खंती १६६१ 
राधा बरनीच्या १२३५ 
राधेप्रती अन- ७९७ 
रामकृष्ण माळ ५४ 
रामनाम म्हण- १३९२ 
रामनाम वाचे १३८५ 
राम पिता सिता ६७२ 
राम मंत्राचिया १३८९ 
राम म्हणतां १३९० 


अभांगांक | अभंग 


राम हेचि स्नान 
रामा राजीव- 
राया म्हणे 
रावणा मारून 
रावर्णे हे केले 
राष्ट्र करी पाप 
राहा याचे तळीं 
राहिला पाऊस 
राही रखुमाई स 
राही रखुमाई 
राहूं नका येथें 
राहोनि भोंवती 
रात्र थोर 
रुक्माई म्हणे 
रुणझुण पार्यी 
रूपें शामसुंदर 
रुपार्चे रूपस 
रुसलासे नामा 
ल. 
लटिका मी 
लटिकें तरी 
लपलासि तरी 
लब निमिष 
लक्षवरी बि- 
लक्ष चौन्यांशी 
लडिवाळ लेकरु 
लडिवाळ लेकरु 
लागली उ- 
लागलें वरुष 
लांचावले ब्रह्म 
लाजले गे माय 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक | अभंग 


१३९६ 
१३८८ 
६४८ 
१२४१ 
६५२ 
१३५८ 
८९६ 
८९७ 
१६२ 
५३२ 
८७७ 
१७६२ 
११४६ 
२४५ 
७०८ 
१००८ 
७५ 
२३०६ 


१६०६ 
१६०२ 
२२५८ 
१३४० 
११०४ 
१३८२ 
७८१ 
७८२ 
४२० 
११५० 
१००७ 
३५ 


अभांगांक 
लाज सांडो- १६४० 
लाजो नको १५२८ 
लांब लांब १२८३ 
लाभाचिया लोभं १४९ 
लावण्य सुंदर १३५० 
लाबियेला दीप ४६५ 
लाविली कौपीन ५६७ 
लावोनि भवभय १६० 
लिंगपुरार्णी ११३८ 
लोखंडाचा विळा ११९ 
लोपतां आदि- ९०४ 
लोभियाचे घरी १६०५ 
लो लो लागला ११३ 
लंबोदरा तुझा ६९९ 

च. 

बटरूनि डोळे २९२ 
वटेश्वरं वृत्तांत ५२३ 
वडील कुरंगी ११२६ 
वडील वडील १५१ 
वर्णावया रूप ६८९ 
वतन आमुची २३१३ 
बत्साकारणें १७३३ 
वन वृक्ष बल्ली ४३२ 
चनामर्ध्ये कांगे ९०५ 
खराईची गोणी १९९ 
खरी वरी बोलती १५१२ 
वस्त्रे अलंकार ६६१ 
वसुदेवा देत ७२७ 
वांकडे पाहणें १५९२ 
वाघाचिया गळां १६४९ 
वाचितां अ- ११७१ 


वाचेचेनी बळें 
वाचे नाम गात 
वाचे म्हणतां 
वाजविली डांक 
चाजंवोनी वेणू 
वाढबेळ कां 
चाढों लागे 
वाणी गांधिपण 
वानराच्यासंगें 
वामांगी बा- 
खाया ताडातोडी 
वारी वो द- 
वारंबार काय 
वाल्मिकादी 
खावडी दुरि- 
वासनेचा त्याग 
वासनेचा फांसा 
वासनेची कर 
वासरू भोवे 
वासुदेवा हषि- 
वाहातसे नेत्री 
वाळवंटी उभा 
विचारित हो 
विचारितां सहज 
विचारूनि पा- 
विटेवरी उभा 
विटेवरी नीट 
विटेवरी सम- 
विठाई सांव- 
विठोजी म्हणे 
विठोबाचे पा- 


अभांगांक 
१६६. 
१०२३ 
६१५ 
१०४५ 
९१७ 
१६२१ 
७७२ 
१५८० 
१८२६ 
१५३७ 
१६७४ 
८२२ 
१६३४ 
१६११ 
१३२० 
१३४७ 
१६१४ 
१५१९ 
१६४८ 
७१९ 


अभंग 
विठोबाचे मुख 
विठोबाच्या 
विठो माझे रे 
बिठ्ठल आमुचें 
विठ्ठल आवडी 
विठ्ठल कानडे 
विठ्ठल नामीं 
विठ्ठल माउली 
विठ्ठल माउली 
विठ्ठल रुक्मिणी 
विठ्ठल विद्रदे 
विठ्ठल विसांवा 
विठ्ठलाचे नाम 
विठ्ठलाचे पाय 
विठ्ठलासी पाहे 
विधि वेद विरुद्ध 
विनविती संत 
विनंति करी 
विनवितो देवा 
विप्र वेष तेव्हां 
विभाग सत्वर 
विमानांची 
विमार्नी बैसली 
विरंचीचा बाप 
विश्वजन मोहना 
विश्वाचा जो 
विश्वाच्या मो- 
विश्वंभर नाम 
विष पाजावया 
विषय खटपट 
विषय सेवितां 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभ्नांगांक 

१९४७ 
१९५१ 
२७४७ 
१०६७ 
२३ 
२१४४ 
७७ 
१६२४ 
१८५० 
४१७ 
१७३९ 
१९८१ 
२१८३ 
१३७६ 
२२६६ 
३४६ 
४४२ 
६६८ 
१२३ 
७६६ 
६८० 
७३३ 
५९५ 
६५४ 
१५५ 
७४५ 
१९०४ 
१७२६ 
१८११ 
६९ 
१३४४ 


९७७ 
अभंग अभांगांक 
विषयाचा आ- १३१६ 
विषयाचे आ- १७८८ 
विषयाचे कोड ४१ 
विषयासंगे १२५२ 
विषयीं आसक्त १७३७ 
विष्णुविण ध्यान १३७५ 
विष्णूचे सेवन १०७३ 
विष्णूसी भज- ११४३ 
विसांवा वि- २४ 
विसांवा विश्वाचा १८८१ 
वीतभर पोट १५९६ 
वेडावली वाचा १५५० 
वेडिया उपचार १२४७ 
वेणुनादीं चरे १०५३ 
वेणू वाहूनि ८८५ 
वेणू वाहोनि १७१० 
वेद ध्वनी ३६५ 
वेदाचे महिमान १४९१ 
वेदाचे जे सार १०८३ 
वेदाचे हे सार २६० 
चेदां जन्मस्था १३७१ 
वेदाध्ययन १२७५ 
चेदां न कळे २१२८ 
वेदांवेगळे १९८७ 
वेदा अगो- २१०१ 
चेदासी कानडा १९०८ 
वेदांसी न कळे ३२३ 
वेदी तोचि १५२० 
वेळोवेळां तुला ७१३ 
वैकुंठ ते घर २१४२ 
वैकुठासी आ- २३०८ 


i अभंग 


वैष्णवां घरीं 
वैष्णवांचा थाट 
वैष्णवांनी केली 
चैष्णवामाजी 
चोसंडोनि नि- 
बोसंडोनी हरि 
बंदार्वे तें काय 
बंदिली अंबिका 
व्यर्थ कां 
व्यर्थ या 
व्यापक ते नाम 
व्यापकापरीस 
वृषभाच्या 
ब्रत तप दान 
व्रत तप न 
व्रतबंध दीक्षा 
श. 
शब्दांचे सुख 
शब्दामृत मांडे 
शरण आल्याचा 
शरणागतासी न- 
शरणागता तारी 
शरीर काळाचें 
शरीर प्राणाचें 
शरीर संपत्ती 
शरीराचा भाव 
शांति भीमा- 


६९१ 
२१२९ 
१४१२ 
२०२६ 
२०२८ 
२३३७ 

५४६ 
१५०५ 

४६९ 

४३१ 
१८४४ 

६०२ 
१४४१ 
१३३६ 
१४९७ 
१८९७ 

८३२ 
२२४१ 
१४२८ 


३२९ 


१९५३ 
१३२६ 
१७६६ 
१६४१ 
९१३ 
१३११ 
१५८७ 
५५ 
१८२५ 
१९६४ 


शाममूर्ति डो- 
शास्त्रज्ञ पंडित 
शास्त्राचे हें सार 
शिकला ते गाणें 
शिकवा वो 
शिंपियाचे कुळी 
शिव ऐसा 
शिवणे टिपणें 
शिवरात्री कथा 
शिव हलाहलें 
शिवादि वंदि- 
शिशुपालादि 
शुक म्हणे राया 
शुकादिक ज्या- 
शुद्ध फाल्गुन 
शुद्ध भावार्थाचें 
शुभसुचिन्हे 
शेर्ती बीज ने- 
शेंदूर पारवे 
शेवटिली पा- 
शेवटिची समाधी 
शेषशायी हरी 
शेषाप्रती बोले 
शेळ्या मेंडि- 
शोधोनियां 

शंख चक्र गदा 
शंभु उपदेशी 
श्रवणामात्रें ज- 
श्रवर्णी सांगित- 
श्रीकृष्ण जन्म- 
श्रीकृष्ण लीला- 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक 
१८७६ 
१२८८ 
२२०८ 
१२५८ 
१९२ 
११६ 
१०८७ 
१७७ 
११३७ 
२२३३ 
८५० 
१३६५ 
७४४ 
९९९ 
५७४ 
१०२२ 
१०२४ 
१४८४ 
५२६ 
२२९३ 
६२० 
७२४ 
७२५ 
८३९ 
१५२७ 
२३३३ 
१३९७ 
८६२ 
३०४ 
७६५ 
११९२ 


अभंग 
श्रीधरा अनंता 
श्रीपाद म्हणती 
श्रीमुख साजिरे 
श्रीमुख सुंदर 
श्रीमुखाची सोय 
श्रीराम सोयरा 
श्रीराम जयराम 
श्रीविद्वर्ले आप- 
श्रीहरि श्रीहरि 
श्रोते म्हणती 

ष. 
घड्चक्र भेदो- 
षडरसा 

स. 
सकळ वैभव 
सकळ समुदाय 
सकळ साध- 
सकळ संतजन 
सकळांची 
सकळांचे तु- 
सकळिकां तेव्हा 
सकळिकां नम- 
सकाम निष्काम 
सगुण तें ब्रह्म 
सगुण निर्गुण 
सगुण समान 
सगुण संपन्न 
सत्यसंकल्पा- 
सत्यज्ञानानंद 
सत्वसमाधानी 


सद्गुरूचे पाय 


अभांगांक 


२१५० 
३४१ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा ९७९ 
i अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 
सद्गुरुनायके पूर्ण ३१२ | सर्व जिवा करी १९९८ | सांडोनि नित्य २०५१ 
सद्गुरूवांचूनि १५०४ | सर्व जीव तूं १७८७ | सांडोनि संसार १७३० 
सद्गुरू सखया _ ४८७ | सर्व तीर्थे मि- ३८७ | सातवा जो ७२८ 
सद्गुरू सागरा ५१५ | सर्व देवामांजी १९०० | सात्विक हें वै- १३६३ 
सदा पैं परि १४१४ | सर्व पाप पुण्य १९१० | साधन साधितां १४९२ 
सदा फळ सु- ४३ | सर्वभावे तूते १९४५ | साधनाच्या १५४४ 
सदा विचरता १५०६ | सर्व सुखरासी १०५१ | साधनांत सोपें २२४८ 
सदा शिवापुर्दे १४७८ | सर्व स्वस्ति क्षेम ४७६ | साधावया आ- १४५ 
सदा सोमवारी ११४२ | सर्वागे साजिरी ७२ | साधावया स्व- २००२ 
सनकादिकी ३५७ | सर्वाभूर्तीनार्दै १९०५ | साधुनि समा- १७८३ 
सनकादिक २१३१ | सर्वांभूती पाहे २०५३ | सापत्न माउ- ११५४ 
सण दिवाळी १०५९ | सर्वांभूती भज ६४ | सारार्चेही सार १९२२ 
सप्तशुंगालार्गी ६०१ | सर्वांभूती भज १४८६ | सारथ्यासीं १००० 
समचरणी ८ | सर्वांभूती ही २२८१ | सार हें पै नाम ७६ 
समर्थाचे बाळ १८२४ | सर्वांमाजी सारा २२६५ | सार पैं सांत २२८० 
समर्थासी करी १२४५ | सव्य हातें नगर ५४७ | सारासार विचार ४२७ 
समस्त भक्तमंड २४२ | सहज तुझे सुख २३२१ | सावध सावध १९३ 
समस्त मिळोनि ९३१ | सह समुदायेसी ६०४ | सिबुर दावूनि १२७१ 
समस्तांचे १००४ | सहस्र अठ्यांयर्शी २११३ | सिंदूरे ११४५ 
समस्तां सांग- ७९१ | सहस्र तोंडा- २१३९ | सुकुमार सांव- ९११ 
समाधिच्या पार्वी ६११ | सहस्र दळांत २१०८ | सुख तें १४१३ 
समाधि परिपूर्ण ४८६ | सहस्रनामाची १३६७ | सुख दुःख जि- १५३१ 
समाधि श्रवण ६२२ | सहस्र नामाचे ९८४३ | सुख दुःख दो- १८६८ 
समाधिस्थ स- १५३६ | सांगताती दा- ६५७ | सुख सेजेवरीं २४२ 
समाधीसी शेज ५७० | साचपर्णे ब्रीदा १७७४ | सुख सांगावे २०७३ 
समुद्राचे पाणी १२२४ | साठी घड़ी १०६८ | सुखाचा सुखतरु ३१४ 
समुद्रांत पुत्र ९९४ | साठी सहस्र ११४१ | सुखाचा सोह- २१७४ 
सरस्वती तीरीं ९२६ | सांडी सांडी १४४०. | सुखार्चे सुखरूप ३०३ 
सरस्वती माते ७०० | सांडुनि अभि- १६१२ | सुखाचे सोयरे ३२१ 
सरोवररी कम- ९१० | सांडुनी वैकुंठ २०९५ | सुखाचे हें १० 
सर्वकाळ हरी २००९ | साडेतीन पाउलें ४३० | सुखालागीं करी २१७२ 


९८० संत नामदेवांची अभंगगाथा 
i अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 

सुखालार्गी मग ३०५ | संग खोटा पर- १३४९ | संसारा येवोनि १५११ 
सुंदर नारायण ६०३ | संतचरण २०८५ | स्तवीतसे वा- ११७७ 
सुंदर नामे १४०५ | संत पाहुणेरा २७२ | स्त्री गरवार १२४० 
सुंदर पणे सुंदर १९४४ | संतभार पंढरीत ३८ | स्नानविधि केली ३५८ 
सुदामा ब्राह्मण १०१३ | संत समागम २८३ | स्नानालागीं १०३५ 
सुदामा म्हणे १०३९ | संतसमागमें ६४० | स्पष्ट जोडोनिया ५१७ 
सुलभ सोपारे १८८० | संतसंगतीचे २०६५ | स्फुंदत स्फुंदत २३२५ 
सुवर्ण आणि १३२५ | संतांचा महिमा २०३८ | स्फुंदस्फुंदोन २३०१ 
सुवर्णाचा शो- ६५६ | संतांचे लक्षण २०७७ | स्मरण करितां ५३ 
सुवर्णाचे ताट २३२ | संतांच्या चर- २०७४ | स्वर्ग मृत्यु पा- ३७६ 
सूर्यवंशी राजा ११४७ | संतापार्यी माथा २०८८ | स्वप्नीं तरी कैसा १६५९ 
सूर्याचा प्रकाश ३१९ | संतांसी विन्मुख २९३ | स्वर्प्नीचिया १४४७ 
सोंडी कान्हा ७८३ | संतोषाकारणें १८०७ | स्वये घरदार १३०८ 
सोडा सोडा ७३८ | संपदा सोहळा २१७९ | स्वरूपाकारणे १८३० 
सोडोनियां ग- ११३३ | संपूर्ण विश्वाचा २१०३ | स्वानंदांत पडो- ३१८ 
सोनियाची झाडे ५८४ | संसार करितां १३०२ | स्वानंदें देवभक्ता ४२५ 
सोपानदेवे ग्रंथ ५४१ | संसार घन १२३९ | स्वामि एक १५६५ 
सोपान म्हणे ५१३ | संसार परजनीं १३६० हः 

सोपान वटेश्वरः ५२४ | संसार पाल्हाळ १५५४ | हडबडलीं पा- १३८६ 
सोपान वटेश्र ५२५ , | संसार बंधन २१६३ | हत्तीच्या चरणा- १६९५ 
सोपान समाधी ५४३ | संसार शेत १२०८ | हनुमंत गेला ६६६ 
सोपा हा सु- ७३ | संसार षडचक्री १६३७ | हरणी सांगे ११२९ 
सोयरा सुखा- २२८४ | संसार सागर १३०१ | हरिकथा ऐक- १२५६ 
सोयरिक सां- ६३४ | संसार सागरी २२५९ | हरिकथाश्रसण १९५४ 
सोय सांडिली १७४ | संसार साग- १९२७ | हरि गातां १९०७ 
सोबळी पिळूनि १२९४ | संसार संकटे १६०९ | हरिदासपर्णे १३३४ 
सोंबळ्याने हरि ४५८ | संसाराची सोय १८८६ | हरिनाम गातां १९७३ 
सोळा त्या १५३५ | संसाराचे दुःख १३०६ | हरिनाम पाठ ७८ 
सोळा सहस्र १०३६ | संसारी असतां १५२६ | हरिनामीं उदा- १४३८ 
संकल्प विकल्प २३२० | संसारीं गांजलों १६१७ | हरिपाठ गजरे ५५९ 
संकल्पाचा मळू ११६२ | संसारींच्या आ- १७३४ | हरिभक्त म्हण- १२८० 


९८० संत नामदेवांची अभंगगाथा 


| अभांगाक | अभंग 


अभांगांक। अभंग अभांग 
सुखालागी मग संग खोटा पर- १३४९ | संसारा येवोनि १५ 
सुंदर नारायण संतचरण २०८५ | स्तवीतसे बा- ११ 
सुंदर नामे संत पाहुणेरा २७२ | स्त्री गरवार १२ 
सुंदर पणे सुंदर संतभार पंढरीत ३८ | स्नानविधि केली ३। 
सुदामा ब्राह्मण संत समागम २८३ | स्नानालार्गी १०: 
सुदामा म्हणे संतसमागमें ६४० | स्पष्ट जोडोनिया ५' 
सुलभ सोपारें संतसंगतीचे २०६५ | स्फुंदत स्फुदत २३' 
सुवर्ण आणि संतांचा महिमा २०३८ | स्फुदस्फुदोन २३' 
सुवर्णाचा शो- संतांचे लक्षण २०७७ | स्मरण करितां । 
सुवर्णाचे ताट संतांच्या चर- २०७४ | स्वर्ग मृत्यु पा- ३ 
सूर्यवंशी राजा संतापार्यी माथा २०८८ | स्वर्ष्वी तरी कैसा १६' 
सूर्याचा प्रकाश संतांसी विन्मुख २९३ | स्वप्नींचिया १४ 
सोडी कान्हा संतोषाकारणें १८०७ | स्वर्ये घरदार १३' 
सोडा सोडा संपदा सोहळा २१७९ | स्वरूपाकारणें १८ 
सोडोनियां ग- संपूर्ण विश्वाचा २१०३ | स्वानंदांत पडो- ३' 
सोनियाची झाडे संसार करितां १३०२ | स्वानंद देवभक्ता ४ 
सोपानदेवे ग्रंथ संसार घन १२३९ | स्वामि एक १५ 
सोपान म्हणे संसार परजनी १३६० ह. 
सोपान वटेश्वर संसार पाल्हाळ १५५४ | हड़बडलीं पा- १३, 
सोपान वटेश्वर संसार बंधन २१६३ | हत्तीच्या चरणा- १६' 
सोपान समाधी संसार शेत १२०८ | हनुमंत गेला ६! 
सोपा हा सु- संसार षडचर्क्री १६३७ | हरणी सांगे ११: 
सोयरा सुखा- संसार सागर १३०१ | हरिकथा ऐक- १२ 
सोयरिक सां- संसार सागरी २२५९  हरिकथाश्रवाण १९। 
सोय सांडिली संसार साग- १९२७ । हरि गातां १९ 
सोवळी पिळूनि संसार संकटे १६०९ | हरिदासपर्णे १३ 
र्सोवव्व्यार्ने हरि संसाराची सोय १८८६ | हरिनाम गातां १९% 
सोळा त्या संसाराचें दुःख १३०६ | हरिनाम पाठ । 
सोळा सहस्र संसारी असतां १५२६ | हरिनार्मी उदा- १४ 
संकल्प विकल्प संसारी गांजलों १६१७ | हरिपाठ गजरे ष्‌! 
संकल्पाचा मळु संसारींच्या आ- १७३४ | हरिभक्त म्हण- १२, 


९८२ 


अभांगांक | अभंग 
इन सौंसर 
२२६ 


अभंग 
अ. 
अकुल पुरख इकु ६१ 
अदबुद अचंभा १५५ 
अण मडिआ मंदलु ११ 
अन बोलता चरण ८५ 


ड. 
उठिरे नामदेव 
उत्तरा आरती 


अनेक मरि मरि १८० ए. 
अपने रामको भजि १९७ | एक अनेक 
अब न बिसारुं २११ | एकै बीठला 
अभिअंतरी २५३ | एवडीसी मानै 
अभिमान लीषा नर २३० | ऐसे जगथै 
अवधू बेली १४९ | ऐसे राम ऐसे 
अस मन लाव २१९ | ऐसे रामहिं जानो 
असु-मेध जगने, २३ | ऐसे ही मना 

आ. ऐसो रामराइ 
आ भड़ैरे १०४ | ऐशी आरती 
आउ कलंदर केसव ४९ क. 
आज कोइ मिलिसी १२८. | कउन को कलंकु 
आजु नामे बीठलु २९ | कपटे ना मिलै 
आदि जगादि जुगादि ६० | कबहूं खीरि 
आन न जानौ ६७ | कहा करौ जग 
आनीले कागदु ३० | कहा ले आरती 
आनीले कुंभ ०३ | कहि मन गोब्रिद 
आरती कीजे २७७ | का करौ जाती 
आरती पतिदेव २७५ | का नाचीला 
आव कलंदर २६८ | कांइ रे भूले 

ड्‌. काए रे मन 


इतना कहत २४१ 


संत नामदेव महाराज यांच्या हिंदी अभंगांचा वर्णानुक्रम 
अभांगांक | अभंग 


काल न्याइ विचारि १०८ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक 


काल भै बापा १४१ 
काहे रे मन २४४ 
कुनूं क्रपा तुझी १५३ 
१०६ | कैसे तीरथ ९४ 
२७३ | कैसे न मिलै ७८ 
कोई बोले नीरवा १७ 


०२ 
२१७ 


ग. 
गरुड मंडल आव ६८ 


२०८ | गहरी करिके नीव १२ 
१३१ | गाइ मन गोविंद २२८ 
१३६ | गावै तौ गाइ २२९ 
२४३ | गुड मीठा राम १२४ 
२३२ | गोविंद राषो चरण ७४ 

५८ | गोविंद गुना गोपाल २६० 
२७४ घ 


घरकी नारि तिआगै ४५ 


१८ च. 

२३१ | चारि मुकति चारै ३७ 
४२ | चूक भजीला चूक ९९ 
९५ छ. 

२७६ | छांडि छांडि रे १९५ 

२४० | छांडि देरे मन २३७ 

११७ ज. 

१५२ | जड गुरुदेउ त मिलै ४८ 

१७१ | जत्र जाऊं तत्र १३४ 
५३ | जब तब राम २०५ 


जन नामदेव पायौ २१४ 


९८२ 


i अभांगांक 


अ. 
अकुल पुरख इकु ६१ 
अदबुद अचंभा १५५ 
अण मडिआ मंदलु ११ 
अन बोलता चरण ८५ 
अनेक मरि मरि १८० 
अपने रामको भजि १९७ 
अब न बिसारु २११ 
अभिअंतरी २५३ 
अभिमान लीषा नर २३० 
अवधू बेली १४९ 
अस मन लाव २१९ 
असु-मेध जगने, २३ 
आ. 
आ भडैरे १०४ 
आउ कलंदर केसव ४९ 
आज कोइ मिलिसी १२८ 
आजु नामे बीठलु २९ 
आदि जगादि जुगादि ६० 
आन न जानौ ६७ 
आनीले कागदु ३० 
आनीले कुंभ ०३ 
आरती कीजे २७७ 
आरती पतिदेव २७५ 
आव कलंदर २६८ 
ड्‌. 
इतना कहत २४१ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


संत नामदेव महाराज यांच्या हिंदी अभंगांचा वर्णानुक्रम 


अभंग अभांगांक | अभंग अभांर 

इन सौंसर काल भै बापा १ 
२२६ काहे रे मन २ 

ड. कुन्‌ क्रपा तुझी १ 
उठिरे नामदेव १०६ | कैसे तीरथ 
उत्तरा आरती २७३ | कैसे न मिलै 

ए. कोई बोलै नीरवा 
एक अनेक ०२ ग. 
एकै बीठला २१७ | गरुड मंडल आव 
एवडीसी मानै २०८ | गहरी करिके नीव 
ऐसे जगधै १३१ | गाइ मन गोविंद 
ऐसे राम ऐसे १३६ | गावै तौ गाइ 
ऐसे रामहिं जानो २४३ | गुड मीठाराम १ 
ऐसे ही मना २३२ | गोविंद राषो चरण 
ऐसो रामराइ ५८ | गोबिंद गुना गोपाल : 
ऐशी आरती २७४ घ. 

क. घरकी नारि तिआगै 
कउन को कलंकु १८ च. 
कपटे ना मिलै २३१ । चारि मुकति चारै 
कबहूं रीरि ४२ | चूक भजीला चूक 
कहा करौ जग ९५ छ. 
कहा ले आरती २७६ | छांडि छांडि रे १ 
कहि मन गोबिद २४० | छांडि देरे मन १ 
का करौ जाती ११७ ज. 
का नाचीला १५२ | जउ गुरुदेउ त मिलै 
कांड रे भूले १७१ | जत्र जाऊंतत्र १ 
काए रे मन ५३ | जब तब राम 


काल न्याइ विचारि १०८ 


जन नामदेव पायौ : 


९८४ संत नामदेवांची अभंगगाथा 


Ff अभांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 


पहिले पुरिए १५ | भले बिराजे १३८ | मै अजानू जनु २५ 
पाड पडोसणि १० | भाई रे इन नैननि २१८ | मोकउ तू न ५७ 
पाँडे एह १५७ | भाई रे भरम गया ८९ | मोर पिया बिलम्यो ८६ 
पाणीया बिन मीन ११५ | भैरउ भूत सीतला २८ | मोहि लागती २६ 


पाया पडौ दे ८ म. मंझा प्रान तूं बीठला १८२ 
पायौ मै राम १६६ | मन की बिरथा मनु ५९ य. 
परब्रहमु जि ०६ | मन थिर होई बारे ९६ | यह बड़ी सीमूं २६५ 


याही गोविंदा चरन ११६ 
८ 
रतन पारसू नीरा १६० 


पावघे पावधे १९३ 
पुरिष हजारि १३९ 


मन मेरे गजु जिहबा ०४ 
मन पंछीया मत २६४ 


ब. मन पंछीया मत २६४ 
बदहु की न होड ५४ | मन मंझा तू गोब्यद २३५ | रसना रंगीलै हरि २२३ 
बाजी रची बाप १४३ | मलै न लाछै पार ०८ | राम अपना पयांनां १७९ 
बाद छाड रे २७० | माई गोब्यंदा बाप १२० | रामची भगति दुहेली ९३ 
बारानसी तपु करै ३३ | माई तूं मेरे ११९ | राम गोविंद ७७ 


बापजी येतलौ १०२ 
बाप मंझा समझि १४५ 
बाल सनेही गोविंदा ८७ 
बिनती सुन २५९ 
बीठल भंवर कंबल १८१ 


राम जुहारि न १११ 
राम नाम जपिबौ १४२ 
राम नाम नरहरि २१२ 
राम नीसाण बागा १३७ 
राम नाम बीण २०२ 


माइ न होती ३२ 
माधव माली एक १५० 
माधौ कैसे कीजै ७२ 
माधौ भीतरि ८३ 
मारवाडी जैसे १४ 


बीहौ बीहौ तेरी १५९ | माधौजी जी काहा ७५ | राम नाम मेरे १९९ 
बस्नौ ते मैं मैते १२६ | माधौजी माया ६२ | राम नाम मै २२० 
बोलिधौ निर्वाणै २४२ | मेरी कौन गति ६३ | राम नाम घेती २०० 


राम नामे हित २६२ 
राम नामै बोलि २०७ 
राम बोले राम १५१ 
राम भगति बिन २३९ 
राम विठ्ठला हम ७१ 
राम रतन २५८ 


बदे की बंदे छोडि ८२ 
भर. 

भइया कोई तुलै रे १९८ 

भगत भला बाबा ९१ 

भगति आप मोरे ८० 

भगवंत भगता १२७ 


मेरो बापु माध ३५ 
मैं अपराधी बाप ६४ 
मैं अंधुले की टेक २० 
मै को माधव ७० 
मै बउरी मेरा ४१ 
मैला मलिता सब १४८ 


९८४ 
iF अभांगांक 
पहिले पुरिए १५ 
पाड पडोसणि १० 
पांडे एह १५७ 
पाणीया बिन मीन ११५ 
पाया पडी दे ८४ 
पायौ मै राम १६६ 
परब्रहमु जि ०६ 
पावघे पावघे १९३ 
पुरिष हजारि १३९ 
ब. 
बदहु की न होड ५४ 
बाजी रची बाप १४३ 
बाद छाड रे २७० 
बारानसी तपु करै ३३ 
बापजी येतली १०२ 


बाप मंझा समझि १४५ 


बाल सनेही गोर्विदा ८७ 
बिनती सुन २५९ 
बीठल भंवर कंबल १८१ 
बीहौ बीहौ तेरी १५९ 
बस्तौ ते मैं मैते १२६ 
बोलिधौ निर्वाणै २४२ 
बदे की बंदे छोडि ८२ 
भर 


भइया कोई तुलै रे १९८ 
भगत भला बाबा ९१ 
भ्रगति आप मोरे ८० 
भगवंत भगता १२७ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभंग अभांगांक 
भले बिराजे १३८ 
भाई रे इन नैननि २१८ 
भाई रे भरम गया ८९ 
भैरठ भूत सीतला २८ 

म. 

मन की बिरथा मनु ५९ 
मन थिर होई बारे ९६ 
मन मेरे गजु जिहबा ०४ 
मन पंछीया मत २६४ 
मन पंछीया मत २६४ 
मन मंझा तू गोब्यद २३५ 
मलै न लाछै पार ०८ 
माई गोब्यंदा बाप १२० 
माई तूं मेरे ११९ 
माइ न होती ३२ 
माधव माली एक १५० 
माधौ कैसे कीजै ७२ 
माधौ भीतरि ८३ 
मारवाडी जैसे १४ 
माधौजी जी काहा ७५ 
माधौजी माया ६२ 
मेरी कौन गति ६३ 
मेरो बापु माध ३५ 
मैं अपराधी बाप ६४ 
मैं अंधुले की टेक २० 
मै को माधव ७० 
मै बउरी मेरा ४१ 
मैला मलिता सब १४८ 


अभांर 


अभंग 
मै अजानू जनु 
मोकउ तू न 
मोर पिया बिलम्यो 
मोहि लागती 
मंझा घ्रान तूं बीठला ! 


य. 

यह बडी सीमूं 

याही गोविंदा चरन ! 
र्‌. 

रतन पारसू नीरा ! 

रसना रंगीलै हरि 

राम अपना पयांनां । 

रामची भगति दुहेली 

राम गोविंद 

राम जुहारि न 

राम नाम जपिबौ 

राम नाम नरहरि 

राम नीसाण बागा 

राम नाम जीण 

राम नाम मेरे 

राम नाम मै 

राम नाम घेती 

राम नामे हित 

राम नामै बोलि 

राम बोले राम 

राम भगति बिन 

राम विठ्ठला हम 

राम रतन 


९८६ 


संत नामदेवाची अभंगगाथा 


संत जनाबाई यांच्या अभंगांचा वर्णानुक्रम 


अभंग 
अ. 
अखंडित ध्यानी २१३ 
अगा रुक्मिणी डड 
अग्नी लागतां १४३ 
अर्थ जे का- १७६ 
अनामिक त्यासी ३३९ 
अनंत लाव- २८ 
अपूर्व कोणे एके ३२१ 
अरे विठ्या विठ्या ११७ 
अविद्योच्या रात्री ५२ 
असो थोरा थोरांची २९३ 
अहो गोकुळींच्या २९२ 
अहो देवा हरि ६६ 
अहो द्रौपदीच्या ३०४ 
अहो नारायणा ४७ 
अहो ब्रह्मांड ६२ 
अहो मांडियला ३६६ 
अहो यशोदेचा २९५ 
अहो यशोदेचे ३६९ 
अहो सखीये १५५ 
अळंकापुरवासि- १५४ 
आ. 
आई मेली बाप ११० 
आक्रोर्शे ध्या- २६९ 
आतां पुरे हा १०५ 
आतां भीत २३६ 
आतां वाट पाह ३७ 


अभांगांक | अभंग 


आंधळ्याची 
आनंदाचे डोहीं 
आनंदाचा निधी 
आपणची सारा 


आम्ही आणि संत 


आम्ही पातकां- 
आम्ही शिंदळी 
आलिया ब्राहा- 
आलीया जन्मासी 
आले वैष्णवांचे 
आले व्रत एका 
आषाढी एका- 
आळवितां धांब 
आज्ञा करुनी 
ड्‌. 
इद्रसभे झाला 
ड. 


| उभा माझा हरी 


ऋ. 
ऋषि आश्रमा 
ऋषि अंगणीं 
ऋषि म्हणती 
ऋषि म्हणेरे 

ए. 
एकच टाळी 
एकरी तूं गाणें 


एक नाम अवर्घे 


अभांगांक | अभंग 


१८९ 
२४५ 
१६६ 
२६३ 
२७० 
२३८ 
११८ 
२९० 
१९० 
१९८ 
१९१ 
१३७ 

३२ 
३३३ 


३२३ 


१३९ 


३३६ 
३२६ 
३०१ 
३२८ 


१४७ 
५० 
०५ 


एक प्रहर रात्र 
एके दिवर्शी 
एके दिवशीं न्हा- 
एके रात्रीचे 

ऐ. 
ऐसी कृपावंत 
ऐक बापा माझ्या 
ऐक बापा हृषि- 
ऐका हो नाम- 
ऐशा धाल्या 
ऐशापरी पांड- 
ऐसा आहे पांडुरंग 
ऐसा पुत्र देई 
ऐसा योग घडे 
ऐसा वर देई 
ऐसा हा देवानें 
ऐसी कीर्तनाची 
ऐसें क्रमितां 
ऐक देवराया 

अं. 
अंगी ल्याला 

क. 
करचरण प्रक्षा- 
कर पसरिला 
करुनी आरती 
करूं हरीचे 
काकड आरती 


अभांगांक 


१११ 
९८ 
९३ 

११४ 


| अभंग 


९८६ 
अभंग 
अ. 
अखंडित ध्यानी २१३ 
अगा रुक्मिणी डड 
अग्नी लागतां १४३ 
अर्थ जे का- १७६ 
अनामिक त्यासी ३३९ 
अनंत लाव- २८ 
अपूर्व कोणे एके ३२१ 
अरे विठ्या विठ्या ११७ 
अविद्येच्या रात्री ५२ 
असो थोरा थोरांची २९३ 
अहो गोकुळींच्या २९२ 
अहो देवा हरि ६६ 
अहो द्रौपदीच्या ३०४ 
अहो नारायणा ४७ 
अहो ब्रह्मांड ६२ 
अहो मांडियला ३६६ 
अहो यशोदेचा २९५ 
अहो यशोदेचे ३६९ 
अहो सखीये १५५ 
अळंकापुरवासि- १५४ 
आ. 

आई मेली बाप ११० 
आक्रोशें ध्या- २६९ 
आतां पुरे हा १०५ 
आतां भीत २३६ 


आतां वाट पाहूं 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


आंधळ्याची 
आनंदाचे डोही 
आनंदाचा निधी 
आपणची सारा 
आम्ही आणि संत 
आम्ही पातकां- 
आम्ही शिंदळी 
आलिया ब्राहा- 
आलीया जन्मासी 
आले वैष्णवांचे 
आले व्रत एका 
आषाढी एका- 
आळवितां धांब 


आज्ञा करुनी 
ड्‌ 

इंद्रसभे झाला 
च; 

| उभा माझा हरी 


अभ्रा 


एक प्रहर रात्र 
एके दिवशीं 
एके दिवशीं न्हा- 
एके रात्रीचे 

ऐ. 
ऐसी कृपावंत 
ऐक बापा माझ्या 
ऐक बापा हृषि- 
ऐका हो नाम- 
ऐशा धाल्या 
ऐशापरी पांड- 
ऐसा आहे पांडुरंग 
ऐसा पुत्र देई 
ऐसा योग घडे 
ऐसा वर देई 
ऐसा हा देवानें 
ऐसी कीर्तनाची 
ऐसें क्रमितां 
ऐक देवराया 

अं. 
अंगी ल्याला 

क. 
करचरण प्रक्षा- 
कर पसरिला 
करुनी आरती 
करूं हरीचें 
काकड आरती 


$ 


El ih =A 


sil 28% AN NM AS HI A 


कछ at ~ Ar जाँच 


९८८ 


| 


द. 
दळण्याच्या मिर्षे 
दळितां कांडितां 
दळूं कांडूं खेळूं 
दुर्योधना मारी 
दुःशासन द्रौप- 
दूत विनविती 
देव खाते देव 
देव तारक तारक 
देव देखिला दे- 
देव भक्तांचा 
देव भावाचा 
देवा देई गर्भ- 
देहभाव पूर्ण 
देहभाव सर्व 
देहाचा पालट 
दोहीकडे दोही 
द्रौपदीकारण 
द्वारकेच्या राया 

ध. 
धनियाचें पडपे 
धन गोत कलत्र 
धन्य ते पंढरी 
धन्य माझा जन्म 
धन्य बंश जयाचा 
धन्य ज्याचे च- 
धर्मशिळे आली 
धरिला पंढरीचा 


अभांगांक | अभंग 


धांवा धांवा न- ३४२ 
धुर्णे घेऊनि कां- १०६ 
न. 
नमुनी ब्राह्मण १४१ 
नग्रतेविण यो- २११ 
नवल वर्तले न- ३६१ 
नरहरी हिरण्य २६८ 
नाद पडे कानीं २५४ 
नाना वाजंत्र्या- ३२५ 
नाना व्रत तप २७८ 
नामदेवाचे घरी १२३ 
नाम फुकट चोखट ०४ 
नामयाचा गुरु १६२ 
नामयाचे ठेवणें २४७ 
नाम विठोबार्चे २ 
नाम विठोबाचे ९ 
नामा येऊनियां १३८ 
नारद सांगे ३२२ 
नाहीं आकाश २२६ 
नाहीं केली तुझी ४५ 
नित्य सारू हरी- २४३ 
नित्य हातानें २१९ 
निराकारीचें नारणे १७ 
निवृत्ति पुसत १०२ 
निस्पृहाची मूर्ति १५ 
नोवरीयासंगें १४५ 
प 


पहिली माझी 


अभांगांक 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभंग 
प्रतंग सुखावला 
पदक माळा 
पदक विठ्ठलाचे 
पदक काय 
परधन कामिनी 
परा मावळली 
परेचे अंतर 
पक्षी जाय 
पांडवार्चे घरीं 
पाणी तेंचि 
पाय जोडूनि 
पाहतां पंढरी- 
पाणि याचे वाटे 
पुंडलिक भक्त 
पुंडलिकापाशीं 
पुंडलिर्के नवल 
पुढें जातां 
पुण्यवंत पाताळ 
पूर आला 
पूर्वी काय 
पोई अव्हेरितां 
पोट भरूनी 
पंढरपूर जग 
पंढरपुराची हो- 
पंढरीचा वार- 
पंढरीचे सुख 
पंढरीच्या राया 
पंढरीच्या राया 


अभांगांक 


२७५ 
११५ 
११६ 
११३ 
१८५ 
२८० 
२७९ 

७९ 
३०३ 
२७२ 

३९ 
१९४ 


९८८ 


| अभ्रांगांक | अभंग 
द्‌. धांवा धांवा न- 


दळण्याच्या मिर्षे 
दळितां कांडितां 
दळूं कांड खेळू 
दुर्योधना मारी 
दुःशासन द्रौप- 
दूत विनविती 
देव खाते देव 
देव तारक तारक 
देव देखिला दे- 
देव भक्तांचा 
देव भावाचा 
देवा देई गर्भ- 
देहभाव पूर्ण 
देहभाव सर्व 
देहाचा पालट 
दोहीकडे दोही 
द्रौपदीकारण 
द्वारकेच्या राया 
ध. 
धनियाचें पडपे 
धन गोत कलत्र 
धन्य ते पंढरी 
धन्य माझा जन्म 
धन्य वंश जयाचा 
धन्य ज्याचे च- 
धर्मशिळे आली 
धरिला पंढरीचा 


९९ 
२३० 
२०२ 
३९९ 
२९८ 
३४३ 
२१४ 

८३ 

२७ 
३०८ 

८५ 
१८१ 
२०८ 
१७४ 
१२० 
३१५ 
३११ 
१८६ 


२५२ 

५३ 
११९ 
१४४ 
३७२ 
२४८ 
३३१ 
२१७ 


अपभांगांक | अभंग 


धुर्णे घेऊनि कां- 

न. 
नमुनी ब्राह्मण 
नप्रतेविण यो- 
नवल वर्तले न- 
नरहरी हिरण्य 
नाद पडे कानीं 
नाना वाजंत्र्या- 
नाना व्रत तप 
नामदेवाचे घरीं 
नाम फुकट चोखट 
नामयाचा गुरु 
नामयार्चे ठेवणें 
नाम विठोबार्चे 
नाम विठोबाचें 
नामा येऊनियां 
नारद सांगे 
नाहीं आकाश 
नाही केली तुझी 
नित्य सारूं हरी- 
नित्य हातानें 
निराकारीर्चे नाणें 
निवृत्ति पुसत 
निस्पृहाची मूर्ति 
नोवरीयासंगें 

प 


पहिली माझी 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


३४२ 
१०६ 


१४१ 
२११ 
३६१ 
२६८ 
२५४ 


२२८ 


अभां 
पतंग सुखावला 
पदक माळा 
पदक विदठ्ठलार्चे 
पदक काय 
परधन कामिनी 
परा मावळली 
परेचे अंतर 
पक्षी जाय 
पांडवाचें घरीं 
पाणी तेंचि 
पाय जोडूनि 
पाहतां पंढरी- 
पाणि याचे वाटे 
पुंडलिक भक्त 
पुंडलिकापार्शी 
पुंडलिकें नवल 
पुढें जातां 
पुण्यवंत पाताळ 
पूर आला 

पूर्वी काय 

पोई अव्हेरितां 
पोट भरूनी 
पंढरपूर जग 
पंढरपुराची हो- 
पंढरीचा वार- 
पंढरीचे सुख 
पंढरीच्या राया 
पंढरीच्या राया 


९९० संत नामदेवांची अभंगगाथा 
| अभ्रांगांक | अभंग अभांगांक | अभंग अभांगांक 
वाट पाहतें मी ७२ | शरीर हैं जा- २७७ | संतांचा तो संग १८७ 
वामसव्य दोहीं- २०१ | शिणल्या बाह्या ५८ | संसारीं निधान २८५ 
वारा पाणी मुस- १३५ | शून्यावरी शुन्य २२३ | स्कंधी ऋषी ३१२ 
विटेवरी ब्रह्म १८० | शूराचे ते शस्त्र २८४ | स्तन पाजायासी २९६ 
विठोबा चला १७० | शेट्या झाला १२७ | स्त्री जन्म म्हण- १९९ 
विठोबा मला ३६० | शेष बाणार्ते पु- ३६५ | स्मरण तें हेचि २४० 
विठोबारायाच्या ७३ | श्रीमूर्ति असे बिं- २१५ | स्मरतांचि पावसी २६ 
बिठो माझा लेकुर- ३१ स्‌. ह. 
विठ्ठलनामाची १८ | सख्या घेतले ४० | हरिहर ब्रह्मादिक ११ 
विठ्ठलाचा छंद १७१ | सख्या पंढरीच्या ५५ | हार्टी जायाचि १२५ 
वियोग नामया- १५१ | सत्त्वरजतमें २४२ | हात निढळावरी ३८ 
विवेक सागर १५६ | सदाशिवाचा अ- १६० | हाचि नेम माझा ६३ 
विवेकाची पेठ २७६ | साधु आणि १७९ | हासे आलें ३५० 
विश्वामित्रे जा- ३३० | सावळा गोविंद १९३ | हेचि देवांचे भ- २५७ 
विश्वामित्रे तत्क्ष- ३२४ | साळी सडायास ९७ ज्ञ. 
विश्वामित्रे द्विज ३२७ | सांवळी ते मूर्ति २०० | ज्ञानेश्वर अभंग १५९ 
विष्णुमुद्रेचा अं- १९५ | सुखें संसार २६० | ज्ञानेश्वर म्हणे १३६ 
वेदांती हें १७७ | सुंबाचा करदोडा १३० | ज्ञानदेव म्हणे २६६ 
वेष धरोनी ३४१ | सुंदर माझे जाते २२९ | अत गता यांच घा | 
वैराग्य अभि- २०४ | सेना न्हावी १६८ i 
वैष्णव तो एक १९६ | सोंगा सोंगा जा- १७३ | आम्हा व्रत एका- ३८२ 
चैष्णवांचा राव २६७ | सोपानाची ऐसी १६१ | काळा अलोट ३८४ 
चोढिला ताडिला १३४ | संत आणि देव २७१ | कैर्चे आम्हां जाति ३८१ 
बंदोनी श्रीकृष्ण ३४९ | संत आले म- २६४ | कोटी यज्ञांची ३८३ 
व्हावें कथेसी सा- १२ | संत आले दा- २६५ | तापत्रय तापले ३७९ 
श. संतमहानुभाव २०६ | तुज भांडवल ३७६ 
शब्दाचें ब्रह्म २१२ | संत राऊळा १५८ | तुज मी अनन्य ३७५ 
शरण आले नारा- ६७ | संत हे कोण १८८ | तुझे चरणी ३७७ 


hi 
देवा मार्झ मीपण 
पुंडलिका द्वारीं 
माझ्या विठोबाचें 


| संत विठ्ठल यांचे अभंग | 


अनंत अपरंपार 
आनंदें नाचत 
आमुचा नामा तुज 
आमुचा बाप 
आमुचा बाप 
आमुचें ठेवणें 
उदमाचा करून 
उदर भरावया 
उदार चक्रवर्ती 
उभया धरणें 
एक होतें तें दैत 
ऐसें सुख कोठें 
कामधेनु गाई 
काय गाणीव 
केशवाचे पाय 
कृष्ण गौळियाचें 
खवळलों आतां 
खेचरापासी जाय 
घेतां देतां तूं 
चराचरी जाणा 
जननी बाळका 


- जननी बाळकांचें 


३७४ 
३८० 
३७८ 
३८५ 


४५५ 
४३८ 
३९१ 
४१० 
३९३ 
३९२ 
४१३ 


अभांगांक | अभंग 


जाति ज्ञान नाहीं 
जावोनि वेव्हार 
जैसा आंबा वर्षत 
ज्यासी नावडे 
तीर्थ तपें ब्रतें 

तुज काय देवा 
तुजवीण जिवलग 
तुजसारिखा पंढरि 
तुझे पाय माझिया 
तुझ्या प्रेमाचे का- 
तूंचि येसी तूंचि 
तंव खेचरु ऐसी 
तंव धांउनी गेला 
त्रैलोक्या माझारीं 
दासी देवा अनु- 
देखुनी पंढरीच्या 
देहसमय अंतीं 
द्रौपदीचे थाली- 
धर्म अर्थ मोक्ष 
धरोनी हनुवटी 

न लगे आयुष्य 
नाम तारी पति- 
नाम्रयाचे वंशी ज- 
नामयाचे वंशी ज- 
नामयाचे वंशीं मैंद 
निज आत्मज्ञान 
पतितपावन ऐकि- 
पायीं घातला 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभांगांक 


४५४ 
४३० 
४६५ 
४६२ 
४३३ 
३९७ 
४२४ 
४०६ 
४१५ 
४०५ 
४२७ 
४२० 
४१७ 


९९१ 

अभंग अभांगांक 
पितृभजन जरी ४११ 
पूर्वजन्मी आराधि- ३९० 
पंढरीराया माझि- ४०४ 
बरवें बरवें वाळ- ४५९ 
बहुता पुण्याचे ४६१ 
बोल तो सधरु ४२६ 
बोलूरे वेदांती ४२५ 
भूतळींची तीर्थी ४०२ 
मग साधुसंत ३८८ 
मांजराचे डोळे ४५२ 
माझा बाप माय ४२२ 
माझिया बापाचा ३९४ 
माझिया बापाची ३९९ 
माझिया बापासी ४०१ 
माझे बापाचे ४१२ 
माझा ठेवा दा- ४०३ 
मायबार्पे काय ३९५ 
माय वेल्हाळी ४३७ 
माळा मुद्रा सोंग ४५० 
मी तुझा अं- ४३२ 
मी तुझा पोसणा ४२९ 
यात्रे बोलावितो ४६६ 
विठा नामयाचा ३८९ 
विठोबाचे उपकार ४३९ 
विश्वंभरा तुझें ४३६ 
वैकुंठनायका आ- ४४७ 
साधुसंतजना करि- ३८६ 
साधुच्या दर्शना ४४१ 


९९२ 

अभंग अभांगांक 
सुखाचा निज ४२१ 
हरिकथा ऐकतां ४६३ 
हरिनामाचा ध्वनि ३८७ 
हरि म्हणा हरि ४५७ 
हाट करी आम्ही ४०० 
हिंडता श्रमर्लो ४०८ 
ज्याचे दैव त्या ४७१ 
सुख पंढरीसी ४७० 

संत गोविंदांचे अभंग 
आलिंगिला नामा ४७२ 
ऐसा नामा भक्त ४८२ 
जाच केला ४८० 
दोघेजण बाळ ४७८ 
नामयाचा नेम ४७४ 
नामयाची माता ४७६ 
नामा आला घरा ४७३ 
भ्रावें भक्तिवार्दे ४८३ 


राजाईचा संशय ४८१ 


संत नामदेवांची अभंगगाथा 


अभंग 
साठीं नव लक्ष 
साक्ष आल्यावरी 


४८४ 
४७५ 


यादवांचे कुळीं २६४ 


[संत लाडाईचे अभंग ] 


पूर्व संबंधे मज 


४८७ 
जोडोनिया पाणि ४८८ 


[संत आ संत आऊबाई यांचे अभंग | 
४८९ 
[संत लिबाई यांचे अभंग | 


तारी मज आता ४९० 


४९१ 
४९२ 


अभांगांक 


अभंग 


अभांग 


[संत पसा भागवत यांचे आ संत परिसा भागवत यांचे अ 


अणुमार्जी राम 
इंद्रनीळ तनू 
कवित्वापरिसा क- 
कविरस वांटोनि 
कीर्तनाच्या वेळे 
केशव परीसता 


कृतायुगीं नामा 


भूवैकुंठ जागा 
मार्ते डावा डोळा 


यावरी काय 
यावरी नामदेव 
गंगातीरी तप 

टाळ मांदळी 

तुम्ही गार्वे तेंचि 
नामदेव नामदेव 
परसा म्हणे नाम- 
परसा म्हणे नामया 
परसा सांगे स्त्रिये 
पैल मेळारे 


tt 
ti 
ti 
पा 


atmo त क? कट I ०. ,० i No ER हई 


[संत गोणाईचे अभंग | 


ज्याचे दैव त्या ४७१ 
सुख पंढरीसी ४७० 
संत गोविंदांचे अभंग 

आलिंगिला नामा ४७२ 
ऐसा नामा भक्त ४८२ 
जाच केला ४८० 
दोघेजण बाळ ४७८ 
नामयाचा नेम ४७४ 
नामयाची माता ४७६ 
नामा आला घरा ४७३ 
भरावे अक्तिवादे ४८३ 


राजाईचा संशय 


९९२ संत नामदेवांची अभंगगाथा 
अभग अभांगांक | अभंग अभांगांक 
सुखाचा निज ४२१ | साठीं नव लक्ष ४८४ 
हरिकथा ऐकतां ४६३ | साक्ष आल्यावरी ४७५ 
_ हरिनामाचा ध्वनि ३८७ | सेज सिद्ध झाली ४८५ 
* हरि म्हणा हरि ४५७ | विठ्ठल रुक्माई ४७७ 
हाट करी आम्ही ४०० | शिजला तो सर्प ४७९ 
हिंडता श्रमलों ४०८ 


[संत महादेव यांचे अभंग | 
यादवांचे कुळी २६४ 
[संत लाडाईचे अभंग | 
पूर्व संबंधे मज ४८७ 
जोडोनिया पाणि ४८८ 


[संत आऊबाई यांचे अभंग | 

४८९ 
[संत लिंबाई यांचे अभंग | 
तारी मज आता ४९० 
जें जें असेल ४९१ 
छंदे छंदे तीर्था ४९२ 


अभंग 


सित परसा! परिसा ४ 
अणुमार्जी 
इंद्रनीळ तर 
कवित्वार्पा 
कविरस व 
कीर्तनाच्या 
केशव परी 
कृतायुर्गी : 
भूवैकुंठ ज 
मातें डावा 
यावरी का 
यावरी नाः 
गंगातीरी + 
टाळ मांदः 
तुम्ही गावें 
नामदेव न 
परसा म्ह! 
परसा म्ह! 
परसा सां 
पैल मेळा 


